मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


॥॥॥)॥| 


वषे १९६ वे]  एऐएप्रिक १९६४  [अंक७ 


अद्वेत वेदान्त (पूवाध)  . . .« डॉ, नी. र. वऱ्हाडपाण्डे 
सिंधु संस्क्ृतीतीळ लोकच वेदातील आर्यांचे शत्रू : १०: श्री, प्र. रा. देशमुख 
अनामिकाची चिंतनिका ी % व प्रा. मे. पुं. रेगे 
प्रज्ञावंत आणि गोमंतकाचे प्रश्न , , श्री. नारायण प्रभु औरंगाबाद 
पाणिनीच्या ' अष्टाध्यायी ! ग्रंथातील आयुर्वेदीय उल्लेख प्रा, म. दा. साठे 
नारायणराबाचा खून की आत्महत्त्या? : २: . प्रा न, र. फाटक 
सार-संक्रळन--- भारत-चीन संघर्ष; चीन व रक्षिया; स्वातंत्र्यातून प्रौढत्वाकडे, 

कॅप्टन ग्रॅंट डफ ( मराठ्यांचा आद्य इतिहासकार ) श्री, अरविंद ताटके 
डॉ. शे. दा. पेंडसे गौरव ग्रंथ ( पुस्तकपरामरा ) त्कतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
नुसरती व परमानंद री % , श्री. देवीसिंग चौहान 
वार्षिक बगणी ९२, ] [ किरकाळ अंक १ रु. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राज्ञपाठशयाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


वष सोळावे 


अंक सातवा 


संपादक-मंडळ 
4 (>> * 4. ७७- (> क 
आचार्य स. ज. भागवत--प्रा. वि. म. बेडकर-प्रा. गोवधेन पारीख का. संपादक 


अद्वेत वेदान्त ( पूवीध ) डॉ. नी, र, वऱ्हाडपाण्डे १-८ 

सिंधु संस्कृतीतील लोकच वेदातील आर्याचे शत्रू : १० : श्री. प्र, रा. देशमुख ९-१७ 
अनामिकाची चिंतनिका प्रा. मे. पुं. रेगे १८-२९. 
प्रज्ञावंत आणि गोमंतकाचे प्रश्न | श्री. नारायण प्रभु, औरंगाबाद, ३०-३३ 
पाणिनीच्या “ अष्टाध्यायी ? ग्रंथातील आयुर्वेदीय उल्लेख आरा. म. दा. साठे ३४-३६ 
नारायणरावाचा खून की आत्महत्त्या? : २: प्रा, न, र. फाटक -_ ३७-४२ 
सार-संकलन--- भारत-चीन संघर्ष; चीन व रशिया; स्वातंत्यातून प्रौढत्वाकडे ४३-४७ 
कॅप्टन ग्रँट डफ ( मराठ्यांचा आद्य इतिहासकार ) श्री. अरविंद ताटके ४८-५५ 
डॉ. शं. दा. पेंडसे गौरव ग्रंथ ( पुस्तकपरामरश ) तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी ५६-५९. 
चुसरती व परमानंद व श्री. देवीचिंग चौहान ६०-६५ 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु, ५ अंकास रु. १ 


हे मासिक श्री. म. शे. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
पत्नरव्यवद्ाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कायेकारी संपादक, ' नवभारत? मासिक, 
“ गणेश भुवन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९. 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
ट/ प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि. सातारा.) 
३ चौकशी : श्री. बा. वि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराववाडी, मुंबई २ 
| फोन नं. २३५५४ 
[ मराठी साहित्य महामंडळाने ठरविलेले शुद्धलेखन अनुसरण्याचे ठरविले 
असून त्याप्रमाणे शुद्धळेखनपद्धति अनुसरली आहे. का. सं. ] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


जगन्मिथ्याभूते मम निगदतां वेदवचसाम्‌ । 
अभिप्रायो नाद्यावधि हृदयमध्याविशदयम्‌ ।॥। 
- जगन्नाथ 

अलीकडे भारतीय तत्त्वज्ञान म्हटले की इांकरा- 
चार्यांचा अद्वैत वेदान्त डोळ्यासमोर उभा राहतो. 
अद्वैत तत्तज्ञानाचे मूळ उपनिषदात सापडत असले तरी 
होकराचार्यांच्या पूर्वी त्याला एवढें महत्त्व नव्हत 
म्हणून त्याचे जनकत्व दोकराचायांनाच दिले जाते. 
या तत्त्वज्ञानाचे तीन प्रमुख सिद्धान्त आहेत, 

(१) अन्तिम सत्य निरपेक्ष (.05०10९) आहे 

(२) अन्तिम सत्य व आत्मा यांचे स्वरूप एकच 

आहे. 

(३) या व्यतिरिक्त सर्व माया आहे. 
( १ ) एकमेवाद्वितीय सत्य 

पहिल्या तत्त्वाचा आधी विचार करू. निरपेक्ष 
म्हणजे. ज़ आणखी कशाचीही अपेक्षा ठेवत नाही ते. 
जे सापेक्ष असते ते आणखी कशाच्या तरी अपेक्षेनेच 
अस्तित्वात राहते. त्याचे अस्तित्व स्वयंपूर्ण नसते. 
त्याची कल्पना करण्यासाठी आणखी अनेक गोष्टींची 
कल्पना करावी लागते. जे निरपेक्ष असते तेच पूर्ण 
असू शकते. कारण अपूर्ण वस्तु नेहमी पूर्णाच्या तुलने- 
नेच अपूणे ठरवली जाते. निरपेक्ष वस्तु स्वतंत्र, नित्य 
व अवग्रबहोन असते. जे पराधीन असते त्याला निर- 
पेक्ष म्हणता. येत नाही. कारण त्याला दुसऱ्या कशाची 
तरी अपेक्षा असते. जे विनाशी आहे त्याला निरपेक्ष 


म्हणता येत नाही कारण त्याला कालाची अपेक्षा 


असते. ज्याला अवयव असतात त्याला निरपेक्ष म्हणता 
येत नाही, कारण त्यात एकरूपता नसते. त्याचे निर- 
निराळे अवयव निरनिराळ्या संबंधाने एकत्र राहतात. 
अंतिम सत्य याप्रमाणे पूर्ण, स्वतंत्र, नित्य व निर- 
वयव आहे. याला काय प्रमाण आहे ? सत्यता व निर- 
पेक्षता या कल्पना/ एकच आहेत काय ? जी वस्तु 
सत्य असते ती निरपेक्ष असलीच प'हिजे असा काही 
नियम आहे काय ? या सर्व प्रश्नांना अद्वैत वेदांता- 
कडून होय असेच उत्तर मिळणे आवश्‍यक आहे. 
सत्यता व निरपेक्षता यांचा नियत संबध सिद्ध कर- 
णाऱ्या. काही युक्तिवादांचा येथे विचार करीत आहे. 


न, भा. १ 


डॉ. नी. र. बऱ्हाडपाण्डे 
क ७ च्य 6 0७ 
अडत वबंदान्त (पूवाध ) 
सलयतेचे स्तर 


यांपैकी पहिला युक्तिवाद सत्यतेच्या स्तरांवर आघा- 
रित आहे. “क्ष आहे? याचा अर्थ 'क्ष? या वस्तू- 
मध्ये असणे या नावाचा एखादा गुणघम आहे असे 
म्हणता येते. ' अ हा *क? आहे, “* मी लिहीत आहे? 
' सोक्रेटीस मत्ये आहे! असे आपण नेहमी म्हणतो. या 
बाक्‍यात “ आहे? या शब्दाने जे व्यक्त केळे जाते तेच 
सत्यत्व होय. हा ' असण्याचा गुणघमे ' ज्यात असतो 
त्यालाच सत्य म्हणत!त. सत्यता म्हणजे सत्याचा भाव, 
ही सत्यता सर्वच सत्य वस्तूत सारख्या प्रमाणात नसते. 
८अ?हा “क? आहे या वाक्याचा अर्थ क गुण- 
धर्माशी संबद्ध असा अ आहे असा करता येतो. येथ 
“ आहे ? चे किंवा * असण्या ? चे काय-प्रमाण आहे 
हे सांगता येत नाही. कारण “ अ हे नुसते चिन्ह 
आहे, खन्याखुऱ्या वस्तूचे नाव नाही. म्हणून “क” 
गुणघर्मसमन्वित ' अ ची सत्यता अनिश्चित आहे. 
मी लिहीत आहे हे दुसरे वाक्य “ माझे लिहिणे आहे? 
असे मांडता येइल. येथ सत्यतेचे प्रमाण निश्चित अ'हे. 
कारण माझ्या लिहिण्याचा जो असणे हा गुणघर्म आहे 
तो थोडा कालच टिकतो, माझे लिहिणे आता “आहे! 
पण रात्री मी निजेन तेव्हा ते आहे असे म्हणता येणार 
नाही. त्याचप्रमाणे माझे लिहिणे या स्थली आहे पण 
इतर स्थली नाही, अर्थात माझ्या लिहिण्याचे असणे 
स्थलकालाने नियंत्रित आहे. 

तिसरे वाक्य “ सोकोटेसाची मर्त्यता आहे! असे 
लिहिता येइल, सॅक्रिटिसच्या मत्यतेच्या सत्यतेचे प्रमाण 
माझ्या लेखनाच्या सत्वंतेच्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. 
कारण सॉक्रिटिसची मर्त्वता तो जिवंत असेपयंत “ आहे? 
असे म्हणता येते. पण ही सत्यता देखील मर्यादित आहे. 
कारण सॉक्रेटिसची मत्येता त्याच्या जन्मापूर्वी वा मरणा- 
नंतर ' आहे ? असे म्हणता येत नाही. 

हीं तीन वाक्ये याप्रमाणे सत्यतेच्या तीन स्तरांची 
उदाहरणे आहेत. हेंच तत्त्व श्रमाच्या प्रक्रियेत देखील 
स्पष्ट होते. रात्री एखादी दोरी पाहून आपण तिला 
साप समजतो. हा साप भ्रामक असला तरी कोणत्या 
तरी अर्थाने तो सत्यच आहे. कारण भ्रमात का होईना 


नवभारत 


तो असतो. तो सवरथा नसतोच असे म्हणता येत नाही. 
पण या भ्रामक सर्पावेक्षा ज्य़ा दोरीला पाहून सापाचा 
भ्रम झाला ती दोरी अधिक सत्य असते. कारण परि- 
स्थितीचे अधिक ज्ञान झाल्याबरोबर दिसला तो साप 
नव्हता, दोरी होती, अक्की खात्री पटते व त्या सापाची 
सत्यता बाधित होते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे 
भ्रांतिमय सापात बाध्यता नावाचा धर्म असतो पण 
दोरीत ही जाध्यता मुळीच नसते असे नाही, दोरीच्या 
स्वरूपाचे पूरण वैज्ञानिक ज्ञान झाळे म्हणजे सवसाधारण 
दृष्टीला दिसणारे दोरीचे स्वरूप हे खरे सखरूप नसून 
परमाणूंची विशिष्ट संहति, विशिष्ट रासायनिक गुणधर्म 
हे तिचे स्वरूप आहे असे कळते. म्हणजे दोरीचे 
साघारण ज्ञान बाधित होते. 
भ्रामक सापाचे ज्ञान ब त्याला आधारभूत अस-. 
लेल्या दोरीचे ज्ञान ही दोन्ही य़ा प्रकारे बाधित होत 
असली तरी दोहोंचीही बाध्यता सारख्याच दर्जाची 
नाही, भ्रामक सापाचे ज्ञान फारच लवकर त्राधित होते, 
दोरीचे ज्ञान घाघित व्हायळा कष्टसाध्य वैज्ञानिक ज्ञानाची 
आवड्यकता असते, भ्रामक सापाचे ज्ञान अर्धवट 
प्रकाशासारख्या आगन्तुक कारणांनी होते. दोरोच ज्ञान 
व्हायला अशा आगन्तुक व अपवादभूत परिस्थितीची 
आवडयकता नसते. सर्वसाघारण परिस्थितीत देखील 
- ते ज्ञान होते. अर्थात्‌ भ्रामक सापापेक्षा दोरीचे बाध्यत्व 
कमी आहे. अथवा भ्रामक सापापेक्षा दोरीची सत्यता 
अधिक वरच्या दर्जाची आहे. * 
या एकाहून एक वरच्या दर्जाच्या सत्यतांची काही- 
तरी सीमा असली पाहिजे, ज्याच्या सत्यतेपेक्षा अधिक 
चरच्या दर्जाची सत्यता अस्‌ शकत नाही असे एग्बादे 
अन्तिम व निरपेक्ष सत्य असले पाहिजे, 
अन्तर्गत संबंध 
निरपेक्षतावादाच्या समर्थनासाठी आणली एक 
युक्तिवाद केला जातो. त्यात अन्तर्गत संबंधांची कल्पना 
मुख्य आहे, अद्वेतवादी म्हणतात की जगातल्या 
कोणत्याच वस्तूळा «स्वभाव नाही. स्वभाव म्हणजे 
वस्तूचा स्वतःचा घम, वस्तूचा स्वमाव म्हणून आपण 
जो म्हणतो तो त्या वस्तूवर अवलंबून नसन जगातल्या 
इतर वस्तूंवर अवलंबून असतो, * अ? चा स्वभाव 
एक ।वाशष्ट प्रकारचा आहे. कारण जगातल्या *“ अ? 
व्यतिरिक्त इतर वश्तूचा स्वमाव एक विशिष्ट प्रकारचा 


क सत्यत्वे बाघराहित्यम्‌ | 


आहे. उदा, माझ्यासमोर ठेवलेले पुस्तक घ्या. 
पुस्तकात वांधलेळे कागद असतात. अर्थात कांगदाचा 
दर्जा व अंधकांचे कोशल्य यावर पुस्तकाचे शारीरिक 
स्वरूप अवल्ेचून आहे. पण कागदाचा दर्जा, त्यात 
वापरलेली द्रव्ये, व तो जेथ तयार झाला तो. कारण्याना 
यांच्यावर अवलंबून आहे. बंधकाचे कोशल्य, त्याचे 
शिक्षण, परिस्थिति व वशदाय यावर अवलंबून आहे. 
उस्तकातल्या मजकुराचा दर्जा त्याच्या लेखकाच्या 
दर्जावर अवलंबून आहे, अशा रीतीने पुस्तकाचे 
स्वरूप दुनियेतल्या इतर असंख्य वस्तूंच्या- स्वरूपावर , 


' अवळेबून आहे. पुस्तकाप्रमाणेच जगातल्या इतर 


पदाथांचीही स्थिति आहे. अर्थात. या पदार्थांचा 


स्वभाव स्वतंत्र नाही, परतंत्र आहे, म्हणून त्याना 
स्वत:चा स्वभाव आहे असे म्हणता येत नाही. 
_ पण एकाचा स्वमाच दुसऱ्यावर व 'ढुसर्‍याचा 
'तसऱ्यावर ही मालिका कुठेतरी संपायची असेल तर 
ज्याचा स्वमाब आणखी कशावरच अवलंबन नाही, 
स्वयंसिद्ध आहे, अशा एखाद्या पदार्थाची कल्पना 
केळी पाहिजे, स्वयंसिद्ध स्वभावाचो ही वस्तु म्हणजेच 
निरपेक्ष वस्तु. 
निरपक्ष वस्तु दोन प्रकारची असू. शकते. 
(२१ ) सापेक्ष वस्तु जिची अपेक्षा 
जी सापेक्ष वस्तूंची अपेक्षा ठेवीत 
स्ची निग्पेक्ष वस्तु. सापेक्ष वर त्वा स्वमाव या निर- 
पेक्ष वस्तूवर आधारित असतो >? पण या निरपेक्ष 
वस्तूचा स्वभाव कोणत्याही सापेक्ष वस्तूवर आधारित 
नसतो. अद्वेत वेदास्तातले ब्रह्म हे असेच निरपेक्ष आहे. 
(२ ) दुसगी कल्पना हेगेलची आहे. 


ल्य 
ठेवतात पण 
नाही ती एक प्रका- 


ने. म. लची डा” डवरी 
प्रमाण निरपेक्ष हे जगातल्या दुसऱ्या वस्तूंहून मिन्न 
नाही, निरपेक्ष व सापेक्ष यात अवबयतवी वब अवयव 


यांच्या सारख्या सध आहे. या मताप्रमाणे निरपेक्षाचा 


रवेमाव त्यातच अंतभूत असतो. कारण निरपेक्ष हे 
संपूण अतत. जी वस्तु संपूण असते तिच्या बाहेर 
गोर अस शकत नाही, म्हणून निरपेक्षाचा स्वभवा 
डो ब नाही, पी बाहेरच्या कशाची तरी पेक्षा 
32 स म्हणणे हा बदतोऱ्याघात आहे. जे निर- 
पक्षासारखे संपूगे आहे त्याच्या बेहेर काहीच असू 


इ 4 ज़ ऱ न 


अद्वैत वेदान्त 


(२ ) आत्म्याचे स्वरूप 

आत्मा निरपेक्ष आहे व अंतिम सत्याचे स्वरूप 
आत्म्याचे ज्ञान झाल्यानेच कळते, किंबहुना आम्मा 
हेच अंतिम सत्य आहे, असा अद्वैत वेदान्ताचा दुसरा 
सिद्धान्त आहे. तत्त्वमसि म्हणजे ते ब्रह्म तूच 'आहेस 


असे उपनिषदात सांगितले आहे. हे तत्त्व सिद्ध कर- 
ण्यास पुढील प्रमाणे दिली जातात. 
आत्मा कश्याला तरी जाणतो म्हणजे आत्म। हा 


ज्ञानाचा कर्ता आहे, विषय नाही, म्हणून जे गुण 
ज्ञानाच्या विषवातच फक्त राहू हाकतात ते आत्म्याचे 
गुण आहत अस म्हणता येत नाही. आत्मा हा जाण- 
णारा आहे. त्याला काण जाणणार १ “' विजञातार बा 
अंरे केन विजानीयात्‌ १ ” एका आत्म्याला दुसरा 
आत्मा जाणता असे म्हटल्याने आत्म्याला जाणणाऱ्या 
आत्म्यांची अनंत मालिका कल्पावी लागते, अर्थात्‌ 
आत्मा हे तेय नाही. ज्ञेय संबंध, परिमाण, काल, स्थल 
इत्यादिकांनी परिच्छि्ञ आसते. जे जे शेय आहे 
त्याचा दुसर्‍या कशाशी तरी संबंध असतो, त कमी 
किंवा जास्त असते, ते एका विवक्षित स्थळी व विव- 
क्षित काळी अस्तित्वात असते. शेवाळ लागू होणाऱ्या 
या सवे मर्यादा जो कधीच ज्ञेय होऊ शकत नाही त्या 
-आत्म्याला लागू होत नाहीत 

हा अज्ञेय आत्मा वेतन, अपरिवतनशील, 
कारी, सर्वव्यापी व आनंदरूप असतो. 
( ३ ) मायाबाद 

मांवावाद हा अद्वेत बेदान्ताचा तिसरा सिद्धान्त 
आहे. हा सिद्धान्त अंतिम सत्य निरपेक्ष आहे व या 
निरपेक्ष सत्याचे स्वर्थ आत्मा हे आहे या दोन 
सिद्धान्तांना पूरक आहे. या दोन सद्धान्तांचा भावार्थ 
हा की व्यवहारात प्रतीत हणारे जग निरपेक्ष नाही व 
म्हणून ते अंतिम सत्य नाही. जे अंतिम सत्य नाही 
ते काही प्रमाणात असत्य असते. ज आत्म्याशी एक- 
रूप नाही ते फक्त अल्पांशानेच सत्य असते, म्हणून 
त्याला असत्य म्हणण अयुक्त नाही 

येथे अद्देतवाद्यांना पुष्कळ अडचणींना तांड द्यावे 
लागते, कारण “' सब्र झट ” आहे म्हटले तर त 
झूट मासत का नाहो, खरे का भासते, याचे कारण 


अवि- 


% अनिर्वाच्या5विद्याद्वितयसचिवस्य प्रमबतो । विवर्ता यस्वेते वियदनिल तेजोवनयः 


सांगणे. जरूर आहे. जग मिथ्या असेल पण हजार 
वेदान्ती प्रवचने ऐकल्यावर देखील ते सत्यच भासते 
याची वाट कःय १? जे नाहीच ते दिसत तरी कसे १ 
- या प्रश्नांची अद्वेतवाद्यांनी काही उत्तरे दिली 
आहेत. सापेक्ष वस्तु प्रत्यक्ष दिसत असल्यामुळे त्या 
पूर्णपण असत्य मानता येंत नाहीत. पण त्यांच्या सत्यते 
पेक्षा निरपेक्ष वस्तूची सत्यता काही आगळीच असते 
अनिर्वचनीय ख्याति * 

अद्वैत वेदान्ताच्या ज्ञानप्रक्रियेत अनिवचनीय ख्याति 
नांवाचा एक सिद्धान्त आहे. याच्या अनुसार मिथ्या 
वस्तु 'देसील अस्तित्वात असते. काही वस्तूंचा 
स्वभावच मिथ्यात्व हा असतो, जेव्हा रिंपल पाहून 
झुप्याच! भास होतो तेव्हा ।४पल्याप्रमाणेच रुपे देखील 
कोणत्यातरी अर्थी अस्तित्वात असतेच. शिपलेच फक्त 
अस्तित्वात असते व रपे आपल्या मनात असते अस 
बरोबर नाही. मनाशिवाय रुप्याप्रमाणच 
रिंपल्याचेही ज्ञान होणार नाहो, शरिप्ले वर्पे हा 
दोन्ही डोळअंनीच दिसतात. पण दिपले व रुपे य़ात 
फरक असतो, शिंपले सत्यतेचे बनलेले असते ब दप 
मिथ्यात्वाचे वनळेळे असते. -म्हणजे सत्यत्व हे टिप- 
ल्याचे व मिथ्यात्व ह रुप्याचे स्वरूप असते. आता 
मिथ्या रुपे व खरे र्ये यात काय फरक आहे. याचा 
विचार करू गेलो तर खऱ्या रुप्यात असा एकही 
गुणघर्म सांपडत नाही को जो मिथ्या रुप्यात सापड 
णार नाह. खऱ्या रुप्याची नाणी बनू शकतात, मिथ्या 
रुप्याची नाणी बनू शकत नाहीत असे कुणी म्हणेल 
पण मिथ्या रुप्याची देखील मिथ्या नाणी बनू शकता- 
तच. तेव्हा सत्याहून मिथ्याचे वेगळेपण कशात आहे 
हे. सांगायचे असेळ तर मिथ्या हे मिथ्या असते, 
त्याचे परिणाम मिथ्या असतात, त्याचे ज्ञान मिथ्या 
असत; असा मिथ्यामिथ्याचा घोष करण्याशिवाय 
गत्यंतर नसते. म्हणून मिथ्यात्वाला अनिर्वचनीय 
म्हटले आहे. 

भ्रमाच्या स्वरूपाचे हेच विनछेषण अंद्वेतवादाने 
साऱ्या जगाला लावले आहे. अद्वेतवादानुसार आभास- 
मय झप्याप्रमाणेच “* खरे” रूपे देखील मिथ्याच 
असते. दोघात फक्त इतकाच फरक आहे की आभास- 


म्हणणे 


यतश्वा- 


भूद्िश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं। नमामस्तदूत्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्‌ || - भामती 


नवभारत 


मय रुप्याचे सत्यत्व थोडा अधिक स्पष्ट प्रकारा 
पडल्याबरोबर बाधित होते तर “ खऱ्या ? स्प्याचे 
सत्यत्व अंतिम सत्याचे ज्ञान झाल्यावर बाधित होते. 
हा फक्त परिणामाचा भेद झाला, स्वरूपाचा नव्हे. 
म्हणून जगात हग्गोचर होणारे स्वच विषय सि्या व 
अनिर्वचनीय असतात. जगाचे हे मिथ्यात्व व अनिर्वच- 
नीयत्व म्हणजेच माया, | 

अद्वेत बेदान्ताचे भ्रमाचे विः्हेप्रण प्रथमददीनी 
विचित्र वाटते. पण अधिक विचार केज्यावर त्यातला 
सत्यांश दिसून येतो. या विश्छेबणाच्या बाजूने ख्वाळील 
युक्तिवाद केले जाऊ शकत!त- क. 

समजा, “ भ्रम झाला म्हणजे जे दिसते ते फक्त 
आपल्या मनात असते व त्याच्याशी संवादी असे बाह्य 
जगात काहीच नसते. पण सत्य ज्ञानात आपल्या ज्ञानाशी 
संवादी अशी बाह्य जगात एक वस्तु असते. जव्हा मी 
स्व्रेरे रूपे पाहतो तव्हा त्या खऱ्या सप्याचे माझ्या 
मनात प्रतित्रिंच पडते. हे प्रतिबिंब त्या खऱ्या रुप्याशी 
कितपत जुळत यावर माझ्या ज्ञानाची सत्यता अवलंबून 
असते, पण हिंपल्याला पाहून जव्हा मला रुप्याचा भास 
होतो तेव्हा रुप्याचे नुसते प्रतिबिंनच माझ्या मनात 
असते, ते जिचे प्रतिबिंबे आहे अशी एखादी क्स्तु 
बाह्य जगात नसते. भ्रमात प्रतिबिंबाला साद देणारे 
बिंब अस्तित्वात नसते, बिंबाच्या जागी झून्य असते. 
बिंब व प्रतिबंध अशा दोन वस्तु नसतातच. बिंत्रा- 
शिवाय प्रतिबिंब म्हणजेच भ्रम, ” 

पण अस मानता येत नाही. एकतर मानसशास्त्र- 
दृष्ट्या या पक्षाला काही आधार नाही, मी जव्हा 
एखादी वस्तु पाहतो तव्हा त्या वस्तूचे प्रतित्रिंब पहात 
नसतो, ती वस्तूच पाहत असतो. गिंबप्रतिविंबांच तत्त्व- 
ज्ञान ऐकून देखील आपण पाहिलेला घट हा घटच, 
घटाचे प्रतिबिंब नव्हे, यात्रद्ष आपण निःशंक असतो. 
कितीही काळजीपूर्वक आत्मनिरीक्षण केळे तरी ज्ञान व 
ज्ञेय यांच्यामध्ये प्रतिबिंब नावाची एखादी तिसरी वस्तु 
गवसत नाही. मला घटाचे प्रत्यक्ष ज्ञान होते तेव्हा मी 
माझे शान पहात नसून त्या ज्ञानाबाहेरचा घट पहात 
असतो, हा घट माझ्या मनात नसून मनासमोर असतो. 


म्हणून जेय हे एक प्रतिबिंब आहे असे मानायला 
काही आधार नाही, 


तार्कक दृष्टीने देखीळ या मताला आधार नाही. 
बिंबप्रतिबिंबवाद्यांना देखील प्रतिनिंबाचे ज्ञान अःयव- 


हित होते, प्रतिबिंब व त्याचे ज्ञान वात तिसरे काही 
नसते असे मानावेच टागते. मग प्रतिबिंबांच ज्ञान मध्ये 
तिसरी वस्तु असल्याशिवाय होऊं शकते तर इतर 
पदाथाचे का होऊ शकत नाही ? त्यानी फक्त मध्यस्था- 
मार्फतच व्यवहार केला पाहिजे अशनी सुळ्तानी काय 
म्हणून ! 

अशी सुलतानी करायची पाळी येते याचे कारण 
असे की ज्ञान व शेय यांचा अव्यवहित संत्रंध असतो 
असे मानल्याने भ्रमाची उपपत्ति लावता येत नाही. 
खऱ्या सप्याप्रमाणे आभासमव सप्याचाही ज्ञानाशी 
अध्यबहित संत्रंध असेळ तर खरे रुपे व रूप्याचा 
आभास यात काय फरक राहिला ? निम्बप्रतित्रिम्बवादा- 
प्रमाणे जेव्हा बिंबरात ब प्रतिबिंबात संवाद असेल 
तेव्हा ज्ञान खरे व नसेल तेव्हा खोटे अशी व्यवस्था 
ळावता येते, पण प्रतिब्िंच नसेलच तर निंबाचा संवाद 
वा विसंवाद कुणाशी पाहायचा ? 

अद्वैताच्या मते जेव्हा शिंपळे शिंपल्यासारखे दिसते 
तेव्हाचे शान खरे ब रुप्यासारखे दिसते तेव्हाचे खोटे 
याचे कारण त्या दोन ज्ञानात फरक असतो हे नाही. 
जेव्हा आपल्याला पारास्थितीचे अधिक ज्ञान होते 
तेव्हा शिंपल्य़ाच्या जागी दिसणाऱ्या रुप्य़ाचे विसर्जन 
होते. शिंपल्याच्या ज्ञानान आरोपित रुप्याचे ज्ञान 
बाधित होते. ज्या ज्ञानाचा असा बाध होतो त्या 
सानाला भ्रम म्हणतात. शिंपल्याचे ज्ञान भ्रमस्वरूप 
नसते, कारण परिस्थितीच अधिक ज्ञान झाल्यावर 


देखील ते बाधित होत नाही. सत्यश्ञान द भ्रम यात 
हाच फरक आहे. 


पण हा फरक आत्यन्तिक नाही. 
देखील प्‌ सत्य नाही. ते आरोपित रुप्याच्या ज्ञाना- 
पक्षा अधिक सत्य आहे एवढेच, ते अधिक सत्य 
आहे कारण आरोपित रुप्याच्या शञानाचा बाघ जसा 
सहज होतो तसा त्याक्वा बाघ सहूज होत नाही. सर्व- 
साधारण जीबनात योग्य प्रकाशात झालेळे प्र्यक्ष ज्ञान 
अबाधित राहते. पण सर्वसाधारण जीवनात ते अबा- 
धित राहेळे तरी सूक्ष्मदर्शक, रासायनिक पृथक्करण 
वंगेरेंच्या साहाय्याने शिंपल्याच्या स्वरूपाचा छड! 
दावणाऱ्या वेज्ञानिकाच्या ज्ञानापुढे साधारण प्रत्यक्षाचे 
शानही टिकत नाही, साध्या डोळ्यांना दिसणाऱ्या 
चकचकीत शिंपल्याच्या जागी परमाणूच्या सेना व 
गणिताची सुत्र दिसू लागतात, म्हणून शिंपले आरोपित 


रिंपल्याच ज्ञान 


अद्वेत वेदान्त 


झप्यापेक्षा अधिक अब्राच्य व म्हणून अधिक सत्य 
असले तरी त्या दोघांच्या सत्यतेत केवळ प्रमाणाचा 
“फरक आहे, जातीचा फरक नाही. 

व्यावहारिक सत्यज्ञान व भ्रम यांची जात याप्रमाणे 
एकच असल्यामुळे अद्वेतवादी सर्वच व्यावहारिक 
ज्ञानाला भ्रमस्वरूप मानतो. जगातले सर्वेच पदार्थ 
आरोपित रुप्यासारग्र मिथ्या आहेत, कारण त्यांचा 
केव्हा ना केंव्हा तरी बाघ होतो. बाध्यत्व हा त्यांचा 
धर्मच असतो. हे बाध्यत्व किंवा मिथ्यात्व पूर्वी सांगि- 
तल्याप्रमाणे अनिबचनीय असते. जगातले सारेच 
पदार्थ बाथ्यत्वाचे वा मिथ्यात्वाचे बनलेले आहेत, 
म्हणून त्याना मायिक म्हटले पाहिजे. एवच माया हे 
अनिर्वचनीय ख्यातीचेच एक विइबात्मक स्वरूप आहे. 
-मायावाद ब कल्पनावाद 

अनिवंचनीय ख्याति हा अंद्वेतवादाचा विशेष आहे. 
पण मायावादाच्या समथेनाथे आणखी काही युक्तिवाद 
करता येतात, हे युक्तिवाद कल्पनावादी दशशनात सांप- 
डतात. या दरानांच्या अनुसार बाह्य जगाचे अस्तित्व 
ज्ञानावर अवळंबून आहे. तथापि कल्पनावादाचे सवच 
पंथ मायावादी नाहीत. कांटच्या मते दृश्य ' जगत्‌ हे 
सत्य ब मिश्या यांचे मिश्रण आहे. शुद्ध सत्याचे कधीच 
ज्ञान होत नाही. म्हणून कांट अनुभूत जगाला आभास 
म्हणतो, हा सिद्धान्त मायावादाहून मित्न आहे. कारण 
मायावादाच्या अनुसार दुश्य जगाच्या मुळाशी 
आत्म्याच्या शिवाय आणखी काही नाही. कांटच्या 
मते दृइय जगाच्या मुळाशी एक खयंसिद्ध वस्तु आहे. 
या वस्तूचे त्याने आत्म्याशी तादात्म्य कल्पिलेले नाही. 
बर्कळेचा व्यक्तिनिष्ठ कल्पनावाद मायाआदाच्या. अधिक 
जवळ आहे. 

बर्कलच्या मते जगत्‌ मनोमय आहि. म्हणजे मनाच्या 
बाहेर अस्तित्व नाही. पुढे तो असे म्हणतो की बाह्य 
जगाचे अस्तित्व मनावर अवलंबून असले तरी ते 
माझ्या मनावर अवळेबून नाही, ईश्वराच्या मनावर 
अवलंबून आहे, या सिंद्धान्तावरून अद्वेतवादातील 
माया ब अविद्या या दोन कल्पनांची आठवण होते. 
माया हे विश्वात्म्याचे अज्ञान आहे व अविद्या हे 
व्यक्तिगत आत्म्याचे अज्ञान आहे. अद्वेताच्या मते 
जग पूर्णपणे माझ्या ज्ञानावर अवलंबून नसले तरी 
विश्वात्म्याच्या ज्ञानावर सबस्वी अवलंबून आहे, अशा 
प्रकोर मायावाद व बक्लेचा व्यक्तिनिष्ठ कल्पनावाद 


व 


यांचा तोंडवळा बराच जुळतो; मग मायावादी हे 
सादुद्य मानोत वा न मानोत. म्हणून बकलेच्या 
युक्तिवादांचा विचार येथे अप्रस्तुत होणार नाही. 

ज्ञातता म्हणजेच वस्तुता, ज ज्ञात नाही ते सत्य 
असू शकत नाही; हे बकलेचे तत्त्व प्रसिद्ध आहे. अर्थात 
ज्ञानाबाहेर सत्य म्हणून काही नाहीच. कोणत्याही 
वस्तूचे ज्ञान होत असताना जे गुण निर्माण होतात 
त्या सरवोचचा जर निरास केला तर त्या वस्तूत काही 
गुणच ठरणार नाहीत. रंग, रूप, गंघ इत्यादि गुण 
वस्तूत असतात असे म्हटले जाते पण वस्तुतः रंग 
पाहण्याच्या क्रियेने ब रस चाखण्याच्या क्रियेने निर्माण 
होतो. रंग, रूप या इंद्रेयांच्या विशिष्ट संवेदना आहेत. 
रंग वस्तूंत असतो असे म्हणणे रुचि खाद्य पदार्थांत 
असते असे म्हणण्यासारले आहे, जिभेशिबाय रुचि 
अस्तित्वात - राहू शकत नाही. तसाच डोळ्याशिवाय 
स्ग॑ अस्तित्वात राहू शकत नाही. रसरूपाप्रमाणे 
वस्तूच सगळच गुण तिचे ज्ञान होत असतानाच 
१नर्माण होतात असे सिद्ध करता येते. 

काही मायावादी नाकबूल करीत असले तरी या 
सिद्धान्तात व मायावादात फारसा फरक नाही. भारतीय 
तत्त्वज्ञानाचे एक अधिकारी अभ्यासक प्रा. दासयुस्त 
म्हणतात की शेकराचार्यांचे दीन बौद्धांचा विश्ञानवाद, 
शून्यवाद व उपनिषदांचा आत्मवाद यांचे संकलन 
आहे. शौद्धांचा विज्ञानवाद हे अक्ळेंच्या व्याक्तनिष्ठ 
कल्पनावादाचेच एक रूप आहे. 
समालोचन 

आतापयत अँद्वेतवादाचे स्पष्टीकरण करण्याचा 
प्रयत्न केला, आता त्यांच थोडे समालोचन करू. 

सत्यतेचे अनेक स्तर असतात, म्हणून त्यातला 
एखादी स्तर अंतिम असला पाहिजे असा निरेपेक्षता- 
सिद्धीचा युक्तिवाद आहे. तो बरोबर नाही. अंतिम 
सत्य हे क्षितिजासारवे असू गाकेल. आपण क्षितिजा- 
कडे वाटेळ तितक दूर जाऊ शकतो, पण क्षितिजावर 
कधीच पोचू शकत नाही, त्याचप्रमाणेक्ष पेक्षा य 
आधिक सय मानला तरी ज्यापेक्षा अधिक सत्य असे 
काही असूच दकत नाही असे, एखादे अंतिम सत्य. 
असलेच पाहिजे असे त्यावरून ठरत नाही. एका 
पूणाकापेक्षा दुसरा पूणाक मोठा असतो यावरून सर्वात 
मोठा असा एखादा पूणौक आहे असे सिद्ध होत 
नाही. अतिम सत्यता हौ एक दिशा आहे, उद्दिष्ट 


नवभारत 


नव्हे, हे मत समर्थनीय नाही, सत्यतचे स्तर निःसीम 
असू शकतील, * 
शिवाय सत्यतेच्या स्तरांची कल्पनाच मुळात 
'असिद्ध आहे. आहे या दाब्दाचे दोन अर्थ होतात, 
एका अर्था “ आहे ” हा शाब्द अस्तित्वाचा बोधक 
आहे. “ कावळा हा पक्षी आहे ” याचा अर्थ तो 
पूर्वी पक्षी नव्हता व पुढे पक्षी राहीळ को नाही हे 
सांगता येत नाही, तो सध्या मात्र पक्षी -आहे असा 
नाही, येथे आहे हा वर्तमानकाटाचा वाचक नसून 
सत्यतेचा बाचक आहे. उलट “ राम जेवतो आहे ” 
यातला आहे हा वतमानक्रालवाचक आहे. रामाचे 
जेवण सध्या! सुरू आहे, थोड्या वेळापूर्वी होऊे की 
नाही वा पुढे राहील की नाही हा प्रश्न अल्महिदा 
असा या आहेचा स्पष्ट अथ आहे, “ आहे ”च्या या 
दोन अर्थात घोटाळा झाल्यामुळे सत्यतेच्या स्तरांची 
कल्पना करण्यात येते. अनित्त्य वस्तूला तिच्या उत्पत्ती- 
पूर्बी व विनाद्यानतर “' आहे ” हा शब्द लावता यत 
नाही, पण नित्य वस्तूला भूत, भविष्य ब वतमान 
तिन्ही काळी “ आहे “ ह! शब्द लागू होतो. म्हणून 
अनित्य वस्तूयेक्षा नित्य वस्तूत जास्त ' आहे ? 
पणा, अस्तित्व किंवा सत्यता आहे असे वाटते. पण 
वर्तैमानता म्हणजेच सत्यता असा घोटाळा केल्यामुळे 
ही भूल होते. नित्य वस्तूबद्दळ सवकाळी वतैमानकाट- 
बान्वक क्रियापद वापरता येते. एवढ्यावरूनच ती 
अनित्य वस्तूपक्षा अधिक सत्य ठरत नाही. अनित्य 
वस्तूबद्दळ सर्वकाळी वतेमानकालवाचक क्रियापद वाप- 
रता न आले तरी सत्यत्ववाचक क्रिव्रापद वापरता 
येतेच. वर्टानामेंतीपू्बी “ घट होइळ ” व॒घटनाशा- 
नंतर * घट होता ? असे म्हणता येते, ' होईल ? व 
: होता ? ही क्रियापदे देखील आहे या क्रियापदाप्रमाण 
सत्यबोधकच आहेत, * होईल ? हे क्रियापद कधीच 
सत्यत्वबोधक नसते असे मानळे तर ' उद्या पुन: सूर्या- 
देय होईळ ? व ' उद्या सशाल' वासरू होईल * बया 
दोन्ही वाक्‍यातल्या ' होईल ? मध्ये फरक मानता 
, येणार नाही. तसेच “ होता ? हे क्रियापद कधीच 
सत्यत्वबोधक नसते असे मानळे तर “ शिवाजी हा 
शहाजीचा मुलगा होता ? व “ शहाजी हा शिवाजीचा 
मुलगा होता ? या दोन्ही वाक्यात होता हा ठाब्द 
सारखाच बरोबर किंवा चूक मानावा लागेल 
तेव्हा 31 होईल १8 व “ होता १ हे प्रयोग देलीळ 


“ आहे ” या प्रयोगाइतकेच सत्यत्वब्रोधक मानले 
पाहैजेत. नित्य पदार्थांना आहे हा प्रयोग सर्वक्काली 
छागू होतो यावरून ते अनित्य पदार्थांपेक्षा अधिक 
काळ व्यापतात एवढेच सिद्ध होते, अधिक सत्य अस-. 
तात असे सिद्ध होत नाही, अधिक्र काल व्यापण व 
अधिक स्थल व्यापणे यात सत्यत्वाच्या दृष्टीने काही 
फरक नाही, अर्धा टन कोळशापेक्षा एक टन कोळसा 
अधिक स्थल व्यापतो म्हणून तो अधी टन कोळशा- 
पेक्षा अधिक सत्य असतो अस कुगी म्हणत नाही. 
मग एक वर्षं टिकणाऱ्या वत्तूपक्षा दोन वर्षे टिकणारी. 
वस्तु अधिक काल व्यापते म्हणून तिळा अधिक सय 
मानायची काय जरूर ? 

'ज मिथ्या असते ते सर्वकाळी मिथ्या 
सत्य असते ते सर्वकाळी स्य असते, 
सत्यताब्रोधक शब्द भत, भविष्य 
कालांना व्यक्तविण्यासाठी होता, 
तेन रूपे धारण करतो. या तीन 
एका रूपात आहे हा शब्द ज्या 
ती सत्य समजली पाहिजे. स्वप्नात दिसळेला घट. 
असत्य असल्यामुळे तो होता, आहे बा होईल. असे. 
काहीच म्हणता येत नाही. असत्य वस्तूला ' आहे? च 
कोणतेच रूप लागू होत नाही 
वर्तमानता नव्हे, 

नित्य ब अनित्य वस्तु सारख्या 
असल्यामुळे, सतत्यतेचा एकच स्तर मानळा पाहिज, 
विक युत मती ब मली तो कमी किंधा जास्त 
हक कळ. त क , (पून ' अन्विम सत्य ' अते 
काही नाहीच. गता) सवेच सत्याचा दर्जी एक असल्यां- 
युळ सगळीच सत्ये अंतिम असतात अभ म्हणावे. 


रक देच सस नव्हे, सल देच निरपेक्ष 


शर 

ह ेबगबादी नेत ८ जरसवेच तये निर 
पक्ष असतील तर आमच्या म्हणण 
सत्यता यांचा अतृट संबंध स्थापेत होतो. मग व्म्हो 
निरपेक्षतावादाचे खंडन ते काय केळे १ तुमच्या समा- 
धानासाठी आम्ही अंतिम सत्य निरपेक्ष असते असे 
न म्हणता सगळीच सत्ये निरपेक्ष असतात असते म्ह्णू्‌ 
सत्यतेला स्तर नसतातच असे म्हटल्याने देखील ती 
सापेक्ष नाही, निरथेक्ष आहे. असेच म्हटल्यासारे 
होते, 


असेतेबवजे 
* आहे ” हा. 
ब वतमान या तिन्ही 
होइल व आहे अशी 
रूपांपेऊी कोण्याही 
वस्तूला लागू शकतो 


म्हणून सत्यता म्हणजे, 


पे प्रमाणात सत्य 


याप्रमाणे निरपेक्षता व 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


अटद्वेत वेदान्त 


हा युक्तिवाद निरपेक्षतावाद सिद्ध करण्यास पुरेता 
-नाही. निरपेक्षतावादाप्रमाणे फक्त अंतिम सत्य निर- 
पेक्ष आहे. व्यबहारातळी साधो सत्ये निरपेक्ष नाहीत. 
माझ्या टाकाची सत्यता ब आम्म्याची सत्यता ही दोर्न्ह 
सारखीच निरपेक्ष आहेत असे निखेक्षतावाद मानीत 
-नाही. उलट वरीळ थुक्तिवादाचा मथितार्थ हाच 
आहे. त्यामुळे त्याने निरपेक्षताबादाचे समथन होत 
नाही. होते असे वाटण्याचे कारण * सत्य निरपेक्ष 
असते * या वाक्याचे दोन अर्थ होतात (१) जे 
एकमेवाद्वितीय सत्य आहे तेच फक्त निरपेक्ष आहे, 
(२ ) सत्यता म्हणज * सत्य असण्याचा गुण ? निर- 
'पेक्ष आहे. यापैकी फक्त पहिला अर्थ निरपेक्षतावादाला 
-सेमत आहे. दुसरा अर्थ निरपेक्षतावादाळा उघड 
त्रिरोधी आहे. सगळ्याच वस्तूंची सत्यता निरपेक्ष 
आहे असे म्हटल्याने निरपेक्ष त्रह्म हेच फक्त सत्य 
आहे व ब्राकी सवे मिथ्या आहे या मताला आधारच 
उरत नाही. , 

एकमेव! द्वितीय असे एखादे सत्य आहे याबद्दल 
'प्रमाण नाही. सत्ये अनेक आहेत, व संत्याची सत्यता 
निरपेक्ष असली तरी कोणतीही सव्य वस्तु निरपेक्ष नाही. 
इतर वस्तूंच्या अपेक्षनच ती रहाते. सत्य वस्तूंचे स्तर 
कल्पिता येतात, पण ते त्यांच्या सत्यतेच्या आधारे नव्हे 
तर कमी अधिक टिकाऊपणा, व्यापकपणा, वगेरे 
'गुणांच्या आधारे. 
अंतर्गत संबंध 

अंतर्गत संब्रंथांच्या आधाराने देखील निरपेक्षता- 
वादाचे तत्त्व सिद्ध होते नाही. एका वस्तूचा स्वभाव 
दुसऱ्या वस्तूवर व दुसरीचा तिसरीऊर अवलंबून असतो 
असे मानळे तरी परावलंत्री स्वभावाच्या वस्तूंच्या या 
मालिकेला काही अंत आहे बा या मालिकेच्या शेवटी 
अशी काही वस्तू आहे की जिचा स्वभाव स्वयेसिद्ध व 
स्वयंपूण आहे असे त्यावरून सिद्ध होत नाही, परतंत्र 
स्वभावाच्या वस्तूंची ही मालिका पूर्णाकांच्या मालिके- 
'प्रमाणे अनंत असू डाकेल, 

हेच खण्डन हेगेलच्या निरपेक्षालाही लागू होते. 
८अ?हा“च?चा भागआहेव ब हा क? चा 
माग आहे, अश्या एकाहून एक अधिक समावेशक 
व मोठ्या वस्तूंची मालिका सापडते, यावरून या 
मालिकेच्या शोवटी जी कशाचाच भाग नाही अशी 
'एग्बादी सर्वसंग्राह्क व सर्वात मोठी वस्तु आहे असे 


सिद्ध होत नाही. भाग व भागवान्‌ यांची ही मालिका 
अनंत असू शकेल, प्रत्येक वस्तु कद्याचा तरी माग 
असेल ब जी क्ाचाच भाग नाही अक्की एरख्वादी 
सर्वसंग्राहक व सर्वात मोठी वस्तु नसेलच. 

बस्तुतः अन्तगेत संबेघांची कल्पनाच निमूळ आहे. 
या. कल्पनेनुसार कोणत्याही वस्तूच इतर वस्तूशी 
ज्ञ संअंघ असतात त्यापैक्री एकही संबंध नाहीसा झाळा 
तर ती वस्तु बदलते. ' अ? चा “व? श्री असलेला 
संबंध तुटला तर “ अ” जसाच्या तसा राहूच 
शकत नाही, मग तो संत्रंध कोणताही असो. संबंधाने 
सम्बद्ध वस्तूच्या गुणात फरक पडतो. ' मांजर खोलीत 
आहे? या वाक्यात मांजराचा खोडीशी संत्रंच द्योतित 
केला आहे. हा संवंघ नाहीसा झाला ... म्हणचे मांजर 
स्वोळीतून गेले... की मांजर व खोली य! दोहोंचेही 
स्वरूप बदललेच पाहिजे. कारण * आत ? या संजेथाचा 
मांजर व खोली यावर परिणाम होतो. 

संबेधांचा असा परिणाम झालाच पाहिजे याबद्दल 
काय प्रमाण आहे ? संबंधाचा संबंघिकांवर काहीच 
परिणाम झाला नाही. तर तो संबध असून नसल्या- 
सारस्वाच आहे अस म्हणता येत नाही. संत्रेंघाचा 
संबरेधिकांवर परिणाम होत नसला तरी संबेघिक अधिक 
संत्रैध मिळून जो नवीन संघात तयार होतो तो नुसते 
सैबंधिक वा नुसतेच संबध यांच्यापेक्षा वेगळा असतो. 
तेव्हा सबंध संबेधिकांवर परिणाम करीत नसले तरी 
निरुपयोगी ठरत नाहीत. 

स्वोळीतळे मांजर ब खोळीबाहेरचे मांजर वांच्यात 
फरक असतो, पण तो “ आंत?' व “बाहेर” या 
संबेधामुळे पडत नसून खोळीतळे वातावरण बाहूरच्या 
वातावरणापेक्षा मित्न असल्यामुळे पडतो. खोलीतलळे 
उष्णतामान, वाऱ्याची गति, स्वच्छता वगेरे बाहेरच्या- 
पेक्षा वेगळी असतात व त्यांचा परिणाम मांजरावर 
होतो. हा परिणाम “ आंत” या संब्रेधाचा नाही, 
केवळ या संनंधानेच परिणाम होत असता तर खोलीच्या 
६: आंत ” राहण्याने होणारा परिण'स तेब्रेल्व्ाच्या 
८: आंत” गाहिल्याने देण्रीळ झाला असता, क!रण 
“८: आंत ? हा संजरेघ दोन्होकडें सारावाच आहे. फरक 
आहे. तो “आंत ? मध्ये नसून तब्रेळा व खोळी 
यांच्यामध्ये आहे, म्हणून “ आत ” सारखाच असला 


तरी खोलीत राहणे व तबेल्यांत राहणे यांत फरक 
आह, 


0 


संगणकीकृत 


नवभारत. 


अंतर्गत वस्तु 

यावर निरपेक्षतावादी म्हणेळ सवच सभांचा सर्वच 
संब्रंधिकांवर परिणाम होत नसला तरी प्रत्येक वस्तूचा 
इतर सवे वस्तूंवर परिणाम होतो. अर्थात्‌ जगातल्या 
सर्वे वस्तू परस्परावलंबी आहेत म्हणून जग हे एखाद्या 
जिवंत शरीरासारखे परस्परसंबद्ध अवयवांचे बनलेले 
आहे असे मानले पाहिजे. कोणत्याही वस्तूवर इतर 
सवे वस्तुंचा परिणाम होत असल्यामुळे तिचे पूर्ण स्वरूप 
समजण्यासाठी इतर सर्व वस्तूंचे सूप समजणे आव- 
इयक आहे, म्हणजे एका वस्तूचे ज्ञान हे खरे ज्ञान 
' नव्हे. आंशेक व अर्धसत्य शान आहे. सत्यज्ञान 
म्हणजे पूर्ण जगाचे शान असा फलिताथ निघतो. हा 
निरपेक्षतावादच झाला. 
स्वेडन 

निरपेक्षतावादाचा हा पवित्रा देखील कच्चा आहे. 
विश्वातली कोणतीही वस्तु इतर सर्वच वस्तूंवर परिणाम 
करते असे समजण्यास काही आधार नाही. पानिपतची 
लढाई व माझे लिहिणे या दोन घटना व्या, माझ्या 
लिहिण्याचा पानिपतच्या लढाईवर काही परिणाम. होऊ 
शकतो काय ? होऊ शकतो असे म्हणणे हास्यास्पद 
आहे. भ्रूतकालात जे घडले ते घडळे, आता काहीही 
घडले तरी त्यामुळे भूतकाल बदलू शकत नाही. तसेच 
माझ्या घरच्या वेलीचे पान सळसळत आहे या घट. 
नेचा चंद्रावर काही परिणाम होतो काय? होणे 
अश्यक्य नाही, पण होतो असे मानण्यास काहीच 
प्रमाण नाही, 
विशेषणे 

कद्याचाही कश्यावरही परिणाम झालाच पाहिजे अत्ते 
वाटण्याचे एक कारण असे की संत्रंध विशेषणवाचक 
शब्दांनी व्यक्त होऊं शकतात. माझे ल्िहिण पानि- 
पतच्या लढाईच्या भविष्यकाळात आहे. मी लिहिलेच 
नाही तर माझे लिहिणे पानिपतच्या लढाईच्या मविष्य- 
काळात राहणार नाही, पहिळी परिस्थिति जिच्या 
भविष्यकाली माझे लिहिणे आहे अशी पानिपतची 
लढाई? या शब्दप्रयोगाने ब दुसरी परिस्थिति? जिच्या 
मविष्यकाली माझे लिहिणे नाही अशी पानिपतची 
लढाई ? या शब्दप्रयोगाने व्यक्तविळी जाऊ शकते. 


पहिल्या शब्दप्रयोगात पानिपतच्या लढाईंचे जे विशे- 
घण आहे ते दुसऱ्यात नाही, म्हणून असा भास. 
निर्माण होतो की या दोन शब्दप्रयोगात निर्दिष्ट केळेली 
पानिपतची लढाई एकच नाही. विशेषणे परस्परं- 
विरोधी असल्यावर विदोष्ये एक कशी राहतील ? 
* जिवंत ? व ' मेळेला * या दोन विशेषणांनी वार्गि- 
टेला माणूस एकच कसा असेल 4 
खंडन 

वरील युक्तिवाद काही विश्ेषणांना ळागू अतला 
तरी सवच विशोषणांना हागू नाही. * लाळ घोडा र? या 
शब्दप्रयोगात लाल हे विशेषण घोडा या विरदेष्याचे 
इतर घोड्याहून वैधम्य स्थापित करते, पण * तीन- 
सहित दोन पाचाबरोबर असतात ' या वाक्‍्यातळे तीन- 
सहित हे विशेषण दोन या विशेष्याचे, या विशेषणाने 
युक्त नसलेल्या दोन या संख्येहून वैधम्ये स्थापित 
करीत नाही, पण अस असले तरी हे विशेषण व्यर्थ 
आहे असे नाही. कारण विशे 
जो संघात होतो त्रो नुसत्य 
आहे. ( ३--२) हा संघात जुसत्या दोनापेक्षा वेगळा 
र्‍चून दोन ह सारखेच 
हे जेवढे मूल्य आहे तेवढेच 
दुसऱ्याही दोनचे आहे. फरक आहे तो दोनमध्ये नसून 
( ३न-२ 3 हा संघात व दोन ही स्वतंत्र संख्य़ा यात 
आहे. या संघातातळे दोन पाचाजरो 


4 विले को व डली आाततीतही म्हणता 
यंत, जिच्या भविष्यकार्ल माझे लिहिणे आरे 

पतची लढाई ब जिच्या केट सेम क हा ब 
नाही ती पानिपतची लढाई या दोन्ही एकच आहेत. 
तीनसहित हे जसे दोन या संख्येचे बद्दिर्गत बिशेषण 
आहे तसेच भविष्यकाल हा भूतकालाचे फक्त बहिर्गतच 
विशेषण होऊ शकतो. या विशेषणाने विशेष्यात 
काहीच फरक पडत नाही. भविष्यकाटाचा भूतकाला -- 
वर काहीच परिणाम होऊ शकत नाही, 


््््ग््ट्््््््< न 


र्ट 


प्र. रा. देशमुख 


तिंधु संस्कृतीतील लोकच वेदातील आर्यांचे शत्रू :१०:* 


सिंधु संस्कृति प्राचीन भारतातील एक महान्‌ 
आश्चर्ये होते. तेथे तटबंदीची, खंदकानी परिव्रृत, दर- 
वाजे असलेली, विस्तृत व फार मोठ्या लोकसंख्येची, 
सोने ख्पे इ. मोल्यवान्‌ धावूंनी व धान्यांनी समृद्ध 
गाहरे होती. तेथील लोक दूरवर व्यापार करणारे, मोठ- 
मोठी बांधकामे करण्यात कुशल, कल्पक कारागीर, 
नद्यांचे प्रवाह अडविण्यात आणि वळविण्यात निष्णात, 
दीघोंद्योगी कृषिक व फार -मोठे पश्लुपाल होते. त्यावेळी 
ते उन्नतीच्या परमोचच शिखरावर होते. ते मूर्तिपूजक 
आणि लिंगपूजक असून त्यांचे धम काहीस मध्ययुगीन 
तांत्रिकांच्या धर्मासारखे होते. हे दुसरे तिसरे कोणी 
नसून वेदातून दास, दस्यू आणि पणी म्हणून संत्रोधि- 
लेळे आर्यांचे दाचरू होत. क्रचांतून “ पुर! म्हणून 
संत्रोधिलेली व सिंधुउत्खननात उत्खनित झालेली शहर 
ती यांचीच. आर्यांनी ही ऱाहरे जाळून टाकली व 
तेथील लोकांच्या फार मोठ्या प्रमाणावर कत्तली केल्या ! 
ह्या सव गोष्टींचा मागील लेखात साकल्याने विचार 
केला, प्रस्तुत लेखात या संस्कृतीतील सामाजिक परि- 
स्थितिसंबधी विचार करावयाचा आहे. 
सिंधु संस्छ्तीतील समाजरचना 

उत्ननातील पुराब्यावरून सिंधुसंस्कृतीतील समाज- 
स्चनेनद्दल निश्चित स्वरूपाची फारशी माहिती मिळत 
नाही. तथापि तटबंदी दाह्रांच्या स्चनेवरून काही 
सामान्य स्वरूपाची माहिती मिळते, हरप्पा आणि 
मोहिंजोदारो या दोन्ही राहरांच्या वायव्य बाजूस 
४०० वार लांब्र व २०० वार रुंद समांतर चोको- 
नाच्या आकाराची इतर तटखंदीपेक्षा जास्त मज- 
. बूत तटबेदी आहे. ह्या तटबंदीतील इमारतींचे अव- 
शोषही इतर इमारतींच्या अवशोष्ापेक्षा फार मोठे आणि 
भव्य आहेत. ह्या भागात समाजातील श्रेष्ठ पुरुष रहात 
असावे. सामान्य जनता जवळच्या तटजंदीच्या 
गहरात राहात असावी. वायःय दिशेच्या मजबूत 
तटबंदीच्या उत्तरेस कामकऱ्यांच्या झोपड्यांचे अवशेष 


आहेत. यावरून एक गोष्ट निश्चितपणे दिसतेती ही की 
सिंधुसस्कृतीतील समाजाचे तीन स्तर असून त्यातील 
सर्वात श्रेष्ठ पुरुष वायव्य दिशेच्या मजबूत तटबेदीतील 
इमारतीत राहात होते, सामान्य जनता तटबंदीच्या 
शहरात राहात होती आणि सर्वात खालच्या दर्जाचे 
कामकरी लोक वायव्येकडील तटबंदीच्या बाहेर उत्तरेकडे 
राहात होते. याप्रमाणे सिंधुसंस्कृतीत मुख्यत: तीन 
प्रकारचे लोक असलेले दिसतात. 
बायव्य तटबंदीच्या बाहेर राहणारे 
श्रमिक लोक 

शहराच्या बाहेर वायव्येकडील तटजंदीच्या पलीकडे 
उत्तरेच्या बाजूला श्रमिक लोकांच्या झोपड्यांचे अव- 
दोष हरप्पा आणि मोहिंजोदारो या दोन्ही शहरात 
सारस्तेच उपलब्ध झाले आहेत. त्यावरून एक गोष्ट 
निश्चित दिसते की त्यांना तटबंदीच्या राहरात- सामान्य 
जनतेबरोबर राहण्यास मज्जाव होतां. तसे नसते तर 
त्यांना गावानाहेर झोपड्या बांधून तटबंदीच्या बाहेर 
राहून धोका पत्करण्याचे काहीच कारण नव्हते. सिंधु- 
शहरातील घरांचा एक विशेष असा आहे की प्रत्येक 


घराला जाहेरच्या बाजूला केरकचरा टाकण्यासाठी 
लहानसे बांधकाम केलेल आहे. याचा अर्थ असा 


दिसतो कीं हा केरकचरा घराच्या आवारात न दिरता 
बाहेरच्या बाहेरून उचटून नेता यावा. वायव्येकडील 
तटबंदीच्या बाहेरील झोपड्यात राहणांरे लोक केरकचरा 
आणि घाण उचलण्याचे, तसेच सिंधु शहरातील गटारे 
साफ़ करण्याचे, अत्यंत हलक्या प्रतीचे काम करीत 
असावे. ही कामे शहरात राहणारी सामान्य जनता 
करीत नसावी. ही कामे करणारंचा एक सवीत 
खालच्या दर्जाचा वर्ग सिंधुसंस्कृतीत होता, हे उत्तरे- 
कडील काम करणारांच्या झोपड्यावरून स्पष्ट दिसते 
वरील विवेचनावरून एक महत्त्वाची गोष्ट दिसून येते 
ती ही की ज्यांना सामान्य जनतेत मिसळण्याचा मन्ञाव 
होता अशा घाण व केरकचरा उचलणाऱ्या लोकांचा 
एक वग होता. 


* या पूर्वीचा लेखांक ' नवभारत ' मे १९६२ चा अंक पहा. 


न. भा. २ 


नबभारत 


अस्पृरयता कोणाची ? 
् आर्यांची की आयेपूर्वांची ! 
अस्पृश्यतेच्या उत्पत्तीबद्दल विद्वानांनी अनेक तर्क 
केळे आहेत, युक्तिवाद रचले आहेत. बहुतेकांच्या मते 
अस्पृरयता आयांची असून ती अनेक कारणांनी उत्पन्न 
झाली असावी. वर्रील विवेचनावरून हे तर्क बरोबर 
नाहीत हे दिसून येईल. सिंधु संस्कृतीत ज्यांना सामान्य 
जनतेत भमिसळण्य़ाचा मज्जाव होता, ज्यांची वस्ती 
गावापासून वेगळी उत्तरेच्या बाजूला होती, व ज्यांना 
इतर कोणीही करीत नसलेली सवात हलक्या प्रतीची 
कांमे करावी लागत, अदा प्रकारच्या लोकांचा वर्ग 
असावा हे आपण पाहिले. अस्पृक्यतेचा . उगमही 
यातच असावा असे निश्चित अनुमान करता यते, 
आजच्या अस्प्रश्‍यांची व्याख्या केळी तरी ती सिंधु- 
संस्कृतीतील तटजंदीच्या बाहेर राहणाऱ्या लोकांच्या 
व्याख्येपेक्षा वेगळी होणार न!ही, ज्यांना इतर जनतेत 
मिसळण्याचा मज्जाव आहे, ज्यांना इतर लोक करीत 
नसलेली सर्वात हलक्या प्रतीची काम करावी टागतात, 
व ज्यांची वस्ती इतर लोकांच्या वस्तीपासून वेगळी 
आहे असा एक वर्ग, 3स्पृरयता भारतात आयंपूर्व 
आहे. तिचा आर्याशी संबंध जोडणे बरोबर होणार 
नाही. आर्याच्या स्मृतिपूवे प्राचीन वाडूमयात 
अस्परश्‍्यतेसंत्रंधी काहीही उलेख नाही. तो त्यांच्या 
समाजाचा भाग असता तर त्याच्या संबंधी उछेव येणे 
अपरिहार्य होते. याच्या उलट प्रचलित हिंटु समाजा- 
तही द्राविडप्रचुर दक्षिणेकडे अस्पृद्यता फार कडकपणे 
पाळली जाते. अस्पृद्बतेचा संबध आर्यापेक्षा आर्स- 
पूवांशीच जास्त जुळतो. स्मृति काळात अस्पुदयता 
अस्तित्वात होती. आयंपू्वसंस्कृतीतील इतर महत्त्वाच्या 
गोष्टींप्रमाणे अस्पृर्यताही समिश्र संस्कृतीचा एक भाग 
म्हणून सातत्याने चाटत आली असली तरी तिचा 
उगम प्राचीन सिधुसंस्कृतीतच आहे हे निश्चित. 


सामान्य जनता 


सामान्य जनता तटबंदीच्या दाहरात राहून आपले 
व्यवेहार चालवीत असे, त्यांना ' विद्यू म्हणजे प्रजा 
असे क्रञ्चांतून संत्रोधिळ आहे. प्रजेतील मुख्य _ धंदा 
व्यापार असून सर्व संस्कृति वाणिञ्यप्रधान होती. वेदा- 
तीळ ' विश हा प्रजावाचक शब्द हली व्यापार 


१० 


अनुक्रमणिका 


करणारांचा द्योतक झाला आहे. धान्याचा व्यापार 
करणे, तसेच दूर देवात जाऊन. विद्रोपतः मौल्यवान 
आणि दुमिळ वस्तूंची आयात करणे, हा व्यापाराचा 
मुख्य भाग होता. व्यापार जलमार्गावरून व जमिनी- 


“वरून होत असला तरी * पण ? घ्यापारी आपला 


व्यापार पुष्कळांशी प्राण्यावरूनच करीत, ' पणि ! 
म्हणजे वाणी हा शब्दच मुळी जलमार्गावरून व्यापार 
करणारांचा द्योतक आहे, पाण्यावरील ब्यायार जमिनी- 
वरील व्यापारापेक्षा सुकर आणि कमी खर्चाचा होता. 
पणींच्या नावा बऱ्याच मोठ्या म्हणजे शंभर बल्ह्यांनी 
बल्हविल्या जाणाऱ्या आणि शिडांच्याही असाव्या. 
शमर वल्ह्यांनी वल्हविल्या जाणाऱ्या नावांचा. उले 
अह्चातून आहे. सिंधुउत्वननात नोकांचे अवशेष उप- 
ब्ध झाले नाहीत ही गोष्ट जरी खरी असली तरी सिंधु- 
संस्कृतीतील लोक नोकांचा उपयोग जाणत हं'ते हे 
नि शर्त णि दाखविणारा पुरावा उत्वननात उपलब्ध झाला 
आहे नाकेचे चित्र असलेल्या खापराच्या मुद्रा उपलब्ध 
झाल्या आहेत.. सिंधुमुट्ा सुमेरमध्येही उपलब्ध झाल्या 
आहेत, त्यावरून सिधुलोकांचा व्यापार दूरवर सुमेरपर्यंत 
चालत होता ही गोष्ट सिद्ध होते. आयाचे राजू समुद्रा- 
घर व्यापार करणारे होते या गे'टीचा उल्लेख अनेक 
कातून आहे. अहवी. 8६.३ माद पुष्कळ 
धनाच्या इच्छेने समुद्रावर जाणारांचा उल्लेख आहे 
( समुद्रे न श्रवस्यव: ), त्याचप्रमाणे कना १-५६-२ 
१ ४-५५-२ मध्येही ' समुद्रे न संचरगे सनिष्यवः ? 
“4 यन संचरणास निघणाऱ्या घनेच्छप्रमाणे ) असा 
नार्‍या इच्छन समुद्रावर संचार करणाऱ्यांवर द] 
आहे. या सवे पुराव्यावरून त. व 
व्यापारी होते हे सिद्ध होते. 
पणींचा समाज | " 
पणींचा तमाज मुख्यत्वेकरू न बाणि 
तरी इतर महत्त्वाचे धदेही तितक्‍याच 
चालत, व्यापाराच्या आनुषेगिक व्याजजट्याचा व्यापा- 
रही सिंधुनकृतीत बर्‍यांच प्रमाणात चालत होता. 
* बेकनाटान्‌ ? म्हणजे व्याज घेणारे असा त्यांचा उप- 
हासात्मक उल्लेब् क्चातून केटेटा आढळतो, 
याशिवाय काळ्वयाच्या पाण्याने 
धान्य उत्पन्न करणे हाही फार मह्‌ 


ञ्यमधान असला . 
जोराने त्याकांळी 


शेती करून पुष्कळ 
स्थाचा धंदा होता. 


सिंधु संस्क्रतीतील लोकच वेदातील आयांचे शत्रू 


आरयेपूर्व लोकांची ' उवर ? आणि '“ क्षेत्र नावाची 
सुपीक देते असून कालव्याच्या पाण्याने ते त्यातून फार 
मोठ्या प्रमाणावर पीक काढीत. हरप्पा आणि मोहिंजो- 
दारो या दोन्ही शहरात धान्याची फार मोठी कोठारे 
सापडली आहेत. त्यावरून सिंधुसंस्कृतीतील लोक 
वान्य साठवून ठेवीत हे सिद्ध होते. आर्यांनी त्यांची 
: उर्वर? आणि ' क्षेत्र? नावाची शेते जतररदस्तीने 
जिंकून घेऊन आपल्या लोकांना वाटून दिली अश्ली वणने 
तश्च्चांतून अनेक आहेत. त्यासंत्रंधी .पूर्वी ' विस्ताराने 
लिहिळे आहे. या युद्धाना * उवरसाता ' आणि ' क्षत्र- 
साता ? असे त्रश्न्चातून संत्रोधिळे आहे. आर्यांनी 
शेती जत्ररदस्तीने कात्रीज केली हे दाखविणारे बाक्‍प्र- 
चार संस्कृत भाषेत सातच्याने चाटत आले आहेत. 
पाणिनीने जी अव्ययांची यादी दिली आहे तीत जत्रर- 
दृस्ती या अथी * आर्यहलम्‌ म्हणजे आर्याचा नांगर 
हे अव्यय आहे. त्रन्नाातून शेतीसाठी जे काही उललेख 
आहेत त्यावरून आज ज्या प्रकारची शेती भारतात 
होते ( नवीन यांत्रिक आणि इतर प्रकारच्या सुधारणा 
सोडून ) प्रायः त्याच प्रकारची शेती सिंधुसंस्क्रतीत 
होत होती असे दिसते. तेच नांगरणे, तेच वरवरणे, तेच 
पेरणे, तेच कुळवणे, तीच कापणी, आणि तेच धान्याची 
मळणी करण्याचे खळे, खळे हा शब्द देखील क्रचा- 
तील * खल? १०-४८-७ या शाब्दावरून आला 
आहे. इतकेच नव्हे तर धान्याचे उखळात कांडून 
तांदूळ करण्याचीही तीच पद्धति. 
पद्ुसंबधेन 

पद्युसंवधन हाही सिंधुमंस्कृतीत फार महत्त्वाचा 
घंदा होता. गायींचे फार मोठे कळप होते. त्रश्न्यातील 
वर्णनावरून त्यांच्या मोठेपणाची कल्पना येते. आर्यांनी 
प्रथम पणींचे अन्न लुटले ( प्रथमं दधिरे वयः ) आणि 
नंतर गायी जिंकल्या, गायींचे कळप जंगलाते असल्या- 
मुळे विशेष बळ न लागता थोड्या माणसांनी वळ- 
वून ते नेता येत होते. गायीसाठी युद्ध कलन त्या 
वळवून नेल्याची शेकडो वणने क्रचातून आहेत, गायी 
बळविण्यासाठी जी युद्धे केली जात त्याना त्रजष्चातून 
* गोसाता * किंबा  गोपुयुधं ' असे संत्रोधिळे आहे. 

सिंधुसस्कृतीत कापूस, लोकर. आणि रेक्लीम 


_या_ तिन्ही प्रकारचे कापड उपल्ध झाले आहे, 


१ ' नवभारत? माच १९५९ 


११ 


इतकेंच नव्हे तर सूत कातण्याची मातीची आणि 
घातूची चाकेही उपलब्ध झाली आहेत. 

: बस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति' मुलासाठी आया 
वस्त्र विणतात असा क्र्चा ५-४७-६ मध्ये उछेव 
आहे. यांवरून कापसाचे आणि लोकरीचे 'कापड 
विणणे हा सामान्य घरगुती धंदा होता अस दिसते. 
सामान्य मनुष्याचा पोशाख, एक नेसण्याचे व एक 
अंगावर घेण्याचे घोतर अद्या दोन धोतरांचा असावा. 
जुनेरी धोतर अंगावर घेण्याच्या प्रधाताचा उल्लेख भरड, 
२-१४-२३ मध्ये आहे. असे असळे तरी शिवणे 
आणि सुई यांचाही उल्लेख क्रवातून आहे. 

हरप्पा आणि मोहिंजोदारो येथे ज्या वि्याल 
स्वरूपाचे बांधकाम क्रेलेळे आढळते तसे इतरत 
करचितच दृष्टीस पडते. आरयपूर्वांची अनेक तटबंदीची 
गाहरे होती असा उल्लेख तर्चातून आढळतो आण 
उत्वननावरूनही तेच दिसते. मोठमोठी बांधकामे 
करण्याचा फार महत्त्वाचा धेदा होता. 
लाकडाच्या वस्तू 

लाकडाच्या कोणत्याही वस्तू सिंधु उत्खननात 
उपलब्ध, झालेल्या नसल्या तरी सुतारकाम हा एक 
फार महत्त्वाचा धंदा होता हे निश्चितपणे दाखविणाऱ्या 
अनेक गोष्टी आहेत. क्डचातून दाकटाचा आणि 
रथाचा उल्लेल आहे. सिंधुउत्वननात बैलगाडीच्या 
चाकोरीचा रस्ता सापडला आहे. क्रचातून 'महस्पथः' 
( त्र. २-२४-७ ) म्हणजे मोठा रस्ता असा मोठ्या 
रस्त्याचा उल्धेव आहे. यावरून आर्यपूर्वे लोक बेट- 
गाड्यांचा उपयोग करीत असत हे निश्चित. य़ा 
गाड्यांच्या दोन चाकामधील अंतर आजच्या सिंघ 
आणि पंजाब मधीळ गाड्यांच्या चाकामधील अंतर 
३ फूट ६ किंवा ७ इंच इतके होते. तसेच कडचातून 
शाहराना दरवाजे असल्याचा उल्लेख आहे. घराची 
छपरे उपलब्ध झाली नाहीत परंतु तीही लाकडाचीच 
असाबी. आयंपूर्वे समाजात सुताराचे महत्त्व फार 
असावे. लाकूडकाम करणे, व्याजबट्टयाचा धंदा करणे, 
व ऐतिहासिक गोष्टी सांगणे ही सुताराचीं कामे होती. 

या शिवाय मातीची भांडी, मुद्रा, पुतळ व विटा 
तयार करणे, हस्तिदंताच्या मोल्यवान वस्तु तयार करणे, 
घाठूची भांडी आणि शास्त्रे तयार करणे, पुतळे ओतणे, 


-करखगघन चिज, 
दन व 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
य मरार्ठ 6 


घेकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


चामड्याची कामे करणे, इत्यादि महत्त्वाचे धंदे करणारा 
सुखी आणि समृद्ध समाज * विश? म्हणज प्रजा 
म्हणून तटबंदीच्या आत सुखाने नांदत होता. 
जातिभेदाचे उगम आयेपूर्व समाजात 

सिंधुसंस्कछृतीत निरनिराळी कामे करणारांच अनेक 
वर्ग होते हे वर पाहिले. पिढ्यान्‌ पिढ्या तेच ते 
काम करणारांचा एक वर्ग होणे अपरिहार्य आहे. 
आपल्या धंद्यात 'इतरांनी येऊ नय, आपल्या 
धेद्याचे ज्ञान इतरांना होऊ नये, त्यातून मिळणारा 
नफा आपल्यासच राहावा, ह्या भावना जातिभेदाच्या 
मुळाशी आहेत. सिंधुसंस्कृतीत अनेकविध कामे कर- 
णारांचे वेगळे वर्ग.असावे. आपले वर्ग सीमित राखण्या- 
साठी इतरांशी रोटी व बेटी व्यवहार वज करणे पर्याया- 
नेच येते. निरनिराळ्या कामकरी वगाचे रूपांतर जाति- 
भेदात होणे अपरिहार्य आहे. जातिमेद प्रचलित हिंदु- 
समाजाचे. वेशिष्ट्य आहे. त्याचा उगम आर्याच्या 
समाजात झाला नाही हे उघड आहे. ब्राह्मणात आणि 
क्षत्रियात जातिभेद नाहीत. वेश्‍्य आणि शूद्र म्हणून 
ओळखल्य़ा जाणाऱ्या लोकातच जातिभेद आढळतात. 
वेशय आणि शूद्र हेच आर्यपूवे ' विश म्हणज प्रजा 
यांचे सातत्त्याने चालत आलेले वंशज होत, वर्णव्यवस्था 
मात्र आर्योत्तर आहे. 


बायव्येकडील समाज 

हरप्पा आणि मोहिंजोदारो या दोन्ही शहरात वायव्य 
बाजूस ४०० वार लांब आणि २०० वार रंद समांतर 
चौकोनाच्या आकाराची मजबूत तटबंदी उत्खननात 
आढळली हें वर आलेच आहे. ह्या तटबंदीच्या 
उत्तरेकडे राहणारा, अगदी हलक्या प्रतीची कामे 
करणारा समाज ब बाहेरच्या तटबंदीच्या शहरात 
राहणारा * विश ” म्हणजे प्रजा या दोन्ही 
समाजांचा वर विचार केला. याशिवाय वायःये- 
कडील तटबंदीच्या आत राहणार्‍या लोकांचा तिसरा 
महत्त्वाचा समाज होता, त्यांची घरे फार मोठी, प्रास्त 
आणि मजबूत होती, त्यावरून या मागात पणींच्या 
समाजातील भ्रेष्ठ व्यक्ति राहात होत्या असे दिसते. 
त्यानाही आर्यानी क्रचातून “ पणी ? म्हणूनच संब्रो- 
घिळे आहे. ते इतर पणींपेक्षा आथिक आणि सामाजिक 
दृष्टया श्रेष्ठ असले तरी त्यांच्यापेक्षा वेगळे होते असे 


१२ 


अनुक्रमणिका 


दिसत नाही. पणी समाजात * विश ? म्हणज प्रजा 
हा एकच सामान्य समाज असून त्यात धंद्याच्या वेंगळे- 
पणामुळे निरनिराळ्या जाती निर्माण झाल्या होत्या. 
निकृष्ट कामे करणारा अस्पृश्य समाजही. होता. वायव्ये- 
कडील तटबंदीत राहणारे लोक ग्रामाचे अथवा ग्राम- 
समूहाचे अधिपति धमेगुरु श्रीमान व्यापारी अथवा 
मोठे अधिकारी असावे, पणी समाजात वेगळे वण अस- 
टेळे दिसत नाहीत, वायव्येकडील तटबंदी जास्त सुर- 
क्षिततेसाठी वांधली असावी. 

वर्ण व्यवस्था 


वण म्हणजे रंग ( ढ्यल्पा ) हा प्रायः मानववंरा 
( 188०९2 ) वाचक शब्द आहे. आपण जव्हा वणे- 
विरोध ( ९०]ठपा' एव्ला > किंवा वरणविद्देष ( ९०)०्पा' 


- भश्ुए!2_) असे शब्द वापरतो तेव्हा वण शब्दाचा 


अथ भिन्न मानववंश असाच अभिप्रेत असतो. परंतु 
जेव्हा आपण चातुवर्ण्यात्मक हिंदुसमाज म्हणतो तेव्हा 
चार निरनिराळ्या रंगाचे, म्हणजे भिन्न मानव 
वंशाचे, चार प्रकारच लोक असे मात्र समजत नाही. 
एकाच मानवसमाजातील भिन्न श्रणीचे चार स्तर असा 
त्याचा अर्थ समजतो. अर्थातच एकाच समाजा- 
तील चार स्तरांना चार वर्ण 
हिंदुसमाजातील ब्राह्मण, 
हे चार भिन्न मानववंशाचे आहेत असे कोणाचेही 
म्हणणे नाही. अशा 
* चातुवे्ण्य ! म्हणणे 


4 


हा शब्दप्रयोग नाही. 


र चातुवर्ण्यात समाविष्ट असलेल्या ब्राह्मण, क्षत्रिय 
केद्य व शुद्र या चार स्तरांचा त्याच श्रेणीने कचांतून 
उल्लेव आहे. परंतु त्यांच्यासाठी चातुवण्ये असा शब्दे 
प्रयोग मात्र केला नाही. कग्बेंदातील २० व्या मण्डळा- 
तील ९० वे सूक्त * पुरुष सूक्त * या नावाने प्रसिद्ध 
आहे, या सूक्ताची मध्यवती कल्यना अंशी आहे की 
देवांनी जो यज्ञ केला त्यात त्यानी. पुरुषाला यजपश् 
बांधला, * देवा य॒द्यश तन्वाना अनध्ननू पुरुष पाम ? 
१०-९०- १५ ( देवांनी जो यज्ञ वें प 


विडे केल त्यात पुरुषाला 
पु बांघळे) या पुरुषाचे मुंग, बाहु, ऊरु (मांड्या ) 


सिंधु संस्कृतीतील लोकच वेदातील आर्यांचे शत्र 


आणि पाद कोणते असा प्रश्न क्रचा १०-९०-११ 
व्ये. आहे. “मुखं किमस्य को बाहू का ऊरू पादा 
उच्येते? त्याला तचा १०-९०-१२ मध्यं उत्तर आह. 
त्या क्ऱचेचा अर्थ असा- “ ब्राह्मण याचे मुख होते, 
क्षत्रिय राहू केल होते, ज वेशय आहेत त्या ह्याच्या 
मांड्या, पायापासून शाद्र उत्पन्न झाळे आहेत. ” 
ही दशम मण्डळातील तरज्न्चा निर्माण झाली त्यावेळी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आणि शूद्र असे चार स्तर 
अस्तित्वात असून ते एकाच समाजाचे मिन्न श्रणीचे 
घटक होते, अशी आजच्या प्रमाणेच कल्पना रूढ 
होती हे उघड दिसते. 

कग्बेदात संकलित केलेल्या अज्न्चांची निर्मिती प्रदीध 
काळापर्यंत म्हणजे अनेक रातके ' पावेतो झाली. ह्या 
सव त्रह्न्वा तिसऱ्या श्रेणीच्या असून यांना “ नूतन 
क्डचा म्हणतात. यांच्या पूर्वी ' पूव ! त्रज््वा आणि 
“८ मध्यम ? त्रश्न्वा निर्माण झाल्या. त्या अस्ति 
त्वात नाहीत. त्यासत्रंधी प्रस्तुत लेखकाने पूर्वी 


॥22_ १0 "५ 


साकल्याने लिहिले आहे. येथे त्याची पुनरुक्ति करणे 
दराम मंडळातील : 


अनवदयक आहे. क्मखेदाच्या 
पुरुषसूक्ताच्या निर्मितीच्या काळात ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्‍्य आणि शूद्र असे चार स्तर अस्तित्वात असले 
आणि ते एकाच समाजाचे भाग आहेत असे दिसले 
तरी क्रग्बेदात संकलित केलेल्या सुरुवातीच्या काळच्या 
अक्च्वातून फक्त दोन वर्णाचा उल्ले आहे. त्यांचा येथे 
जरा विस्ताराने विचार करू. 
चणीचा उल्लेख 

रश्च्चातून वर्ण हा राब्द एकूण २३ वेळा आला 
आहे. त्यापेकी बहुतेक त्रह््वात वण याचा अथे 
रंग, रूप, कांति, इत्यादि सामान्य अर्थी आहे. मानव- 
चश या अर्थी जेव्हा वर्ण शब्दाचा उपयोग केला तेव्हा 
तो दासनिदीक “ दासवणम्‌ ' व आर्यनिदर्शाक ' आर्ये- 
वणम्‌? असा दास आणि आर्य असे दोन भिन्न मानव- 


२, ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 


ऊरू तदस्य यंद्रेशयः पद्‌भ्यां शद्रो अजायत ॥ 


समाज दाखविण्यासाठीच केला आहे. * दासंवणम्‌ ? 
आणि ' आर्यवर्णम्‌ ? हे शब्द ज्या दोन कातून आले 
आहेत त्यांच्या संबंधित भागाचा अथ असा -* ज्याने 
दासाना गुसस्थानी जावयाला लावले? २-१२-४, 
तन्चवा ३-३४-९ मध्ये : आय वर्ण? ह्य आर्यदशेक 
मानवजातिवाचक शब्द आला आहे. ही त्रश्न्चा काहीशी 
महत्त्वाची असल्यामुळे त्श्न्चेचा पण अथ दिला आहे 
तो ळ्मसा :  इन्द्राने दस्यूना मारून घोडे दिले, सूर्य 
दिला, पुष्कळ दूध देणाऱ्या गायी दिल्या, सोने 
आणि. इतर उपभोग्य वस्तू दिल्या आणि आययांचे 
रक्षण केले. वरील क्रचावरून एक गोष्ट स्पष्ट 
दिसते ती ही की सुरुवातीला आयेवर्ण ब दासवर्ण 
असे दोन मिन्नवण होते. आर्याची सत्ता प्रस्थापित 
झाल्यावर आय आणि विश म्हणजे प्रजा मूळचे आये 
पवे लोक असे दोन वणे जवळ आले.. आणि विक 
म्हणजे आयेपूर्वे प्रजा हे दोन भिन्न मानव समाज 
अतएव दोन वणं होते. 
चातुर्वर्ण्यांची निर्मिती-- 

आर्ये आणि विश म्हणजे प्रजा या दोन भिन्न 
मानवसमाजातून कहग्वेदाच्या १० व्या मण्डळात सांगि- 
तळेटा एक समाज आणि ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैदय आणि 
शूट्ट हे चार स्तर कसे निर्माण झाले हे पाहणे प्रस्तुत आहे. 
ब्राह्मण 

चातुर्वण्यात ब्राह्मण हा श्रेष्ठ समजला जातो. ब्राह्मण 
हा प्रचलित काळी जातिवाचक शब्द आहे. पुरुष- 
सक्ताची उत्पत्ती झाली त्यावेळीही तो जातिवाचकच 
शब्द होता हे * त्राह्मणोस्य मुवमासीत्‌ ? या त्रचेवरून 
स्पष्ट दिसते. या त्रचेत ब्राह्षण जाति अभिप्रेत आहे. 
ब्राह्मण शब्दाच्या निरुक्तावरून तो मुळात जातिवाचक 
नव्हता हे दिसून येईल. क्चातून ब्रह्म, ब्रह्मन्‌ 
ब्रह्माणि, ब्राह्मण, हे शब्द वेदातील प्राथना या अर्थी 
आले आहेत. हे सर्व शब्द ' ब्रह्म ? याची ख्पे आहेत. 


३, ' नवभारत ? जून १९५७ ' प्राचीन भारतीय इतिहास व क्रग्वेद * 


४, यो दासं वणेमधरं गुहाकः । 


५, ससानात्यौ उत सुर्ये ससानेन्दः ससान पुरुमोजसं गाम । 
हिरण्यसुत भोग ससान हत्वी दस्यून्पार्य वणमावत्‌ ॥ 


१३ 


* नवभारत 


* ब्रह्म * हा शब्द निरनिराळ्या मण्डळाठून १०० वेळा 
आल्य आहे. त्या सवे ठिकाणी त्याचा अर्थ प्रार्थना 
असाच आहे, सायणाचार्याने “ ब्रह्म? शब्दाचा अर्थ 
कोठे कोठे अन्न असा केला आहे तो उघड उघड 
चुकीचा दिसतो. त्रह्नवा १-३७-४ मध्ये. ' ब्रह्म- 
प्रयायत? याचा सरळ. अर्थ ब्रह्म गा म्हणजे प्रार्थना 
म्हणा असा आहे परंतु त्यावरील सायणाचे भाष्य 
“ हविल्क्षणमज्ञमुद्र्य प्रगायत स्तुथ्वम्‌ * म्ह्ाजे 
* हविलक्षण अन्नाटा उद्देशून स्तुती करा? असे 
आहे, सायणाचार्याचा अर्थ क्रचेतीळ संदर्भास 
जुळत नाही. तसेच कचा १-१०-४ मध्येही ब्रह्म 
शब्दाचा. अर्थ अन्न असा केला आहे. ब्रह्म या शब्दाचे 
सायणाचार्याने दोन अर्थ दिळे आहेत ' ब्रह्म स्तोत्ररूप- 
मन्नं हविटेक्षणमन्नं वा ” ब्रह्म गाब्द आलिल्या सर्व 
क्रःचांचे सूक्ष्म निरीक्षण केळे असता त्या सर्व कडचांच्या 
संदर्भात ब्रह्माचा स्तोत्र असाच अर्थ अभिप्रेत असलेला 
आढळून येईल, कचांवून * अर्कस्तोत्र व ' वृहत्स्तोत्र* 
अद्या दोन प्रकारच्या स्तोत्रांचा उल्लेख आहे. अक- 
स्तोत्र म्हणजे क्रचा आणि बरहत्स्तोत्र म्हणजे मोठे स्तोत्र, 
ब्रह्म शब्द प्रथमतः वृहत्स्तोत्राचा व नंतर सामान्यत्वाने 
प्राथनेचा निदर्शक झाला. स्तोत्र करणारांना * ब्रह्मक्रतू ! 
* ब्रह्माणि जनयन्तः ! असे अनेक क्रचातून उल्लोसि 
आहे आणि याच अर्थाने ब्राह्मणयः म्हणजे ब्रह्मकृत्‌ 
असा ब्राह्मणवाचक शब्द झाला आहे, त्याचा मूळ 
अर्थ वृहत्स्तोत्र करणारा असा आहे आणि याच 
अर्थाने ब्राह्मण शब्द अनेक क्रचातून आला आहे. 
सुरवातीला त्राह्मण हा राब्द जातिवाचक नसून स्तोत्र 
करणारांचा निदर्शक होता असे स्पष्ट दिसते. आबे 
भारतात आले तेव्हा त्यांच्यात वर्णभेद अथवा जाति- 
भद नसून ते एकच असावे असे अनुमान करण्यास 
सबळ कारणे आहेत. अक्विरा हे प्रथम आर्योपैकी 
असुन त्यांनी अग्नीच्या साह्याने पणींचे अन्न, घोडे, 
गायी, पद्यु आणि सर्व उपभोग्य वस्त॒ मिळविल्या असे 
कचा १-८३-४ वरून कळते, तसेच क्रचा १-४५-३ 
वरून ते श्रेष्ठ क्रचाकार होते असे दिसते. याचा अध 
असा को अंगिरा क्रचा करणे आणि युद्ध करणे ही 
दोन्हीं कामे करीत होते. त्यासंत्ंधी प्रस्तुत ळेखकाने 
पूवी विस्ताराने लिहिले -पु्ा विस्ताराने लिहिले आहे. काही काळानंतर युद्ध 
___ ६. नवभारत? मे १९६२ रि 


>“ध्ः 


करण्याचे काम क्षत्रियांकडे जाऊन ब्राह्मणांकडे अडवा 
करणे, यज्ञ करणे, पौरोहित्य करणे, मोठमोठी दाने घेणे, 
इत्यादि कामे राहिली व ब्राह्मण ही एक जात झाली. 
कग्वेदात संकलित केलेल्या क्चानिर्मितीच्या काळी 
व्राह्मण ही एक जात झाली होती, हे तज्चातील वपीना- 
बलून स्पष्ट दिसंत, भारत वंशातील प्रसिद्ध गजे दिवोदास 
पिजावन आणि सुदास यांचे कुलपरंपरागत पुरोहित 
' वसिष्ठ ) असल्याचा कइचातून उद्छेव आहे. सुदासाने 
आपले कुलपरंपरागत वसिष्ठ पुरोहित सोडून विश्वा- 
मित्राला पुरोहित केल्याचे वर्णन कचात आहे. विश्वा. 
मित्र आणि वसिष्ठ याच्यात चुरस. होती, आपलें परं- 
परागत पुरोहित सोडल्यामुळे सुदासाला फार त्रास 
सहन करावा ठागल्य, पुरुकुत्स व त्याचा मुलगा त्रस- 
दस्युर्‍यांचे. भृगु आणि वामदेव पुरोहित होते. या 
वरून कहग्वेदात संकलित केलेल्या क्रचानिमितीच्या 
काळात ब्राह्मण आणि क्षत्रिव असे दोन विवक्षित वणे 
असल्याचे स्पष्ट होईल, या काळात ब्राह्मणाला - युद्ध 
केरण्याचा मज्ञाव नसला तरी क्षत्रियांना ब्राह्मणांची 
कामे करता येत नव्हती असे दिसते. क्षत्रियांना पुरोहि- 


वसिष्ठ सुदासाच्या 
अखेरीस वतिष्ठाशी संधी. 


ह र् कामे क्षत्रियांना करण्याचा 
र नव्हता. आाहागांनाही युद्ध करणे अधर्म्म 


नसले तरी पशस्त नव्हते, हळू हळू ब्राह्मणाने युद्ध 
करण बंद झाले. तृत्सु, विश्वामित्र आणि भ्गु यांच्या 
चना होत्या. तज्ञा ब्राह्मणांच्या सेना पुढे पृढे दितत 
नाहीत. तसेच ब्राह्मणाने राजा होगे हेही अप्रशस्त 
मानळ जात होते. ब्राह्मण आणि क्षत्रिय असे विभाग 
झाल्यानंतर कोणी ब्राह्मण राजा झाला असल्याचे 
दिसत नाही, राजा होणे हा क्षत्रियांचा अधिकार 
आणि त्यांचे पुरोहित होऊन त्यांच्या जवळन दाने 
घेणे हा ब्राह्मणांचा अधिकार, क्षत्रिय राजा श्रीमान 
आणि सत्ताधारी असला तरी त्यावर पुरोहिताची फार 
मोठी सत्ता असल्यामुळे आह्मणांचा दर्जा श्रे होता 
आणि राजसत्तेला ते अंकुश लावू शकत होते, 


करावा लागला. व्राह्मणाची 


मराठीचा विकास: महार! 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सिंधु संस्क्रतीतील लोकच वेदातील आर्यांचे शत्रू 


क्षत्रिय. - 

आयांनी भारतात प्रवेश केला तेव्हा त्यांच्यामध्ये 
ब्राह्मण आणि क्षत्रिय असे भेद नःहते. सर्वांनाच त्रा 
करण्याचा, यज्ञ करण्याचा, व युद्ध करण्याचा अधिकार 
होता. कालांतराने तर्या रचणारांचा, यज्ञात पौरोहित्य 
करणारांचा, व दाने घेणारांचा, एक वर्ग ब युद्ध 
करणारांचा, यजमान म्हणून यज्ञ करणारांचा, राजा 
होणारांचा एक वर्ग असे दोन वर्ग झाले, 'तर्च्चा 
-स्वणारांचा व यज्ञात पोरो'हृत्य करणारांचा ब्राह्मण व 
युद्ध करणारांचा क्षत्रिय अस चातुवर्ण्यातील. दोन प्रशत 
वण निर्माण झाले. त्राह्मणाबरद्दल वर विचार केला आहे. 
क्षत्रियांचा वेगळा वण कसा निर्माण झाला हे पाहणे 
प्रस्तुत आहे. क्षत्रिय वाचा सामान्यतः अर्थ युद्ध कर- 
णारा समाज असा समजला जातो. क्रग्बेदात संकलित 
केलेल्या कचा निर्माण झाल्या त्या काळीही हाच अर्थ 
प्रचलित होता असे दिसते. “ क्षेत्र? हा शब्द क्रचा- 
तून एकूण ४६ वेळां आला असून ' क्षत्रिय हा 
शब्द ९ वेळा आला आहे. “'क्षत्र र या शब्दाचे 
सायणाचार्याने ' क्षत्रे, बळे । श्वत्र धनम्‌? असे दोन 
अथ दिले आहेत. जथे धन असा अथ दिला आहे 
तेथे बळाने म्हणजे युद्धात मिळत्रिटेळे घन असा अर्थ 
अभिप्रेत आहे. * क्षत्र ' या शब्दाचा प्रसव अथे बल 
अशा असून त्याचे निरुक्त ' क्षाद हिंसाकर्मा ७-२१ 
७; ७-३०-१ क्षद्‌ म्हणजे हिंसा करणे असे दिले 
आहे. क्षत्रिय शब्दाचा निरुक्ताप्रमाण अथ हिंसा करणारा 
असा आहे. क्षत्रिय शब्दाचा अथ सायणाचार्याने 'क्षत्रे 
चळे तदूवन्तम्‌ ? ७-१०४-१३ असा दिला आहे. क्षत्रिय 
आन्दाचा अर्थ बलवान असा असला तरी त्रडचातून 
क्षत्रिय हा राब्द प्रायः क्षत्रिय जातिवाचक आहे. 
सायणाचार्यानेही क्षत्रिय राब्दाचे माष्य असेच दिले आहे, 
हे खालील भाष्यावरून दिसून येईल.  क्षत्रियस्य * क्षत्रिय 
जात्युत्पन्नस्य ४-४२-१ (क्षत्रिय जातीत उत्पन्न झालेला ) 
६ श्षत्रियभ्य ? क्षत्रियजातीयस्य यजमानस्य ५-६९-१ 
( क्षत्रिय जातीचा ). “ क्षत्रियान्‌ ' जात्याक्षत्रियान्‌ 
८-६७-१ (जातीने क्षत्रिय ). क्र्वातून क्षत्रिय 
शब्द क्षत्रिय जाति निद्राक आहे हे वरील भाष्या- 
वरून स्पष्ट होईल. क्रकरू संहितेत संकलित केलेल्या नूतन 
क्रुचा निर्माण झाल्या त्या बेळी क्षत्रिय ही वेगळी जात 
अथवा वर्ण होता हे वर उदूधवत केलेल्या ' ब्राह्मणा 5- 


अनुक्रमणिका 


१.५ हा 


स्यमुखमासित्‌ ? या पुरुषसुक्तातील त्रश्चेवरून उघड 
होईल. प्राथमिक आर्यात ब्राह्मण आणि क्षत्रिय असे 
मिन्न वण ( जाती या अर्थाने ) नःहते हे वर आलेच 
आहे. यज्ञ करणे, कचा स्चणे, दाने घेगे, तसेच युद्ध 
करणे, ही दोन्ही कामे करण्याचा सर्वच आर्योना 
अधिक्रार होता. मग कामांची वाटणी होऊन त्राह्मणा- 
कडे यज्ञ करणे, ककवा रचणे, दाने घेगे, व क्षत्रियाकडे 
युद्ध करणे, राज्य करणे, दाने देणे, ही कामे कशी 
आली व दोन भिन्न वण कसे निर्माण झाले याचे उत्तर 
क्रचात सांपडत नाही. कारण क्रऊू संहितेत संकंलित 
केलेल्या त्रक्चा निर्माण झाल्या त्या वेळी त्राह्मषण आणि 
क्षत्रिय असे मिन्न वण निर्माण झाले .होते. असे जरी 
असले तरी त्रशच्चातील युद्ध करणाऱ्या लोकाबद्दल विचार 
केला असतां आये समाजातून ब्राह्मण आणि क्षत्रिय 
अभे दोन भिन्न वणे कसे निर्माण झाले याबद्दल 
संभाव्य तके करता येतात 

ज्या काळाचे क्लचातून वणन आहे त्या काळात 
आयांचे सेन्य होते. त्यात पायदळ, घोडेस्वार आणि 
रथावरून युद्ध करणारे असे तिन्ही प्रकारचे सेन्य अस- 
ल्यप्चे क्नच्ातून उछेच आहेत. ( १-८-रे तड 

९-८ ). युद्ध करणाऱ्या सेनिकाला क्रचातून 
८ वीर? अल्ली संज्ञा आहे. “वीर ' दाब्दाचे 
सायणाचार्याने १-११४-८ .या क्रवेत “ वीरान्‌ 
विक्रान्व शोयोयेतान्‌ ' असे भाष्य दिले आहे. 
अनेक क्रचातून * वोर? हा हाब्द शूर लढवय्या 
याअथीं वापरला असला तरी * वीर? शब्दाचा मूळ 
अर्थ सायणाचायीने अनेक क्वावरील भाष्यातून दिल्या- 
प्रमाणे  वीर्याज्जायन्ते इति बोग: पुत्राः' ( १-३३-९) 
(बीर्यापासून जन्मला तो वीर ) म्हणजे मुलगा असा 
आहे. शक्‍यता अशी आहे की आर्य भारतात 
आले तेव्हा ते त्यांची मुळे, नातवंडे वगरे मिळून लहान 
तुकड्या असात्या, काही काळाने त्यांचा व्याप वाढून 
त्यात भृत्यांचाही समावेश झाला असावा. वीरबत्तमम्‌ 
( १-१-३ ) वरील सायणाचार्याचे भाष्य ' वीरवत्तमम्‌ 
अतिडायेन पुत्रभ्षत्यादि वीर पुरुषोयेतम्‌ * ( पुत्रभत्यादि 
बीर पुरुषासहित ) असे आहे. पुढे लढवय्ये, भत्य 
अथवा इतरे जन असले तरी त्याना वीर हीच संज्ञा 
प्रास्त झाली, इतकेच नव्हे तर वीर हा शूर पुरुष 
निद्रांक सामान्य शब्द झाला. क्रचातून आरवितर 


'इरडशऊण्ञे” 
करखगघरचिछजचन 


ढड टढष्णी[तथदधन 


८ रळ 


नवभारत 


योथ्यांचाही बीर म्हणून उल्लेख केलेला आढळतो. 
( २-१४-७ ). मुळात मुलांचा उपयोग प्रामुख्याने 
युद्ध करणे असल्यामुळे “ बीर? हा पुत्रवाचक शब्द्‌ 
अूर निदडोक सामान्य शब्द झाला. वीरांचा वेगळा वण 
निर्माण झाला, 
क्षत्रियांची उत्पत्ति 

आयांनी भारतात प्रवेश केला त्यावेळी त्यांचे आर्य- 
पूव लोकांशी प्रदीधे कालपर्यंत संघर्ष झाले. त्यासंत्रंधी 
प्रस्तुत लेखकाने पूर्वी विस्ताराने लिहिळे आहे. ह्या 
संघर्षासाठी युद्ध करणाऱ्या सनिकांची जरूरी होती. 
आयांना आर्यपूर्वांशी लढतानां त्यांच्यामधील सेनिक 
मिळणे अशक्य होते. कारण युद्धा चा पाया वणावेद्वेष 
होता. सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठीही विश्वासू स्वकी- 
यांची फार गरज होती. अशा परिस्थितीत स्वतःची प्रजा 
वाढविण्याशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. तसे करण्यासाठी 
स्त्रियांची गरज होती. आर्यांनी स्त्रिया आययंपूर्वातून 
घेतल्या. गाई, घोडे, अन्न ज्याप्रमाणे त्यानी आर्यपूर्वाकडून 
ब्रेतळे तसेच स्त्रियाहि घेतल्या हे क्ञचावर्न आणि इतर 
पुराव्यावरून स्पष्ट दिसते. त्रश््वा ४-१७-१६ 
चा अर्थ असा: “ गायींची, घोड्यांची व स्त्रियांची 
इच्छा करणारे स्तोते, इच्छित वस्तू देणाऱ्या, स्त्रिया 
देणाऱ्या ( जनिदाम्‌ ) , आणि ज्याच्या रक्षण करण्यात 
खेड पडत नाही, अशा इंद्राकडे सख्याथ जातात जते 
पाणी काढण्याचे भांडे विहिरीत जाते ” त्रचा १-५- 
३" चा अर्थ असाः “ तोच इंद्र आमच्यासाठी 
पुरुषाथे प्रास्त करो. द्रव्य, स्त्रिया आणि अन्न आम्हाला 
प्राप्त करून देवो. ? तद्ध्चा ५-३१-२" चा अथ असाः 
“ इंद्रा, तू आमच्याकडे त्वरेने ये. आम्हाला विन्मुख 


७, नवभारत आगस्ट १९५८ 


होऊ.नकोस, बहुप्रकार्चे धन देणाऱ्या इंद्रा, आमच्या 
इच्छा सफळ कर, इंद्रा, तुझ्या-पेक्षा आम्हाला दुसरा 
कोण कल्याणकारी आहे ? स्त्रिया नसतील त्याना तू 
स्री असलेले ( जनिवतः ) करतोस, ” तेव्चा ५-६१- 
६'* चा अर्थ असा: : देव ज्याचे रक्षण करीत नाही 
( दास ), निर्धन असल्यास त्याची श्रेष्ठ स्री खीकार्य 
संपत्ती होते. * वरील क्रुचावरून आरबेपूवाच्या गाई, 
अन्न आणि संपत्ती प्रमाणे त्यांच्या स्त्रिया देखीळ आर्य 
नेत होते हे स्पष्ट होईल, पुत्र आणि नातु मिळविण्या- 


' साठी युद्धाचा अनेक अर्चातून उल्लेख आहे. पुत्र आणि 


नातू, गाई, द्रव्य आणि अन्न यासारख्या युद्ध. करून 
मिळविता येणाऱ्या वस्तु नाहीत. मग पुञ आणि नातू 
मिळविण्यासाठी युद्ध याला काही अर्थ उरत नाही. 
परंतु मुलासाठी आणि नातवासाठी युद्धाचा उल्लेख 
असलेल्या अनेक क्रचा आहेत. याचा सरळ अर्थ 
असा की मुले उत्पन्न होण्यासाठी, स्वतःसाठी, स्त्रिया 
ब नातू उत्पन्न होण्यासाठी, मुलांसाठी, स्त्रिया मिळवि- 
ण्यासाठी, युद्ध हा होय, अज्ञा युद्धांचा उल्लछख अस- 
लेल्या काही त्रद्च्चा खाली उद्धृत केल्या आहेत, त्रह्ध्चा 
६-२५-४' चा अर्थ असा: पुत्रांसाठी, गायी- 
साठो, नातवासाठी, पाण्यासाठी, शेतासाठी, आक्रोश्ून 
आणि उललाळ्य़ा पाखाळ्या काढून न 


र न हून उत्तम शरीराने 
शोभणारे वीर वीरांना वुद्धात ठार मारतात. या तरत्व्चे- 


तींळ काही महत्त्वाच्या शब्दावरील सायणाचार्याचे 
भाष्य उद्‌धृत केळे आहे : ' तोके पुत्रनिमित्ते, गोपु 
निमित्तभूतासु, तनये पोते मित्तभूते, . अप्सु उद्केधु 
निमित्तेषु, उबरासु सर्वसस्थाढ्यासु भूमिषु निमित्तासु । ? 
कचा ६-१८-६ चा अर्थ असा; “पुत्रासाठी, नात-- 


८. गब्र्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषणं बाजयन्तः । 


जनीयन्तो जनिदामक्षितोतिमा चावयामो वते न कोडम्‌ ॥ १-१७- 


९,सघानो योग आ भुवत्स राये स पुरंध्याम्‌ । गमद्वाजेमिरा स न: ॥ 
१०, आ प्र द्रव हरिबो मा वि वेनः पिदाक्वराते अभि नः सचस्व । 


१६ 
१८५६ ठू 


नहि त्वनिन्द्र वस्यो अन्यदस्त्यमेनांश्रिजनिवतश्वक्थ ॥ ५-३१-२ 
११, उत त्वा स्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी | अदेवत्रादराधसः || ५-६१-६ 


१२. शूरो वा शूरं वनते शरीरे 


रॅस्तनूरूचा तरुष्रि यत्क्ृण्वेते । 


तोके बा गोषु तनये यदप्सु विक्रन्दसी उबरासु त्रंवेते || ६-२५-८ 
१३, स हि धीमिहब्यो अस्त्युग्र इईंशानकन्महति वृत्रतूर्ये । 
स तोकसाता तनये स वज्र वरितन्तसाय्यो अभयबत्समत्सु ॥ ६-१८-६ 


१६ 


सिंधु संस्कृतीतील लोकच वेदातील आयांचे शत्रू 


वासाठी, दात्रूला ठार मारण्याच्या मोठ्या युद्धात, उग्र, 
स्तोत्याना सामथ्य देणारा इंद्र स्तुतीनी आवाहन करंण्यास 
योग्य आहे. तो युद्धात विशेष वृद्धिंगत होतो, ” तरन्र्चा 
१०-२५-९ चा अर्थ असा: “ दात्रूला ठार मारणाऱ्या 
सोमा, तू इंद्राचा सुखदायक सखा आहेस, तू आमचे 
पुत्रासाठी युद्धात, युद्ध करीत असताना, सर्वकाल 
रक्षण कर. मदात तू वृद्धिंगत पावतोस, ” या त्रश्चेतील 
: होकसातो ? वरील सायणाचार्यांचे भाष्य विशेष 
महत्त्वाचे असल्यामुळे येथे उद्ध्वत केळे आहे ते असे: 
 तोकसातो ? तोक इत्यपत्यनाम । सातिः । ' षणुदाने ' 
इत्यस्माद्वातो रूपम्‌ । दीयते5स्मिन्नपत्यमिति तोक- 
सातिः संग्रामविरोषणम्‌ । ? 


युद्ध करण्यास उपयोगी पडणारी प्रजा वाढावी 
म्हणून आर्य आर्यपूर्वातून स्त्रिया घेत होते. सुरुवा- 
तीच्या काळात या सर्व प्रजेला क्रचा करण्याचा, 
यजन करण्याचा व युद्ध करण्याचा समान अधिकार होता, 
हे क्रचातील व्यक्तींच्या इतिहासावरून स्पष्ट दिसते. 
औषिजः कक्षिवान्‌ ही भज्ञ्यातील फार प्रभावी व्यक्ति 
आहे. हा श्रेष्ठ पुरुष उषजा नावाच्या दासीपासून 
उत्पन्न झालेला दीधतमः नावाच्या आंधळ्या क्रषीचा 
मुलगा. परंतु त्याने सिंधुदेशच्या भाव्यराजासाठी यज्ञ 
करून अगणित द्रव्य मिळविल्याचे वर्णन कचात आहे 
पुढे पुढे क्रचा व यज्ञ करणाराचे व युद्ध करणाराचे 


१४, त्व नो वृत्रहन्तमेन्द्रस्थेन्दो रिवः सखा । 


कर्ममिन्नत्वामुळे वेगळे वणे निर्माण झाळे, एक ब्राह्मण ' 
व ठुसरा क्षत्रिय. यज्ञात त्रद्त्विज म्हणून काम करणे, 
दाने घेणे, कचा करणे, ही ब्राह्मणांची कामे, यजमान 
म्हणून यज्ञ करणे, दाने देणे, युद्ध करणे ही क्षत्रियांची 
प्रमुख कामे, क्षत्रियांना युद्ध करण्यासारख्या कठीण कामास 
प्रशवत्त करण्यासाठी व युद्धातून त्यानी उपरत होऊ नये 
म्हणून त्रश्न्चातून “ स्वार्मळ्हेष्वाजिषु ' युद्धात मृत्यु 
आल्यास स्वर्ग मिळतो ही कल्पना प्राचुर्याने दिसते. तसेच 
राजा होणे हा क्षत्रियांचा अधिकार होता. यामुळे परस्प- 
रावलेंबरी व एकमेकास पूरक, समाजास उपकारक, त्राह्मण 
व क्षत्रिय हे चातुवर्ण्यातील दोन वण निर्माण झाले. 
वेश्यांच्या आणि शूद्रांच्या निर्मेतीबद्दल प्रथमच विचार 
केला आहे. आर्य आणि आर्यपूर्वांचे क्षांततामय 
सहजीवन सुरू झाल्यावर संमिश्र संस्कृतीतूनच चातुव- 
र्ण्यात्मक हिंदु समाज निर्माण झाला. ब्राह्मण वुद्धि- 
प्रधान, क्षत्रिय बल्प्रधान, वैदय अर्थप्रधान व द्र 
सेवाप्रधान हे चार वण निर्माण होऊन त्यांची कामेही 
स्वाभाविकपणे वेगळी झाली, चातुवेण्य ही मध्ययुगीन 
काळी शासनाच्या मदतीशिवाय समाज अभेद्य, 
बलवान्‌ , व समृद्ध राखणारी अत्यंत उपयुक्त संस्था 
होती, याच संस्थेमुळे भारतावर परकीयांची अनेक 
आक्रमणे झाली तरी हिंडुसमाज कायम राहिला, 


यत्सीं हवन्ते समिथे वि बो मदे युद्धयमानास्तोकसातो विवक्षते | --. १०-२५-९, 


न. भा. ३ 


१७ 


प्रा. मे. पुं. रेगे 
अनामिकाची चिंतनिका 


“ अनामिक ही श्री. पु. य. देशपांडे ह्यांची एक 
निर्मिती आहे आणि ह्या दोघात साम्य असले तरी 
सात्म्य नाही असे देशपांड्याचे म्हणणे आहे. अना- 
मिक “ गारद होऊन, पराभूत होऊन, भीष्मासारखे 
दारपंजरी पडळे आहेत ? आणि ह्या विकलांग अव- 
स्थेत मानवी जीवन, आधुनिक वैज्ञानिक संस्क्रति, 
मानवाचे भवितव्य, त्याला मोहित करणाऱ्या वेगवेगळ्या 
विचारप्रणाली, भारतीय परंपरा इत्यादि विषयांवर 
चिंतन करीत आहेत, आपल्या जीवनाचा आढावा 


घेत आहेत अशी ह्या चिंतनिकेमागीळ भूमिका. 


आहे. दुदैवाने ही चिंतने विस्कळीत, अस्ताःयस्त 
अक्षी आहेत, एखाद्या वैज्ञानिक किंवा तात्विक प्रबंधाला 
आव्यक अशा तार्किक बांधणीची अपेक्षा अद्रा 
चिंतनाविषयीं कोणीच करणार नाही. परंतु ह्या चिंत- 
नांना एकत्र ओवणारे कोणतेही सूत्र ह्यांच्यामागे 
आढळत नाही. एखाद्या रानात हाका घालावा आणि 
धांदरट शिकार्‍्याने मिळेल त्या सावजामागे सेरावेरा 
धावावे तश्ी ह्या चिंतनाची गत झाली आहे. नीटशे 
व्हिटगेन्स्टाईन ह्यांची पुस्तके अद्या चिंतनांच्या स्वरू. 
पात लिहिली गेली आहेत. पण मोजक्या आपल्या 
मर्मभेदी दृष्टीला गवसलेली सत्ये मोजक्या पण नेमक्या 
शब्दांच्या, प्रतिमांच्या साहाय्याने मांडण्याची ह्या 
विचारवंतांची हातोटी अनामिकांना साधलेली नाही. 
उलट अनामिकांना शब्दांचा सोस अनावर असावा 
असे वाटते. तावातावाने बोलल्याशिवाय आपले म्हणणे 
इतरांना पटणार तर नाहीच पण त्यांच्या ध्यानीसुद्धा 
येणार नाही अद्ना समजुतीने एखादी आक्रस्ताळी बाइ 
जसे बोलते त्या थाटात ते लिहितात. ह्या बाअतीत 
श्री, पु. य. देशपांडे आणि अनामिक ह्यांच्यात ( खुद्द 
त्यांनीच म्हटल्याप्रमाणे ) सात्म्य नसळे तरी बरेच 
साम्य आहे ह्यात शंका नाही, उदा० आपल्या 
प्राक्कथनात श्री, देशपांडे म्हणतात, “ आत्मसंशोधन 
( 36-१1800ए61४ पि"्णाट॥ 8९] - ]८110प7- 
18१४९ ) हे मानवाचे अनादि-अनंत, सनातन व 


१८ 


अनुक्रमणिका 


नित्यनूतन असे एक ' वेड ' आहे. चेदोपनिपरदापासून 
तो आधुनिक सर्जनशील प्रवृत्तीपर्यत हे वेड अखंड 
चाळूच असलेले दिसून येते. ” आता, हे वेड अनादि 
कसे असेल १ मानवजाति अस्तित्वात येण्यापूर्वी मान. 
वाच्या ह्या वेडाला अस्तित्व होते असे तर अर्थाव, 
म्हणता येत नाही. मग हे वेड अनादि कसे ? देशपांडे- 
सुद्धा हे वेड वेदोपनिषदापासून चालत आळे आहे 
अस्त म्हणतात, बेदोपनिषदाच्या पूर्वा, समजा जेव्हा 
मानव पूणपणे रानटी अवस्थेत होता, तेव्हाही हे वेड 
त्याच्या अंगी होते असे म्हणणे कठीण आहे. तेव्हा 
एकंद्रीत देशपांड्यांना एवढेच म्हणायचे आहे असे 
दिसते की हे वेड प्राचीन काळापासून सतत चालत 
याळ आहे, आता, ही गोष्ट खरी आहे की खोटी 
आहे दैव जाणे; पण देदापांडे, त्यांना जेवढे 
म्हणायचे होते त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक म्हणून 
गेले आहेत. अनामिकांनासुद्धा : अनंत 2, । अत्यंत !, 
" परचंड * इत्यादि शब्दांची वाजवीपेक्षा जास्त आवड 
दसते, आणि ते बोलत रहातात, कुठेही थांबणे त्यांना 
कठीण जाते असे दितते. उदा. पहा. अनामिक 
स्हगतात, "“ असंख्य घटनांनी माझे जीवन व्याप्त 
झाडे आहे, पण त्यांपैकी एकाही घटनेवर माज्ञे मन 
फार वेळ स्थिरावू शकत नाही, जणू पाण्याच्या प्रवाहा- 
वरची पावले, » आता, एवढेच म्हणून अनामिकांचे 
भागत नाही, ते पुढे स्पष्टीकरण करतात. “ पाण्याच्या 
सबाहावर पावलांची कसलीही चिन्हें उमटत नाहीत. 
जीवनाच्या प्रवाहावर देखील कसल्याही घटनांच्या 
डा कोरल्या जात नाहीत, ” पाण्याच्या प्रवाहावर 
षेठ उमटत नाहीत हे इतक्या स्पष्टपणे सांगण्याची 
वास्तावक जरुरी नाही. वाचक चाणाक्ष नसला तरी 
त्याच्या ध्यानात ते येऊ 

एखादी व्यक्ति जेव्हा अशा सतीने अनावरयणे 
बोलत रहाते तेव्हा तो केसळा तरी आव. आणीत 
असतो; इतरांपासून आणि स्थतःपासूनसुद्धा ती काही- 
तरी दडवून ठेवू पहात असते, ह्या प्रकारचा बोल- 


शकेल, 


>: जा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनामिकाची चिंतनिका 


घेवडेपणा अनेकदा विक्रत मनोवस्थात-उ. 17७५९15 
- आढळतो. ह्याची खुद्द अनामिकांनाही जाणीव 
आहे हे येथे नमूद केळे पाहिजे. “ माज्ञे हे बोलणे 
कोणी वेड्याचे बेताल वरळणेच ठरविळे तर त्याला मी 
काय उत्तर देऊ शकणार १ ” अश्या किंचित्‌ बेताल, 
उन्मत्तावस्थत माणसाच्या मनात जी विचारपरंपरा येते 
तिची कित्येक वैशिष्टये असतात. तर्क्रास्राच्या निथमां- 
च्या अनुरोधाने हे विचार चालत नाहीत, कोणत्याही 
साम्याच्या आधारावर- अनेकदा अगदी क्षुलुक साम्या- 
च्या आधारावर- कित्येकदा एखाद्या शाव्दिक कोटीच्या 
साहाव्याने, मन एका विचारापासून दुसर्‍या विचाराकडे 
झेप घेते. ह्याचे चिंतनिकेतीळ एक ठळक उदाहरण 
पहा, अनामिक म्हणतात, “ काळ सदा जात असतो, 
पण तो गतार्थ कधीच होत नाही. कारण काळ 
काळ जसा 
सदा जात असतो तसा तो सदा येतही असतो. ...... 
* इु्यावास्थ ? ( उपनिषद ) हे मला काळासारखेच एक 
कोडे होऊन बसले आहे. ते मी म्हणू लागतो, गाऊ 
लागतो; आणि, केवळ अठरा छोकांचेच असल्यामुळे, 
त संपते. पण त्यासुळे ते गतार्थ मात्र कधीच होत 
नाही. ..... माज्ञ गुणगुणणे संपुष्टात आले की ते जाते 
आणि गुणयुणावेसे वाटले की तितक्‍याच नव्र्या नवलाडने 
पुन्हा ते येते, काळाप्रमाणे ते सदा जात रहाते व सदा 
येत रहाते, सदा जाणे आणि सदा येणे हे जर काळाचे 
लक्षण असेल तर * इंद्यावास्व ? हे मळा काळासारखेच 
भासू लागळे तर नवळ काय ? .....: काळाने देखील 
जे गतार्थ होत नाही तेच चिरंतन. ' इंश्यावास्थ हे 
एक चिरंतन आहे. ते शब्दरूप चिरंतन आहे. -- 
काळातीत असे जे काही आहे त्याचे दर्शन घडविण्या- 
साठीच ' ईज्ञावास्य ? आकारास आले असले पाहिजे.” 
असो, विचारांच्या ह्या भरारीचा आधार म्हणजे काळ 
व * इंश्यावास्य काळ आणि । इंशावास्य ' ह्यांच्यात 
जे ह्यांच्यातील साम्य येथे दालविळे आहे तेहे की 
काळ जसा कधी संपत नाही- काळ गेला तरी येत 
रहातो- त्याप्रमाणे ' इंशावास्य 'हो कधी संपत नाही. 
कारण “ इंज्यावास्या*चे गुणगुणणे जरी संपळे तरी ते परत 
सुरू करता येते, पण ही गोष्ट ईश्रावास्याच्या बात्रतीत 
जशी खरी आहे तक्ीच ती इतर कोणत्याही कवितेच्या 
बाबतीत खरी ठरेल; उदा, “ कशासाठी, पोटासाठी, 


अनुक्रमणिका 


१९ 


हा ७ आ. 


खंडाळ्याच्या घाटासाठी ” ह्या कवितेचे गुणगुणणेही 
कधी संपणार नाही; कारण एक गुणगुणणे संपले तर 
नव्या नवलाईने दुसरे सुरू करता येइल, मग काळातीत 
असे जे काही आहे त्याचे दर्बांन घडविण्यासाठी 
“ कश्ञासाठी, पोटासाठी. ...” ही कविता आकारास 
आली असली पाहिजे असे म्हणता येईल काय १ 


ह्याचा अर्थ असा की मनाच्या ह्या अवस्थेत अनि- 
बंधपणे, एक प्रकारच्या बेळूटपणे निष्क काढण्यात 
येतात. उदा. अनामिक एके ठिकाणी म्हणतात की, 
““ आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि सामान्य माणसाला 
आणि मानवी जीवनाला कवडीमोल मानते ” आणि 
असे म्हणण्याचे कारण ते असे देतात, “ लोकमनावर, 
समाजावर, राष्ट्रावर वा जगावर प्रभाव पाडण्यासारखे 
काहीतरी हातून घडल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला 
इतिहासात स्थान प्राप्त होऊ शकत नाही. ह्याचा अर्थ 
एवढाच की इतिहासाच्या दृष्टीने असंख्य प्रभाबश्ून्य 
व्यक्तींच्या जीवनाला काही अथे नाही. ” पण 
: मानवी जीवनाला कवडीमोल लेखणाऱ्या * ह्या ऐति- 
हासिक दृष्टीचा अवलंत्र केल्याशिवाय “ कोणत्याही 


शास्त्रज्ञाला किंवा पंडिताला एक पाऊलही पुढे टाकता 


येत नाही ? म्हणून अनामिक विषण्ण होतात. 


पण ऐतिहासिक दृष्टी सामान्य माणसाला आणि 
मानवी जीवनाला खरोखरच कवडीमोल मानते काय ? 
आणि ऐतिहासिक दृष्टी खरोखरच असे मानते की 
नाही हे ठखायची रीत कोणती ? ह्या विधानाचा अर्थ 
एक तर असा असू दाकेळ की बऱर्‍याचक्षा आधुनिक 
इतिहासकारांनी सामान्य माणसाचे जीवन कवडीमोल 
आहे असे म्हटले आहे. आता, बेरेचसे आधुनिक 
इतिहासकार खरोग्वरीच जर असे म्हणत असतील तर 
त्यामुळे भयभीत होण्याचे, गडवडून जाण्याचे ब्रिलकूल 
कारण नाही आपण ह्या इतिहासकारांना अस विचारू 
दाकू की आपल्या ह्या म्हणण्याचे कारण काय ? सामान्य 
माणसा जीवन कवडीमोळ असते असे आपण 
कोणत्या आधारावर म्हणता १? आणि आपल्या 
म्हणण्याच्या समथनाथे ते जी कारणे पुढे करतील ती 
कशी फोल आहेत हे दाळवून देण्याचा प्रयत्न करू, 
पण बहुधा अना'मकांना असे म्हणायचे अभेल की 
सवेसामान्य माणसाचे जीवन कवडीमोल असते हे 


1 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


विधान म्हणजे इतिहासाचे एक आधारभूत असे 
गृहीतकृत्य ( 9०७8४५1६४९ ) आहे. म्हणजे हे विघान 
मान्य केळे नाही तर ऐतिसाहिक संशोधन, ऐतिहासिक 
विचार सुसंगतपणे करताच येणार नाही. उदा० निसर्गा- 
तील प्रत्येक घटना सामान्य नियमांना अनुसरून घडते 
हे विज्ञानाचे आधारभूत गृहीतकृत्य आहे असे अनेकदा 
मानले जाते. निसर्गातील कोणतीही घटना घेतली तर 
ती एखाद्या नियमाचे ( किंवा अनेक नियमांचे ) एक 
“ उदाहरण ' असते, त्या नियमांना अनुसरून घड- 
लेली असते असे वैज्ञानिक मानतात व म्हणूनच 
निसर्गात घडणाऱ्या विवक्षित घटनांचे निरीक्षण करून, 
विस्हेषरण करून त्यांच्यामध्ये कोणते निसर्गनियम प्रति- 
बिंब्रित झाळे आहेत हे शोधून काढण्यास ते प्रवृत्त 
होतात. असे जर त्यांनी मानळे नाही तर सामान्य 
निसर्गनियम शोधून काढण्याकडे त्यांची प्रवृत्तीच 
होणार. नाही आणि विज्ञानाचा व्यवहार संपुष्टात 
येइल, त्याचप्रमाण, अनामिकांना बहुधा असे 
म्हणायचे आहे, की सर्वसामान्य माणसाचे जीवन 
अर्थद्रून्य, कवडीमोल आहे असे मानल्यारिवाय इति- 
हासकार इतिहाससंशोधनाला प्रव्रत्तच होऊ डाकणार 
नाही आणि भूतकाळातील घडामोडींविषयी सुसंगतपणे 
विचार करू शकणार नाही. परन्तु, ही गोष्ट खरी आहे 
काय १ अनामिकांचा मुख्य मुद्दा एवढाच दिसतो की 
जव्हा एखादा इतिहासकार ( आपल्या विवक्षित 
क्षेत्रात ) भूतकालात घडलेल्या घटनांची संगतवार 
हकीकत सांगू पहातो तेव्हा त्याला ह्या घटनात, 
व्यक्तीत, त्यांच्या कृतीत निवड करावी लागते. ज्या 
घटनांचा, व्यक्तींचा, कृतींचा भावी. घडामोडींवर 
अधिक, किंवा दूरगामी परिणाम झालेला असतो त्यांची 
तो जास्ते दखल घेतो. ह्याच्या उलट, अश्या अनेक 
घटना, व्यक्ती, कृती असतात की त्यांचा उल्लेखही 
त्याला करावा लांगत नाही, पण ह्याचा अर्थ असा 
नव्हे की ह्या, इतिहासकाराला ज्याचा उलेख करण 
आव्यक वाटत नाही अक्ा व्यक्ती किंवा घटना 
अथंद्यून्य, कवडीमोळ आहेत असे त्याला मानावेच 
लागते; आणि त्याने ह्या घटनांना अर्थत्रून्य मानले 
नाही तर ज्या व्यक्ती, घटना त्याच्या दृष्टीने मध्यवार्ति 
आहेत - ज्या घडामोडींची संगतवार हकिकत सांग- 
ण्याचा तो इतिहासकार प्रयत्न करीत असेल त्या 


समजावून घेण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत-ऱ्यांच्या- 
वर आपले लक्ष केंद्रित करणे त्याला अशक्य होईल. 
समजा, मी रत्नागिरी जिल्ह्याची १९६० सालची खाने- 
सुमारी करीत, आहे तर मला त्यापुरते रत्नागिरी 
जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, ह्या लोकगण- 
नेत बट्रोड रसेल किंवा प्रे, केनेडी ह्यांचा उछेख 
होणार नाही, पण ह्याचा अर्थ असा नव्हे कीं रसेल 
किंवा केनेडी ह्यांचे जीवन अर्थशून्य ब कवडीमोल 
आहे असे मानणे मळा भाग आहे. किंवा रत्नागिरी 
जिल्ह्याबाहेर रहाणाऱ्या सर्व माणसांचे जीवन निर्थक 
आहे हे विधान म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यातील माण- 
सांची खानेसुमारी करण्याचे एक आवश्यक ग्रहीतकृत्य 
आहे असे ठरत नाही. पण ह्याच्यावर असे म्हणता 
येईल की रत्नागिरी जिल्ह्याची अमुक एका कालखंडा- 
तील खानेसुमारी करताना आपल्या विप्रयाला आपण 
स्थलकाळाची कृत्रिम, ७7७४. बंधने घाळीत 
आहो. इतिहासाचे तसे नसते कालाच्या ओघात ज्या 
सवे घडामोडी होऊन गेल्या त्यांची सुसंगत, संगतवार 
हकोकत, ह्या घडामोडी कसकशा आणि का होत गेल्या 
ह्याचे स्पष्टीकरण इतिहासात आढळले पाहिज. तेव्हा 
इतिहासात जर एखाद्या गोष्टीचा उल्लेखही आढळत 
नसेल तर ती गोष्ट सभोवतालच्या किंवा भावी घडा- 
मोडींवर प्रमाव न पाडू शकणारी व म्हणून महत्त्वहीन 
अशी असली पाहिजे, आणि म्हणून इतिहासात 
ञ्यांचा निदेश होत नाही अशा असंख्य सामान्य 
व्यक्तींचे जीवन निर्थक आहे हे इतिहासाचे 
गहीतकृत्य आहे असे म्हणता येईल. परंतु असे 
समजणे गर ठरेळ, कोणतीही गोष्ट जर ती थोडाफार 
काळ टिकून राहिली असेल किंवा चालत 
( घडत ) राहिली असेल तर तिचा इतिहास लिहिता 
यश्ल; अश्या गोष्टीला ' इतिहास ? असतो. ( रोमन 
साम्राज्याचा, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा, १८५० 
नंतरच्या इंग्ल्श तत्त्वज्ञानाचा इतिहास लिहिता 
येइल. ) तिचा इतिहास लिहिणे म्हणजे त्या विवक्षित 
गोष्टीच्या जीवनात, तिच्या टिकून राहिलेल्या, चालत 
आलेल्या अस्तित्वात ज्या घटना घडून आल्या त्या 
कशा कशा घडत गेल्या हे सांगणे व का घडत गेल्या 
ह्याचे विवरण करणे, समज्ञा, मी १८५० नंतरच्या 
इंग्लिश तत्त्वशानाचा इतिहास लिहीत असेन तर मी 


4५ 


क, 
०: ् ; आ.» 
र 2 


-करेडगघड "चिछजसञा? 


मराठीचा 


राज्य मराठी 


अनामिकाची चिंतनिकां 


म्हणेन की, १९०३ साली मूर यांचे ऐं लतक 
७७८७ हे पुस्तक जे प्रसिद्ध झाळे ती अत्यंत 
महत्त्वाची घटना होय. कारण, ज्या घटना कालानुक्रमे 
कसकद्ा घडत गेल्या हे समजावून घेण्याचा मो 
प्रयत्न करीत आहे- उदा० ह्या कालावधीत तत्त्ववेच्यांनी 
कोणकोणते प्रश्न विचारले, त्यांची कोणकोणती उत्तरे 
देऊ केली, त्यांच्या विचारांची दिशा कोणती, रीत 
कोणती होती व त्यांच्यावर ह्या घटनेचा मोठाच 
परिणाम झालेला आहे, ह्या माझ्या इतिहासामध्ये 
ह्या कालखंडात होऊन गेलेल्या सावेत्रिक निवडणुकांचा, 
संपांचा, इ. उछेख आढळणार नाही. ह्याच्या उलट, जर 
मी ह्याच कालावधीतील इंग्लंडचा राजकीय इतिहास 
लिहायला घेतला- म्हणजे ह्या कालखंडात इंग्लंडमथ्ये 
कोणकोणती सरकारे बनविण्यात आली, त्यांची धोरणे 
कोणती होती, ती कशी निश्चित करण्यात आली, त्यांचे 
इंग्लंडच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनावर परिणाम 
कोणते झाले, वगेरे वगेरे - तर त्याच्यात १0॥लाद् 
७॥७॥॥८७ चा निदेश करायचे कारण नाही. तेव्हा, 
कोणत्याही विवक्षित गोष्टीचा इतिहास घेतला तर 
त्या गोष्टींशी जवळचा संबंध नसलेल्या घटनांचा, 
मग त्या कितीही महत्त्वाच्या अर्थपूर्ण असोत, ह्या 
इतिहासात निर्देश आढळणार नाही हे उघड. आहे; 
आणि ह्यामुळे कोणीही हळहळायला, डोक्यात राख 
घाळून घ्यायला नको. पण तरीही एक शंका उरते. 
इंग्ढंडर्‍चा राजकीय इतिहास, इोग्लदा तत्त्वज्ञानाचा इतिहास 
म्हणजे इंग्लंडच्या इतिहासाची एक बाजू , एक घटक, 
एक पेलू झाला. इंग्लंडच्या राष्ट्रीय जीवनाचा सवीगीण 
इतिहास म्हणजे इंग्लंडचा खराखुरा, संपूर्ण इतिहास, ह्या 
इतिहासात इंग्लिश जीवनात घडून आलेल्या सवे मह- 
स्वाच्या, अर्थपूणे घटनांचा अंतर्भाव झालाच पाहिजे 
आणि म्हणन इंग्लंडच्या जीवनात प्रत्यक्ष घडून आलेल्या 
पण इंग्लंडच्या इतिहासात ज्यांचा निदेश आढळत 
नाही. त्या घटना अथंश्रून्य, कवडीमोल आहेत हे 
आपण मान्य केळे पाहिजे, आणि जी गोष्ट इंग्लंडच्या 
इतिहासाची, तीच गोष्ट मानवजातीच्या संपूण, सर्वा- 
गीणइतिहासाची. 

* पण इंग्लंडचा संपूर्ण, सवांगीण इतिहास ? ह्या 
कल्पनेची जरा अधिक्र फोड केली पाहिजे. इंग्लंडचा 
असा संपूर्ण इतिहास ल्हिायचा म्हणजे इंग्लंडच्या 


२१९ 


अनुक्रमणिका 


राष्ट्रीय जीवनाचे जे सब पेळू आहेत, जी सवे क्षेत्रे 
आहेत, त्यापैकी प्रत्येक क्षेत्रात घडलेल्या सव मह- 
स्वाच्या घटनांची नोंद करायची, त्या घटना का 
घडल्या ह्याचा उलगडा करावयचा वगेरे. पण ह्याचा 
अर्थ असा होतो की जीवनाची महत्त्वाची क्षेत्रे कोणती 
ह्याचा निणय, इतिहास लिहायला घेण्यापूर्वी, आप- 
ल्याला ध्यावा लागेल. उदा० नेतिक समजुती ब संकेत 
ह्यांचे क्षेत्र, ज्यातील घडामोडींचा उल्लेख अशा संपूर्ण 
इतिहासात कराबा लागेल इतक्या महत्वाचे आहे 
काय ? खेळ, वेशभूघेच्या पडती ही अशनी महत्वाची 
क्षेत्रे आहेत काय ? हे निर्णय घ्यावे लागतील, आणि 
हे निर्णय घेताना, क्षेत्रांचे, त्यातील घटनांचे महत्व 
अजमावताना ज्या कसोटी आपण लावू त्या आप- 
ल्याला इतिहासापासून उपल्ध होणार नाहीत. उलट, 
ह्या स्वतंत्र कसोटींच्या आधारावर महत्त्वाच्या ठर- 
लेल्या सवे घटनांची नोंद करण्याची जबाबदारी (अशा 
संपूण ) इतिहासावर आहे. अशा रीतीने महत्वाच्या 
ठरलेल्या एखाद्या घटनेची नोंद जर इतिहासात आढ- 
ळली नाही तर तो इतिहास अपुरा ठरेल उदा० 
इंग्लंडच्या कुठल्यातरी एका खेड्यात एका माणसाने 
आपल्या कजाग बायकोतरोजर शांतपणे, आपल्या चित्त- 
वृत्ति प्रसन्न राखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करून, हसत 
खेळत संसार केला ही गोष्ट जर नैतिकदृष्ट्या महत्त्वाची 
असेल तर तिची नोंद ह्या संपूर्ण इतिहासात आढळली 
पाहिजे, इंग्लंडचा राजकीय इतिहास जर मी लिहीत 
असेन तर एखादी घटना राजकीय स्वरूपाची आहे की 
नाही आणि तिचा इतर राजक्रीय घटनांवर काय प्रभाव 
पडला आहे ह्या गोष्टीवरून तिचा ह्या इतिहासात 
कितपत निदेश करायचा हे ठरविता थेईल. पण 
इंग्लंडचा “ संपूण ' इतिहास जर मी लिहायला 
घेतला तर त्याच्यात एखाद्या घटनेचा निर्देश करा- 
यचा की नाही हे ठरविण्यापूर्वी ती घटना महत्वाची - 
कोणत्याही दृष्टीने महत्वाची- आहे की नाही हे 
ठरावे लागेळ, पण एखादी गोष्ट महत्त्वाची आहे 
की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार किंवा जबाबदारी 
इतिहासाची नाही; अक्या महत्त्वाचा ( ठरलेल्या ) 
घटनांची नोंद करण्याची जबाबदारी काय ती इति- 
हासावर आहे. तेव्हा इतिहासात स्थान नसलेल्या 
सर्व गोष्टी अर्थशून्य, कवडीमोल आहेत ह्याचा अर्थ 


दळ 


"करखगघम चिघजसतजा) 


सगणकीकृत 


नवभारत 


इतकाच होतो की कोणत्याही दृष्टीने महत्वाच्या अस- 
लेल्या सवे घटनांची जंत्री घेतली तर ह्या जंत्रीब्राहेरीळ 
कोणतीही घटना महत्त्वाची नसते. हे विधान मान्य 
व्हायला अडचण पडू नये' 


£ आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टीचा ? अनामिकांनी 
निष्कारण धसका घेतला आहे. असाच, गैरसमजावर 
आधारलेला धसका त्यांनी विज्ञानाविषयीही घेतला 
आहे. अनामिक म्हणतात, “ पण आधुनिक विज्ञान 
मला सांगते ' तू आपल्या “मी ' चा विचार मुळीच 
. करू नकोस. माणसातल्या 'मी ह्या पदार्थाला काहीच 
अर्थ नाही. “मी? ह्या पदार्थावर दृष्टी केंद्रित करणे 
म्हणजे, जगविन्सु्व होणे, अंतमुस्न होऊन स्वगताच्या 
( 8५0]९९७ए870) च्या ) अंधाऱ्या अंतराळात 
अनंतकाल गटांगळ्या खात रहाणे होय... ” अना- 
मिक पुढे म्हणतात की “ वैज्ञानिकांची ही भाषा 
व ही बेजबाबदार वृत्ति मळा भयानक वाटते. ” 
पण अनामिकांचीही ही भाषा जरा ब्रेजजाबदार आहे 
असे खिन्नपणे म्हटले पाहिजे. कारण ' मीस्चा 
विचार करू नका अद्यी गळ विज्ञानाने कधीही 
कुणालाही घातढेली नाही. विज्ञानाला अद्यी गळ 
घालायचे कारण नाही; आणि विज्ञानाने अद्यी गळ 
कुणाला घातलीच तर त्याला ती ऐकण्याचे कारण नाही. 
ण्लाया इंजिनिअरला तुम्ही अव्दुळ करीम खांचे गाणे 
ऐकू नका अक्ष लोकांना सांगण्याचे कारण नाही; आणि 
त्याने तसे सांगितळेच तर त्याचे म्हणणे ढोकांनी ऐकले 
पाहिज असे नाही. 


६. ५ 


ऐतिहासिक दृष्टी, “विज्ञान? ही 1099७9 ०10118 
आहेत. त्यांचा उपयोग करणे सोयीचे असते. पण अना- 
मिकांना ती झपत नाहीत. त्यांच्याविषवी भलत्या 
कल्पना ते लढवतात आणि हाय खातात. “लहान मुळे 
अनेकदा असे करतात. आपणच कल्पनेने निर्माण 
केलेल्या व्यक्तींविपयी विचार करता करता ती भेदरून 
जातात. विज्ञान ' मी्चा विचार करू नको असे म्हणते 
ह्याचा अर्थ काय £ एकतर, विज्ञानात अनेक विज्ञाने 
मोडतात; उदा पदाथविज्ञान, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र 
वगेरे. आपण वनस्पतिश्ास्र घेते तर त्याच्यात 
अनामिकांचा विचार होत नाही, पण त्याबद्दल तक्रार 
करण्याचे कारण नाही,कारण अनामिक म्हणजे कोणत्याही 


अनुक्रमणिका 


रर 


प्रकारच्या वनस्पती नव्हत, पण शारीररचनाशास्त्रात 
अनामिकांच्या शरिराच्या रचनेचा विचार निश्चितपणे 
होतो; आणि मानसक्ञास्त्रात अनामिकांच्या मानसिक 
प्रक्रिया कोणत्या नियमांना अनुसरून होतात हे समजून 
घेण्याचा प्रयत्न होतो. पण अनामिकांना असे म्हणायचे 
आहे की ' मी ? म्हणजे माझे शरीर किंवा माजे मन नव्हे. 
* मी * म्हणजे ज्ञाता; आणि ह्या ज्ञात्याच्या खरूपाचा 
विचार आधुनिक विज्ञानात होत नाही. आता ही गोष्ट 
मान्य केळी पाहिजे, पण ह्या तक्रारीत अर्भ काय आहे. 
विज्ञान, उदा० पदार्थविज्ञान ( 01751८6 ) ज्ञात्याच्या 
स्वरूपाचा विचार करीत नाही. कारण तो त्याचा विषय 
नव्हे, पदार्थविज्ञान जात्याच्या स्वरूपाचा विचार करीत 
नाही त्याचप्रमाणे उदा० भारतात प्रचलित असलेल्या 
भाषांचा आणि बोलींचाही पदार्थविज्ञान विचार करीत 
नाही. पण ह्याचा अर्थ असा होत नाही को पदार्थ- 
विज्ञान अनामिकांना ( किंवा कुणालाही ) तू भारतात 
प्रचलित असलेल्या भाषांचा व बोलींचा विचार करू 
नको असे सांगते. पण ज्ञानाचे स्वरूप काय आहे, 
त्याच्या प्रामाण्याचे निकष कोणते, ज्ञात्याचे स्वरूप 
काव, शाता व शेवविषय ह्यांच्यात परस्पर संबंध 
कोणता असतो इ. प्रश्नांचा विचार आधुनिक विज्ञान 
किंवा त्याची कोणतीही शाखा ह्यांच्यात होत नसला 
( आणि तो होणे कसे दाक्य आहे ?) तरी हा विचार 
आधुनिक काळात अजिवात होत नाही असे नव्हे. 
शानशास्त्रात (11156 १॥0)०९१/) ह्या प्रश्षांचा विचार 
अनामिकांना पाहिजे तितक्‍या सूक्ष्मपणे आणि खोल- 
वर? झालेला आहे आणि होत आहे. पण अनामिकांनी 
आधुनिक शानद्यास्राकडे संपूर्णपणे दुटक्ष केळ आहे 
आणि शानशास्त्रातील प्रश्नांचा विचार आधुनिक 
विज्ञान करीत नाही ह्याबद्दळ विशानाळा दोषी ठरविले 
आहे. न 

ह्याचे कारण म्हणजे विज्ञानाची भूमिका, रीत, 
व्याति, सीमा ह्याविषयी अनामिकांच्या मनात बराच 
गोंधळ आहे. विशञानाचे स्वतःवरीळ कण त्यांनी 
औदार्याने मान्य केळे आहे. हे औदार्य मोठे आहे 
ह्यात शका नाही कारण विज्ञानाचे त्यांच्यावर फारसे 
अण दिसत नाही, “ सापेक्षता आणि परमाणुविज्ञान 
ह्यांच्या अभ्यासामुळेच माझ्या मनावरील माक्‍संवादाची 
मगरमिठी शिथिल झाली, ” असे ते म्हणतात, पण 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनामिकाची चिंतनिका 


एखाद्या विवक्षित वैज्ञानिक उपपत्तीपेक्षा वैज्ञानिक 
रीतीचा अभ्यास त्यांनी केला असता तर मार्क्स- 
वादाची मगरामिठी तर सेळ झाली असतीच पण 
इतर लडिवाळ पण बळकटपणे बसणाऱ्या आलिंग- 
नांच्या धोक्यांपासूनही ते वाचळे असते. विज्ञानाच्या 
स्वरूपाची नीटद्ीी कल्पना अनामिकांना आलेली 
नाही हे चितनिकेची सांगता ज्या प्रसंगात होते त्या 
प्रसगावरून दिसून येते. हा प्रसंग थोडक्यात असा 
सांगता येईल: अनामिकांचे प्लॅस्टरचे कवच काढण्यात 
आले होते आणि त्यांच्या दूषित मणक्याची तपासणी 
करून अनामिकांचा रोग असाध्य आहे असे त्यांच्या 
डोक्‍्टरमित्राने निदान केळे होते. हा डॉक्‍्टरमित्र विज्ञा- 
नाचा एक निष्ठावान्‌ उपासक होता. पण स्वतः अना- 
मिकांना आपण बरे झालो आहो आणि हिंडू फिरु शकू 
असे एका आंतरिक प्रेरणेवरू्न वाटत होते. अनामिक 
आणि डॉक्टरमित्र ह्यांच्यात ह्या प्रेरणेवर विश्वास 
ठेवावा की नाही ह्याविष्रयी वाद होतो. अशा प्रेरणवर, 
भावनेवर विश्वास ठेवणे गेर आहे असे डॉक्‍्टरमित्राला 
वाटत होते. मग अनामिक एकाएकी उठन बसतात 
डॉक्‍्टरामित्राने त्यांच्या रोगाचे जे निदान केळे होते 
त्याप्रमाणे पहाता असे होणे अशक्य होते. ते 
हृद्य पाहून, अनामिकांच्या शब्दात सांगायचे तर 
“ तो स्तंभित व सुन्न झाला...... वेड लागण्याची 
पाळी त्याच्यावर आली ... ” मग अनामिक त्याला 
उद्देश्दून एक छोटेसे भाषण करतात व निघून जातात. 
जाताना ते एकदाच मागे वळून पहातात. “' डॉक्टर 
माझ्या त्या लोखंडी रुग्णगाय्येलळा आपले डोके टेकवून, 
तिच्याच आधाराने कसाबसा आपल्याला सावरीत 
होता. ” आता अनामिकांची नेहमीची प्रथा पाहता 
डॉक्‍्टरमित्राच्या ह्या प्रतिक्रियेचे त्यांनी जे वर्णन केले 
आहे त्याच्यात अतिदायोक्ति असण्याचा दाट संभव 
आहे. तरीपण एकेंद्रीत डॉक्टरमित्र खरोखरीच बराचसा 
हादरळेला असावा. पण का? हा डोक्‍्टरमित्र एक 
कच्चा वैज्ञानिक असावा. त्याला असे सुन्न होण्या- 
सारंवे काय घडले होते ? अनामिक्रांच्या द्यारी रिक 
स्थितीचे निरीक्षण करून त्यांच्या ब्याधीचे एक निदान 
त्याने केळे होते व त्यावरून एक अटकळ बांधली होती. 
ह्या अटकळीचे स्वरूप असे दास्त्रविता येईल : ज्याअर्थी 
अ,ब,क त्याअर्थी ड. ह्या अटकळीला आधारभूत असा 
पुरेश्शा पुराव्याच्या आधारावर मान्य केलेला नियम 


अनुक्रमणिका 


म्हणजे: जव्हा जव्हा अवक तेव्हा तेव्हा ड, पण प्रत्वक्ष 
वस्तुस्थितीत अ,ब,क आहे परंतु ड.नाही असे एक 
उदाहरण डॉक्टरला आढळले. ठीक आहे. त्याने गडवडून 
न जाता असा विचार केला पाहिजे होता. कदाचित्‌ 
माझे निरीक्षण चुकले असेल. हे अ,ब,कचे 
उदाहरण आहे असे मळा बाटले पण कदाचित्‌ तसे 
नत्ेळ. तेव्हा शाक्य असेळ तर परत काळजीपूर्वक निरीक्षण 
करून हे उदाहरण खरोखरच अ, ब, कचे उदाहरण आहे 
का हे पाहिले पाहिजे. समजा अशा निरीक्षणानंतरसुद्धा 
हे उदाहरण अ, ब, क चेच आहे असे ठरले. तर मग 
“जेव्हा जव्हा अ, ब, कतेव्हा तेव्हा ड? ह्या 
नियमाला विरोधी असे एक उदाहरण उपलब्ध 
असल्यामुळे हा नियम ह्यापुढे सावेत्रिकपणे मान्य करता 
येणार नाहो. येथे जरा अधिक संशोधन करावे लागेल, 
कदाचित्‌ , एखादा अजून अज्ञात असा घटक- समजा इ 
हा घट्क- असेल आणि तो घटक जेव्हा अ, ब, क 
सोबत हजर असतो तेव्हा ड घडत नाही. इ हा घटक 
कोणता हे शोधून काढले ' पाहिजे, प्रस्थापित सामान्य 
नियमांना, प्रथमदर्शनी तरी त्यांच्या विरोधी असलेल्या 
उदाहरणांच्या कसोटीला लावून, ह्या कसोटींना जर ते 
उतरळे नाहीत तर त्यांना मुरड घालून अधिकाधिक 
हृढपणे प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणे हे तर शास्त्रीय 
संद्योधनाचे उद्दिष्ट असते. मग एका विरोधी उदाहर- 
णाच्या अनुभवाने हा डॉक्टरमित्र हतवुद्ध का झाला ? 
ह्यापेक्षा कितीतरी अधिक कठीण अशी विरोधी उदाहरणे, 
मूलभूत म्हणून मान्य करण्यात आलेल्या वैज्ञानिक 
उपपत्तींचा ( 11९०1] ) त्याग करायला लावणारी 
उदाहरणे विज्ञानाने आपल्या वाटचालीत पचवली 
आहेत. उदा. 9110081801 -11011]९४ प्रयोग. 

पण डॉक्‍्टरमित्र जर विनाकरण हतबुद्ध होतो तर 
अनामिक विनाकारण हुरळून जातात असे म्हटले पाहिजे, 
कारण, डोक्टरच्या अटकळीविरुद्ध आपली प्रकृति जी 
दुरुस्त झाली ( ह्याबद्दल कोणीही त्यांचे अभिनंदन 
करील ) ह्यांच्यामागे “ गूढ, अतक्ये व अनाकलनीय 
शाक्ति' आहे असे ठाम मत त्यांनी बनविळे, आता 
“८ जगात आणि जीवनात कार्य करणारी ही शक्ति! 
सामान्य नियमांना अनुसरून जर कार्य करीत असेल तर 
हे सामान्य निय्रम हळू हळू अजमावता येतील आणि मग 
ही शाक्त गूढ ब अतक्ये रहाणार नाही. पण ही शक्ति 


२२ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


जर सामान्य नियमांना अनुसरत नसेळ तर कोणत्या 
प्रसंगी ती कार्य करीत आहे, कोणत्या प्रसंगी ती कार्य 
करीत नाही, ज्या प्रसंगी ती काये करीत आहे त्या 
प्रसंगी तिचे निश्चित कार्य कोणते हे ओळखायचे कसे ? 
अमुक एक घटना गूढ व अतकयं शक्तीमुळे घडून आली 


असे म्हणणे म्हणजे ती घटना का घडून आली ह्याचे 


स्पष्टीकरण (९३४]101180 ००) करणे नव्हे. तर ती घटना 
का घडून आली हे आपल्याला माहीत नाही अशी कबुली 
देणे. पण ह्या म्हणण्यामुळे आपल्या सध्याच्या अज्ञा- 
नाची कबुली तर मिळतेच; पण त्या घटनेचे स्पष्टीकरण 
करण्यासाठी भावी काळात प्रयत्न होणेही बंद होते. 
असो. अनामिक ज्याप्रमाणे थोडक्यात हुरळून 
जातात त्याप्रमाणे थोडक्यात निराशही होतात. त्यांच्या 
पाठीच्या कण्याचा अगदी खालचा मणका दूषित 
झाला होता. ह्या “ मणक्याच्या शेजारी, जननेंद्रियाच्या 
खाली एक मूलाधारचक्र आहे, असे योगशास्त्र व त्यावर 
आधारलेले ग्रंथ सांगतात, या मूलाधारचक्रात भुजंगिनी 


नावाची “ कुंडलिनी शक्ति ' सापासारखे वेटोळे करून 


सुप्त स्थितीत पहुडलेली आहे. . . . ..ही कुंडलिनी शक्ति 
जाग्रत करण्याची प्रक्रिया योगिक ब मंत्रतंत्र ग्रंथात 
तपश्यीलवारपणे सांगितलेली आहे आणि ती जागृत 
झाल्यास जे तेजस्वी चमत्कार घडून येतात, ज्या 
विस्मयजनक ' सिद्धी ' माणसाला प्राप्त होतात 
त्यांचेही मनाळा स्तेमित करणारे वर्णन ह्या ग्रंथात 
केलेळे आहे. ” पण अनामिक पुढे म्हणतात, “ पण 
सरतेशेवटी * मूळे कुठारः ' अशीच माझी गत झाली. 
मूलाघारचक्राला लागून असलेला पाठीच्या कण्याचा 
मणकाच जिथे दूषित तिथे मृलाधारचक्रातील कुंड- 
लिनीला जागत करून मस्तकापर्यंत वर नेण्याची गोष्टच 
बोलायची सोय नाही. ” पण का सोय नाही ? मणका 
दूषित आहे ह्याच्यावरून त्याला लागून असलेले मूला- 


धारचक्रसुद्धा दूषित आहे हे सिद्ध होत नाही. वास्त-. 


बिक मूळाधारचक्र म्हणजे वैश्विक शक्तीचे मानवी 
शरीरातील केंद्र असल्यामुळे ते मकम असले पाहिजे. 
तेव्हा दूषित मणक्याच्या केवळ साज्निध्याने किंवा 
स्पर्शाने ते दूषित होणे कठीण, अनामिकांनी योगी 
पुरुषांकडून आपले मूळाधारचक्र तपासून घेऊन ते 
खरोखरीच दूषित आहे काय व असल्यास कितपत 
दूषित झाले आहे ह्याची शहानिक्या का करून घेतली 


२४ 


नाही ? असे योगी सध्या भारतात नसले तरी अमे- 
रिकेत उपल्ध आहेत असे ऐकतो. जरी त्यांचे मूला-. 
घास्चक्र थोडेफार दूषित झाल्याचे आढळून आले 
असते तरी योगिक उपायांनी ते दुरुस्त करता आठे 
असते. आणि मग त्यांना आपली कुंडलिनी जागत 
करून सर्व चमत्कार घडवून आणता आले असते. 
असो. ज्याचा शेवट गोड ते सर्व गोड. अनामिक 
कोणत्याही शक्तीमुळे का होईंना पण बरे झाले, 

ह्या चिंतनिकांमध्ये एक प्रकारचा उसना आविदा 
आहे असे जे वर सूचित केळे त्याचा पुरावा दुसऱ्या 
भागात आढळतो, लदमणरेषा आणि ज्याच्या रथाचे 
एक चाक ऐनवेळी सुईत रुतून बसले आहे असा 
महारथी कणे ह्या दोन प्रतिमांभोवती है चिंतन गुंफिले 
गेळे आहे. ह्या प्रतिमांचा अश काय ? परंपरागत 
आलेली भारतीय जीवनमूल्ये, ह्या मूल्यांना मूत 
आकार देणाऱ्या नैतिक, सामाजिक संस्था, 
नियम, संकेत व ह्या सर्वीनी नियमित झालेली भार- 
तीय जीवनसरणी म्हणजे आपणा भारतीयांची लक्ष्म- 
णाची रेषा. ही लक्ष्मण रेषा भारतीयांचे विधिलिखित 
आहे, ह्या लक्ष्मणेरेषेच्या आत जे रहातात ते परंपरापूत 
मांगल्याचे, श्रेयाचे, साफल्याचे धनी होतात. ही रेषा 
जे ओलांडतात ते आपल्या देवाढाच आव्हान करतात, 
अनेत संकटपरंपरा स्वत:वर ओढवून घेतात. अना- 
मिकांनी ही लक्ष्मणरेषा ओलांडली. परिणामी त्यांच्या 
जीवनरथाचे एक चाक, महारथी कर्णाच्या रथाच्या 
चाकाप्रमाणे ऐन आणीबाणीच्या प्रसंगी, भुईत रुतून 
बसल, अनामिकांनी लक्ष्मणरेषा ओलाडली कारण 
म्हणजे कर्णावर झालेल्या घोर अन्यायाचे शल्य 
त्यांच्या अंतःकरणात बोचत राहिले, ? स्वतः 
देवपुत्र असताही सूतपुत्र म्हणून कणे जन्मभर 
ओळखला गेला; त्यामुळे ल्याने संपादित केलेली 
धनुविद्या, तो स्वत: क्षत्रिय म्हणून ओळखला न 
गेल्यामुळे, शापित ठरली; आणि ह्याच्यावर कळस 
म्हणज त्याला अवध्य राखू शकणारी त्याची द्व्यि 
कवच-कुंडले त्याच्या निस्सीम औदार्याचा फायदा 
घेऊन, त्याला जवळजवळ फसवून, श्रीकृष्णाने हिरावून 
नेली. कर्णावर झालेल्या ह्या सामाजिक अन्यायामुळे 
अनामिकांना असे वाटू लागले की * विशाल व भव्यो- 
दात्त अज्ञा भारतीय संस्कृतीची दिव्य कवच-कुंडेल, 


८12 मेड 3-0 
9 १८----- 

१ 
क४ळरळ 


अनामिकाची चितनिंका 


कर्णाच्या कवचकुंडलावरोबरच कापली गेली, ” ह्या 
भयानक विचारतरंगामुळे ” अनामिकांच्या जीवनाला 
वेगळीच दिशा लाभली, भारतीय संस्कृतीच्या लद्ष्मण 
रेषेबाहेर ते पडले, आापला एकाकी जीवनप्रवास त्यांनी 
सुरु केला आणि आज त्यांच्या जीवनरथाचे “ एक 
चाक, महारथी कर्णाच्या रथाच्या चाकाप्रमाणे, ऐन 
आणीब्राणीच्या वेळी भुईत रुतून बसळे आहे. आणि 
ते चाक वर काढण्यात मी गुंतलो असता माझ्यावर 
चौफेर वाणांचा वर्षाव सुरू आहे. ?” पण भारतीय 
संस्कृतीची कवचकुंडळे कापली गेली असे अनामिकांना 
कां वाटळे ? परथुराम, श्रीकृष्ण अद्या भारतीय परंपरेत 
श्रेष्ठ विभूती म्हणून मानल्या गेढेल्या व्यक्तींकडून 
कर्णावर एक घोर अन्याय झाला ही गोष्ट खरी. पण 
ह्याचा अथ असा होऊ दाकेळ की भारतीय संस्कृतीने 
उद्‌घोषित केलेल्या, मान्य केलेल्या मृल्यांश्ी, तत्त्वांशी 
-समता, स्य, न्याय ह्यांच्याशी विसंगत असे वतन श्रेष्ठ 
भारतीय व्यक्तींकडूनही प्रसंगी झालेळे आहे, अशा परि- 
स्थितीत भारतीय संस्कृतीची लक्ष्मणरेषा ओलांडण्याचे 
कारण नऱ्हते. फार तर पर्युराम, श्रीकृष्ण इ. भारतीय 
परंपरेत श्रेष्ठत्व पावळेल्या विभूर्तींच्या चरित्राचे'पुनमूल्यी- 
करण ? करणे, आवदयक ठरळे असते. पण कदाचित्‌ 
अनामिकांना असे वाटले असेल की .कर्णावर अन्याय 
झाला ह्याचे कारण क्त्यिक व्युक्तींनी भारतीय आद- 
याशी विसंगत वर्तन केले असे नव्हे. तर, भारतीय 
आदशोशी अनुसरून वर्तन केले म्हणून कर्णावर अन्याय 
झाला. भारतीय संस्कृतीने स्वीकारटेली मूल्येच स्वत 
ीणकस आहेत; ह्या संस्कृतीच्या मूलभूत तत्त्वातच 
अनत, विपमता, अन्याय दडवलेला आहे. असे जर 
त्यांना वाटळे असेळ तर भारतीय संस्कृतीची लक्ष्मण- 
रेषा ओलांडणे त्यांचे कर्तव्य होते, एका अधिक विद्याल, 
विशुद्ध संस्कृतीच्या शोधासाठी जर अनामिकांनी 
आपल्या “ सांस्कृतिक विधिलिखिताची मर्यादा 
ओलांडली होती आणि एकाकी, काटेरी मार्ग चोखा- 
ळळा होता तर आज त्यांना पश्चात्ताप करायचे कारण 
काय ? त्यांचा मार्गे घेर्यांचा, प्रामाणिक मागे 
होता. सामाजिक अन्यायामुळे आपल्या वाट्याला 
आलेल्या व्यक्तिगत “ विधिलिखिताच्या ' मर्यादा 
आपल्या पोरुषाच्या वळावर ओलांडणारा, सतत तेजो 
भग होत राहील अक्षा वातावरणात आपले सत्त्व टक- 
वून धरणारा, ओदार्याला मर्यादा न घालणारा, प्रत्यक्ष 
पृथ्वीने चाक गिळले तरी हतादा न होणारा, अ्धर्माने 


न, भा, ४ . 


अनुक्रमणिका 


२५ 


लढणोऱ्या' रात्रूला धरमयुद्धाचे आवाहन करणारा, प्रति- 
कूल देवावर माते करण्यात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारा 
अपराजित कणे ही एक उदात्त, ४११४2७, आक्कति 
आहे. क्षुद्र व्यापयत्याची, सुखदुःखाची मोजमापे इथे 
थिटी पडतात. मग ह्या कर्णाला साक्षी राखून, 
अन्याय, असत्य, विषमता ह्यांचे घरकुल बांधलेल्या 
भारतीय संस्कृतीची लक्ष्मणरेष्रा जर अनामिकांनी 
ओलांडली. तर आज ते खंत कसली करत आहेत ? 
: सांस्कृतिक विधिलिखिताच्या मर्यादेत राहाणाऱ्या 
व्यक्तींनाच उज्ज्वळ भवितव्याची आश्या करण्याचा 
अधिकार प्राप्त होऊ शकतो. ' लक्ष्मणाची रेषा? उछंघन 
करणाऱ्याच्या पदरी संकटपरंपरेच्या अखंड श्रेणीपरते 
दुसरे काय पडणार १ ” असे ते आज का म्हणतात. 
पण आज ते भारतीय्‌ संस्कृतीच्या झोपडीत किंवा 
पर्णकुटीत निश्चितपणे परतळे आहेत. लक्ष्मणेरेषा त्यांनी 


परत ओलांडली आहे. आज भारतीय संस्कृतीचा 


अभिमान त्यांच्या ठिकाणी ओतप्रोत आहे. उदा ० पहा, 
“ आधुनिक विज्ञानयुगाने वा यंत्रयुगाने भारताबाहेरील 
जगावर जो काही नवा वैचारिक वा व्यावहारिक 
प्रमाव पाडला असेल तो असो. पण भारतात मात्र 
आधुनिक विज्ञानाची आणि विज्ञाननिर्मित यंत्रांची 
वस्तूंची वा शस्त्रास्त्रांची चर्चा निघाली तर सत्य व 
असत्य, न्याय व अन्याय ह्या दंद्रांच्या संघर्षमय व अभेद्य 
चौकटीतच या आधुनिक विचारकिमयेचे व वस्तुकिमयेचे 
मंथन व मूल्यमापन केले जाते. ” युरोपच्या आज- 
तागायतच्या सांस्कृतिक इतिहासाची थोडीफार 
ओळख ज्याला आहे त्याच्याकडून असले विधान 
होणार नाही. आंधळ्या मायेने आणि अभिमानाने 
अनामिक बहुधा लिहून गेळे असावेत. हा अभिमान 
सर्वत्र डोकावतो, “ वेंदांताची, आतमज्ञानविज्ञान- 
विस्मृति हेच भारतीयांच्या अवनतीचे एकमात्र 
कारण आहे असे त्यांना अधिकाधिक उत्कटतेने 
वाटू लागले आहे. ” असे. ते म्हणतात. ह्या ' 
बाक्‍्याचा अर्थ असा होतो की एकेकाळी भारतीयांना 
वेदांताचे चांगळे ज्ञान होते, हे ज्ञान भारतात बरेचसे 
पसरले होते व त्या काळी भारताची अवस्था उन्नत 
होती. पण पुढे भारतीयांना ह्या ज्ञानाची विस्मृती 
झाली व त्यांच्या अवनतीला सुरवात झाली, आता 
प्रश्न असा निर्माण ह'तो की समजा आपण एखादा 
विवक्षित काळ घेतला उदा० १० वे रातक घेतले तर 


"करंंगघरचिघजसञ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


त्यावेळी वेदान्त-ज्ञानाचा प्रसार आजच्यापेक्षा जास्त 
होता की कमी होता ? हे कसे ठरविणार ? एखाद्या 
समाजात आत्मज्ञानाचा प्रसार' आहे की नाही हे 
कोणत्या प्रकारच्या पुराव्यावरून ठरविता येते. ह्या 
आपत्मज्ञानाच्या खाणाखुणा कोणत्या ? आणि अजा 
समाजाची अवस्था उन्नत असते असे जेव्हा अनामिक 
म्हणतात ( किंवा सुचवतात ) तेव्हा ह्या उन्नतीचा अथ 
काय असतो ! खरीखुरी उन्नति म्हणजे आध्यात्मिक 
उन्नति आणि आध्यात्मिक उन्नति म्हणजे आत्मज्ञान 
अवगत असणे असा जर अनामिकांचा अभिप्राय असेल 
तर त्यांचे वरील वाक्य ६०१६०1०९1७] ठरेल, तेव्हा 
समाज जेव्हा उन्नतावस्थेत असतो तेव्हा त्याची स्थिति 
कशी असंत हेही त्यानी जरा विस्ताराने स्पष्ट करावे. 
पण बहुधा इतक्या चिकित्सेने आपल्या वाक्यांचा अर्थ 
कोणी लावावा आणि संबद्ध पुराव्याची कसोटी लावून 
आपले म्हणणे खरे आहे की खोटे आहे हे ठरवायचा 
प्रन करावा अशी अनामिकांची अपेक्षा नसावी, 
बहुधा, भारतीय संस्कृतीविषयी खोल व उत्कट आदर- 
भाव व्यक्त करणारी भाविक वाक्ये म्हणून त्यांच्याकडे 
पाहिले पाहिजे, उदा ०“ वेदान्ताचे हे आत्मविज्ञान अनेक 
शास्त्रांचे जनक ठरे, भारतीय जीवनदरांनाचे भव्यो- 
दात्त वैशिष्टय़ वैदिक षट्दर्शनांनी आकारास आणले 
««.” ही वाक्ये घ्या. आत्मविज्ञानापासून कोणकोणती 
शास्त्रे निर्माण झाली ! न्यायवैश्योषरेकादि पट्दर्शीने का ? 
असे म्हणणे चूक आहे. वैशेषिक ददीनाने भारतीय 
जीवनदर्शनाचे कोणते भव्योदात्त वैशिष्टय आकारास 
आणले! आत्मज्ञानाचा आणि वैश्षेषिक दरीनाचा मेळ 
कसा घालणार ? 

पण अखेरीस ह्या चिंतनिकेची फलश्रति काय ? ती 
थोडक्यात अशी सांगता येईल : मी कोण, कुठून आलो, 
कुठे जाणार हे जर मळा कळत नसेल तर जीवन 
नीतीने, सदाचाराने. .. घालविण्याचे मळा कारणच 
काय ! म्हणून आत्मज्ञान हा सर्व नैतिक जीवनाचा 
पाया आहे. हे आत्मशान आधिभौतिक विज्ञानाने 
प्रात होणार नाही; “ सांख्य-योग व वेदान्त ह्या 
दरनांच्या गाभ्यात ते आढळेल, ” माझ्या अनुभ- 
वांच्या पसार्‍्याची अर्थपूण जुळणी मी करू शकलो तर 
हे आत्मशान मला लाभेल, पण न्यायशास्त्राच्यां न्याय- 
निष्ठुर, तकुद्ध व काटेकोर दृष्टीने अनुभव यथाथ 


२६ 


तरी असतात किंवा अयथार्थ तरी असतात. तेव्हा 
फक्त यथाथ अनुभवांची जुळणी करूनच माझ्या 
खऱ्या स्वरूपावर प्रकाश पडू शकेल, पण जेव्हा 
माझ्या गतानुभवांची “ साथ व यथार्थ ? जुळणी कर- 
ण्याचा मी प्रयत्न करतो तेव्हा हा जुळणी करणारा “मी? 
माझ्यातील नित्य व यथार्थ मी असलो पाहिजे; कारण 
सव अनुमव हे माझे विषय आहेत. ह्या विषय 
विषयी संबंधाचे खरूप कसे आहे. ' शान, 
इच्छा व कृति? हे आत्म्याचे तीन गुण आहेत, 
मी जेव्हा इच्छानुगामी होतो तेव्हा विषयानुगामी 
होतो. इच्छेचा आवेग कमी झाल्यावर ज्ञानानुगामी 
होतो; ब इच्छेनंतर कृतीही होते. ह्या इच्छा, ज्ञान, 
कृति ह्यांच्या चक्राला कंटाळलेली व्याक्त * हा सर्व 
काय प्रकार आहे १? हा प्रश्न विचारते व वेदान्त 
अशा जिश्ञासु माणसांसाठीच अवतर आहे,जेज्ञ 
भूतकालीन अनुभव ते ते गतार्थ असतात; उलट 
* भविष्यकालाबाबत एकच गोष्ट निश्चित आहे. ती 
म्हणजे मृत्यु, तेव्हा क्षणाक्षणाचा चैतन्यमय, मृष्यु- 
अमृतमय वतमान म्हणजे अंतिम सत्य. ह्या सदैव 
सळसळणाऱ्या चेतन्याचा साक्षात्कार मला होत नाही 
ह्याचे कारण म्हणजे भूतकाळातील काही स्मृति, 
वासना व भविष्यासंब्रंधी काही आकांक्षा माझ्या 
मनाला ओढीत आहेत. ह्या स्मृति, ह्या आकांक्षा जर 
मी बाजूला ठेवू शकलो, ध्‌ आवड-निवड-जरून्य जाणींव, 
आक्रय अश्या अखंड पण तरलतम सावधानतेने 
क्षणाक्षणाला कायम ठेवता आली ” तं 
चैतन्याचा साक्षात्कार होऊ शकेळ, मग ह. नी 
ह्या शब्दप्रयोगाला अथे रहाणार नाही. कारण भूत- 
कालातील स्मृतींनी व भविष्यकालातील आकांक्षा 
ह्यांनी बंदिस्त झालेला मी उरणार नाही, पण एक 
“ क्रियाशीलता, स्वयंभूपणे, आंतरिक, सजनशील, 
प्रात शक्तीने सळसळून येईल, तीच नवा मानव व 
नवे जग घडविण्यास समथ ठरेल, 
हे तत्त्वञान म्हणजे मानवी जीवनाकडे मी कोणत्या 
दृष्टीने पहावे, मी कसे जगावे हे सांगू पहाणारे नैतिक 
तत्त्वज्ञान असे समजले पाहिजे. विश्वाचे स्वरूप काय 
आहे हे ठरवू पहाणारे तत्त्वज्ञान हे नाही, ' सदैव 
सळसळणारे हे चेतन्य म्हणजे विश्वातील अंतिम 
वास्तवता ( ए1॥1॥1॥0 5९७11१ ) आहे असे 


| 


"करखगघर चिज, 
"करखगघन रिका 


अनामिकाची चिंतनिका 


अनुमानाने दाखवून देण्याचा अनामिकांनी प्रयत्न 
केला आहे, पण तो भोंगळ आहे. अनामिक म्हणतात, 
६ : वैश्विक उत्क्तांते ( ७०७० ९४०४० ) 
ज्याच्यात स्वसंवेद्य ( 5९]-0०086108 ) झाली 
आहे, तो मानव ' अशी मानवाची व्याख्या काही 
आधुनिक जगप्रसिद्ध उत्क्रांति-तज्जांनी केळळी आहे ” 
आणि ह्या व्याख्येच्या रूपाने विश्वात्माच, “ ज्ञाता'च 
विश्वाच्या रूपाने जे जाणले जाते ते, म्हणजे “ रेय ? 
झाला आहे. हे वेदान्त-तत्वच भरपूर नव्या पुराव्याच्या 
आधारे संशोधून काढले आहे. आता, हे तज्ज्ञ कोणीही 
असोत परंतु स्व-संवेद्य मानव हा वैश्विक उत्क्रांतीचा 
परिष्षाम आहे असे मानायला काही पुरावा नाही. 
पृथ्वीवर, एका कालखंडात सजीव पदार्थांची उत्क्रांति 
( गष्ठ्णांढ 8०1100 ) घडून आली ह्याला 
भरपूर पुरावा आहे परंतु अशीच उत्क्रांति ह्या बिश्वात 
सर्वत्र किंवा इतरत्र कुठेही झाली आहे ह्याला पुरावा 
नाही. अशी उत्क्रांते झाली नाही ह्याला पुरावा नाही; 
पण झाली आहे ह्यालाही पुरावा नाही. तेव्हा हा 
पुरावा उपलब्ध होईपर्यंत उत्क्रांति-तज्ज्ञांनी थांबावे हे 
बरे. असो. आता, मानव स्वसंवेद्य ( ४६- 
००॥॥६७०५७) आहे ह्याचा अर्थ अनामिक काय 
करतात १ “ ' स्व ? म्हणजे * मी ? आणि ' संवेद्य 
म्हणजे जे जाणले जाते ते. जो स्वतःच, जे जाणले ते 
असतो असा ' स्वसंवेद्य या शब्दाचा अंतिमतः अथ 
होतो, ” अंतिमतः अर्थ सोडा, त्याचा खरा अर्थ 
काय आहे, एखादी व्यक्ति स्वसंवेद्य असते ह्याचा अथ 
त्या व्यक्तीला स्वतःविषयींची जाणीव असते; म्हणजे 
स्वतःचे विचार, भावना, इच्छा, गुण ह्यांची जाणीव 
असते. म्हणून अशी व्यक्ती स्वतःविषयी विघाने 
करू हाकत; उदा० “ मला भूक लागली आहे ?, 
“ मला वाईट वाटते? व शिवाय एखादी व्यक्ति 
स्वसंवेद्य असते ह्याचा अथ तिला स्वतःविषयींची 
संपूणे जाणीव असते असा होत नाही; आपले सव 
विचार, भावना इ. जाणीव तिळा असते असा ह्याचा 
अर्थ नसतो. एखादी व्यक्ति स्वसंवेद्य ठरायची असेल 
तर तिला आपल्या कित्येक अनुभवांची तरी जाणीव 
असली पाहिजे; स्वतःविषयी, वर दिलेल्या नमुन्याची 
कित्येक विधाने तरी ती व्यक्ति कळू शकली पाहिजे. 
एखादी व्यक्ति जर ह्या नमुन्याची स्वतःविषयींची विधाने 
अजिबात करू हाकत नसेल तर ती व्यक्ति स्वसंवेद् 


आहे हे आपणं मान्य करणार नाही, उदा० लहान मुले 
एका वयापर्यंत अशा प्रकास्ची विधाने करीत नाहीत ब 
म्हणून तोपर्यंत ती स्वसंवेद्य नसतातं असे आपण मानतो; 
आणि ज्या घडीला “लहान मुले स्वतःविषयी अशी 


“विधाने करू लारातात त्या घडीला ती स्वसंवेद्य झाली 


असे आपण मानू लागतो. अनामिक ' स्वसंवेद्य ह्या 
शब्दाचा उलट अथ घेतात. स्वतःच्या सर्व किंवा 
कित्येक अनुभवांची जाणीव ज्या व्यक्तीला असते ती 
व्यक्ति स्वसंवेद्य असते असा अर्थ ते घेत नाहीत तर 
ज्या व्यक्तीच्या जाणिवेचे सव विषय म्हणजे ती व्यक्ति 
स्वतः असते-' ज्ञाता? आणि 'ज्ञेय? जी व्यक्ति 
एकच असते- अशी व्यक्ति स्वसंवेद्य असा अर्थ त 
घेतात. पहिल्या, नेहमीच्या अर्थाप्रमाणे जी व्यक्ति 
स्वसंवेद्य असंत तिळा इतर वस्तूंप्रमाणे खवतःलाही 
जाणते; दुसऱ्या अनामिकांनी दिलेल्या अर्थाप्रमाणे 
स्संवेद्य व्याक्ति स्वतःलाच जाणते, स्वतःपलीकडे इत- 
रांना जाणत नाही कारण ती जेजे जाणतेते, ते ती 
स्वतःच असते असा होतो. आता, “ स्सेवेद्य ह्या 
पदाची अशी व्याख्या करायला हरत नाही कारण 
आपण वाटेल ती व्याख्या करायला मुखत्यार आहो. 
परंतु, ह्या व्याख्येप्रमाण मानव स्वसंवेद्य आहे असे 
म्हणता येईल काय ? समजा मी ध्रुवतारा पाहिला तर 
*रूवताऱ्याची मला जाणीव असते, पण मी श्रुवतारा 
नसल्यामुळे एक तरी वस्तु अश्शी आहे की जिचे ज्ञान 
मला आहे परंतु मी ती वस्तू नव्हे. तेव्हां मी स्वसंवद्य 
आहे म्हणून सवे विश्व ( ज्ञेय वस्तूंचा समुदाय ) 
म्हणजे मीच असे सिद्ध होत नाही. कारण मी स्वसंवेद्य 
आहे हे सिद्ध झालेळे नाही. परंतु, मी (ज्ञाता ) 
म्हणजेच सारे विश्व हे पटवून देण्यासाठी अनामिक 
दुसरे प्रमाण देतात, “ जग किंवा जगातील कोणतीही 
वस्तू म्हणजे मी नाही अशी आपली प्रतीति असते, 
म्हणजे वस्तुतः जे एकात्म व अभिन्न आहे ते मला 
मिन्नतेनेच भासते, ” ठीक आहे पण हे सगळे एकात्म 
आहे हे कशावरून १ अनामिकांचा युक्तिवाद असा 
आहे 4 “मी श्वास घेतो तो जगभर संचार करणाऱ्या 
वाऱ्याच्या आश्रयानेच, माझ्या पाच शानेंद्रियांच्या 
साहाय्याने मळा जो बोध होतो, जे जाणवते 
ते जगाचेच पंचविध स्वरूप... “मी? आणि जे 
जाणले जाते त्यात एकात्म व जिव्हाळ्याचे नाते 
आहे. ” ह्याचा अथ एवढाच मी ब ज्यांचे ज्ञान 


४२७ 


नवभारत 


: मला होते त्यांच्यामध्ये परस्परसंवंध आहे; पण 
ही गोष्ट उघड आहे. ह्याच्यावरून ह्या सर्व गोष्टी 
आणि मी ' एकात्म * आहे हे कसे सिद्ध होते? ह्या 
संदर्भात * एकात्म ? ह्या पदाचा अथ तरी काय 
तेही अंनामिकांनी स्पष्ट केलेळे नाही. 

तेव्हा संव विश्व एकात्म आहे आणि ते सदेव 
सळसळणारे चिन्मय सत्य आहे असे दाखवून देण्यात 
अनामिक यशस्वी झाळे आहेत असे म्हणता येत 
नाही. ह्या संदर्भात श्री. पु. य. देशपांडे ह्यांना 
“ आधुनिक विज्ञान पुरातन वेदान्ताच्या उंचरठ्यापाशी 


येऊन ठेपळे आहे ?' असे जे. वाट्ते तोही एक भ्रम 


आहे असे म्हटले पाहिजे. त्यांना अत्ते वाटण्याचे 
कारण अस्ते दिसते की “ परमाणूची ' स्थिति? 
निश्चित करावयाला जावे तर * गतीचा ? थांग लागत 
नाही; व गति मोजावयाला जावे, तर स्थितीचा थांग 
लागत नाही ! ” ह्यांच्यावल्न ते असा निष्कधे 
काढतात की परमाणूच्या स्थिति-गतीचा परस्परसंबंध 
* सदसदूविलक्षण ? आहे. * सद्सद्विलक्षण ? ह्याचा 
अर्थ जे सत्‌ ही नाही व असत्‌ ही नाही असे. पण 
परमाणूची स्थिति निश्चित करायला गेलो तर तिचे 
गतिमान ( ९९०९६१ ) पूर्णपणे बिन'चूकपणे मोजता 
येत नाही, ते मोजताना _अमुक्र एवढी चूक 
घडून येते आणि त्याचप्रमाणे परमाणूचे गतिमान 
पूर्ण बिनचूकपणे मोजू गेलो तर परमाणूचे स्थान 


विनचूकपणे निश्चित करता येत नाही असे जे पदार्थ- 


विज्ञान म्हणते त्याच्यावरून परमाणुंचे गतिमान व 
स्थान * सदसद्‌ विलक्षण ? आहे हे कसे काय निष्पन्न 
होते ? परमाणूंना गति किंबा स्थान आहे असेही 
नाही व नाही असेही नाही असे काही पदार्थविज्ञान 
म्हणत नाही. 

विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे वेदान्तमताळा पाठिंत्रा मिळतो 
किंवा मिळू शकेळ असे समजणे मूलत;च तकंदुष्ट आहे 
आणि वेदान्ताा अन्याय करणारे आहे. कारण वेदा- 
न्ताच्या म्हणण्याप्रमाणे ह्या हृशय विश्वाच्या ( व्याब- 
हारिक सत्याच्या ) स्वरूपाचे ज्ञान आपल्याला प्रत्यक्ष 
व अनुमान ह्या दोन प्रमाणांनी होते आणि परमाथ. 
तत्त्वाचे जान श्रति ह्या प्रमाणाने होते. तेव्हा प्रत्यक्ष 
आण अनुमान ह्या प्रमाणांवर आधारलेले विज्ञान 
श्रुतीवर आधारलेल्या परमार्थतस्वाच्या ज्ञानाला साहा- 
य्यक होऊच दाकत नाही. * सत्य, ज्ञान, अनंत? असे 


र्ट 


अनुक्रमणिका 


तत्व आहे असे 
3 


बर्न म्हणजे पारमार्थिक सत्ता; प्रसक्ष व अनुमान 
ह्यांच्या साहाय्याने ज्या विश्वाचे ज्ञान आपल्याला होते 
ते विश्व म्हणजे व्यावहारिक सत्त. ह्या दोन भिन्न पात- 
ळ्य़ांचा परस्परांना कधीच छेद जात नाही. समजा, 
मला दुसऱ्या दिवशी कलकत्त्याला जायचे आहे; 
आदल्या रात्री मी झोपलो; आणि मी बोरीबंदरत्य गेलो 
आहे आणि कलकत्त्याला जाणाऱ्या गाडीत चढतो आहे 
असे स्वप्न पडत असताना मळा कुणी जागे केळे 
आण मग जर मी ' अरेरे |! मळा आता उगीच 
जागे केले; नाहीतर मी कलकच्याच्या गाडीत चढणार 
असतो आणि मग मला उद्या कलकच्याला जायचा 
खटाटोप करण्याचे कारण पडळे नसते? असे मी 
कुरकुरळो तर ते जेवढे हास्यास्पद ठरेळ तेवढेच 
व्ञानाच्या प्रगतीने पारमार्थिक सत्यावर प्रकारा 
पडेळ असे समजणे हास्यास्पद ठरेल, अणु, परमाणु, 
लहरी ' इथर २- वेश्ञानिक उपपत्तींनी मान्य केलेल्या 
भातिक विश्वाच्या अंतिम घटकांचे स्वरूप कितीही 
* तरल, सूक्ष्म, गूढ * झाले तरी ते परमा थतत््वाजवळ 
पोहो'चू शकत नाहीत, अणु किंवा परमाणु, सच्चिदानंद; 
स्वख्प ब्रह्माला दूरचे आहेत पण ल्हरी किंबा लहरींचे 
क्षेत्र ब्रह्माला जवळचे आहे असा भेदभाव करण्याचे 


कारण नाही. ह्या साऱ्याच गोष्टी परमार्थतत्त्वापासून 
साख्याच भिन्न आहेत. 


क क. क हग ह त्र 
"-। स्वयभूपणे, आंतरिक, सर्जनशील प्रातिभ- 
शक्तीने सळसळून येईल, 


उ अश्या ज्या तत्वाच्या शोधात 
किवा _ मागावर अनामिक आहेत ते तत्त्व म्हणजे 
विश्वाचे अंतिम स्वरूप नसून ज्या तत्त्वाने मानवी 
जीवनाचे नियमन व्हावे असे त्यांना वाटते असे नेतिक 

गोचर. आपण समजू या. अशा प्रकारचा 
गातक दृष्टिकोन अनेकदा पुढे मांडला जातो. तेव्हा 
सांचा थोडासा विचार करणे इष्ट टरेल, 

४४ मी कोण, छहून आलो, कुठे जाणार हे जर मला 
कळत नसेल तर जीवन नीतीने, सदाचाराने... घाल- 
विण्याचे मळा कारणच काय ?' ? असे अनामिक 
विचारतात, आता, “मी सदाचाराने. का वागावे १ ? 
हा प्रश्न एका दृष्टीने निर्थक आहे. कारण, “ मी कसे 
वागावे? ? ह्या प्रश्नाचे उत्तर मी सदाचाराने 
वागावे * ह्या म्हणण्यात मिळते. ' मी अस्रूक अमक 
रीतीने का वागावे १ ? असा प्रश्न जर कुणी विचारळा 
व त्या रीतीने त्याने वागणे ग्हणजे संदाचाराने वागणे 


उक, 
"क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनामिकाची चिंतनिका 


ठरेळ असे मी त्याला पटवून देऊ दकलो तर त्याच्या 
प्रश्नाचे उत्तर मी दिळे असे होईल. ' मी अमूक अमूक 
रीतीने का वागावे ? ” हा प्रश्न विचारणारा “ह्या 
रीतीने वागणे म्हणजे खरोखरच सदाचाराने वागणे 
ठेरळ ? हे मला पटवून द्या अशी विनेति कर्रीत आहे 
असे म्हणता येईल. तेव्हा ' मी सदाचाराने का 
वागावे ? ह्या प्रश्नाला उत्तर देणे म्हणजे “ मी सदा- 
न्वाराने वागणे "म्हणजे खरोखरीच सदाचाराने वागणे 
होय? असे म्हणणे. तेव्हा मी सदाचाराने का वागावे? 
ह्या प्रश्नाला उत्तर देताच येत नाही. 
पण अनामिकांना असे म्हणायचे असेळ की 
जोपर्यंत त्यांनी उपस्थित केढेल्या ( आणि वर उद्धृत 
केलेल्या ) प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळत 
नाहीत तोपर्यंत सदाचार आणि दुराचार, आपण कसे 
वागावे आणि कसे वागू नवे हा भेदच अथंगून्य 


ठरतो. असा भेद करण्याचे काही प्रयोजन नाही. हे , 


_ म्हणणे कितपत योग्य ठेरेळ १ समजा, ह्या कोणत्याच 
प्रश्नाचे उत्तर मला माहीत. नाही पण माझ्या शेजारी 
वेदनेने कण्हणारा एक माणूस पडला आहे. तर त्याच्या 
वेदना कमी करणे हे माज्ञे कतब्य आहे असे मी ठरवू 
शकत नाही काय ? हा माझा ठराव “* प्राणिमात्राच्या 
वेदना कमी करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य आहे? ह्या 
एका नेतिक ठरावावर आधारलेला आहे. आता 
समजा, मळा कुणी असे पटवून दिले की हा माणूस 
संपूणपणे विनाशी आहे; काही कालानंतर'ह्याचा संपूण 
विनाश होणार आहे. पण म्हणून ह्या क्षणी त्याच्या 
वेदना कमी करण्याचा प्रयत्न मी करू नंये असा 
निष्कषे आवश्‍यक ठरतो असे नाही. अर्थात्‌, त्याच्या 
बेदना कमी करण्याचा प्रयत्न मी करावा असाही 
निष्कषे आवदयक ठरत नाही. अंतिम नेतिक निणंय 
कसे घेतले जातात, त्यांचे प्रामाण्य कस पारखल जात, 
त्यांच्या प्रामाण्याचा अर्थ काय हया प्रश्नांची चर्चा 
येथे करता येत नाही. परंतु दोन गोष्टी उघड दिसतात, 
एक तर केवळ वस्तुस्थितिनिद्शाक विधानापासून 
( 8०१४] ]॥०७०५०७01 ) नेतिक निर्णय निष्पन्न 
होऊ शकत नाही. ' ह्या माणसाला वेदना होत आहेत 
केवळ ह्या विधानापासून ' त्याच्या वेदना कमी 
कराव्यात ? हे. विधान निष्पन्न होत नाही. हे 
विधान निष्पन्न व्हायचे असेल तरह्या वस्ठास्थात 
निद्शक विधानाबरोब्रस्व, “ कोणाही माणसाच्या 


( किंवा प्राणिमात्राच्या ) वेदना कमी. कराव्या? हा 


नैतिक निर्णयही ग्रहीत धरावा लागेळ. आणि टुसरे 


म्हणजे स्व तात्त्विक कोडी सुटेपथत सदाचार आणि 
दुराचार ह्यात भेद करण्याचे प्रयोजन नाही असे मी 


- म्हटले तर हाही एक नैतिक निर्णय आहे. ही कोडी 


सुटेपर्यत कुणालाही कसेही वागायची मोकळीक आहे 
असा हा निणेय आहे. ह्याचे समर्थन ' अनामिक कसे 
करणार ? 

अनामिकांना बहुधा असे म्हणायचे आहे की मी 
काहीही कृत्य केळे व त्याचे . कोणतेही परिणाम घडून 
आले तरी हे सवे कधीना कधी भूतकालात विलीन 
होणार; व म्हणन  गताथ ? होणार, मग एका विवक्षित 
रीतीने- सदाचाराने- वागण्यात अथ काय ? तेव्हा 
कालातीत, चिरंतन अक्षी स्थिति प्राप्त झाली तरच 
अ्थपूण नैतिक कृति शक्‍य आहे असे त्यांना म्हणायचे 
आहे. ही चिरंतन स्थिति म्हणजे स्वयेभूपणे सळसळणारी 
क्रियाशीलता, ठीक आहे. पणं ही क्रियाशीलता जर, 
सळसळत रहाणार असेल तर तिचे भ्ूत-काळातील 
सळसळणे गता. होत राहील. मग ह्या स्वयंभू क्रिया- 
शीलतेने तरी का सळसळत रहावे. 

आणि जेव्हा अनामिकांनी केलेल्या भविष्याप्रमाणे ह्या 
सळसळणाऱ्या क्रियाशीलतेच्या * महोद्रातून एक प्रचंड 
स्फोट घडून येईल आणि तोच एका नव्या; सर्जनद्ील 
आमूलाग्र अद्या नवमानव क्रांतीचा माग क्षणाधात 
उजळन येईल ? तेव्हा हा मार्ग चोखाळणार कोण 
जेवढा मार्ग ह्या नवमानवतेकडून चोखाळला जाईल 
तेवढा मार्ग गताथं होईल, आणि ह्या नवमानवतेत 
वर्षानुवेषे वैज्ञानिक संशोधनात गढलेळे संशोधन, 
वेळच्या वेळी जमीन नांगरणारे, बी पेरणारे, कापणी 
करणारे शेतकरी वक्तक्ीरपणे आगगाड्या चालवणारे 
इंजिन ड्रायव्हस॑ असतील काय ? ही सव माणसे 
स्वतःच्या भूतकालापासून चाळत आलेल्या प्रश्रत्तींनी, 
सवयीनी, शिस्तीने जखडलेळे नाहीत काय ९ त्यांनी 
जर जिवंत बतमानातच सळसळण्याचे ठखले तर 
त्यांच्या ह्या कार्याचे काय होणार १ 

ह्या प्रश्नांची उत्तरे चिंतनिकेत मिळत नाहीत. श्री. 
पु. य॑. देशपांडे ह्यांनी ह्या प्रश्नांचा अधिक सुस्पष्टपणे, 
पडतश्शीरपणे कुठेतरी ऊहापोह करावा अशी विनंती 
करून हे परीक्षण पुरे करतो, 


२९ हाळ 


अनुक्रमणिका 


क 


"कखगघलचि्नसञ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्री. नारायण प्रभु, औरंगाबाद. 


प्रज्ञावंत आणि गोमंतकाचे प्रश्न 


* नवभारत ” च्या जानेवारीच्या अंकात प्रसिद्ध 
झालेले, तर्कतीथ लक्ष्मणश्ासत्री जोशी यांनीं गोमंतक 
मराठी साहित्य-संमेळनाच्या अध्यक्षपदावरून केलेले 
भाषण वार्‍चून, महाराष्ट्रीय विचारवंताचे गोमंतकाच्या 
प्रश्नाकडे ' जवढे ? हवे ' तेवढे ? लक्ष नसल्याचे प्रत्ययास 
आले, तर्कतीर्थांनी आपल्या भाषणात भाषा, इतिहास, 
शिक्षण, संस्कृति व राजकारण यासंञरंधी थोडक्यात जीं 
विधाने केली आहेत त्यांपैकी बरीचश्यी दोषांनी भरलेली 
आहेत. महाराष्ट्रीय विचाखंतांपुढे त्यांचे दिग्द्न . 
केल्यास सच्या गोमंतकीय प्रश्नासंबंधी होत असलेल्या' 
प्रचाराला थोडेतरी इपर वळण लागेळ याच भावनेने 
हा लेख लिहिलेला आहे. 

तकंतीर्थांच्या भाषणातील पहिले विधान पुढील 
प्रमाणे- “ गोमंतक हा महाराष्ट्राचा अविच्छेद्य भाग 
आहे याचे निर्णायक प्रमाण कोकणचा इतिहास होय, 
कोकण हा महाराष्ट्राचा व महाराष्ट्रीय संस्कृतीचा 
अविभाज्य भाग आहे, याबद्दल इतिहासाचाच निर्णय 
प्रमाण मानला पाहिजे. ” 
या विघानात पुढीलप्रमाणे दोष आहेत- 

१, कोकण या डाब्दाने कोणता भूमाग दश्शविण्यात 
आलिला आहे हे कळत नाही. * 

२, महाराष्ट्रीय संस्कृतीची व्याख्या न केल्यामुळे. 
विधानाचा खरे-खोटेपणा ताडता येत नाहो. 

३. इ, स. च्या सातव्या दातकापासून आतापै- 
तच्या इतिहासात गोमंतकाच्या मध्य ब दक्षिण भागात 
मराठी सत्तेचा प्रभाव केव्हाच नव्हता. उत्तर भागा- 
वरही मराठी अंमळ एका शतकापेक्षा जास्त नव्हता, 
म्हणून इतिहासाची साक्ष काढल्यास तर्कतीर्थांच्या 
बरील विधानाचा फायदा कर्नाटकालाच मिळण्याची 
शक्‍यता आहे. 

४. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर सह्याद्री-पश्चिम 
घाट-य समुद्र याच्या मधीळ जो अरंद व लांत्रच लांब 


३० 


असा भूभाग दमण गंगेपासून कन्याकुमारी पर्यंत 
पसरल्या आहे तो एक स्वाभाविक भौगोलिक विभाग 
आहे, या भागात निरनिराळ्या माषा असल्या, 
तरी तेथील जनतेच्या गरजा समान आहेत, 
भोगोलिक समान परिस्थितीमुळे आचार विचार 
ब उद्योगधंदे यातही बरेच साम्य सापडते, अशा या 
विभागाच्या कोणत्या भागाला कोकण म्हणायचे ? तर्क- 
तीर्थानी केलेल्या विधानावरून गोमंतकाचा, त्यांच्या 
कोकणात समावेश होतो असे दिसते; पण गोमंतक 
व त्याच्या दक्षिणेच्या कोकणावर मराठी सत्तेचा प्रभाव 
मुळीच नम्हता असे इतिहास सांगतो, 


झू गोमंतकात कानडी, मराठी व पाश्चात्य संस्कू- 


चे मीलन पहाण्यास मिळते, असे असून तो महा- 


व्याची संस्कृति 
क आहे हे ठरावे लागेल. 
वरील चर्चेवरून तकंतीर्थाचे पहिले विघान 
संदिग्ध अर्थात असत्य म्हणावे लागेळ, 


दुसरे विधान --. 


“ कोकणी बोलणारी सुमारे सत्तर टक्के प्रजा महा- 


य आज रहात आहे. बाकीची तीस टक्के 
प्रजा गोमंतक व कारवारपयंतच्या पश्चिम किनाऱ्यावर 


पसरली आहे, ? हे विधानही अर्धसत्या 


७ त्याच्या स्वरू- 
पाचेच आहे. कारण -__. 

१, कोकणी बोलीची निश्चित व्याख्या न केल्यामुळे 
डाणा, कुलाबा या जिल्ह्यातील इतर भाषा बोलणाऱ्या 

कांचा समावेश कोकणी बोलणारांच्या संख्येत झाला 
असणे शक्‍य आहे. 

२, आजपर्यंत झालेल्या 
कोकणी भाषा- 


झालेली नाही, 


कोणत्याही शिरगणतीत 
बोलणारांची नोंद शास्त्रीय पद्धतीने 


प्रज्ञावंत आणि गोमंतकाचे प्रश्न 


३. भोगोलिक परिस्थितीमुळे कोकणी लोकाना इतर 
प्रांतात वस्ती करणे भाग पडते या मुद्याचा विचार 
करण्यात आलेला नाही, | 

४. कर्नाटकातील मंगळूर या शहरातील लोकसंख्येत 
जवळ जवळ ४- कोकणी बोलणारे आहेत, या कोकणी 
लोकांचा उल्लेख नाही.  , 
या पुढील तिसरे विधान कोकणीच्या बोलीसंब्रंधी आहे 

“ कोकणी म्हणून जी बोली आहे तिच्या भाषा- 
शास्त्रज्ञांच्या मते तेरा शाखा आहेत. ” 

या विधानातील १३ द्याखा खऱ्या की, इतर पत्रा- 
तून प्रसिद्ध होत असलेल्या सोळा मान्य कराव्यात हे 
कळत नाही. आजपर्यंत बोली भाषेच्या शाखा हा 
शब्दप्रयोग माझ्या ऐंकण्यात नव्हता. बोली अनेक 
कारणानी. बदलते. बारा मेलावर बोली बदलते, जाती- 
नुसार बोली भिन्न असते, व्यवसायानुसार येणाऱ्या संजे- 
धानी बोली बदलते. म्हणून बोलींचे प्रकार अनेक अस- 
तात, यासाठी तेरा किंवा सोळा शाखा हा शाब्दप्रयोग 
अशास्त्रीय वाटतो, 


भाषाशास्त्रकारांनी कोकणीच्या सव बोलीचा 
अभ्यास केला असेल असे वाटत नाही. दक्षिणेकडील 
आठनऊ प्रकारांचा अभ्यास डॉ. कत्रे यानी केला आहे 
व सो. जोशी यानी उत्तर कोकणीतीळ बोलीचा अभ्यास 
केला असल्याचे परवाच प्रसिद्ध झाले आहे. यावरून 
स्पष्ट होते की, कोकणी बोलींचा अभ्यास अजून अपूर्ण 
आहे. म्हणून तर्कतीथांचे वरील विधान बरोबर नाही. 


विधान चौथे -- 


“: कोकणी ही मराठीची उपभाषा आहे याबद्दल 
फार थोड्या भाषाद्यास्त्रकारांचा मतभेद आहे. ” 

हे विधान अतिव्यास्तीचे आहे म्हणून अधसत्यात 
गणले पाहिजे. 

मराठी-कोकणी या विष्रयावर ज्या भाषाशास्त्र- 
कारांच्या मतांचा आस्तवाक्य म्हणून उपयोग होतो ते 
पुढीलप्रमाणे -- 

'रे. विल्सन, डॉ. ग्रिअर्सन, डॉ, भांडारकर, डॉ 
गुणे, के. वर्दे वालावलीकर, कै. दिंदे, डॉ. कत्रे, प्रा 
कालेलकर व प्रो. प्रियोळकर 

यांपैकी रे. विल्सन, वंदे वालावलीकर-व डॉ. कत्रे 
यांच्या मते कोकणी ही स्वतंत्र भाषा, डॉ, ग्रिअसनचे 


म्हणगे, मराठीच्या इतर ब्रोळी व कोकणी यातील 
अंतर स्पष्ट आहे. प्रा. कालेलकरांचे निश्चित मत 
अजूस माझ्या पहाण्यात नाही; पण ज्या शास्त्रीय 
पद्धतीवर त्यांचा जोर आहे त्यावरून ते कोकणी ही 
स्वतंत्र भाषा आहे याच निणेयाला येतील असे वाटते 


-इतर चौघांचे मत कोकणी ही मराठीची उपभाषा 


डॉ. भांडारकरांनी कोकणीसंचंधी जे लिहिले आहे 


ते कोंकणीचा अभ्यास करून साधक बाधक मुद्दे लक्षात 


घेऊन दिलेला निणेय नव्हे. संस्कृतोत्यत्न भाषांसंबंधी 
लिहिलेल्या व्याख्यानात त्यांनी कोकणीचा मराठीत 
समावेश. केला आहे व तो तत्कालिन समजावर 
आधारित आहे. त्यांच्या वेळी हा वाद नव्हता हे 
लक्षात घेतल्यास माझ्या म्हणण्याचा अथ स्पष्ट होईल, 


के, शिंदेची सर्वच मते इतरापेक्षा भिन्न आहेत. 
म्हणून त्यांचा अभ्यास जरूर व्हावा. त्यांच्या विविध 
ज्ञान-विस्तार मधील लेखाला के. वंदे वालावलीकर 
यांनी ' कोकणी भाषेचे जेत ' या पुस्तकात उत्तर दिलेढे 
आहे. त्याचाही विचार या संदर्भात होणे आवश्‍यक 
आहे. प्रो, प्रियोळकरांचे लिखाण भाषाशास्त्रापेक्षा 
इतिहास व संस्कृति याच्यावस्च आधारलेले आहे. 
गेल्या वर्षांत त्यांनी केटेळे लिखाण हे केवळ भावनात्मक 
व वैयक्तिक टीका करण्यापर्यंत खालच्या दर्जावर 
आलेले असल्यामुळे त्यांच्या लिखाणाचे शास्त्रीय मूल्य 
कमी झाळे आहे असे मला वाटते. आत्तवाक्‍्याचा 
ऊहापोह वर करण्यात आला. पण बुद्धीला न पटणारे 
आत्तवाक्य मानलेच पाहिजे असे नाही. म्हणून 
जोपर्यंत भाषादास्त्रकार पुढील चार मुद्यांचा विचार 
करून मराठी व कोकणीचा संत्रंध प्रस्थापित करीत 
नाहीत तोपर्यंत कोकणी ही स्वतंत्र भाषा असे 
मानल्यास चूक होणार नाही, 


१, मराठी भाषेच्या कोणत्याही बोलीत नसलेले 
उच्चार कोकणीत आहेत. असे उच्चार गुजराती, 
बंगाली या भाषातून आढळतात, * 


२, तदूभव दाब्द- कोकणीत मराठीहदून निराळे, 


३. प्रत्यय- बरेच विभक्तिप्रत्यय व क्रियापदांची 
रूपे करताना वापरात येणारे प्रत्यय निराळे, 


४, म्हणी व वाकप्रचार भिन्नत्व, 


३१ 


"कखगघर चळ प. अण पन” 
"“रढडटच्ण' ८०08 ही, 


ट&ः 
“-चॅफबभ १८० | 
पनल रस 


१ 


नवभारत 


भाषाशात्रकारांनी या चार व इतर मुद्यांचा 
शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून निर्णय द्यावा. काही 
लेखक इतिहासाचा व संस्क्रुतीचा उपयोग या कामी 
करतात पण हे मुद्दे पूरक म्हणून वापरता येतील. 
इतिहास, भाघेची वाढ कशी झाली, त्यात वेगळेपणा 
का आल्य हे सांगेल पण चारशे शतकांमागे दोन्ही 
भाषात साम्य 'होते म्हणून आज त्या दोन्ही एकच 
भाषा आहेत असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, 
संस्कृतीचा प्रश्नही असाच आहे. 
यापुढील पांचवे विधान पुढीलप्रमाणे आहे. 

“ अहिराणी, खानदेशी, वऱ्हाडी, नागपुरी वेगाने 
मराठीमध्ये आत्मविसजन करण्याच्या 
आहेत. 1) 


हे विधान करताना बोली व ग्रांथिक भाषा "याचा 


संबंध लक्षात घेण्यात आला नसावा असे वाटते, ग्रांथिक 
भाषा ही बोलीची प्रतिनिधि असते. बोलीचे विसर्जन 
. केव्हाच होत नसते कारण प्रत्यक्षात व्यवहार बोलीतून 
चालतात, बोली जिवेत असतात -बं त्यांच्यावर ग्रांथिक 

भाषांचा जिवेतपणा अवलंबून असतो. ज्या वेळी ग्रांथिक 
भाषेचा व बोलीचा संत्रेध दुरावतो त्या वेळी ग्रांथिक 
भाषा दुर्बोध बनते व बोली ग्रांथिक स्वरूप घेऊ लाग- 
तात. या भूमिकेवरून विचार केल्यास विसजन हा शब्द 
योग्य वाटत नाही. 

मराठी भाषेच्या बाबतीत सध्या वरील प्रक्रिया 
दिसून येत आहे. प्रादेशिक शेळीतून लिहिली जाणारी 
मराठी पुस्तके सध्या वाढत्या प्रमाणात आहेत. याचा 
स्पष्ट अथ असा की, ग्रांथिक मराठी आज जनतेची 
पुरेशी गरज भागवीत नाही. 

तिसरी गोष्ट अक्ली की, राजकीय कारणासाठी जञञर 
एखादी बोळी विसजेन करण्याचा प्रयत्न झाला. तर 
तो प्रयत्न नेहमीच साध्य होतो असे नाही. कोकणीने 
अशा प्रवत्नाचा अनुभव घेतलेला असल्याचे इतिहास 
सांगतो, पोतुगीजांनी कोकणी नष्ट करण्याचा प्रयोग 
सोळाव्या की सतराव्या दतकात केला होता. 
सहावे विधान- 

“ गोमंतकातील कोकणी बोलणाऱ्या जनतेचे रेक्ष 
णिक प्रगतीचे साधन म्हणून कोकणीचा उपयोग होणार 
नाही, हे एक जबरदस्त व्यावहा रिक सत्य आहे. ” 


३२ 


अनुक्रमणिका 


मार्गावर 


शैक्षणिक प्रगतीचे साधन म्हणजे केवळ उच्च ज्ञान 
मिळविण्याचे साधन असा अर्थ वरील विधानात अभि- 
प्रेत दिसतो, पण त्या अर्थाने सर्वच भारतीय भाषांचा 
उपयोग होत नाही हे एक व्यावहारिक सत्य . आहे. 
पण शिक्षणाचा जर वालमनाशी संत्रधे असेल व जीव- 
नात पगतिश्ील होण्यासाठी .. अंगातील नैसर्गिक 
गुणांची जोपासना व वाढ करण्याचे प्रयत्न म्हणजे 
शिक्षणं असा अथे जर मान्य असेल तर बोलीचे महत्त्व 
लक्षात येईल, व प्राथमिक शिक्षणात बोळीना किती 
महत्व असते हे कोणाही शिक्षकाला विचारल्यास 
कळेल, 

जगातील ज्ञानांची मक्तेदारी कोणत्याही एका 
भाषेला मिळाठेली नाही व मिळू . शकणार नाही 
म्हणून ज्यांना ज्ञान मिळवावयाचे असेल त्यांना 


बहुभाषिक झाल्याशिवाय गत्यंतरच नसते. मातृभाषेचा 


अभिमान बेहुभाषिकत्वाविरुद्ध वाढल्यास ज्ञानाची 
बाढ होणार नाही. 


म्हणून ६ वे विधान हे अनिष्ट मार्गदर्शन करणारे 
आहे असे म्हणावे लागते, 


विधान सातवे--_- 
“: अलोकिक प्रशञावंतांनी अनेक 
(0 2 (५0 ७ 
पूवक निर्मिढेळी भाषाच 
उपयुक्त ठरते. 


शतके परिश्रम- 
शैक्षणिक भाषा म्हणून 


या विधानातील अतिदायोक्तिमुळे मातृभाषेविपर- 
यीचा अभिमान व प्रेमच व्यक्त होते. अद्या विधाना- 
वर खरे पहाता चर्चाच होऊ शकत नाही, कारण येथे 
भावनांचा गध आहे. पण आजच्या मराठी भाषे- 
विषयी माझ मत जर कोणी विचारे तर मी पुढील- 
पमाणे वर्णनं करीन, ज्या प्रज्ञावंतांनी भाषा निर्मिली 
त्यांची परंपरा सुटलेली, इंग्रजीच्या अनुकरणाने ब्रिघेड- 
ठेली, बोलीचा संबध तुटलेली . व शानाच्या दृष्टीने 
अपुरी अक्षी ती भोषा आहे आगि. अशी विनंती 
करीन की भाषाद्यास्रकारांनी या गोष्टीची दलळ घेऊन 
बोलीच्या व ग्रांथिक भाषेच्या संत्रेधावर संशोधन करून 
मराठी भाषेला मराठी माणसाने मिळविलेल्या श्ञान- 


सागराचे स्वरूप द्यावे, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रज्ञाथत आणि 


विधान आठवे 

: गोमंतकीय जनतेचा भावी प्रगतीचा कारक असा 
सामथ्येक्षोत मुंबईशी संलय़ झाला आहे. ? 

१, गोमंतकीय जनतेचा भावी प्रगतीचा सामधथ्ये- 
खोत गोमंतकीयांच्या कतृत्वात आहे. तो कोणत्याही 
भौगोलिक भागादी संलय़ असू शकत नाही. 

२, गोमंतकाची प्रगति मुंबईशी संलय़ असलीच तर 
ती विरोधीभावाने आहे. कारण-- 

( अ ) मुंबईच्या वाढीकडे लक्ष दिल्यामुळे इतर 
बंदरांकडे दुलक्ष होते. 

(ब ) त्यामुळे कोकणी लोकांना स्वतःचे घर सोडून 
निर्वासित व्हावे लागते. 

(क ) मोठ्या शहरांच्या वाढीमुळे माणुसकीची 
खर्ची होते, 

( ड ) मोठ्या शहरातील रहिवाशात अहंगड 
निर्माण होतो ब त्यामुळे इतरांच्या प्रगतीला अडथळा 
निर्माण होतो. म्हणून वरील विधान चुकीचे आहे. 

जर गोमंतकाची प्रगति हवी असेल तर गोव्यातील 
सध्याच्या वस्तुस्थितीचा तज्जांकडून नीट अभ्यास 
व्हावा लागेल, ब त्यानंतर स्थानिक शक्ती संघटित 
करून योजनाबद्ध कार्यक्रम पार पाडावे लागतील. 
घोषवाक्ये व सत्तेच्या राजकारणामुळे प्रगतिपेक्षा भल- 


गोमंतकाचे प्रश्न 


बिधान नववे- 

कोकण महाराष्ट्राचा भाग आहे. गोमंतक कोकणचा 
भाग आहे. म्हणून गोमंतक महाराष्ट्राचा भाग आहे. 

गोमंतक महाराष्ट्राचा भाग म्हणायला माझा विरोध 
नाही. तरीपण वरील संविधान मात्र बरोबर आहे असे 
म्हणता येणार नाही. संविधानाचा मध्यमपद्विषयक 
एक नियम आहे तो असा- ' मध्यमपद हे संविधाना- 
तील दोन्ही वाक्‍यांपैकी कमीतकमी एका वाक्यात व्यास 
(1)18010ए80 ) असले पाहिजे, वरील संविधानात 
ते नाही. कारण पहिल्या वाक्याचा अर्थ ' कोकणचा 
काही भाग महाराष्ट्रात आहे ? असा आहे. संविघाना- 
तील दोष स्पष्ट करण्यासाठी गोमंतकाऐवजी कोकणा- 
तील पण महाराष्ट्रात येऊ न शकणाऱ्या दुसऱ्या एका 
शहराचा उल्लेख करून पाहू. उदा. होनावर, 

कोकण महाराष्ट्राचा भाग आहे. होनावर कोकणचा 
भाग आहे. म्हणून होनावर महाराष्ट्रात आहे 

ही तर्कपणाली तर्कतीर्थानी का मांडली असावी 
याचा अर्थ मात्र मला अजून कळलेला नाही. 

या चर्चेवरून एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येते ती 
ही की, आजचे विचारवंत निरपेक्ष व शास्त्रीय वृत्तीने 
प्रश्नाची उकळ करीत नाहीत; व त्यामुळे जनतेत 
विचारवंतासंत्रंधी अविश्वास निर्माण होत आहे. 


*_ क जोपर्यंत टी. “4 
तेच प्रश्न निर्माण होण्याची दाक्यता असल्यामुळे जोपयत देशातील विचारवंत आपली प्रज्ञा 
त्यापासून दूरच रहाणे इष्ट होईल. ! व्यावहारिक फायद्याच्या विचारापासून अलिसत 
च > ठेवून सत्य शोधनासाठीच तिचा वापर करणार 
ठोवटी एकांच विधानाचा विचार करून हा लेख ! 6 माड आप १ द 
: नाहीतव नि पले विचार मांडण्यास 
आटोपता घ्यावयाचा आहे. तर्कतीर्थानी आपल्या न पपर्यंत दे ह 
चि वुंपंवित !:' कचरतील त देशाच्या प्रगतीची सुरूवात 
भाषणातील भाषाविषयक भाग [ना पुढील | आती के हाती तिर ताही 
संविधान ( 8911081810 ) मांडले आहे. क र 
><<<><<<२*9५*-ा न 


न. भा, ५ 


३२ 


अकळ 
व तुत. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


प्रा, म, दा. साठे 


पाणिनीच्या ' अष्टाध्यायी ? ग्रंथातील आयुवेंदीय उल्लेख* 


पाणिनीचा काळ इ. स, पूर्व सातवे शतक हा बहु- 
तेक विद्वानांनी आता मान्य केला आहे, त्याचा 
€ अष्टाध्यावी * ग्रंथ न्याकरणविषयक असून त्यात चार 
सहस्त सुत्रे आहेत. व्याकरण हा विषय मुख्यत्वेकरून 
असला तरी अनुषंगाने त्यात त्यावेळची सामाजिक, 
आर्थिक, कौटुंबिक, शैक्षणिक वगेरे माहिती बरीच 
उपलब्ध होते, या विषयावर इंग्रजीत अनेक ग्रंथ 
आहेत. त्यामध्ये काश्ीपीठातील डॉ. विद्याशरण अग्र- 
वाल यांचा “* 11७ 88 100७17 ४0 "1112 
(_“ पाणिनीला शात असलेला भारत २) हा ग्रंथ 
आहे. मराठीत प्रस्तुत लेखकाचा “ पार्णिर्नि व पाणि- 
नीय न्याकरणसंप्रदाय ? हा ग्रंथ आहे. त्या ग्रेथात 
प्रस्तुत विषयावरील प्रकरण देण्याचे अनेक कारणांमुळे 
राहून गेठे, तो विषय या ठेखात देत आहे. 
आयुवेंदाचे उल्लेख असळेली पाणिनीची सूत्रे-- 
4 न्युञ्ज: त्र 

( १) सुजन्युन्जी पाण्युपतापयोः । ७ ३1६१ ॥ 
अर्थ- “ भुज? आणि ' न्युब्ज' अशी रूपे हात आणि 

उपताप म्हणजे रोग या अथा निपातनाने होतात. हे 
अथे नसतील तर “ भोग? आणि न्युद्द ' अशी 
होतात, 

यावरून “ न्युन्ज ) नावाचा रोग होता. हा शब्द 
नि उपसर्गपूवक * उन्ज आजवे ? या धातूपासून झाळा 
आहे. याची व्युत्पत्ति 'न्युन्जिता: शोरते अस्मिन्‌ * इ्ति 
* न्यु्जः अशी दिली आहे. हा रोग असा आहे की 
यात रोग्याला पडून रहावे लागते. * उपतापो रोग: ? 


असे व्याख्यान भट्टोजी दौक्षिताने सिद्धान्तकोमुदीत 
केळे आहे. 


रोग आणि स्पद्ठी 

(२) पदरुजविदस्परद्यो घज्‌ । ३।३ १६ || 

अ्थ- पद, रुज, विश आणि स्पृहा या धातूंहून 
घ्‌ ( अ ) प्रत्यय होतो. रुजति इति रोग: । स्परशति 
इति स्पर्श: । रुज्‌ म्हणजे पीडा देणे या 

“ _ *अशध्यावेतेड आरा अष्टाध्यायीतील सूत्रातन ₹ 

उल्लेख कोठे कोठे आले आहे! 
विद्यालंकारकृत ग्रंथ पहावा, माझ्या वरील लेखाला 


धातूपासून होण 


त हे समजवून घ्यावयाचे अ 


“ रोग? शब्द झाला. * स्पृश उपतापे इति वक्तव्यम्‌' 
(बार्तिक ) स्पर्श करतो तो ' स्पर्धा ? ; संसर्गजन्य 
रोगाला “ स्पर्श ? अशी संजा आहे. ( 4 ८०्प!ध्टां- 
०प६ 18888९ ग सुश्वत ) ग्रंथात याला “ ओप- 
सर्गिक ? रोग म्हणतात- ( पहा- ' औपसगिकरोगा श्र 
संक्रामन्ति नरान्नरम्‌  ) 
अतीसार किंबा अतिसार 

(३) स॒ श्थिरि। ३१३1१७ || 

सरते: स्थिरे कतरि घज्‌ स्यात्‌ । सरति कालान्तरमिति 
सार: । ' व्याधिमत्स्यवलेपु चेति वक्तव्यम्‌ ? (वार्तिक). 
अतीसारो व्याधि: | 

अतिउपसर्गपूवेक सुधा तूहून घ्‌ प्रत्यय होऊन 
अतिसार किवा अतीसार असा शब्द तयार होतो 
वे त्याचा अथ एक प्रकारचा व्याधि असा आहे 
ह 

अतिसारयति मठ द्रवीकृत्य ? इंगजीत 1)75९1९17 
किंबा शागशा४ 'उषदाबााष्ट्र ५८ 800] असा 

0 क). .)& इंग्रजी 
अथे ' आपटे संस्कृत- इंग्रजी कोशात ? सांपडतो. 
बातकी आणि अत्तिसारकी 

(४ ) बातातीसाराभ्यां कुकू च । ५१२१२९ ॥ 

चादिनिः । वातकी | अतीसारकी । रोगे चायमि. 

। नेह बातबती गुहा । 

वात आणि अतिसार या शब्दांहून कुक आगम 
होतो व चकार असल्याने इनिप्रत्ययही होतो. मात्र 
हे शब्द रोग? अर्थ असतानाच तयार होतात, 
उदाहरण- अतिसार: यस्य अस्ति सः : अतिसारी 
या ' अतिसारकी ? म्हणजे अतिसार रोगाने 
प्‌ डल्ला असा मनुष्य, (_ ७1९०९१ ७9 ०1 
१111०6 परात ११७९४९५ ) “*साति- 
सारो5तिसारकी > रोग अथ असल्यास- “वबातकी 
( ज्याला बात रोग आहे असा ) ? अमरकोश. नाही 
तर वात ( बारा ) असलेली गुहा याअर्थी ' वातवती' 
उदा असा प्रयोग होईल, अतिसारवान्‌ ( फार बळ 


असलेला ) असा प्रयोग होईल, ]) 
र नाही. होइंढ, “ अतिसारकी 


३४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर पस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पाणिनीच्या “ अष्टाध्यायी ? ग्रंथातील आयुर्वेदीय उल्लेख 


बातिक, पैत्तिक, बहैंष्मिक आणि साज्ञिपातिक- 

(५) तस्य निमित्त संयोगोत्पातो । ५) १३८ || 

: बातपित्तर्छेष्मभ्यः शमनकोपनयोरुपसंख्यानम्‌ * 
( वार्तिक ) “ संनिपाताच्चेति वक्‍्तब्यम्‌ ? ( वार्तिक ) 
वातस्य शमन कोपनं वा वातिकम्‌ । पैत्तिकम्‌ । 
'कैष्मिकम्‌ | सांनिपातिकम्‌ । 

“बात, पित्त, 'केष्मन्‌ आणि संनिपात या शाब्दांहून 
शमन आणि कोपन (शांत करणे अथवा प्रकोप करणे) 
या अर्थी ठञ्‌ (इक) प्रत्यय होतो. वातस्य शमने 
कोपनमू वा ' वातिकम्‌?, तसेच ' पैत्तिकम्‌?, 'छेष्मिकम्‌? 
आणि ' सांनिपातिकमू. ? 
प्रच्छर्दिका, प्रबाहिका, विचर्चिका, शिरोतिः - 

(६ ) रोगाख्यायां ण्बुू बहुलमू । ३।३|१०८ || 

घातोबहुलं ण्बुलू स्यात्‌ प्रत्ययान्तं चेद्रोगस्य संज्ञा । 
धातूहून प्बुठू ( अक ) प्रत्यय होतो जर प्रत्ययान्त 
शब्द रोगांचे नाव असेळ तर, .' छर्द वमने ? पासून 
* प्रच्छर्दिका ? ( ओकणे, ) प्रबाहयति मुहुमुहु: प्रवतय- 
तीति प्रवाहिका ?- ग्रहणी ( 1)18717110९5 ), 
बिचार्चिका ( खरूज- 1६०0, 808७) “ पाम पामा 
विचचिका ? इत्यमरः; “ शिरोर्ति; - डोके दुखणे 
प९७१६०ला ८, 

या ठिकाणी वरील प्रत्यय “ बहुलम्‌ ? म्हटल्याने 
होत नाही, “ शिरो्ति ' हेही रोगाचे नाव आहे. 
कष्टी, किलासी- 

(७) इृन्द्वोपतापगर्ह्यात्‌ प्राणिस्थादिनिः ।५।२| १२८॥ 

इन्द्समास होऊन तयार झालेला सामासिक राब्द 
किंबा उपताप, निंदा व्यक्त करणारा राब्द याहून मत्वर्थी 
इनि प्रत्यय होतो. * 

उपताप म्हणजे रोग. कुष्ट आणि किलास ( महारोग 
ग,९7०७५ ) ही रोगांची नांवे आहेत. हे रोग अस- 
लेला मनुष्य या अर्थी ' इनि? प्रत्यय होतो. कुष्ट 
म्हणजे कोड असलेला मनुष्य ' कुष्टी ; “ किलास ? 
म्हणजे महारोग तो असलेला मनुष्य * किलासी * 
( महारोगी ), 
(८) रोगाश्वापनयने । ५४१४९ ॥ 
__ रोगवाचिनः ष्टयन्ताद्वा तसिश्चिकित्सायाम्‌ । प्रवा- 
हिंकातः कुरु । प्रतीकारमस्याः कुरु इत्यथेः । 

अथै- रोगवाची घष्ठंथन्त शब्दाहून “ चिकित्सा * 
या. अर्थी तसि ( तस्‌ ) प्रत्यय होतो. * चिकित्सा 
शब्द * कित? व्याधिप्रतीकारे या धातूपासून झाला 


अनुक्रमणिका 


आहे, म्हणून “ चिकित्सा > म्हणजे न्याधि टूर करणे, 
: प्रबाहिका ? रोगाचा प्रतीकार कर असा अर्थ आहे. 

: क्षेत्रिय: ? व्याधिः; ' क्षेत्रिय ? विषे यत्‌ परशारीरे 
संक्रमय्य चिकित्स्यते | 
( ९ ) क्षेत्रियच्परक्षेत्रे चिकित्स्य: ।५।॥२॥९२॥ 

“ परक्षेत्र ? शब्दात सप्तम्यन्ताद्‌ घच परशब्दस्य 
लोपश्च ? इति मनोरमा । अन्ये तु ' परक्षेत्रे चिकित्स्यः? 
इत्यथे क्षेत्रियच्‌ इति-निपात्यते । (त. बो. ) 

क्षेत्रियो व्याधिः । शरीरान्तरे चिकित्स्यः । अप्रती- 
कार्ये इत्यथैः | (ति, को. ) 

: परक्षेत्र ? म्हणजे जन्मांतरीचा देह. त्यातून आनु- 
बंरिकतमुळे आलेला म्हणून अप्रतीकार्य म्हणजे प्रती- 
कार होण्यासारखा नसलेला रोग. अशा रोगाला 'क्षित्रिय? 
रोग म्हणतात, परक्षेत्री असलेला या अर्थी ' क्षेत्र* 
शब्दाहून घच्‌ ( इय ) प्रत्यय होतो. ' क्षेत्रिय ? म्हणजे 
: असाध्य रोग? ( प७९1९१1७॥१ फों8९8४९ 0०६ 
८ण1०७]18 ) उदाहरणाथे- ' क्षेत्रिय  कुष्टम्‌; अप्र- 
त्याख्येयो व्याधिरयम्‌ । नामृतस्य निवतते ( बरा 
होण्यासारखा नसणारा, मेल्याशिवाय न निघणारा- ) 
“ क्षात्रिय ? विष म्हणजे दुसऱ्याच्या, शरीरात संक्रमण 
झाल्यानंतरच निघणारे विष; उदा. सर्पाचे विष कोंब- 
डीचे गुंदद्ार शोषून घेते म्हणून “ क्षेत्रिय *, क्रवतूप्रमाणे 
होणारे रोग- ' शांरदिको ? किंबा “ शारदो ? रोगः 
किंबा आतपः । 

(१०) विभाषा रोगातपयोः । ४॥३॥१३॥ 

शरदू शब्दात्‌ ठञ्‌ प्रत्ययो भवति रोगे आतंपे च। 

शरंद्‌ (क्रतु ) शब्दाहून रोग किंवा आतप । उष्णता) 
या अर्था ठञ्‌ ( इक ) प्रत्यय होतो. “ शारदिकं” 
किंबा ' शारदः ? रोगः किंबा आतप: , ' शारदः 
आतपः ? ( 0७०७९7 11९8) 'बैद्यानां शारदी 
माता ! हे वचन सुप्रसिद्धच आहे. शरद्त्र्नूत विषम- 
ज्वर वगेरे होतात, 

अगदंकारः (वैद्य ) 

(११) कारे सत्यागदस्य । ६1३1७० || 

सत्य आणि अगद ही उपपदे असता कृ धातृहून 
अणू प्रत्यय होऊन सुम्‌ आगम. होतो. 

उदाहरण- अगद करोति “ अगदंकारः ? वेद्य 
(७ ]!शंशं० ) रोग जेरे करणारा- 

औषधम्‌ आणि ओषघयः ( वनस्पती ) 

(११) ओषघेरजांतौ । ५१४१३२७ ॥ 


३५ 


नवभारत 


स्वार्थ अणू । औषधं पित्रति । अजातौ किम्‌ । 
ओषधय क्षेत्रे रूढाः । सि, को. 

“ ओषधि ? शब्दाहून “ अण? प्रत्यय जातिवाचक 
नसताना होतो. उदाहरण- “ औषध पितो. परंतु 
“ ओषघि ? हा जातिवाचक शब्द असेल तर जमिनीत 
उगवलेल्या * वनस्पति ! असा अर्थ, 

“ अशस्‌? > मूळव्याध ( 01168 ) 'अशष्न ? > 
सुरण ( मूळव्याध घालविणारी वनस्पति ) ' अशेप्नी 
म्हणजे मछातक- ( बिब्बा ) 

(१२) अर्शआदिभ्योड्च्‌ । ५)२|१२७॥ 

अर्शासि विद्यन्ते अस्य ' अद्दीस: ? | 

“ अरशस्‌ ? ( मूळव्याध ) शब्दाहून मत्वथीं अच्‌ 
प्रत्यय होतो. उदा. “ अशंस ? म्हणजे मूळव्याधीची 
पीडा असलेला मनुष्य. अ्शेष्नर्‌ * सुरण ? वनस्पति. 

“ पामन्‌” किंबा 'पामा' खरूज (8०८5) 'पामन!-< 
खरजेने पीडिलेला 

(१३) लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेल्चः | 
५|२|१००] 

“ पामादिभ्यो नः ? पामनः । 

पामन्‌ किंबा पामा शब्दाहून मत्वर्थी “न? प्रत्यय 
होतो. उदा. “ पामनः ? ( खरूज रोग असलेला, ) 

६ हृद्रोग ? किंवा हृदयरोग ? 

(१४) वा शोकष्यज्रोगेषु । ६॥३।५१ ॥ 

€ हृदय ' शब्दाला शोक, ष्यज़्‌ प्रत्यय किंवा रोग 
शब्द पुढे असता “ हृद्‌ ? आदेश विकल्पाने होतो. उदा, 
ह्ृदयस्य रोगः “ हृद्रोगः ' किंवा * हृदयरोग: ?, 

आयुर्वेदीय उल्लेख असलेल्या सूत्रांपैकी काही वर 
दिळी आहेत. शरीराबयवांचे उल्लेख असलेली सुत्रे. 
खाली देत आहे. 

€ प्रपद ? - पावलाचे पुढले टोक - [णि'९७६॥४ 01 
006 100५, ४७ ०. (16 ४0९, भ्ाप्रपदु प्राप्ोति 
७५|२]८ | 

“जानु? (गुडघा ) प्रसंभ्या जानुनोशुः । ५)४॥१२९ 
पठ (७ 719 ) फासळी- उपसर्गात्‌ स्वाद 
श्रवमप्षु । ६॥२। १७७ || 

उदर, नाभि, कुक्षि, बाहु, उरस्‌ हे शब्द याच 
सूत्रात * स्वाड्ठ'* शब्दाने येतात. 

सक्थि, भक्चि ' बहुत्रीहो सकथ्यक्ष्णो: 


स्वाडमत्‌ षच्‌ । 
५|४॥११३ || 


मूर्धन- दित्रिभ्यां ष मूर्ध्मः । ५४1११५ ॥ 

नाडी तंत्री - नाडीतन्योः स्वाज्ने । ५'४॥१५९ ॥ 

पाद, दन्त , नासिका, हृदय, असूज्‌ (रक्त), यक्कतू, 
शकृतू, आस्य ( मुख ) ' पद्दन्ञोमास्‌ इत्यादि 
६॥१॥६३ | | 

सुख- मुखं स्वाद्रम्‌ । ६।२१ १६७ || 

मन्या - गल्पाश्वशिरः सि. कौ. मानेची मागची 
बाजू (81९ ०! ॥॥९ 1६८) 'संज्ञायां समजनिषद- 
निपतमन ? इत्यादि । ३।३|९९ || 

* स्फिच ? > नितंब 8०५००७, पा], 

स्फिंगपूतवीणा-वगेरे । ६।२ १८७ | 

् अक्षिश्रू २- भुवई (९९७०७ ) 

अचतुरविचतुर - इत्यादि ५।४|७७ ॥ 

याशिबाय दन्त, जिह्ा, ललाट, शीर्ष, अस्थि, 
सक्थि, केश, लोम, केकुटू, नख, त्वच्‌ किंबा त्वचा 
इत्यादि शब्दांचे सूवात उद्ठे़् आहेत, उदा. अन्तंबहि- 
भ्या च लोम्नः | ५४॥११७॥ ' 

अज्भ्‌ नासिकायाः संज्ञायां 
५४११८] 

उद्दिभ्यां काकुदस्य | ५ ४१४८] उत्काकुत्‌ , विका- 
कुंतू; “ काकुदं ? तालु वयसि दन्तस्य दतू । ५)४1१४१| 
द्विदन्‌, चतुर्दन्‌ , घोडन- 

तात्पये शरीरातील अनेक अवयवांची नावे सूत्रात 
सापडतात ती येणेप्रमाणे- अडूगुलि, पाद, प्रपाद 
( एळ ९७६1७ ०! 00९ 100५) ५.२.३८; अष्ठीवत्‌ 
( ८'२'१२ ) ९९-085; जद्धा, जानु, ऊरु किंवा 
उेष्टीव ( ५.४.७७ ), सक्थि (५४.११३) 1.15; 
स्फिग (६.२.१८७ ) मा]७ उदर, नाभि, कुक्षि 
(ए००७ ), वाहु, उरस्‌ , पशु ( २१105 ) ६'१२.१७७; 
स्तन, अंस ( 001181--0018 ); ग्रीवा (०९०६) 
मन्या ॥॥९ एशा) 11 ९ ०६९ 0! ॥6 घश्टा 
अमरो] (३३.९९) ॥८]०, कर्ण, नासिका, 

अक्षिभ्र्व ( ५४.७७ ) 69९७०७४; मुख, ओष्ठ, 

दन्त, जिहा, ललाट, मूर्धा-मस्तक- शीष; अस्थि, 
नाडी-तन्त्री (५४१५९ ) झंग6फ8 9110 
71९8 हृदय, यकृत (६.१.१६३ 
किंवा लोम, नख, ( ६.३.७४ 3; 


नसं चास्थूलात्‌ । 


॥1(९- 
) एएक', केश 
त्वचू, मांस, अरुस्‌ 


(५.४.५१) 1951] 0५1५४; बस्ति (४1३५६ 
अढगुली - अड्गुलेर्दारुणि । ५)४॥११४ || ७18११६, र 
३६ 


न, र. फाटक 


नारायणरावाचा खून की आत्महत्त्या १: २: 


मागील लेखात प, वा. पां. गो. रानडे याचे 
पुस्तक व त्याचा एका साप्ताहिकाने चालविलेला पुरस्कार 
या योगाने १९४५ च्या मार्च महिन्यापर्यंत मुंबईत व 
महाराष्ट्रात कसे वातावरण होते याची माहिती सांगि- 
तली, रानड्यांच्या पुस्तकात जी संदभ ग्रेथांची यादी 
आहे ती पाहूनसुद्धा ग्रंथकाराच्या इतिहासविषयक 
अल्प ज्ञानाची कल्पना करता आली असती, ' परंतु 
हाराष्ट्रांतील तथोक्‍्त इतिहासज्ञ सुमारे सहा महिने- 
पर्यंत मूग गिळून बसळे होते. रानडे इतिहासकार 
किंवा इतिहासाचे संशोधक नव्हेत, असे त्रोळून त्यांची 
उपेक्षा करावी म्हणणारांच्या हे लक्षात येत नव्हते को, 
अवघे १० रुपये वर्गणी भरून रानडे हे अखिल 
भारतीय इतिहासपरिष्रदेचे ( ऑल इंडिया हिस्टरी 
कांग्रेस) सदस्य होऊन तेथे स्वतःला इतिहासाचे 
संशोधक किंवा लेखक म्हणवून दरसाल कुठेना कुठे 
एकत्र जमणारांच्या मांडीशी-मांडी लावून बरोबरीच्या 
नात्याने बसू शकले असते. रानड्यांच्या इंग्रजीचे ज्ञान 
अगदी तुटपंजे असले तरी आपल्या पुस्तकातील 
एखाद्या विचित्र प्रकरणाचे इंग्रजीत भाषांतर करवून 
ते सद्र परिषदेकडे ह्यानी पाठविले असते तर त्याचे 
स्वागत आणि वाचने होऊन रानडे इतिहाससंशोधक 
-लेखकात गणले जाण्याचा संभव होता. मराठेशाहीच्या 
इतिहासाचे ज्ञान भारतीय इतिहासज्ञात किती कच्चे, 
अपुरे किंवा विपर्यस्त असते याचा ताजा पुरावा डॉ. 
ताराचंदाच्या भारतीय स्वातंत्र्यंतिहासाच्या पहिल्या 
खंडात जिज्ञासूंना पहायला सापडेल. रानड्यांच्या 
एखाद्या प्रकरणाचा इंग्रजी तजुंमा नित्रेधरूपाने इतिहास- 
परिषदेकडे गेला असता तर तो मराठेशाहीवर नवा 
प्रकाशा टाकणारा समजून त्याचा स्वीकार केला जाण्याची 
शक्‍यता सहज झिडकारण्यासारखी नव्हती तरी या 
शक्‍यतेकडे रानड्यांची उपेक्षा करावी म्हणणारे लक्ष देत 
नव्हते. रानड्यांनी इतिहासपरिषदेत शिरण्याचे धाडस 
केले नाही यामुळे ही शक्‍यता टळली. आपला पुस्तकाचे 
वैशिष्टय जनतेला पटावे, अशा हेतूने त्यानी पुण्याच्या 
ट्रेनिंग कॉलेजात एक व्याख्यान दिळे. व्याख्यान 
१५-२० मिनिटेच झाले अश्शी माहिती तेव्हा बाहेर 
आली होती. ट्रेनिंग कॅलिजात व्याख्यानाची संधी 


डै १9 


अनुक्रमणिका 


रानड्यांना देण्यामागे जातिभेदाची भूमिका प्रामुख्याने 
होती. रानड्यांच्या लेखणीहून त्यांची वाणी दुर्बळ 
असल्यामुळे त्याचे ब्याख्यान परिणामाच्या दृष्टीने 
सपशेल वाया गेले ब त्यानंतर त्यानी अन्यत्र आपल्या 
पुस्तकाच्या तरफदारीसाठी कुठेही जिभेचा पट्टा चाल- 
विल्यांचे ऐकिवात नाही. तथापि त्यानी द्रव्याच्या 
प्रयोगाने 'ब जातवारीचा फायदा घेऊन जे थोडेफार 
इतिहासज मानता येतील अश्शापैकी पुष्कळांची ठेखणी- 
वाणी आपल्या कह्यात ठेवल्याची उदाहरणे आहेत. 
ती यथाप्रसंग पुढे दाखविण्यात येतील. 

मागे गो. स. सरदेसाई या नावाचे दोन गृहस्थ 
असल्याबद्दल निर्देश केला आहे. त्यातळे रियासतकार 
गो. स. महाराष्ट्राला चांगळे परिचित आहेत. दुसरे 
सरदेसाई हे कोल्हापुराचे रहिवासी, त्यांचा अभिप्राय 
आपल्या पुस्तकास जोडल्याचे पूर्वी उ्लेखिळे आहे. 
गो. स. सरदेसाई दोन भिन्न व्यक्ति असल्याचे भान 
सोडून पुण्यातील एका जिज्ञासूने रियासतकारांना 
८ तो अभिप्राय तुमचा की काय १ ? अशा प्रश्नाचे 
पत्र रियासतकारांना पाठविले. रियासतकारांनीं “ तो 
मी नव्हे.! या रोखाचे पुणेकर जिज्ञासूला उत्तर पाठविळे, 
पुगेकराने त्या उत्तराचा मुख्य भाग म्हणजे * तोमी 
नव्हे? एवढा केसरीत प्रसिद्ध केला. रानड्यांनी ' लहान 
तोंडी मोठा घास ? या म्हणीसारखी एकदोन वाक्ये 
आपल्या उत्तरात घातली होती. 'तो मी नव्हेचा मज- 
कूर पाहताच रानड्यांच्या पुरस्कर्त्या साप्ताहिकात 
मोठ्या विस्ताराची प्रतिकूल टीका छापण्यात आली, 
रियासतकारांजवळ रानड्यांच्या पुस्तकाची गोष्ट काढ- 
ल्यास ते म्हणत की, “त्या पुस्तकात आहे काय ?? 
परंतु अशा अर्थाच्या वाक्याखाली आपली सही करून ते 
जगापुढे ठेवा, असा आग्रह दाखविल्यास “ कुणी चिख- 
लांत दगड फेकून आपल्या अंगावर चिखलाचे शिंतोडे 
उडवून ध्याबे. 'तो मी नव्हे? या संदर्भात केवढे अकांड 
तांडव घडले हे तुम्हांस माहीत आहेना ? मग अमि- 
प्राय लिहून ते अकांडतांडव वाढविण्यात हशील काय?” 
अक्या उत्तराने ते हा विषय उडवून लावीत असत. कधीं 
कधीं ' ऐतिहासिक वस्तुस्थिति अमक्या स्वरूपाची 
होती, असे निर्विवाद निश्चित सांगणे कठिण आहे. 


0. £ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


इतिहासठेखक जसे लिहील तो इतिहात ' असे प्रति- 
पादण्यापर्यंत त्यांची मजळ जात होती. मथिताभे एव- 
ढाच कीं, आपल्या इतिहासतेचा अधिकार उपयोगात 
आणण्याचे रियासतकारांनी रानड्यांच्या पुस्तकासंञंधात 
शेवटपर्यंत टाळले, मात्र नवाकाळमथ्ये रानड्यांच्या 
पुस्तकाविरुद्ध ठेख येऊ लागल्यावर त्यांना कोणी 
मित्राने पहिल्या तीन लेखांची कातणे पाठविली तेव्हा 
त्यांनी ते लेख संपेपर्यंत नवाकाळचे अंक घेण्याचा क्रम 
पाळला होता. एकदोन लेखांतील माहितीबद्दढ लेख- 
काळा धन्यवादाची पत्रेही पाठविली व प्रोत्साहन द्लि. 
तरीसुद्धा रानड्यांच्या पुस्तकानिमित्तच नव्हे एखी 
देखील आयुष्याच्या रावटी शेवटी इतिहास हे त्यात लक्ष 
घालणारांचे कल्पित किंबा समूळ खोटे वाडय़य असे 
रियासतकार केवळ वादासाठी नव्हे तर मनापासून 
गंभीरपणे उद्गार काढीत, प्रशियाचा फ्रेडरिक किंवा 
नेपोलिअन हे इतिहासाबद्दल याप्रमाणे तुच्छता दाख- 
बीत असल्याच्या आख्यायिका आहेत. जवळजवळ 
ज्यांची सारी हयात इतिहासाच्या व्यासंगात गेली त्या 
रियासतकारांनी वरच्यासारखी दृष्टि स्वीकाराबी याचे 
आश्चर्य वाटेल, त्यांचे जीवश्व कंठश्व मित्र जटुनाथ 
सरकार यांच्या ठिकाणी मात्र ऐतिहासिक सत्या विषयी 
साइकता कधीच दिसली नाही. त्यांच्याजवळ एका 
तरुण प्राध्यापकाने रानड्यांच्या पुस्तकाचा निर्देश 
करताच तत्क्षणीच त्यानी ' त्या पुस्तकाचा स्पश्ट नको? 
असे त्या प्राव्यापकास बजावले. 

१९४५ माचच्या उत्तरार्धात नवाकाळ * दैनि- 
कात दर आठवड्याला लेख प्रसिद्ध होऊ लागले, 
रानड्यांचे पुस्तक या देनिकाकडे अभिप्रायारथ 
आल्याला ४।५ महिने लोटळे होते, परंतु लेखकाकडे 
ते १९४५ च्या जानेवारीत आले, जानेबारी फेब्रुवारी- 
हे दोन महिने कॉलेजात काम करणारांना गडबडीचे 
जातात; यामुळे लेख लांबणीवर पडले; परंतु लेखांच्या 
प्रसिद्धीपूर्वी एक ल्हानशी गोष्ट घडली ती सांगण्या- 
जोगी आहे, केसरीचे संपादक कै. दा. वि. ऊफ बाबू- 
राव गोखले हे नवाकाळ कार्यालयांत आलेळे होते व 
त्यानी केसरीसाठी के. ज, स, करंदीकरांनी ठेख लिहून 
ठेबलेळे आहेत, ' ते तुमच्या पूर्वी छापायला सरवात 
होण्याचा संभब आहे? असे बोळून टाकळे, केसरीत 
आपल्या आधी लेख आल्यास अग्रेसरत्वाचा आपला 
मान जातो अशी इंं्या टीकालेखक व नवाकाळचे 


अनुक्रमणिका 


३८ 


संपादक श्री. यशवंत कृष्णाजी ऊर्फ अप्पासाहेब 
खाडिलकर या दोघात उद्भवली, पण पुण्यास केसरी- 


'कार्याल्यात विश्वासू व्यक्तींच्या मार्फत चौकशी केल्या- 


वर करंदीकरांनी लेख लिहिले नसल्याचे निश्चितपणे' 
समजले तेव्हा ही इं्या वाया गेळी, तरी नवाकाळमध्ये 
लेख ठरलेल्या वेळेच्या पूर्वी छापण्याला प्रारंभ झाला हा 
गोखल्यांच्या गप्पागोष्टीचा फायदा नाकबूळ करता 
येणार नाही. 

१९४५ च्या सुमारास नवाकाळचे संस्थापक व 
आद्य संपादक के, कृष्णाजी प्रभाकर ऊर्फ काकासाहेब 
खाडिलकर हे नवाकाळच्या दैनंदिन कारभारात लक्ष 
घालीत नव्हते, परंतु रोज सकाळी ९ वाजता रहात्या 
जागेच्या खालच्या मजल्यावरील कार्यालयात येऊन 
नेसत आणि सगळी वृत्तपत्र चाळीत असत, त्यांच्या 
"जरलाठून रानड्यांच्या पुरस्कर्त्या सासताहिकातील 
बरेच लेख गेलेळे होते, ज्या दिवशी सकाळी संपादक व 
शखक़ * नारायणराबांचा खून की आत्महत्त्या १ * या 


. उस्तकाच्या हजेरीचे लेख छापण्याबद्दल विचारविनिमय 


करीत बसले होते, त्यावेळी काकासाहेब तेथे आले व 
कसले खलबत चालले आहे असा विनोदी प्रश्न त्यानी 
"ला, त्याना ठेखक संपादकाच्या संभाषणाचा हेत 
सांगताच ते गंभीर होऊन * मी पुस्तक वाचलेले नाही 
पण त्याचा सासाहिकातील उदोउदो पाहिला आहे. त्या 
उस्तकाचा मथिताथे सांगा ? असे त्यानी म्हटल्यावर 
रानड्यांच्या पुस्तकाची माहिती त्यांच्या कानी थोडक्यात 


घातली तरी एक तास खर्ची पडला, काकासाहेब हे 


मराठेशाहीच्या इतहासाचे एक चांगल्यापैकी ' जाण- 
खंड, खरे श्ाक्मांच्या ऐति- 


?_ पारसनिसांचा भारतवर्ष ब 
इतिहास संग्रह, पेशवे द्सराची काही पुस्तके यासारख्या 


कित्येक ऐतिहासिक साधनांचा त्यानी एकदा उत्तम 

होता, राष्ट्राच्या उदयास्ताची मीमांसा 
त्यानी त्या विषयाची इंग्रजी पुस्तके वाचून आत्मसात 
केलेली होती, एकदा पेशवे आणि त्यांचे शिंदे-होळकर 
प्रभरती सरदार यासंजंधात बोलत असता । सरदार जोवर 
धन्याच्या तरवारीचे गुलाम असतात तोवर धन्याचा 
उत्कषे चाळू रहातो. धन्याच्या दुबळेपणाने ते 
तरवारीच्या मालकीबर हक्क सांगू लागले की धन्याची 
सद्दी संपते? अशा अर्थाच्या सिद्धान्ताने शिंदे-होळ- 
करांच्या शिरजोरीचा खुलासा केला काकासाहेबांच्या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नारायणरावबाचा खून की आत्महत्त्या ? 


इतिहासमीमांसेचे असे आणखी काही मार्मिक दाखले 
नमूद करता येतील, पण त्यांच्या इतिहासविष्रयक 
ज्ञानाची येथ केवळ तोंडओळख करून द्यावयाची 
असल्यामुळे जास्त खोलात न शिरता रानड्यांच्या 
पुस्तकाची माहिती त्यानी एकाग्रतेने ऐकली व या पुस्त- 
काचा समाचार किती लेख लिहून घेणार असा लेखकाला 
प्रश्न केला, त्याने मूळ पुस्तकाची पाने १४०० च्या इतकी 
आहेत म्हणून १०० पानाला एक याप्रमाणे कमी- 
जास्त लांबीचे चौदा लेख लिहावे, असे मनात 
असल्याचे उत्तर दिले. काकासाहेब्रांना पानांच्या संख्ये- 
वर लेखांची संख्या हे कोष्टक रुचले नाही. त्यांनी हे 
कोष्टक झिडकारले व “ त्या पुस्तकाचा निचरा करण्या- 
साठी जेवढे लिहावेसे वाटेल तेवढे निस्संकोचपणाने 
लिहा. ऐतिहासिक सत्याची ही सेवा आहे, ती 
करताना हात आखडू नका, नवाकाळ लेखांच्या 
संख्येला मर्यादा घालणार नाही, ? काकासाहेबांच्या 
निश्चयाची भाषा किती ठास असे याचे ज्ञान असणा- 
रांना त्यांनी वरील अर्थाच्या वाक्याचा प्रत्येक राब्द 
कसा उच्चारला असेल याची कल्पना करता येईल. 
यानंतर लेखकाचे नाव लेखास जोडावे की नाही 
हा प्रश्न उद्धवला. रानड्यांच्या टीकालेखकाने नवा- 
काळच्या संपादकाचे काम करीत असता कितीतरी 
पुस्तकावर अभिप्रायाचे लहानमोठे लेख लिहिले होते. 
त्याच्या खाली किंबा वर लेखकाचे नाव नसे. अमि- 
प्रायाच्या लेखकाचे नाव छापण्याची प्रथा अलीकडे 
उदयास आलेली आहे. १९४५ मध्ये तिचा मागमूसही 
नव्हता. वृत्तपत्रांतील अभिप्राय हे लेखक कोणीही 
असला तरी ते संपादकीय कक्षेतठे गणले जाऊन 
लेखकाच्या नावाखेरीज छापण्याचा प्रघात होता. 
, नवाकाळ मधील रानड्यांच्या पुस्तकाचा परामदा 
निनावी स्थितीत जगापुढे यावा व त्याच्या लेखकाची 
चौकशी लोकांनी करीत राहावे, ही 'त्या परामर्श 
लेखकाची इच्छा काकासाहेबांना रुचली नाही. “ तुमच्या 
नावाची तुम्हाला लाज वाटते की काय! ' असा 
त्यांचा प्रश्न लेखकापुढे आळा. नावाची लाज कसली ! 
नबाकाळाबाहेर स्वतःचे नाव देऊन कितीतरी वादविषय 
या लेखकाने चोखाळले होते. फक्त नवाकाळचा सभध 
लक्षात घेऊन नावाच्या नकाराची भावना पुनः एकदा 
त्याने काकासाहेबांना समजावून देण्याचा यत्न केला. 
पण काकासाहेबांनी लेखकाचे नाव पाहिजे हे स्वतःचे 


मनोगत कायम ठेवून संपादकास म्हटले की लेखकाचे 
नाव अगदी बारीक टाइपात लेखाच्या खाली छाप. ? 
त्यानंतर वाद संपला आणि पहिल्या लेखाच्या तळाशी 
न. र. फाटक हे नाव आले पुढच्या लेखातून ते नाव 
वर अधिक ठळक टाइपात छापले जाऊ लागले. 

लेख प्रसिद्ध होऊ लागल्यावर त्या लेखाच्या अंका- 
पुरता नवाकाळचा खप थोडासा वाढला, नानाफडणीस 
स्मारक मंडळाचे चिटणीस श्री. सोमण यानी दहाहून 
जास्त अंक विकत घेऊन आपल्या मित्रांना व त्यातला 
एक अंक रानड्यांना घाडण्याचा क्रम ठेवला होता. रान- 
ड्यांनी अंकाची आभारपूर्वक पोच कळविताना लिहिले 
की, ही लेखमाला संपली म्हणजे योग्य वेळी जशास- 
तसे उत्तर देण्यात कसूर होणार नाही. इतिहास 
संश्योधक कै. यरावंतराव गुसते यानी हा लेखक इतिहास- 
क्षेत्रात नाब कमावलेला नाही, इतिहासज्ञ म्हणूनही 
प्रसिद्ध नाही अर्थात त्याच्या लेखाचा व्हावा तेवढा 
लोकांवर परिणाम होईल की नाही अश्शी वानवा 
वाटते, वगेरे भावार्थाचे पत्र सोमणांना पाठविले होते. 
गुप्ते हे रानडेमंडळांतळे असूनही ते रानड्यांचे सगळे 
विचार मान्य करणारांपैकी नव्हते. त्यांच्या पूवजांचा 
पेशवे घराण्याशी निकटचा संब्रंध असल्यामुळे परंपरेने 
त्याच्यापर्नंत पेशव्यांचा अभिमान उंतरला होता. 
पेशव्यांच्या स्त्रियांच्या चारित्याविषयी रानड्यांनी 
इतस्ततः केलेल्या आरोपांस त्यांनी रानड्यांचा तीन 
निषेध केल्याची गोष्ट कालान्तराने त्यांच्याच तोंडून 
ऐकण्यास मिळाली. लेखाचा परिणाम होणार नाही हे 
यशवंतराबांचे भविष्य खरे ठरले नाही. पेशवाईच्या 
अवास्तव अमर्याद निंदेने इतिहासप्रेमी समाजात जी 
अस्वस्थता उसळली होती, तिने नवाकाळमधील 
लेखांच्या स्वागताची प्रत्नत्ती वाढविली, रानड्यांचे 
समग्र पुस्तक बहुधा त्यामुळे क्षोमलेल्यापेकी एकानेही 
बाचळेळे नसेल. क्षोमाचे खरे कारण पुरस्कर्त्या 
सास्ताहिकातील लेख होत. इतिहासभास्कराच्या 
प्रकाशाने लोक तापले नव्हते. सूर्याने तापवि- 
लेळे वाळवंट सूर्याच्या तेजापेक्षा अधिक चटके 
देणारे असते. या अर्थाच्या सुभाषितासारखा हा 
क्षोमाचा प्रकार होता. साप्ताहिकात अनुवादरूपाने 
प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखातून रानड्यांच्या मूळ मजकुरापेक्षां 
जास्त दुष्टपणा असे, लेखांचे मथळे तर इस्से भी 
जादा थाटाचे असत. मथळे पाहून चिडलेल्यांनी 


२९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


कदाचितू त्या खालचे लेखही वाचले नसतील, परंतु 
क्षोभ होता व नवाकाळांतीळ लेख त्याचा पारा 
उतरविण्याला उपयोगी पडले, लेखांचे अंक म. म. 
श्री. दत्तो वामन पोतदार यांच्याकडे पाठविळे जात 
होते. त्यांनी दोन लेखानंतर रानड्यांच्या पुस्तकाला 
निष्कारण महत्व चढेल, अश्या आशयाचे कार्ड पाठवून 
एक प्रकारे त्याबद्दल नापसंती दर्शविली, तरी त्यांनी 
सगळे लेख वाचून क्वचित चूक आढळल्यास ती 
लेखकाच्या निदर्शनास आणण्याचे मित्रकमेव्य बजावले, 

नवाकाळचे लेव सुरू झाल्यावर रानड्यांच्या पुर- 
स्कर्त्या साप्ताहिकातील लेख बंद पडले, नवाकाळच्या 
लेखांना प्रत्युत्तर म्हणूनही काही त्यामध्ये आले नाही. 
फक्त एकदा ज्या बाईला रानड्यांनी आपले ठिखाण 
अपण केळे होते, त्यावरील टीकेच्या अनुरोधाने 
तशा तऱ्हेची टीका पुनः दिसल्यास टीकाकाराची गय 
केली जाणार नाही, अशी धमकी त्या साप्ताहिकाने 
दिली होती. वादविषयाला धरून प्रतिटीका आल्यास 
ती लक्षात घेतली जाईल, व्याक्तिविषयक टीका' मुळीच 
विचारात घेतली जाणार नाही, असे त्या घमकीला 
दोन चार वाक्याचे उत्तर देऊन लेखमाळेचे काम 
चालू राहिले, या लेखांची एक प्रतिक्रिया येथे सांगण्या- 
सारखी आहे. पेशवे कोंकणस्थ, त्यांच्या प्रतिष्ठेचा 
बचाव म्हणजे कोकणस्थ जातीचा बचाव, असे मनात 
येऊन कित्येकांनी अभिनंदनाची पत्रे पाठविली, कित्ये- 
कांनी स्वतःस लेखांनी दिलेल्या आनंदाचे अतिराय 
मडक भाषेत. अभिनेदन केले होते. मुंबईत एक 
चित्पावनाची संस्था आहे; तिच्या चालकांना एकदम 


नवाकाळचा ळेखक चित्पावन असल्याचा साक्षात्कार 
त्या लेखांच्या योगाने घडला व ते लेखकाच्या जाहोर 


सत्काराची योजना विवंचू लागले, सत्काराची भाषा 
त्यानी लेखकाकडे काढली. तेव्हा झालेल्या संवादात 
“तुम्ही चित्पावन आहा ? असे एकजण सुरवातीसच 
बोळून गेला. “मी जन्मसिद्ध चित्पावन आहे. 
माझे चित्पावनत्व इतक्या वर्षानी कळावे हे आश्चै 
आहे. ? पुढे संवादात हा सत्काराचा विषय साफ बार- 
गळला. दुसरीकडे टीकालेखकाने संस्कृतीचे रक्षण केले 
अशी भावना बळावून संस्कृतीच्या अमिमान्यांनी 
सत्काराची कल्पना उच्चारली, हा सत्कार पुण्यास 
साजरा व्हायचा, तेव्हा त्याला संमति देणे, याचा अर्थ 
पुणेकरांची मर्जी संपादण्याकरिता लेख लिहिले, असा ईला 


जाऊन त्या ठेलांचे मोळ खालावण्याची भीती होती. 
वस्तुतः चित्पावनांची इभ्रत सावरणे किंवा संस्क्राति 
राखणे यापैकी कोणताच उद्देश या ळेखामागे नव्हता. 
रानड्यांच्या पुस्तकार्ताल निराधार दुरारोपांच्या खंड- 
नाने त्यांच्या इतिहासज्ञतेचा दंभस्फोट करणे, हा एकच 
त्या लेखांचा उद्देश होता. महाराष्ट्रात १९४५ पूर्वी 
साठपासष्ट वर्षे मराठेशाहीच्या इतिहासाचे संशोधन 
( इतिहासाची साधने गोळा करण्याचे काम) अत्यंत 
स्वार्थत्यागपूर्वक चालू असून त्या संशोधनाची पुण्याई 
केबळ आडमुठेपणाने मातीमोल ठरवू पाहाणारा 
एखादा नाटकी पुढे आल्यास त्याच्या * अरे'ला खड- 
सावून ' कारे ? असे छातीठोकपणे विचारणारा महा- 
राष्ट्रात कोणी दिसू नये, ही खंत यथाशक्ति दूर 
करण्यापलीकडे नवाकाळच्या लेल्लांमागे दुसरा कोण- 
ताच हेतु नव्हता. या हेतूच्या सिद्धीची संधी व प्रेरणा 
नवाकाळने दिली. दुसऱ्या कोणाची प्रेरणा नव्हती, 
रानड्यांच्या पुस्तकाचे पर्रक्षण हे फारसे अवघड 
काम नव्हते, त्यांची संदर्भ ग्रंथांची यादी पाहाताच 
त्यांचे इतिहासज्ञान किती कोते आहे, याची कल्पना 


'करता येत होती. त्यांचे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान गून्याकार, 


असल्याने त्यानी पेशवाईसंबंधाच्या इंग्रजीतील पुस्तकांना 
स्पदच केलेला नव्हता. गॅट डफच्या इतिहासाचे संक्षिप्त 
मराठी भाषान्तर त्यांच्या अवलोकनात होते. पेशवेद्‌्स- 
राचा ' आनंदीबाईची दिनचर्या ! हा एकच खंड संदभ 
सथाच्या यादीत नोंदलेढा आढळतो. इंग्रजी भाषेच्या 
अज्ञानामुळे फॉरेस्ट, मोस्टीन, वगेरे इंग्रजांची पुस्तके 
रानड्यांच्या परिचयाची नसावी यात नवल नाही. 
राघोबा माधवराव यांचा आपसातील बेबनाव, नारायण- 


रावाचे एकंद्र चरित्र व खुनाचा प्रसंग, नाना फडणी- 
साची कामगिरी, सदाशिवराव भाऊंचा तोतया, या 


संबंधात रानड्यांची पुराव्यापेक्षा आपल्या पूवेप्रहावर 
सारी भिस्त असल्यामुळे त्यांच्या पुस्तकात स्वैर मन- 

1 धिंगाणा पाहायला' सापडतो. हासुद्धा एक- 
वेळ क्षम्य ठरता, परंतु पुराब्यादाखल पत्त्यासह जे 
उतारे दिळेठे आहेत त्या उताऱ्यात शब्द बदलण्याचे 
कम गहैणीय समजण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सदाशिव- 
राव भाऊंना माधवराव, नाना फडणीस यांनी तोतया 
ठरावळ, रानड्यांच्या मते तो तोतया नव्हता, नाना 
फडणीस हा दुरुणी स्वार्थी पुरुष होता, असे दाख- 
विण्यासाठी रानड्यांनी आपल्या परीने शिकस्त केलेली 


४० 


2724020272 पडन कर *तथदधत 


-रं्रय्या तथदचना 
-चॅंफबय र 6.  रत्ट्नड् 


नारायणरावाचा खून की आत्महत्त्या ! 


आहे. नाना व गंगाबाई याचा अनेतिक संब्रंध होता, 
याला आधार काय तर भोजनप्रसंगी नारायणराव 
उपस्थित नव्हता, म्हणून नानाला बाळाजी बाजीराव 
पेशव्याने नारायणरावाच्या जागी बसविळे हा. पानि- 
पतच्या रणांगणावरून नाना फडणीस पळून गेला व 
बाळाजीपंत पेशव्यास भेटला. पेशव्याने त्याला बरोबर 
घेऊन बापाच्या वर्षेश्राद्वानिमित्त कायगांव टोक्याकडे 
आपला मोर्चा वळविला, मार्गात नारायणरावाला 
देवी आल्यामुळे बाळाजीची बायको गोपिकाब्राई त्याला 
घेऊन मागे तरऱ्हाणपुरास राहिली .आणि बाळाजी पुढे 
गेला, टोक्यास जेवतेवेळी उजव्या बाजूस माधवरावाचे 
आणि डाव्या त्राजूस नारायणराव असता तर त्याचे, 
मध्ये नानासाहेबाचे, अशी ताटे मांडली होती. नारा- 
- यणरावाच्या पाटावर नाना फडणीसाला वसविले, नारा- 
यणरावाच्या पाटावर बसल्यामुळे नारायणरावाचे सवे 
अधिकार आपल्याला मिळाले, असे समजून गंगाबाईशी 
नानाने नवऱ्याचे नाते जोडले, अशी अचाट कल्पना 
रानड्यांनी खेळविळी आहे. असे अचाट आचरट 
कल्पनांचे मासले आणखी कितीतरी दाखविता 
येंतीलळ, पण त्यात वेळ दवडण्याऐवजी “ नारायण- 
रावाचा खून की आत्महत्या १ या प्रश्नाला आत्म- 
हत्या असे उत्तर ज्या आधारावरून काढले तो आधार 
आपल्या पू्वग्रहाच्या पुण्टयथ रात्रविण्याची रानड्यांची 
तर्‍हा पाहिल्यानेसुद्धा रानड्यांच्या कल्पनेचा विकत 
विहार उत्तमप्रकारे जाणत्यांच्या गळी उतरेल. 
के. बासुदेवशास्त्री खरे यानी प्रसिद्ध केलेल्या 
पटवर्धनी पत्रव्यवहाराच्या पाचव्या खंडातील नं. 
१२६३ च्या पत्रांतील ९-१० वाक्यातून रानडयांनी 
८ आत्महत्येचे ! नाटक स्चळे आहे. नारायणराव दुपा- 
रचे भोजन आटपून आराम करीत असता गाड 
वाड्यात शिरले, दंगा झाला असे कळताच * खाद्ांनी 
हातचा नीमचा घेऊन दादासाहेबांकडे गेले. दादा- 
साहेब नाटकश्याळेत होते तेथच जाऊन गाठले. रूवरू 
बोलले जे 'तुमचे गाडदी वाडयात शिरले. तुम्ही आपला 
जीव संभाळणे ! म्हणून तलवार उपसली. दादासाहेब 
यानी मिठी घालून हात धरिताच काकुळतीस आले. 
६ जीव वाचविणे ? इतक्यात गाडदी यानी पाठलाग 
करून वार केला ते समयी दादांसाहेब यांणी पोटाशी 
घेतले, परंतु गाडदी कहेत न राहता पाय धरून क्चा- 
कच वार केळे, तेथेच मुडदा पडला' नीमचा व 


न, भा, ६ 


अनुक्रमणिका 


तलवार अशी दोन हत्यारे घेऊन नारायणरावाने राघो- 
बास गाठले असे रानड्यांचें म्हणणे आहे. जो 
नीमचा त्यालोच तरवार असा उल्लेख करण्याचा 
संभव रानड्यांना मान्य नाही. राघोवाने मिठी मारून 
नारायणरावाचा हात धरताच त्याच्या हातची तरवार 
गळून पडली, अशी मूळच्या वाक्यात नसलेल्या 
अर्थाची मखलाशी रानड्यांनी केली आहे, कारण त्याना 
स्वतःस ठाऊक असलेला ब्रिनोटाचा डाव राघोबाने 
अमलात आणला असे सुचवायचे होते. हात धरताच 
आपला जीव वाचविण्याकरता नारायणराव विनवणी करू 
लागला, इतक्यात गारद्यांनी नारायणरावावर वार केला, 
त्यावेळी राघोचाने त्याला पोटाशी धरले म्हणून गारद्यांनी 
त्याचे पायं धरून ओढून ( राघोबापासून वेगळे केळे ) 
त्यावर कचाकच वार केले. रानड्यांचे यावर भाष्य असे 
आहे की गार्द्यांना पाहाताच नारायणरावाने स्वतःच्या 
छातीवर हातातल्या नीमच्याने वार करून आत्महत्या 
साधली. राधोबच्या डावामुळे राघोबा पाठीशी व 
नारायणराव त्यापुढे, दोघांची तोंडे गारदी येण्याच्या 
दिशेकडे, वगेरे कल्पना मूळच्या मजकुरात जागा 
नसूनही तसे सुख भोगण्याचा यत्न रानड्यांनी केला 
आहे. पहिल्या व नंतरचे वार गारद्ांचे, असे मूळचा ' 
पत्रकेखक स्पष्ट म्हणतो. आत्महच्येच्या मुडद्यावर गार- 
द्यांनी वार केल्याचे तो सांगत नाही. नारायणरावाचा 
मुडदा पडला तो गारद्यांच्या वारांनी; नारायणरावाने 
स्वतःच्या छातीत नीमचा खुपसल्यामुळे नव्हे. पत्र- 


छेखकाच्या बाबतीत तो कोण व त्याने कुणाला पत्र 


लिहिळे वाचा पत्ता ठागत नाही; अक्षी खरेश्ास्त्र्यांची 
पत्रात्लाळी टीप आहे. परंतु रानड्यांना त्याची 
विचारपूस करावीशी वाटली नाही. त्यांनी मजकूर 
पाहाताच नारायणरावाच्या दोन हातात दोन हत्यारे 
दिसू लागली. राघोबाचा डाव रानड्यांच्या दृष्टी पुढे 
नाचू लागला. नारायणरावाच्या आत्महत्येचा यंरास्वी 
प्रयत्न त्यांनी आकलन केला आणि या लहानश्या 
प्रसंगाकरिता १४०० वर पाने छापून कागद शाई खप- 
विली आणि टाइप व यंत्रे झिजविली., नारायणरावाच्या 
आत्महत्येचा मनोरा किती भुसभुशीत पायाचा 
किंबहुना पायाच नसलेला आहे हे वाचकांच्या ध्यानात 
येईल, रानड्यांना खरोखरीच इतिहासातील सत्ये 
जगापुढे ठेवावयाचे असते तर त्यांनी या एका पत्रा- 


४१ 


मराठीचा विकास 


]ठी विकास 


राज्य मर मर 
संगणकीकृत 


नवभारत 


छऐबजी खेर-संग्रहातील नारायणरावाच्या खुनासंबंधाची 
इतर पत्रे पाहाण्याचे काम टाळले नसते. नारायणरावाचा 
खून झाला याबद्दल मराठी इंग्रजीत वाटेल तेवढा पुरावा 
आहे. खुद रानड्यांनी ज्याचा आघार घेतला ते पत्न- 
सुद्धा खन झाला असेच निदर्शनास आणणारे आहे. 
रानड्यांचे पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यावर नारायणरावाचा 
खून घडल्याच्या आशयाचे राघोबाने इंग्रजांना पाठ- 
विलेळे पत्न डॉ. पवार (हली कोल्हापूर येथील शिवाजी 
विद्यापीठाचे कुलगुरु ) यानी प्रसिद्ध केळे होते. खतः 
राघोबा देखील नारायणरावाचा खून झाल्याची 
इंग्रजांना माहिती देतो. ही माहिती आपण पेशवापदावर 
आलो व यापुढे इंग्रजांनी त्या नात्याने आपल्याशी 
व्यवहार करावा, म्हणून इंग्रजांकडे पाठविष्ठी होती. 
असल्या चुटकेवजा आधारांचा रानड्यांच्या तरफ- 
दारीच्या नगाऱ्यापुढे काय पाड लागणार ? आश्चर्य 
हे की रानड्यांनी खीकारलेळे पत्रच कसे त्यांच्यावर 
उलटणारे आहे, याच्याकडे कुणाही इतिहासज्ञाने 
ष्टिक्षेप केला नाही, कदाचित्‌ खुनाच्या प्रसंगाभोवती 
रानड्यांनी उभे केलेले पेशवाईच्या इतिहासाचे प्रचंड 

अवडंबर इतिहासज्ञांना भेवडावीत असेल, 
रानड्यांच्या टीपा म्हणजे एक मौज आहे, टीपात 
पुस्तकाची नावेही धड नाहीत, पेशव्याची बखर 
लिहिणारे सोहनी, संपादक व प्रकाशक का. ना. साने 
रानड्यांनी सानेकृत पेशव्यांची बखर असे नमूद केलेले 
आहे. माधवराव पेशव्याच्या कारकिदीत पुरंदर किल्या- 
बरीळ कोळ्यांनी बंड केळे, त्याबद्दळ पुरंदरे दप्तरातील 
एक दोन कागदांचा आधार घेऊन कै, रियासतकारांनी 
१९२५ मध्ये पुण्याच्या भारत इतिहास संद्योधक 
मंडळात एक निबंध वाचला. त्या नित्रधाखाली 
, टीपेत पुरंदरे दतर अप्रकाशित * अशी नोंद आहे. 
१ ५२५ मध्ये पुरंदरे दसर अप्रकाशित होते ते १९२९ 
म्‌ध्ये न्य साळ, रानड्यांचे पुस्तक १९४४ साला- 
तळे, तरी १९२५ मधील रियासतकारांची नोंद 
आपल्या पुस्तकाच्या टोपेत जशीच्या तशी । अप्र. 
काशित * शब्दासह नकळून 
वकार प काड कती आहे, पुरंदरे 
ी डच : दाद नसणे, किंबा 
आपण प्रकाशितच नव्हे तर अप्रकाशित दत्तर पाहि- 
ल्याचा डोळ मिरविणे, अशी रानड्यांच्या बब. 
श ञ्याच्या बाबतीत 


४्र 


अनुक्रमणिका 


दोन कारणे संभवतात. त्यातळे दुसेर कारणच जास्त 
सयुक्तिक ठरेल, रानड्यांच्या पुष्कळ प्रमादांची हजेरी 
नवाकाळमधीळ लेळ्यात असल्यामुळे येथे त्याचा 
विस्तार करण्याची गरज नाही. पुस्तकाच्या लढ 
आकाराने व टीपा उतारे वगेरे विद्वत्तेच्या ग्रुंगाराने 
भारावलेल्यांकडे अर्थातच या प्रकाराची दाद नसावी 
अनरून महाराष्ट्रातील इतिहासज्तेचा अंदाज करता 
येईल, 


मराठ्यांच्या इतिहासातील कित्येक पुरुषांविषयी 
ज्या गेरसमजुती ग्रॅटडफच्या इतिहासप्रसिद्धी नंतर 
जन्मास आल्या, त्या सांप्रत प्रकाशांत आलेल्या 
साधनांच्या आधारे खऱ्या 'की खोट्या, खऱ्या असतील 
तर कितपत खऱ्या, नसतील तर किती प्रमाणात 
खोट्या; याप्रमाणे त्या गेरसमजुतींची योग्य छाननी 
अद्यांपे होऊ नये. ही लाजिरवाणी गोष्ट रानड्यांच्या 
पुस्तकाचे परीक्षण करीत असता व्यानात आली, 
रानड्यांच्या पुस्तकात पूर्वीच्या लेखकांचे दोष शिरले 
आहेत. उदा, नारायणराव पेशवा नादान होता, किंवा 
राघोबा शूर होता, आनंदीबाईने ' घ चा मा? केळा, या 
समथुतींचा खडसून विचार करू लागल्यास एकाचा 
नादानपणा, दुसर्‍याचे शोभे व तिसऱ्या व्यक्तीने 
केलेला अक्षरांचा फेरबदल, याविषयी निराळाच प्रकार 
डोळ्यापुढे येतो. नेवाकाळच्या छेखात या समजुतींची 
छाननी करण्यात आलेली आहे. त्या लेखात पेशवा- 
इच्या उत्तराधीतील बर्‍याच रानडेकृूत विपर्यासांचा 
समाचार घेतला गेला आहे. रानड्यांची पराकाष्ठेची 
विकत दृष्टी नानाफडणीसांवर असल्याने त्या दृष्टीचे 
पर्गक्षण नवाकाळच्या ठेखातून जास्त केलेले आहे. 
पथम १९ पुष्यांनी ती लेखमाला संपवावय़ाची होती. 
परु के. ज, स. करंदीकरांनी तो आकडा नापसंत 
केला व २१२ हा आकडा गणपतीला २१ दूर्वा वाहा- 
शातया दाळ्ल्याने हा दुसरा आकडा ळेखकाच्या गळी 
बाधला, आणखी दोन लेख वाढविणे हे काम विदोष 
काठण नव्हते, करंदीकरांच्या सूचनेस अनुसरून २१ 
डल प्रसिद्ध झाले. दोन लेल छापून झाल्यावर के. 
काकासाहेब खाडिलकरानी ह्या लेखांचे पुस्तक व्हावे, 
अशी कल्पना मनावर घेऊन २५० प्रती खाजगी रीतीने 


वाटण्यासाठी छापल्या. फुकट मिळणारे पुस्तक खपा- 
यला कितीसा वेळ लागणार १ 


7-2 आ १ 
-करंगघर चिन? 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


भारत-चीन संघर्ष 
ााययळळा 

इंटर नेशनल पेझंट युनियन या द्वेमासिकात बेला 
बोकर यानी मांडलेले हे विचार येथे थोडक्यात देत 
आहोत, 

भारत-चीन संघर्षांची फलश्रुती काय होईल हे 
आज सांगणे जरी कठीण असले तरी एक गोष्ट मात्र 
निश्चित व ती म्हणजे १९५५ सालचा भारत पुन्हा 
दिसणार नाही. फार काय बांडुंग परिषदेनंतरचा 


आरशियाखंड सुद्धा आता पार बदळून गेळेळा दिसित . 


आहे. 

लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या नंअरच्या राष्ट्राने 
डुसर्‍्या नंबरच्या राष्ट्रावर सद्रास्र हछा केल्यानंतर 
काही महत्त्वाची सत्ये जगापुढे उघड होऊ लागली 
आहेत, 

तटस्थतेचे घोरण पाळण्याचा केवळ दृढ निश्चय 
प्रत्यक्षात तटस्थता पाळण्यास फारसा उपयोगी पडत 
नाही ब बलाढय राष्ट्रांनी ही तटस्थता मान्य केली 
तरी ती टिकविणे अशक्य होते. तटस्थता टिकविण्यास 
पुरेशा लष्करी सामर्थ्याचा पाठिंग्रा लागतो हे पहिले 
सत्य होय, 

भारताच्या पुढाऱ्यांना तटस्थता हा शब्द फारसा 
रुचत नाही, या धोरणास त्यानी-कोणाचीही बाजू न 
घेण्याचे घोरण- ( ॥०ा-छ]ंट्ण]९7. ) हे नाव दिलि 
आहे, सध्याच्या ऐतिहासिक परिस्थितीत राजकीय सत्य 
ओळखल्याचे हा शब्हप्रयोग हे द्योतक नसून शांततेने 
राहण्याच्या स्वाभाविक इच्छेचे ते कल्यनाविलासी चित्र 
आहे, त्याला नैतिक प्रतिठ्ठतेचे वलय आहे. दोन भांड- 
णाऱ्या गटांना आपल्या भांडणाची लाज वाटावी, किंमान- 
पक्षी आपण चुकत आहोत असे तरी वाटावे अशी 
अपेक्षा त्यात आहे. परराष्ट्र धोरणात भारत सरकारची 
भूमिका स्वावलंबी व कोणाचीही बांजू न घेणारी 
अशी कधीच नव्हती. प्रत्यक्षात ती दोघांचीच नव्हे 
तर अनेकांची बाजू घेणारी होती. यांचा परिणाम मात्र 
भारत, मिरराष्ट्रांचे बाबतीत जास्त चिकित्सक व 
किघ्वकवेळा आढ्यतेखोर बनळा, एवढाच झाला, 


अनुक्रमणिका 


सार-संकलळन 


या संघर्षातून निघालले हे दुसरे सत्य म्हणजे भारता- 
सारण्वा प्रचंड देश मित्रराष्ट्रांच्या मदतीखेरीज चीन- 
सारख्या बलाढ्य शत्रूपासून संरक्षण करण्यास असमर्थ 
आहे हे होय. भारताचे औद्योगीकरण होण्यास नुक- 
तीच सुरवात झाली असून आधुनिक युद्धास लागणारी 
गुंतागुंतीची शत्त्रसामुम्री तयार करण्यास त्याला वेळ 
लागेल, 


अनेक भारतीय पुढाऱ्यांचे साम्यवादाबद्दल बरेच 
गैरसमज होते हेही आता सिद्ध झाळे आहे. स्वतः 
अहिंसेचे पाठिराखे असूनसुद्धा आपली सत्ता बळकट 
करण्याकरता लाल चीनने अवलंबिळेला माग त्याना 
चुकीचा वाटला नाही. सर्व आशिआई लोकांच्या एक- 
तेचा पुरस्कार केला म्हणजे लालचीनश्ी आपल्याला 
मत्री टिकविता येईल असे त्याना वाटत होते- 
चीनच्या समाजवादी योजनांचे विशेषतः शेतीबदह- 
लच्या धोरणाचे या पुढाऱ्यांनी स्वागत केळे. कम्युनि- 
झमचे जागतिक ध्येय त्यांना समजळे नाही. अघले- 
मधळे धोरण स्वीकारणाऱ्या राष्ट्रांबद्दल कम्युनिस्ट 
असहिष्णु बनतात हे सत्य पोलादी भिंतीमागीळ 
देशातील सोदाल डेमोक्रेटिक पक्षाचे उदाहरणावरून- 
सद्धा भारतीय पुढारी शिकले नांडीत. आशिआई कम्यु- 
निझमला नाद करण्यास पंचशील असमर्थ ठरले. 


चिनी शेतीसुधारणांबद्दल भारतीय पुढारी व 
शेतकीतज्ञात कुतूहल व प्रेम निर्माण झाले होते. लाळ- 
"चीनने उद्योगधंद्याचे प्रगतीकरिता शेतीची खालपासून 
वरपर्यंत निर्दय गणे पुनरंचना केली. लिडशोश्रोची म्हणतो, 
: ज्ञेतीची पुनरंचना गरिबांची गरित्री नष्ट करण्यापेक्षा 
घेगळ्य़ा कारणास्तव करण्यात येत आहे. खेड्यापाड्या- 
तीळ उत्पादनशक्तीची सरंजामशाही जमीनदारांचे 
तडाख्यातून मुक्तता करून शेतीच उत्पादन नबचीनच्या 
औद्योगीकरणाकरता'वापरणे हाच शेतीच्या पुनरंचनेचा 
खरा हेतु होय :  प्रलक्षात हा प्रयोग फसला व सर्व 
चीनवर दुष्काळाची छाया पसरली व त्यामुळे भारतात 
व इतरत्र चीनच्या या प्रयोगाव्रह्वल विचार होऊ लागला, 


४३ 


"करखगंघर चिज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


चीनचा हा प्रयोग कम्युनिझमळा नवखा नव्हता, 
आपल्या वडील्बंधूवर- रशियावर- मात करण्याची 
चीनची इच्छा होती. चाळीस वषे समाजवादी अर्भ- 
कारणाचे अनिर्त्रेध प्रयोग करून, मोठमोठ्या नद्यांचे 
प्रवाहू बदलून, हजारो एकर पडीक जमिनीची लागवड 
करून, पिके वाढविण्याचे नवेनवे श्ञास्त्रीय प्रयोग करून 
सुद्धा रशियाला हा आपला अन्नधान्याचा प्रश्न समा- 
घानकारकपणे सोडविता आला नाही. अजून हा प्रश्न 
त्यांना सतावत आहे. शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी 
कम्युनिस्ट पक्षाची पुनरचना करण्यापर्यंत त्यानी मजळ 
गाठली, या वर्षी १२२ टक्के खर्च शेतीवर करण्याचे 


त्यांनी ठरविळे आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी केलेल्या * 


खर्चात तीस टक्क्यांनी वाढ केलेली आहे. या खर्चाशी 
तुटुना करता भारताचा शेतीवरील खर्च अगदीच कुलक 
आहे. तिसऱ्या पंचवार्षक योजनेत सरकारी व खाजगी 
मिळून आठ टक्के खर्च शेतीवर होणार आहे. रद्दायात 
शेतीवरील खर्चाचा बराचसा वाटा सामुदायिक शेतीकडून 
उचल्ला जाइल अशी अपेक्षा आहे, यंदा लोण्याची किंमत 
पंचवीस टक्क्यांनी व मांसाची किंमत तीस टक्क्यांनी 
वाढवून देण्यात आलेळी आहे. परंतु यातून किती 
जास्त पैसा व्यक्तिगत सामुदायिक शेतकऱ्यांचे पदरात 
पडणार ! शेती सुधारण्याकरता या पैज्ञाचा उपयोग 
करण्यास शेतकरी तयार होईल काय ! पक्ष व सामु. 
दायिक शेतीच व्यवस्थापक यांची पुनसचना केल्याने 
सर्व प्रश्न सुटतीळ अन्त रशियन सरकारला वाटते काय १ 
पुढील पिके निघाल्याशिवाय या प्रश्नांची उत्तरे 
देणे कठीण आहे, लाळ चीनची अन्नधान्यासंबंधीची 
परिस्थिती याहूनही बिकट आहे, अत्यंत वेगाने करू 
घातलेल्या औद्योगीकरणाचे ते फळ आहे. 

नवीन स्वतंत्र झालेल्या इतर राष्ट्रंप्रमाणे भारतापुढे 
शेतीची सुधारणा ब औद्योगीकरण हे महत्त्वाचे दोन 
प्र्न आहेत. त्यातच चिनी युद्धामुळे निर्माग झाळेला ताण 
भारतीय आर्थिक यन्त्रणेस जाणवल्याखेरीज राहणार 
नाही, बेरेच दिवस चाळू राहणाऱ्या युद्धाच्या संदर्भात 
आपल्या गरजञा किती आहेत याचीही कल्पना बहुतेक 
भारतीयांना आहे असे वाटत नाही, लढाईच्या गरजा 
भांगविताना नियोजनाचे खर्चात किती कपात करावी 
लागेल हे सुद्धा नक्की सांगणे कठीण आहे, परंतु आपल्या 
राष्ट्रीय सामर्थ्यांुळे व बळाढ्य मित्रांच्या पाठिंब्यामुळे 


लढाईबद्दल भारताला आत्मविश्वास वाटणे साहजिकच 
आहे. 
ब्रिजकुमार नेहरू म्हणतात त्याप्रमाणे “ आमचे 
राष्ट्रीयत्व सिद्ध करण्याकरता युद्धाचे अशिदिव्य करावे 
लागणार असले तर त्यालाही आमची तयारी आहे. ? 
परंतु कठिण परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कराव्या 
लागणाऱ्या स्वाथत्यागामुळे राजकीय किंवा सामाजिक 
विचार बंद होता कामा नयेत किंबहुना कठीण परित्थिति- 
मुळेच या विचारांना चालना मिळून आपल्या श्रद्धा” 
स्थानांचा व पूर्वापार चाटत आलेल्या मूल्यांचा फेर" 
विचार होणे आव्यक झाले आहे. दोन बड्या राष्ट्रांचा 
तोळ आपण सांभाळू शकू या कल्पनेचा भ्रमनिरास होऊन 
परिस्थितीचे बास्तववादी विश्हेबण करणे सध्या प्रास 
आहे, हे ओळखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परि- 
स्थितीचे हे आव्हान स्वीकारून भारताने आपली जुनी 
पारंपरिक संस्कृति सोडून नवी यंत्रप्रचान भौतिक 
संस्कृति स्वीकारण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. ही 
संस्कृति रशिया किंवा लाल चीन यांनी अवळेब्रिलेल्या 
मार्गानीच निर्माण करावी को आपल्या सांस्कृतिक 
परंपरेशी जुळणाऱ्या मार्गानी ती उभाराबी हाही मह- 
स्वाचा प्रश्न आहे, यासाठी शिक्षणसंस्थांनी तांत्रिक 
दिक्षण घेतलेले यंत्रवत्‌ काम करणारे कामगार निर्माण 
करावे की शेतकऱ्यांचे जीवनाचा कसोशीने अभ्यास 
करून ते सुधारण्यासाठी नव्या सहकारी पद्धती शोधा- 
व्यात हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 


 ररियातसुद्धा बहुतेक सर्व राष्ट्रांचे ओद्योगीकरणाचा 
बोजा शेतकऱ्यांनी उचळला आहे हे विसरून चालणार 
नाही, औद्योगीकरणामुळे संपत्ती उत्पन्न होईलच 
असेही नाही मग वाटेल ती किंमत देऊन औद्योगी- 
करण झालेच पाहिजे हे म्हणणे योग्य होईल काय १ 
याचा अर्थ औद्योगीकरणाळा कमी लेल्यावे असा नाही, 
परंतु सघन देशावर व दरिद्री राष्ट्रावर औद्योगीकर- 


णाचे परिणाम सारखेच होतात असे नाही एवढेच, 


आधुनिक पद्धतीने, यंत्रांचे सा 
सुधारणा करण्यास कोणाचाही विरोध 
नाही, परंतु सामुद[यिक शेतीबद्दल र 
मध्य युरोपियन राष्ट्रांचा अनुभ 
आहे, भारताचा मुख 


हाय्याने शेतीची 
असणे शक्‍यच 
छे रद्रिया, चीन व 
व विचारात घेगे जरूर 
व पश्न खूप मोठ्या लोकसंख्येस 


-१-1 


अनुक्रमणिका 


ह: - 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सार-संकळन 


पुरेसे अन्न व वस्त्र पुरविण हा आहे. म्हणून शेती व 
उद्योगधंदे या दोहोंचे उद्देश हे निर्माण करणे हाच 
असणे इष्ट आहे. शक्‍य तेथे यंत्र वापरणे योग्य 
असले तरी यंत्र बापरणे शाक्य नसेल तेथे नांगर वापरणे 
जरूर आहे. नांगर, जमीन, पाणी व ब्रियाणे हाती 
असलेला माणूस केव्हाही जीवन निर्माण करू शकतो 
हे विसरून चालणार नाही. 

दि शेतीच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करून सध्याच्या 
नेराइयपूणे बातावरणातून डोके वर काढणे भारतात 
शक्‍य आहे, सध्या प्रत्येक राष्ट्राचे अर्थकारण जागतिक 
अर्थकारणाशी निगडित असते. भारताढा आपली 
आर्थिक परिस्थिती सुधारून मितराष्ट्रांचे साहाय्याने 
संरक्षणाची तयारी करणे शक्‍य आहे. असे वाटते. 
या आणीबाणीचे प्रसंगी. भारतातील तरुण पिढीने 
परिस्थितीचे योग्य आकलन करून देशांचे नेतृत्व 
करण्यास पुढे सरसावण्याची फार गरज आहे 


चीन ब रशिया 


लंडनच्या ' इकॉनेमिस्ट ) साप्ताहिकाच्या १६ माचे 
१९६३ च्या अंकातील एका ळेखाचा हा थोडक्यात 
सारांदा होय, 

रशियन झारंने उघड उघड चढ!ऊ धोरण स्वीकारून 
आझ्नेय सेंबरेरिया घशाखाली घातला होता. परंतु आता 
परिस्थिती बदलली असुन शांततेच्या मार्गाने तो पुन्ह! 
परत मिळविण्याचा चीनचा प्रयतन सुरू झाला आहे 
अतत दिसते. ८ मार्चच्या पीपल्स डेलीने हा प्रभ धसास 
लावण्याचे ठरविळे आहे, आतापयंत हा प्रश्न प्रतयक्ष- 
पणे दोन्ही राष्ट्रांच्या चर्चेचा विषय झाला नाही है 
जरी खरे असले तरी चीनच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे 
सेवेरिया ब मध्य आक्षियाच्या मोकळ्या मैदानावर 
चीनचा डोळा आहे याची कुणकुण रशियाला हग 
लेडी आहे, रशिया व चीन या दोघानी मिळून सेे- 
रियाचा बिकास करावा अशी मागणी अजून आलेली 
नसली तरी उत्तर मँच्युरिया व सिंकियाँग मध्ये 
बाढत्या प्रमाणात सुरू असळेल्या चिनी वसाहती रशि 
याला नेचेन करीत आहेत. मध्य आशिया ब अति 
पूवेकडील रशियन सरहद्द फोजांना शत्रूकडून होणाऱ्या 

सीमोहंघना ? बददळ सावघ राहण्याचा इंधास देण्यात 
आलेला आहे. 


लिऊ-पे-हुआ याने १९६० साली प्रसिद्ध केलेल्या 
आधुनिक चीनचा संक्षिप्त इतिहास ह्या पुस्तकात छाप- 
लेल्या चीनच्या नकाशाने रशियाला आश्चये वाटले अस- 
ल्यास नवळ नाही. इ. स. १८४० ते १९१९ साल्पर्यंत 
निरनिराळ्या साम्राज्यवादी राष्ट्रांनी चीनचे कोणकोणते 
मुळूख काबीज केले आहेत ते त्यात दर्शविळे आहे. त्यात 
आज्निय सैबरेरिया, कझकस्थान, सबंध आझेय आशिया व 
आणखीही बरेचसे प्रदेश दाखविले आहेत, हॉँगकॉग 
ब मेकाव घेण्यासाठी चीनने लष्करी सामथ्यं का. वापरले 
नाही या क्रुश्चव्हच्या कोपरखळीस उत्तर देताना पीपल्स 
डेली म्हणतो की क्युब्रात झालेली आपडी नाचक्की 
« अंजिराच्या पानाआड ? लपविण्याचा हे वक्तव्य. 
म्हणजे एक निलेज्ञ प्रयत्न आहे. ज्याप्रमाणे हाँगकॉग 
व मैकाव साम्राज्यवादी राष्ट्रांनी अयोग्य तहानुसार 
चीनपासून घेतली त्याचप्रमाणे झारने आयगन 
( कट्टणा ) च्या तहाने (१८७८) वे पेकिंगर्‍च्या 
तहान (१८६०) सेब्रेरिया व इटलीच्या तहाने कझक- 
स्थान चीनकडून घेतले, 

रशियन बेचेनीत मर घालण्याकरताच की काय पण 
हे सर्व अयोग्य तह फेरविचाराने, बोलणी करून किंबा 
बेळ प्रसंगी धुडकावून लावून सुद्धा रद्द करण्याची भाषा 
पीपल्स डेलीं बोलत आहे. हे. घोरण फक्त या मुलुखा- 
पुरतेच नसून जिथे जिथि चिनी सीमा अस्पष्ट आहे 
किंवा घोटाळ्यात आहे त्या सवे प्रांतास ते लागू करण्यात 
येईल, रशियन कझकस्थानची सीमा अशीच घोटाळ्यात 
आहे हे चीनी नकाशावरून दिसून येते. एकेकाळी 
चीनने व्होल्गा नदोचे पालाप्यंतेच्या सव रशियन मुल॒- 
खावून खंडणी वसूल केलेली आहे हा पण इतिहास 
आहे, याचं लेखात क्रुशेव्हळा सत्ताप्रेमी भपक राजका- 
रणी म्हटले असून दोन लोकोत्तर पुरुष इतिहासाला 
बळण लावीत आहेत अले त्यास वाटते असेही म्हटले 
आहे. कुश्रेवच्या व झारच्या रशियाला एकाच मालिकेत 
गोवणाऱ्या चिनी पुढाऱ्यांना हे म्हणणे आपल्यावरही 
उलटू शकते याची जाणीव नाही का! एकोणिसाव्या 
शतकात साम्राज्यवादी रशियन राज्यकत्यांनी सैबेरिया 
व इतर प्रेदेश घशाखाली घातळे हा आरोप करीत 
असताना रशिया चीनचा साम्राज्यवादी भूतकाळ 
उकरून काढून त्यांचे तोंडाळा तेच डांत्रर फासू शकत 


नाही का? 


४५ 


अनुक्रमणिका 


नव भारत 


स्वातंञ््यातून प्रौढत्वाकडे 


लंडन टाईम्सच्या दि. ७ मार्च १९६३ च्या 
अंकातील एका लेखाचा हा सारांश : 

गेल्या सोळा वर्षात नव्याने स्वतंत्र झालेल्या प्रत्येक 
राष्ट्राचे, पाश्चिमात्य व कम्युनिस्ट राष्ट्रे आर्नव करीत 
असताना दृष्टीस पडतात. गेल्या महिन्यात टांगानिका 
मध्ये भरलेल्या आफ्रो-आशियन ऐक्य पारिषदेतील 
प्रतिनिधोंना मात्र दोन परस्परविरोधी कम्युनिस्ट गटांचे 
म्हणणे ऐकून ध्यावे लागले, जसजसा अधिक वेळ 
जात आहे तसतशी ही नवस्वतंत्र राष्ट्रे या दोन्ही 
बाजूच्या राष्ट्रांच्या आजंवास न जुमानता बदळत आहेत. 
ब त्यामुळे कम्युनिस्ट गट साहजिकच जेथे कम्युनिझ- 
मळा भावनिक महत्त्व आहे अक्ा नव्या प्रेदशात 
साम्राज्यशाहीविरोधो मतप्रणाळीच्या प्रचाराथ॑ शिर- 
काव करू पहात आहे. यामुळेच आफ्रो-आशियन 
परिषदेला लॅटिन अमेरिकन परिषदेत भाग घेण्यासाठी 
पाचारण करण्यात आले आहे. या दोन्ही परिषदा जर 
एक झाल्या तर पाश्चात्य राष्ट्रांचे दृष्टीने जगातील सर्व 


मागासलेल्या, व कम्युनिस्टांचे दृष्टीने प्रत्यक्ष वा संभाव्य 


क्नांतिकारक राष्ट्रांची एकजूट होईल, 


या राष्ट्रांच्या, या दोन तऱ्हेच्या व्याख्यातून बऱ्याच 
महत्त्वाच्या गोष्टी उघड होतात. नव्याने स्वतंत्र होणाऱ्या 
राष्ट्रांकडे पहाण्याचा पाश्चात्यांचा एक दृष्टीकोण बनत 
चालला आहे व या राष्ट्रांचे दारिद्य हा त्यांचेतील मह- 
तत्वाचा समानधर्म लक्षात घेऊन त्यांचेशी वागावयाचे 
असे त्यानी ठरविले आहे, या राष्ट्रांना आर्थिक मदतीची 
गरज आहे व ती पुरविली म्हणजे शांततेच्या मार्गाने 
ती उत्छांत होतील असा त्यांचा समज आहे. या उलट 
कम्युनिस्टांना हें समज भ्रष्ट किंवा सरंजामशाही वाट- 
तात, त्यांचे दारिद्य हे पिळवणूक करणार्‍या राज्यकर्यांचे 
कमे आहे. व या देशात क्रांति होगे अपरिहार्य आहे, 
क्रांति कोठल्याही प्रकारची चालेळ कारण त्यामुळ ही 
राष्ट्रे कम्युनिस्टांचे कक्षेत येण्यास मदत होईल अशी 
त्यांची भूमिका, 

बांडुंग परिषदेच्या वेळी सुद्धा या दोन विचार- 
प्रणाली अस्तित्वात होत्या, यानंतर झालेले फरक 


मात्र मोठे मजेशीर आहेत. दोन्हीही गटांचे राष्ट्रांना 
आपल्या ग॒हीतकत्यात बदल करावा लागला, क्रांति नेहमी 


४६ 


अनुक्रमणिका 


कम्युनिस्ट घार्जिणीच असते असे मत असूनसुद्धा पाश्चि- 
मात्त्य राष्ट्रांची क्रान्तीची भीती कमी झाली, तर मार्क्स- 
वादावर थोडाफार विश्वास असलेल्या काही राष्ट्रांना तरी 
आर्थिक मदत देण्याकडे कम्युनिस्ट राष्ट्रांचा कल झुकू 
लागला, या प्रयत्नांचे आशिया एवढेच क्षेत्र राहिले 
असते तर संवादी जीवन निर्माण करण्याचा काहीतरी 
मार्ग यातून काढता आला असता, परंतु कम्युनिस्टांना 
साम्राज्यशाही विरोधी भावना एकत्रित व ज्वलंत ठेवा- 
वयाची असल्यामुळे जास्त सुपीक कुरणे शोधण्याची 
त्यांना गरज आहे. १९५५ साली आशियात सुरवात 
करून आफ्रो-आशियन ऐक्य परिषद घडवून आणल्या- 
नंतर तीनच वर्षात त्यानी आफ्रिकेवर लक्ष केन्द्रित 


करण्यास सुरबात केली व आप्रा ते लेटीन अमेरिकेकडे 
मोठ्या आशेने वळले आहेत. 


नवीन स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्राच्या भावनाही एका- 
मागून एक कशा बदलत गेल्या हे पहाणे बोधप्रद 
आहे. आशियातील राष्ट्रांना पहिल्या अवस्थेतून जाव- 
हीच्या राष्ट्रांचा क्रम 
पण त्याचे सारवाच असेल असे वाटते, पहिली भावना 
ट्रांचे बरोबरीचे स्थान 
मानतेवर संयुक्तराष्ट्रू 
शेक्कामोतंच होणे जरूर. 


ने एका गटास कम्युनिस्ट 
वाटते तर दुसऱ्या गटास 
पाखात्य राष्ट्रे जवळची वाटतात ब याचा परिणाम 
तटस्थतेचे घोरण स्वीकारण्यात होतो. 


या अवस्थेतून पुढे गेल्यानंतर मात्र 
खुरी स्वतंत्र व प्रोढ होण्याचे मार्गा 
राष्ट्रीय परिस्थितीचे मूल्यमापन 
करणे बरोबर नसून राष्ट्र म्हणून 
समाजाच्या हिताचे दृष्टीने त्यांचेकडे 
याची जाणीव होण्यास 


ही राष्ट्रे खरी- 
स लागतात, आंतर- 
भावनांचे जोरावर 
एकत्रित येणाऱ्या 
पाहिले पाहिजे 
सुरवात होते, मुख्य प्रधानांच्या 


सार-संकलन 


कम्युनिस्ट किंवा पाश्चिमात्य राष्ट्रातील खर्चिक वाऱ्या 
कमी होऊन त्यांना देशातील कामकाजात जास्त लक्ष 
घालावे लागते, या पुढच्या अवस्थेततुद्धा बरीचशी 
विसंवादि परिस्थिती निर्माण होते. सीमा प्रश्न, अल्प 
कका प्रश्न, साम्राज्यशाही सरकार अस्तित्वात 
पूर्वीचे वाद हे सव डोकी वर काढू लागतात, 
सयाम कंबोडियात ' रोडेओ युद्ध ” सुरू होते, कग्रो- 
डिया दक्षिण व्हिएतनाम संजरंध बिघडतात, मल्ायाचे 
एका बाजूस इंडोनेशियाशी जमत नाही तर दुसरे बाजू 
फिलिपाइन्सशी असलेल्या संबंधात गोंधळ माजतो 
पाकिस्तानचे अफगाणिस्थानाशी. भांडण सुरू होते. 
वी चीन तंट्यास दुसरी अनेक महत्त्वाची कारणे 
सली तरी स्वत्व सापडल्यामुळे राष्ट्रीय हक्क पुन्हा 
प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न हे पण एक महत्त्वाचे 
कारण आहे, 
_ केम्युनिस्ट आता आपले गट घेऊन लॅटीन अमेरि- 
केच्या क्रोडांगगात उतरत आहेत. ज्या प्रदेशातून ते 


आता पुढे सरकत आहेत तो प्रदेश आशियन राष्ट्रां- 
चाच कित्ता गिरवील असे वाटते. पाश्चात्य राष्ट्रे किंवा 
कम्युनिस्ट राष्ट्रे या दोहोपैकी कोणालाही _बिजय मिळ- 
ण्याची आशा नाही. यापुढे कम्युनिस्टांना हव्या तशा 
किंवा लंडन व वादिंग्टन याना भीती वाटते तशा 
प्रकारच्या घटना कधीही होणार नाहीत. या दोन्ही 
सत्तागटांना, परस्परांना मिळणाऱ्या दुसऱ्या अनेक 
फायद्याब्ररोबरच मागासलेल्या राष्ट्रांचे रहाणीचे मान 
वाढविण्यासाठी आर्थिक मदतच करावी लागेल, या 
सर्व राष्ट्रांची आता अशी अवस्था नक्की झालेली 
आहे की ज्या वेळी त्यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध वाऱ्या- 
वर वहाणाऱ्या भावनांवर अवलंबून न रहाता खरे खुरे 
राष्ट्हिताचे संत्रंध रहातील. कम्युनिस्टांना वळण 
लावणे शक्‍य असलेली ब म्हणून पाहिजे असलेली 
सामुदायिक भावना ( १७५३ ९110000 ) साम्राज्य- 
शाही व वांशिकभेद यावर आधारलेल्या भावनांम्रमा 
णगेच नष्ट होऊ लागली आहे हे मात्र नक्की 


--:>>> 
प. या 
न लट ञ-पपपपपपलसॅसशरलशणणीणीणणणणण? 


छि(%२-%२-%१८%२१८७%२०४१८%%-४०४ ०४) नरके 
८ पु 0077072000४3 700000 


॥'प 600949०7१४ [1641२ ॥॥11.» 
[10॥11'), 


॥18.१॥.६00 0६) है.७179॥'5 


र्‌, उ. 50्पा वाच 


& 580175 ७४६8९ 1-0 
४७11911118 8581001 1308१, 


श्री, अरविद्‌ ताटके 
मराठ्यांचा आद्य इतिहासकार - 


कॅप्टन ग्रॅंट डफ 


“ तुम्ही आपल्या ग्रंथाचे नाव बदला बुवा ! नंतर 
आम्ही तो प्रसिद्ध करू. ” 

“ हा मराठ्यांचा इतिहास आहे तेव्हा मराठ्यांचा 
इतिहास हेच नाव मला योग्य वाटते. ” 

“ अहो, पण मराठे कोण १ 7 

“ म्हणून तर मी हा ग्रंथ लिहिला, 

“ पण इथे कुगाला हवी आहे त्यांची माहिती ? 
ग्रंथाला “ मोगलांचा. अस्त ? अगर ' इंग्रजांचा उदय * 
असे काही नाव तुम्ही दिठेत तर ठीक होईल, पण 


* ए हिस्टरो ऑफ दि मराठाज्‌' असे नाव दिलेत 
तर मग ग्रंथ खपणार नाही. ? 


“ छे, छे, नांव बदलण्याची भाषा 
नका. ? 

वरील संवाद मराठ्यांचा इतिहासकार ग्रॅ डफ नि 
त्याचा प्रकाशक* यामधील आहे. आपल्या 
डफने * ए हिस्टरी ऑफ दि मराठाजू ? असे 
परन्तु प्रकाशकाला ते पसंत नव्हते. 

. मराट्यांबद्दळच्या आत्मीयतेमुळे डफने । 
प[8६०'४ ०1 ७0९ 1911989? म्हणूनच आपला 
ग्रंथ प्रसिद्ध केला, व त्यापायी बरीच झीज सोसली, 
. स्मगेळ (स. १७९१), स्कॉट वेअरिंग (स, १८१०) 

वंगेरे इतिहासकारांनी मराठ्यांचे इतिहास लिहिळे 
होते; त्यात मराठ्यांसंबंधी विशेष माहिती नव्हती. 
परन्तु डफ हा' सातारला रोसेडेन्ट होता व सातारचे 
छत्रपति प्रतापसिंह यांचेशी त्याचा घनिष्ट स्नेह होता. 
त्यामुळे ऐतिहासिक कागदपत्रांचे भांडार त्याला 
मिळाले, त्या सामग्रीवर त्याने सुसंगत, साधार व 
संगतवार असा इतिहास लिहिला; म्हणून तो मरा- 
ठ्यांचा आद्य इतिहासकार ठरतो. न 
हा इतिहास प्रसिद्ध करताना डफ 
अडचणी आल्या परंतु तो मुळी 


मुळीच काढू 


ग्रंथाला 
म्हटले, 


च्या मार्गात अनंत 
चे डगमगला नाही. 
१ जोन मरे ( ० शप ४ ) 


शट 


अनुक्रमणिका 


हा इतिहास प्रसिद्ध करून त्याने आम्हावर मह- 
डुपकार करून ठेवले, कारण त्याच्या इतिहासामुळे 
आमच्याकडील थोर संशोधकांचे लक्ष इतिहासाकड 
वळले, आजमितीला बरीच ऐतिहासिक सामग्री 
उपय असूनही मराठ्यांचा समग्र इतिहास लिहि- 
गारा मराठी वीर आढळत नाही. त्या दृष्टीने डफचां 
मयत्न कोतुकास्पद म्हटला पाहिजे मराठ्यांशी झालेल्या 
अल्लेरच्या संग्रामात हा जातीने हजर होता. रावः 
बाजीच्या इतिश्रीचा इतिहास त्याने * चक्षुर्वे सत्यम 
बघितला होता. छत्रपति प्रतापसिंह यांचा तर तो 
परमखेही होता, अशा ग्रॅ॑ डफचे जीवनकार्य फार 
बोधप्रद आहे. 
डफची पूर्वपीठिका 

डफचे संपूण नाव जेग्स कनिंगहूंम ग्रॅट डफ, याचा 
जन्म इंग्ढंडात बॅनफशायर येथे ८ जुळे १७८९ रोजी 
साळा, त्याचे वडील जॉन भट डफ व आई मार्गारेट. 
पट डफचे बालपण बॅनफश्ायर येथे गेळे, स. १७९९ त 
वडील निवतंल्यामुळे तो आईबरोब्रर अँबरडीनला 
गेला, तेथील कॉंठेजांत शिक्षण झाल्यावर तो नोक- 
रीच्या शोधास हागळा, इस्ट इोंडेया कंपनीत 
नोकरी मिळावी अक्षी त्याची इच्छा होती. पण 


योग हुकला तेव्हा उमेदवार म्हणून मुंबईच्या 
लष्करी पढटणीत त्याने प्रवेश मिळविला. स. 


इद मध्य १६ वषांचा डफ मुंबईस आला. 
मसरूड फुटते न फुटते न फुटते तोच डफ हिंदु- 
स्थानात आला, यायला निघाला असताना वाटेत 


तो समुद्रात बुडत होता. परन्तु जलतरणविद्येने त्याला 
वाचावठे, 


अगच्या हुारीमुळे लष्करी पेशात डफ वरच्या 


पाड मधीळ चकमकीत त्याने चांगळी मटुंमकी गाज” 


"कखगघरचिघजसज? 


निव 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


कॅप्टन ग्रॅट डफ 


ल्य त्यावेळी हा जवान, वरिष्ठ अधिक्राऱ्याला 
हणाला, “ भरतपूरच्या मानाने ही लढाई ठुटुपुटीची 
वाटते. तेव्हा अधिकारी म्हणाला, ' गड्या तेथल्या 
भैदुकीच्या गोळ्यांची फेर याहून जत्ररदस्त होती; पण 
येथील फैरी प्राणान्तिक ठरल्या. ' 
थोड्याच अवधीत ग्रँट डफ फार्सी भाष्रेत प्रवीण 
याः ह त्यामुळे पळटणीत त्याला दुभाष्याची जागा 
मिळाली ब॒ पुढे तो कॅप्टन झाला. या सुमारास माडन्ट 
नान सोनम पुण्याचा रेसिडेन्ट होता, ग्ॅटच्या 
गारींची बातमी कळल्यावर त्याने त्याला आपल्याकडे 
क. . वनय डफ त्याचा विश्वासू कार्यकर्ता 
होता. वडकीच्या लढाईत ग्रँट डफ समरांगणावर 
हता, ' रावबाजी * संपुष्टात आणण्यात एल्फिन्स्टनने 
ज्या हिकमती व कारवाया केल्या त्यात त्याला डफचे 
नेस्च साहाय्य झाले! सातार्‍याला रोसेडेन्ट म्हणून 
बत एंल्फिन्स्टनने स. १८१८ त केली, 
त नातू डफचा हस्तक झाला, 
साताऱ्याचा रेसिडेंट 
साताऱ्यास ग्रँट डफ चार 
वळन प्रतापसिंह यांच्याशी त्याचा निकट स्नेह 
कळया इतिहासाच्या कामात सामग्री पुर- 
त प्रतापसिंहाने त्याळा पुष्कळ मदत केली. 
साताऱ्यात डफ अतिशय लोकप्रिय होता. * ग्रँट साहे- 
बाचे नाव सातारा जिल्हातल्या घराघरातून अजूनही 
प अब असेरा. ब. द्‌. ब. पारसनिसांनी म्ह्ट्ले 
द्लि क 3. जि प्रतापसिंहाच्या शिक्षणावर भर 
“आ. त्याने लिहावे-वाचावे म्हणून डफने सर्वतोपरी 
नाण. केले प्रतापसिंहाच्या जीवनात त्याने आमूलाग्र 
गदा पक ' आम्ही बोलिलो की तुम्ही व अलपिस्तन 
> वी क. तुम्हास व अलपिस्तनात जाणतो. बाकी 
७ ती ठाऊक नाही. ४ प्रतापसिंहाच्या 


वर्षे होता. सातारचे 


१, लंडन टाईम्स-डफचा मृत्युठेख- दि० १" १९7 
२, डफचा पगार रु. २००० व भत्ता होता रु. १ 


२. महाजळेश्वर ( इंग्रजी ) पृ. ४०-४१. 
४, सरदेसाई संपादित येरावे दत्तर खं 
५, रियासतकार सरंदेसाईकृत मराठी 
६, जनरल ब्रिग्ज ( स. १७८५-१८५५५ 


वीसांच आत्मचरि ७ 
च्या आत्मचरित्राचा भाषांतरकार, ( स. १८२९०) 


न, भा क 


राज्य मराठी विकास 


ड४रवा, स, १९२४; 
रियासत, उत्तर विभ 


) सातारचा रोसेडे 


४९ 


रोजनिश्ीतला हा उतारा वाचला की उभयतांच्या 
जिव्हाळ्याची कल्पना येते. 

डफने प्रतापसिंहाची व्यवस्था ठेवताना औदार्य 
अन्‌ सोहार्द यांचा सुंदर समन्वय साधला. प्रतापसिंह 
रोजनिशी लिहू लागला, त्याला कारण ग्रॅटचा तगादा, 
अधिकाराचा तोरा बाजूला ठेवून डफ प्रतापसिंहास 
घाकट्या भावाप्रमाणे वागवी. प्रतापसिंहास शिकारीचा 
नाद त्यानेच ढावला. दोघेही बरोबरीने शिकारीस 
जात. या उभयतांच्या संत्रंधाविषयी रियासतकार 
सरंदेसायांनी लिहिळे आहेः “ कारभार व न्याय इन्साफ 
उघडपणे कचेरीत बसून करावा; नियमितपणे वेळच्या- 
वेळी सर्व कामे उरकावी; आदा पाहून खर्चे करावा; 
कोणत्याही स्त्रीने कजे करू नये; रयतेवर करांचा 
ब्रोजा शकय तितका हलका ठेवून त्यांचे सुख दिवसे- 
दिवस वाढेल अशी काळजी घेत जावी; अशा अनेक 
गोष्टी ग्रॅटेने प्रतापसिंहाचे मनावर चांगल्या ठसविल्या. 
शाळा घालून विद्यादानाची सोय केंढी, अदालत; 
पोलिस, तुरुंग, पागा इत्यादि बाबतीत जे उपक्रम 
ग्रॅटने घातळे तेच पुढे प्रतापसिंहाने चालविले. 
इतिहासाचे लेखन 0 

चार बर्गे कामाचा असह्य ताण पडल्यामुळे डफने 
सातारचा कारभार जनरल ब्रिज याच्या स्वाधीन 
केळा आणि स. १८९२ मध्ये तो रजेवर मायदेशी 
स्कॉटळेंडात गेला. स. १८२४ मध्ये त्याची आइ 
निव्तैळी. तोपर्यंत प्रपंचाचा पाश त्याने लावून घेतला 
नवहता, वेळा सर्वे नेळःतो आधल्या हता. ग्रंथाच्या 
कामात घालवू लागला, स. १८२६ त * ए. हिस्टरी 
ऑफ दि मराठाजू? हा आपला ग्रंथ त्याने तीन खंडात 
प्रसिद्ध केला. _ 

इतिहास प्रसिद्ध 
दि. १२मे १८२७ रोजी 


द्ध झाल्यावर वषे दीड वर्षाच्या आत 
ग्रॅंट डफ कंपनीच्या नोकरी- 


१८५८ 
७००, 


बाळाजीपंत नातूचा पगार ठरला रु. ५०९०, 
पृ, रोजनिशी दिनांक ९४-१०- १८१८ 


[ग ३, स. १९२२, ए. ०५९३, 
स्ट (स. १८२२-१८२६ ) नाना फडण- 


आ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


प संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


. नबभारत 


तूनं निवृत्त झाला, अमळ उद्यीगने वयाच्या ३८ व्या 
वर्षीं स. १८२७ मध्ये त्याने लम़ केले. त्याच्या पत्नीचे 
नांव जेनी कॅथरीन, हिच्यापासून त्याला तीन मुले 
झाली. दोन मुलगे व एक मुलगी, आपला ग्रेथ याने 
एल्फिन्स्टनला अर्पण केला व आपल्या थोरल्या मुलाचे 
नावही एल्फिन्स्टन ठेवले. यावरून त्याला एल्फिन्स्टन- 
बद्दढ केवढा आदर वाटत होता ते कळते. डफचा 
मुलगा एल्फिन्स्टन ' हाही पुढे नावारूपाला चढला, 
निवृत्त झाल्यावर डफने आपला उवेरित काळ देती 
करण्यात घालविला, स्कॉटलंडात इडन येथे त्याचे 
बास्तव्य अते, शेतीच्या व्यवसायात त्याला फारशी 
किफायत झाली नाही, 

राजे प्रतापसिंहाशी स्नेह 


ग्रॅंट डफ इंग्लंडात स्थायिक झाला तरी सातारच्या 
प्रतापसिंहाशी त्याचा पत्रव्यवहार चाढू होता. त्याने 


इंग्लंडातून प्रतापसिंहाला अनेक चिजा पाठविल्या. . 


त्याचा हिशेब प्रतापसिंह व्यवस्थित ठेवी. त्याने प्रताप- 
सिंहाला लिहिलेली पत्रे पेशवे दप्तरात आढळतात. 
त्यावरून उभयतांच्या स्नेहाची कल्पना येते. ' आगीचे 
गलबत चाळू जाहाळे म्हणजे बोळावणे, आम्ही 
मुलकास येऊन चार महिने सातारियास रहावे 
अशी इच्छा आहे... .. ते समयी डुकराचे शिका- 
रीस चांगला घोडा घ्यावा ............ जे कोणी 
ण करीत असतील त्यास 
पुसळे म्हणोन कळविले पाहिजे, हे पत्र लिहित 
होतो ते समयी न्यूज पेपरात पाहिले त्यात सपटम्नरपर्यंत 
सातारियात पाऊस नाही त्यामुळे फार वाईट वाट्ते; 
परंतु नंतर पडला असेल असी इच्छा आहे? * असे 
पत्र ग्रँट डफने प्रतापसिंहास लिहिळे आहे. त्यावरून 
ग्रॅटटा इकडची ओढ कशी होती त्याची कल्पना येते, 
डफ-कनिगहम 


स, १८५० मध्ये डफच्या भायकोला आपल्या 
आईकडची बरीच स्थावर इ्स्टेट मिळाली, तेव्हा 
तनन वन्य कसा 0 
१, सर माउंट स्टुअट एल्फिन्स्टन डफ( 


स. १८८१ त हा मद्रासचा गव्हनंर झाल्य, त्य 
आहेत. 


त्या 


२, हे पत्र दि. १-२- 
आढळतो. सरदेसाई संपादित पेद 


6: 


स. १८२९-१९०६) हा पालंमेंट्चा 
1 पदावर तो स. १९०६ पर्यंत होता. 


१८३४ चे असून डफच्या म्‌ळ 
वे दुसर, खंड ४२ वा, स, १९ 


'डफ-कनिंगहँम हे जोडनाव तो लावू लागला. थोड्या 


दिवसांनी त्याच्या बायकोचा चुलता निवर्तला. त्याची 
मिळकतही याच्याकडे आली, त्यामुळे ह्याची अखेरची 
वेषे स्वास्थ्यमय गेली, प्रतापसिंहाची बाजू मांडण्या- 
साठी रंगो बापू इंग्लंडला गेळा होता. सन १८५१४ च्या 
अखेरीस तो इकडे यावयास निघाल्या तेव्हा त्याच्या 
इंग्रज स्नेह्यांनी त्याला चांदीचे तत्रक बक्षीस दिले. 
त्यावर अनेक इंग्रजांच्या सह्या होत्या. ग्रॅंट डफ याचीही 
त्या तककावर सही होती, यानंतर चार वर्षानी 
दि. २३ सप्टेंबर १८५८ रोजी मराठ्यांचा आद्य 


इतिहासकार ग्रँट डफ बयाच्या सत्तराव्या वर्षीं खिस्त- 
वासी झाला, 


दि, १ ऑक्टोबर १८५८ च्या लंडन “ टाईम्स न 
मध्ये आलेल्या मृत्युदेखात त्याच्या थोरवीचे वणन 
ययातथ्य आढळते. अवघी १७-१८ वर्षे हिंदुस्थानात 
घालबिटेल्या ग्रँट डफने मिळेल त्या साधनसामग्रीवरून 
मराठ्यांचा अधिकृत व विस्तृत इतिहास मराठेशाही 
नष्ट झाल्यावर अवघ्या ८ वर्षात तीन खंडांत 


प्रसिद्ध केळा ही लाच्या उद्योगप्रियतेची मोठी 
साक्ष होय, 


इतिहासाच्या कल्पनेचा उगम 
डफच्या लौकिक च 


रित्राची हकिगत येथवर सांगि- 
तळी, आतां त्याच्या 


ऐतिहासिक कामगिरीसंत्रंधी व 
य्रंथाविष्रयी विचार करावयाचा. मराठ्यांचा इतिहास 
लिहिण्याची कल्पना एल्फिन्स्टनने डफच्या मनात भर- 
विली, सातारा येथीळ वास्तव्य, प्रतापसिंहाचा निकट 
स्नेह व एटल्फिन्स्टनने प्रोत्साहन, यामुळे डफला 
मराठ्यांचा इतिहास लिहिणे फार सुकर झाले, बाळाजीपंत 
नातू साचा दुर्यम असल्याने त्याच्याकडून त्याला 
कागदपत्रांची थोडीबहुत मदत झाली. यादिवाय 
काही मराठे सरदारांनी आपली दसरे त्याच्या स्वाधीन 


1 सभासद होता व नंतर 
याने १९ ग्रंथ लिहिले 


इंग्रजी पत्राचा हा मराठी 


तजुमा पेशवे दप्तरात 
२४ पर. ७२-७३, 


कॅप्टन ग्रॅंट डफ 


केली ४२ 
दिप म का मित्र करगळ ोज* याला 
मराठ्यांच्या कलक मयीन लिहिले ते असे: “ ्रॅटने 
असेल, क कध. जमुमा का क क शका तुला लिहिले 
उत्पना नाही क परिचय आहे की नाही त्याचो 
उुळा काही र क आतन का ठक ० 
मिळेळत्याचा ड्‌ 2 फराह कागदपत्रातळी माहिती, वगेरे 
मावा पयोग त्याळा अतिदाय होईल.” यावरून 
टन डफच्या कसा पाठीशी होता व त्याला 


डफहदूल न्य 
च कता वि वाट री 
येते. 1 विश्वास वाटत होता त्याची कल्पना 


कु. नातूची मदत 

वराचशी माहिती सन ही नाहि तता ना. पविही 
डफने त्याचे म गी घारानिशी लिहिली, तेव्हा 
9) ह ुमाचीम्क न्तर करून आपल्यापाशी ठेवले. 
देण्यासाठी ग 1 प्रतापसिंहालाही कागदपत्र डफला 
पेशवे ळ घालीत होता असे दिसते. त्यासंत्रंधी 


ण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणे सोपे नव्हते, परन्तु डफ 


मोठा कार्यकुशळ होता. डुसर्‍्यावर छाप पाडण्याचे 
कसत त्यात चांगळे अवगत होते. आपल्या मिठ्ठास 
वाणीने त्याने प्रतापतिंहात अंकित केल्याने हतेहाताच्वा 
कामगिरीत त्याची मदत डफला झाली. या.दोघांची 


मैत्री इतिहासकार्यास उपकारक ठरली. डफच्या कार्य- 


कुटालतेबद्दळ एल्फिन्स्टनचा अभिप्राय फार मार्मिक 
आहे. त्याने आपला मित्र स्टॅची याला दि, ५-९ 


१८२२ रोजी पत्र लिहिले ते असेः- 

६ हा राजा* इतकी चांगला निघाला याचे श्रेय 
मुख्यत्वे करून तिथचा रेसिडेन्ट कॅप्टन ग्रँट डफ यास 
आहे. हा पूर्वी ग्रिनेडियर पलटणीचा आडजुटंट होता 
आणि आता मराठी सार्वभौम राज्याचा इतिहासकर्ता 
म्हणून प्रसिद्ध आहे. ग्रँट डफचा हा गोख यथातथ्य 
आहे. 
कागदपत्रांची जमबाजमब 


त्रांची जमवाजमव कशी केली 


पशबे 
मतात रि असा :* * नेतर बाळाजीपंत आता डफने कागदपत्रांची प" पलक ब लव्करी 
पून विजय सारे कागद पाहून छाप्यात ते पाहू शा. तो इस्ट इंडिया चीक गे न्न 
राज्ये वगेरे ज्या क सर्वांस महाराजाचा पराक्रम, अधिकारी असल्याने साळा स॑स्यानि हील ब च 
यांटाचे लक्ष ह होईल, या करिता करितात व॒ कडील कागदपत्र पहावयास व्र भ. लो जा 
साहेब कोण्ही महाराजाचे ठिकाणी फार, आसा दुसरा सस्त मुंत्रई येथील का गदपत्रही त्यान न 1. र 

तो वो नाही. ” व फार्सी क्कागदपत्रांचा त्याला फायदा पाठविलेल्या 
पेशवाई डो शीर धामधुमीचा होता. स. १८१८ त॒स्थ ने, सरदारव्ग; पोवुंग जं झोक व योगा 
झाळा. जो द झाल्यावर सवंत्र इंग्रजांचा अमळ जारी कागदपत्रात वगरे सा टि 

नेच रा नातू डफच्या हाताखाली होता. करून घेतला. काही यही काक हरि 
शनिवार बा बक दि० १७-११-१८१७ रोजी लागले, तर कांही याला न होता ब त्यांच्या 
नेक्षवर्तास नक रोबळे, नेतर रावधाजीची रवानगी लोकांशी त्याचा निकट डा होता, होतो. इतर 
ज्या, न या सर्वे घटना डफच्या डोळ्यादेखत रीतिखिाजांच र र बाळी झाचरेली न्या 
अकांकडून राज्य नष्ट झाले असताना स्थानिक वि अधिकारी व एलकि ” हा त्याचा वरि 

गणन. गिंगदेपन मिळवून इतिहास ह्िहि- बरीच मदत झाली, एल्सिन्स्ट वि व 

ड्प्लोः रहा पुण्यास रोरे गि इ्‌ंग्रज मुत्सद्दी याला ' प्रिन्स ऑफ इंडियन 

त. क मोधिटट होता ' स. क > 

"जनिज्रीतील उतारा- 


२, सरदेसाड सेपादित पे 
देसाई संपादित पेये दर, खड ४२ वा? 


१७-७५ 
१८२९ प्र. २५ 
३. गोडत्रोरे 
४ डोलत एल्फिन्स्ट ८ त 
कृत एल्फिन्स्टन चरित्र-पूर्वी 
४, प्रतापसिंह, र 


ध फ्त 


डसद 


>) 
ग्ट र 
२ म्हणत, स, १८१३ मध्ये हा इंग्लडात वारला, 


1» 
सश म उ्न्ट स्‌ ञ व 
व्‌ जा सहित । ते. 490९” 
ही गृहस्थ, ' हिस्टरी ऑफ इंडिया 'चा कर्ता. 


६१३, प. ेडव्टनरेदी, 


५९ 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


नवभारत 


अधिकारी. शिवाय तो त्याचा मित्र व मार्गदर्शंकही होता. 
त्यामुळे इतिहासविषयक विविध सामग्री मिळविण्यास 
त्याला सोपे गळे. 'डफचे वास्तव्य इकडील प्रदे- 
शात बरीच वर्षे असल्याने मराठे लोकांच्या गुणदोषांची 
पारख त्याला चांगळी होती, म्हणून मिळालेल्या 
कागदपत्रांचा कुशलतेने उपयोग करून आपला इति- 
हास त्याने सजविला. 

ग्रेथांचे मुद्रण-प्रकाशन 


अतिशय त्रास-कष्ट सोसून व आपली इतर कामे 
सांभाळून ग्रँट डफने हा इतिहास लिहिला. त्यावेळी 
त्याला डोकेदुखीची व्यया जडलो. ही डोकेदुखी 
सोळा सोळा तास ठिके, परंतु डफ मोठा धीराचा ' इति- 
हास पुरा करण्याची तळमळ त्याला स्वस्थ बसू 
देईना. कपाळ दुखू लागळे की तो कपाळावर थंड 
पाण्याच्या पट्ट्या ' लपेटी व कामास लागे. व्यथेची 
फिक्रीर न करता अहोरात्र जागरण करीत त्याने इति- 
हास पुरा केला. इतिहास तयार झाला, परंतु तो 
छापण्यास कुणीही तयार होईना. एका प्रकाशकाने 
ग्रंथाचे नांव बदलण्याची अट घातली. त्या विषयीचा 
संवाद सुरुवातीला दिला आहे. परंतु नावाबद्दल डफचा 
अभिमान जाज्ज्वल्य होता. अखेरीस * लॉगमन, रीज, 
ऑम, ब्राऊन व ग्रीन कंपनीने ( ओरिएंट लोंगमन्सचे 
पूवज ) हा इतिहास तीन खंडात प्रसिद्ध केला, हा 
व्यवहार डफच्या अंगावर आला, मुद्रणप्रत करण्यास 
त्याला २००० पौंड पडले, ईस्ट इंडिया कंपनीने या 
इतिहासाच्या फक्त ४० प्रती घेतल्या, सुमारे १७०० 
पोंडांची खोट डफला या व्यवहारात आली. मराठ्यांचा 
इतिहास प्रकाशित करण्याचे धाडस कुणीही पतकर- 
ए्यास तयार नसताना * ए हिस्टरी ऑफ दि मराठाजू? 
हेच नाव कायम ठेवून, स्वतः सुमारे २०० 


क शि ०० रुपयांचा 
बोजा अंगावर घेणाऱ्या ग्रँट डफचे कुणीही कोतुक करील 


१, मराठा हिस्टॉरिकल लिटरेचर ( 


२,रा.ब, द. ब, पारसनीसकृत “ म॒ 
२, प्रतापतिंह हा छत्रपति दुसऱ्या श 
छत्रपतिपद मिळाले, रावत्राजीचे इंग्रजांशी 
नतर हा इंग्रजांचे स्वाधीन झाल्यावर 
झाला व नंतर दि, २५-९१ १९ 
व कारनेक व रोसेडेन्ट ओव्हॅन्स यांन 


५२ 


या व्यवहाराचा धसका डफच्या मनावर अखेर 
पयेत असावा असे दिसते. जनरल ब्रिग्जच्या मनात 
नाना फडणवीसांचे चरित्र लिहावयाचे होते. त्यासाठी 
नानांसंबैधी अस्सळ मूळ ९००० पत्रे त्याने मिळवून 
त्याचे भाषान्तरही केळे होते.* ही बातमी डफला 
कळल्यावर स. १८५४ मध्ये त्याने त्रिग्जळा मार्मिक पत्र 
लिहिले ते असे : “ हे पुस्तक प्रकाशित करण्याची व 
ते बाजारात खपविण्याची तूं काय व्यवस्था केली आहेस 
ते कळविशीळ का ? या बाबतीत माझे मत असे 
आहे की माझ्या मराठ्यांच्या इतिहासाच्या वेळी 
मला जॉन मरेने जो सहा दिला तोच तू अमलात 
आणावास. तुझ्या ग्रेथात अलीकडचा इतिहास व इत- 
रही काही मनोरंजक माहिती घाल, ” ज्या डफने 
आपल्या इतिहासाच्या वेळी मरचा सला धुडकावून 
लावला तोच डफ ब्रिग्जला नानांच्या चरित्रात इतर 
सटरफटर मजकूर घुसडण्यास सांगत होता, कारण 


(४ 
त्याला स्वतःला त्याच्या ग्रेथापायी मोठी आथिक 
ठोकर असली होती. 


स. १८२६ मध्ये डफचा इतिहास प्रसिद्ध झाल्या- 
वर त्याचा मित्र व सातारचा रोसेडेन्ट जनरल ब्रिग्ज 
यांने दि. २० ऑगस्ट १८२७ रोजी प्रतापसिंहास या 
इतिहासासंत्रंधी पत्र लिहिले ते असे* : “ त्याच्या इति- 
हासाची प्रत तुम्हाला मिळाली आहे असे वाट्ते. या 
इतिहासाचे तुम्ही मराठीत भाषान्तर करून छापावे. 
मुंबईस शिळाछायावर मुद्रगाची सोय होईल. तुमचा 
मित्र ग्रँट डफ याने हा इतिहास. लिहून युरोपात जशी 
कोति मिळविली तसाच लौकिक तुम्हास आपल्या 
देशात प्राप्त होईल,” प्रतापसिंहास अनुकूल काळ 
लाभता तर त्याने आपल्या स्नेह्याच्या ग्रंथाचे भाषान्तर 
हमखास केले असते अगर करून घेतले असते, पण 
त्याचा शेवट फार शोकदायक झाला. 


इंग्रजी ) ठेखक- द. व, पारसनीस, स. १९०६, प्र, ५ 
सलमानी अमदानीतील मराठे सरदार? स. १९००, पृ. ३ 


हूचा ज्येष्ठ मलगा. (जन्म स. १७९३ ) स, १८०८ त याला 


युद्ध सुरू झाले त्यावेळी हा त्याच्या बरोबर होता. अष्टीच्या लढाई- 
त्यांनी त्याला सात 


यास आणले. स, १८१८ त डफ साताऱ्याचा रोसेडेंट 
रोजी प्रतापसिंहाल 


1 सातारची गादी मिळाली 
ही त्याला अतिशय त्रास दिला. स. १८ ३९म 


» डफनंतर गव्हनर रोट ग्रॅट 
ध्ये कारनेकने त्याला पदच्युत 


कॅप्टन ग्रॅट डफ 


इतिहासाचे मराठी भाषांतर 

तथापि रा. ब. द. ब. पारसानिसांनी स. १९०५ 
मध्ये मुंबईच्या रॉयळ एशियाटिक सोसायटीच्या दात- 
सांवत्सरिक दिनानिमित्त केलेल्या भाषणावरून असे 
दिसते की प्रतापसिंहाने डफच्या इतिहासाचे भाषांतर 
करवून घेतळे होते. पारसनिसांनी भाषणात म्हटले, 
“ डफचा, मराठ्यांचा इतिहास हा ग्रेथ प्रसिद्ध 
झाल्यावर प्रतापसिंहाने त्याचे भाषांतर करवून घेतले. 
हे भाषान्तर मुद्रित झाळे नाही, परंतु त्याची प्रत मी 
आणली असून ती मी या सोसायटीला नजर करीत 
आहे. ” प्रतापसिंहाने करवून घेतलेल्या भाषांतराची 
प्रत मुद्रित स्वर्यात आजतागायत बाहेर का पडली 
नाही याचा विचार इतिहास संशोधकांनी करावा, 


इतिहासाच्या आवृत्त्या 

आता डफचा इतिहास व त्यासंत्रंधी विचारवंतांची 
मते व टीका यासंबंधी लिहिण ओघानेच येते, डफच्या 
: ए हिस्टरी ऑफ दि मराठाजू ' या ग्रंथाच्या आता- 
पश्वैत ६ आवृत्त्या निघाल्या.* सहावी आवृत्ती दोन 
खंडात असून तिचा १ ला खंड ८५८ एष्ठांचा आहे. 
त्यात स. १००० पासून ते स, १७५२ पर्यंत म्हणजे 
बहामनी राज्यापासून ते पेशवा माधवरावाच्या मृत्यू 
परैतची हकिगत त्यात आहे. दुसरा खंड ५०३ 
पृष्ठांचा असून त्यात मराठेशाहीच्या अखेरपर्यंतची 
हकिंगत आहे. या दुसर्‍या खंडात ( आद्ृ० ६ ) प्र, 
४७० वर बाळाजीपंत नातूने केलेल्या मदती- 
बद्दल डफने म्हटल, “ माझ्या खास विनेतीवरून त्याने 
आपल्य़ा काळची माहिती आधारासहित लिहून 


केळे व स. १८४० मध्ये त्याला काशीस ठेवले, 
त्याला यश आले नाही. दि, १४7१०7९८४७ रो 


१९२१. १ ल्या आवृत्तीचा १ ला खंड ५७१ ृष्ठांच 
( विजापूर) कत्ररीचे छायाचित्र आहे. 


३ मूळ लेख नंतर बाळाजीपंताने परत घेतला, 


१९३२, प्र. ४८१, 


स्वर चि चरित्र, स. १९२९ 
श्री, दा. मो. भटकृत खरेशास्त्र्यांचे चरित्र, स. १७२५, 
वे हे बुवांनी भा, इ. सं. मंडळात वाचला हाहि एक योगायोग. 


डफच्या चुकांचे हते हा निनंध शास्त्री 


अनुक्रमणिका 


काढली. नंतर मुम्बईस मुलकी खात्यातल्या प्रि. विल्यम 
रिचड मॉरीस या माझ्या स्नेह्याने त्याचे भाषान्तर 
केले, बाळाजीपंत नातू देशद्रोही म्हणून ठाऊक 
असला तरी त्याने आपल्या इतिहासासाठी ही लहा- 
नशी कामगिरी केली होती. 

डफच्या इतिहासाचे मराठी भाषान्तर केपन साहेज 
व बाबा साने यांनी केळे. स. १८२९ मध्ये ' मरा- 
ख्यांची बखर ? या नावाने तो ग्रंथ मुंबईस प्रसिद्ध 
झाला. याच्याही ६ आवृत्त्या निघाल्या. सहावी 
आवृत्ती स. १९१६त प्रसिद्ध झाली. आमच्याकडील 
संद्योधक कै. वासुदेवशास्त्री खरे याना इतिहासाची 
स्फूर्ति झाली. 
डफचे टीकाकार 

ग्रँट डफच्या इतिहासावर पहिली टीका श्री. नी. 
ज. कीर्तने यानी स. १८६७ मध्ये केळी, या टीकेमुळे 
मराठी इतिहासाकडे सुशिक्षितांचे लक्ष वेधले हा या 
टीकेचा मोठा फायदा, टीका करूनही कौर्तेन्यांनी 
म्हटले, “ या ग्रंथातली क्राही व्यंगे आम्ही दाखविली 
म्हणून त्या ग्रंथाविषयी पूज्यबुद्धि कोणापेक्षाही आमची 
कमी आहे असे कोणी काडीमात्रही समजू नये. या 
ग्रेथकर्त्यास ज्या ज्या अडचणी - आल्या त्याही सवे 
आमच्या लक्षात आहेत. या विषयावर ग्रंथ लिहिण्यास 
प्रथम त्यानीच प्रयत्न केला व कोणत्याही प्रथम प्रय- 
तलाशी ताडून पाहिले असता हा त्यांचा ग्रंथ चांग- 
लाच झाला असेही कदाचित म्हणणे भाग पडेल त्यांनी 
ग्रेथ करून आज बरीच वर्षे झाली असून या विषया- 
वर दुसेर कोणीही ग्रेथ करण्यास धजले नाही ही गोष्टही 


त्याची बाजू मांडण्यासाठी रंगो बापूजी इंग्लंडात गेला. परन्तु 
जी प्रतापसिंह निवतेला, 


१ हे भाषण दि. १९ जानेवारी १९०५ रोजी झाले, 


. , १८२६, २री १८३६, ३ री ९ 
२-पहिली आद्ृत्ती स, १८२६, प आहे. लाच्या सुरुवातीला इब्राहिम आदिलशहाच्या 


८७३, ४ थी १८७८, ५वी १९१२ ब६बी 


सरंदेसाईकृत मराठी रियासत उत्तर विभाग ३, स. 


पू. ९७, पुढे स. १९१५-१६ मध्ये * ग्रँट 


५३ 


0 


मराठीचा विः 
राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


नवभारत 


साहेबाच्या विद्येची साक्ष आहे. परंतु आपल्या टीकेत 
जरा आडवळणाने कीतंन्यांनी डफ साहेबावर कागदपत्रे 
जाळल्याचा आरोप केला आहे, तो पटण्या- 
सारखा नाही. कीतंने यांच्या आरोपाचे खंडन 
रा, ब. द. ब. पारसानेसांनी केळे आहे. ते बाचले 
की कीतेन्यांचा आरोप कपोलकल्पित अगर आधारा- 
शिवाय आहे असे दिसते. कोर्तन्यांच्या या आरोपा- 
वर रा. ब. का. ना. साने यानी म्हटले “ डफ 
साहेबावर कागदपत्र जाळल्याचा जो आरोप 
त्यांनी ( म्हणजे रा, ब. नी. ज. कीतेने ) केला 
तो केवळ गेरसमजाने केला हे डफसाहेब्रांच्या ग्रंथात 
जागोजागी दिलेल्या टीपा पाहिल्या असता सहज 
ध्यानात येईल ?. अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितीत 
मराठ्यांचा इतिहास लिहिण्याची महत्त्वाकांक्षा ज्या 
डफने बोळगळी व ती पुरी केली तो कागदपत्र नष्ट 
करील हे कसे मानावे £ 

स, १९०० मध्ये न्या. मू. रानड्यांनी  राइज 
ऑफ दि मराठा पॉवर ? हा ग्रंथ लिहिला, त्यांत 
डफच्या इतिहासातले दोष'दाखविळे आहेत. डफचे 
दोघ मान्य करूनही आमच्याकडील साने, खरे, पारस- 
नीस प्रभात संशोधकांनी त्याची योग्यता जाणली 
होती. राजवाड्यांसारखे संद्ोधक त्याची हेटाळणी 
करतात. आपल्या * मराठ्यांच्या इतिहासाची 
साधने'च्या पहिल्या खंडात त्यानी डफवर टीकास्त्र 
सोडले आहे. श्री. न. चिं, केळकरांनी डफब्रद्दल 
धन्योद्वार काढले आहेत ते असे- ' ग्रँट डफच्या 
इतिहासास इतर रीतीने कोणी कितीही नावे ठेवो, पण 


त्याचे मराठ्यांविषयीचे ज्ञान कोणाही मराठ्यांच्या 


इंग्रजी राष्ट्राच्या ज्ञानापेक्षा शतपट अधिक खास 
होते. 


र्ट 


व्न्काळळभ>. 


दू ७, 
* कीतंनेकृत टीका- स, १९२६, पृ. १९ 


:0 >. “८. ७ ४० 


रा. ब, ७ की न नेक १-4 
नी, ज. कीर्तनेकृत अट डफकृत मराख्यांचे बखरीवरील टी 


स. १९३५ मध्ये प्रो, द. वा. पोतदार यांनी डफचा 
गोरव केला तो असा-' इंग्रजी अमलाच्या सुरुवातीला 
मराठी इतिहासाळा एक इंग्रज इतिहासकार लाभला. 
त्याचे नाव ग्रँट डफ, कैक वर्षेपर्यंत याचा 4. [त 18५०17 
०1 ७0९ ४४७॥॥७7७६४॥७ हा ग्रंथ इंग्रजच नव्हे तर 
हिंदुस्थानातील नेटिव्ह सुद्धा प्रमाणभूत मानीत. त्यामुळे 
या ग्रंथाची मागणी पुरविण्यासाठी याच्या कित्येक 
आहृत्त्या काढाव्या ढागल्या आहेत...... डफने 
आपल्याकडून मेहनत चांगळी केळी आणि जरी 
त्याचा इतिहास हल्लीच्या मानाला चालण्यासारखा 
नाही, तथापि पहिला प्रयत्न आणि तोही मराग्यांच्या 
प्रतिपक्षातील एका लष्करी माणसाने केलेला म्हणून 
जर त्याकडे पाहिले तर ग्रँट डफचे कोणीही कौतुकच 
करील, खुद्द महाराष्ट्रात देखील बरीच वर्षे ग्रॅट डफचाच 
इतहास प्रमाण मानण्यात येत अस," 

_ डेफंच्या इतिहासात अनेक चुका आढळतात हे 
खर, ' शिवाजी निरक्षर होता ?,'नाना फडणवीस भितरा 
होता ? वगेरे त्याने केलेली विधाने खरी मानता येणार 
नाहीत. परंतु त्याच्या चिकाटीचे, दी्घोद्योगाचे, व 
व्यासंगाचे र कौतुक स्वच्छ मनाने करण्यास हरकत 
कोणती १ लेखन हा नित्याचा व्यवसाय नसता, पोटा- 
"याचा व्यवसाय सांभाळून, एका लष्करी इसमाने, 
मिळालेल्या साधनानिशी आपल्या कुवतीप्रमाणे मरा- 
ठ्यांसारख्या * जित " राष्ट्राचा इतिहास केवळ त्यांच्य़ा 
शमामुळे लिहिला- वादग्रस्त प्रश्न जमेस धरूनही 
अभ्यासपूबक लिहिला व मराठी राज्य ल्याला गेल्या- 
नंतर अवघ्या आठ वर्षांनी तो प्रसिद्ध केला हे त्याचे 
क्ण आम्हास अमान्य करता येणार नाही. ज्या 
साताऱ्याला ग्रँट डफ रेसिडेन्ट होता, त्या सातारच्या 


रा. ब. द, ब, पारसनिसांनी आपल्या ' भारतवर्ष ' 


का, नवी आवृत्ती स. १९२६, 


कॅप्टन ग्रॅट डफ 


मासिकात ग्रॅट डफचा उल्ले करणाऱ्या मराठी-हिंदी कॅप्टन ग्रॅट डफचा जीवनपट 


कविता दिल्या आहेत. त्यावरून तो मराठी मनाशी- ( स. १७८९-१८५८ ) 
मराठी माणसाज्ी - कसा समरस झाला होता ते समजून ८--७-१७८९ जन्म ( उ) 
येते, * भारतवर्षा'तल्या काव्यपंक्ती अद्या-- ७ वडिलांचा मुत्यु 
१७९९ अँत्ररडीन येथे स्थलान्तर 
मराठ १८०५ मोरतात आगमन, 


१८०७ ' कमिशन? मिळाले, 

१८०८ काठेवाड मोहिमेत भाग. 

१८१७ खडकीच्या लढाईत हजर, 
१८-१८२२ साताऱ्यास रेसेडेन्ट, 


ऐसे राया* बोलुन ठेवुनि । 
ग्रांटासि जाय साहेब तो ॥ 
बंदोब्रस्तासि सकळहि राखितसे । 


नीट ग्रँट साहेब तो ॥ शट साताऱ्यास रे 
ं १८२३ स्कॉटळेंडात रजेवर, 
हिंदी १८२४ मातृवियोग. आ | | 
ंट साहेत्र बडो १८२६ 'ए॒ हिस्टरी ऑफ दि मराठाज , प्रसिदध, 
॥६। बन न 
पकवा मची. १८२७ विवाह ( जनी केंध्रीन ) 


सत्र राजनमो मराहूर 

उसे राजा प्रताप चतुर 
मिलाय बात कहत अपनमे 
जेसी बात कहत ग्रांट 

वेसा दिल मो करत साट. 


१२-५-१८२९४७ सेबा निवृत्त. 
१८२९ प्रथमापय, । 
१८५० कनिंगहैंम ? जोडनांव. 
२३-९-१८५८ मृव्ड ( इडन ) 


१ प्रतापसिंह. 


चें >> व 
मिळण्याचे ठिकाण - पाठळाळा मंडळ, वाई. 
[ जि. सातारा ] 


चिटणीतत ; प्राज्ञ 


>>&< जर्दा ऱ्श्र्ह 


५५ 


पुस्तक परिचय -- 


डॉ. शं. दा. पेंडसे गौरवग्रंथ अर्थात सत्यसाहित्य 
-संस्कृती-मंथन संपादक--डें, अ. ना. देशपांडे 
प्रकारक-- डॉ. द. दा. पेंडसे सत्कार समितीतफे 
सुविचार प्रकाशन मंडळ, धनतोली, नागपूर १, म्‌ल्य 
दहा रुपये, 


डॉ. श्री, शे. दा. पेंडसे यांचा जन्म २८ फेब्रुवारी 
१८९७ साली रत्नागेरी जिल्ह्यात लेड या गावी झाला. 
हे संस्कृत व मराठीचे नाणावलेले विद्वान, प्राध्या- 
पक्‌ आणि मराठी-लेखक, यांच्या बयाची ६६ वर्षे 
पूर्ण होत असताना गेल्या जानेवारी महिन्यात नागपूर 
येथे सत्कार समारंभ झाला. 'महाराष्ट्रातील प्रथितयदा 
विद्वानांनी उचित अशी हो शब्दमयी पूजा बांधली 
आहे. 

नवीन संशोधन म्हणून * ज्ञानेश्वरांचा शब्दार्थ- 
विचार ' (प्रा. दा. ल. अडोणी ) ; नागपुरी 
मराठी : भाषाशास्त्रीय अभ्यास * ( प्रा. सुरेश म. 
डोळके ); “ मराठी भाषा आणि गोमंतकी बोली * 
(डॉ, वि. बा. प्रभुदेसाई); 'शांकर अंद्वेत आणि शिवा- 
दवयद्शन? ( डॉ. ग, त्र्यं, देशपांडे ) हे लेख महत्ताचे, 
* मराठी स्त्रीगीतातील भक्तिभाव ? ( प्रा श्री, ना. 
बनहट्टी ) ; ' मराठी संत आणि महानुभाव पंथ ” 
( डॉ. वि. मि. कोलते ) ; “मराठी भाष्रेचे आद्य पढियेते' 
( प्रा. कृ. पां. कुलकणी ) आणि महाराष्ट्रीय संतांचा 
भागवत धर्म ? (म म, बाळशास्त्री हरदास ), “मराठी 
संतांचा मायावाद ? 
जालासे कळस !| 
सांहित्याच्या 


नदेव यांची 
शी कामगिरी कशी आहे 
याचे भक्तिभावाने दर्शन करून देतो. यात गुणदोघांच्या 
तुलनात्मक विवेचनाची अपेक्षा मात्र बाळगू नये, 
सप्रमाण ऐतिहासिक तुलनात्मक संतसाहित्याची समीक्षा 
आवडयक आहे. तरी इतिहाससंशोधक राजवाडे व 
महाराष्ट्र सारस्वतकार भावे यानी प्रवतिळी; प्रा, न, र्‌ 


फाटक यानी विस्तारिली; त्यानंतर तिचा वेग थांबल्या- 
सारखा झाला आहे. आता संतसाहित्याच्या भाषा- 
शास्त्रीय अध्ययनाची कक्षा मात्र बाहू लागली आहे. 
महाराष्ट्रीय संतांचा भागवतधर्म हा बाळ्यास्री हर- 
दासांचा लेख सनातनी रूढ परंपरेचा पुरस्कर्ता असला 
तरी त्यातील संतसाहित्याचे विवेचन व मूल्यमापन 
समतोळ असून वि, का, राजवाडे यांच्या एककल्ली 
वारकरी-विरोधी आणि रामदासांचा अवास्तव अति- 
शयोक्ति-महिमा गाणाऱ्यांना चोख उत्तर देणारा आहे. 
* महाराष्ट्रीय संस्कृतीचे आगळेपण ? या लेल्यातील 
उणीव हरदास यांच्या लेण्लाने भरून निघाली आहे. 


* दास जालासे कळस | हा लेघ संतवाड्म- 
याचे व प्राचीन मराठीचे विद्वान डॉ. शे. गो. तुळपुळे 
यांनी लिहिला आहे. रामदासांचे विभूतिमत्‌ सत्वस्थ 
व उा्जत साहित्य आणि व्यक्तिमत्त्व यांचे उत्कृष्ट व 
मार्मिक समथन तुकारामाशी तुलना करून 'केळे आहे; 
परंतु ऐतिहासिक तत्त्वज्ञानाचे अनुसंधान व संवेदनशील 
रसिकता गमावली गेली आहे, बहिणाबाईंच्या अभंगात 
जी इमारत ' फळा ? आली आहे ती गीता, भागवत 
इत्यादि अतिप्राचीन कालापासून रूढ झालेल्या भागवत 
धर्माची नव्हे, पंढरपूरच्या पुंडलिकाने स्थापळेल्या , 
विटेवर उभारलेल्या भागवतधर्माची ती इमारत आहे. 
पुंडलिक ही त्याची बरीजशक्ति आहे. या दाक्तीच्या 


'परिधात रामदास कधीच फिरकू शकले नाहीत. पंढ- 


रीच्या वाळवंटातील 'भक्तीच्या गजरात रामदासांची 
छळकारी संवादीपणे कधीच निनादली नाही. तेथे ज्ञान- 
देव, नामदेव, एकनाथ व तुकाराम यांच्याच स्वरांची 
लय संवादीपणे आक्रतिसौदर्य धारण करते. अक्ली ही 
ऐतिहासिक तत्ततज्ञानाच्या दृष्टीने विसंगति हा लेख 


वाचत असता तीक्ष्णपणे बोचत राहते, संवेदनशील 
तरल रसिकता तर श्री. 


तुळपुळे यांच्या कर्कश धार्ट्याने 
एकदम विरमते, प्रत्यक्ष स्वत: रामदास या इमारतीच्या 
शिखरावर क्षणभरही विसावणार नाहीत, या मंदिराची 
प्रतिष्ठा कायम राखण्याकरिता हनुमानाच्या तळव व॑ 
तडफदार वेगाने स्चनाकाराच्या हातावर तडाखा 


५६ 


पुस्तक-परामठी 


देऊन उतरतील व त्या इमारतीला साष्टांग प्रणाम 
करून शिवथरच्या घळीकडे पळ काढतील. मात्र 
रामदासांची स्थापना झालेली पाहून संत तुका- 
रामाची ब्रह्मानंदी टाळी लागेल, स्वाला सदेह पोचलेले 
विमान टाकून भूलोकावर उतरून रामदासांच्या पायी 
ब्रह्मबीणा बाहतील व वारकरी संप्रदायाच्या या नव्या 
विजयाब्रद्दळ धन्य धन्य असे उद्‌गार काढून भूलोकी 
सुखे ठेवावे आम्हासी म्हणून विठ्ठलाच्या चरणाशी 

भजन करीत रमतील. 
' ज्ञानेश्वरांचा शब्दार्थविचार? हा श्री. अडोणी 
यांचा लेख शब्दाथभीमांसेच्या दृष्टीने नवे संशोधन 
मांडणारा आहे. शब्दा्थांची मीमांसा करणार्‍या भार- 
तीय प्राचीन दर्शनांचा संदर्भ दाखवून ही मीमांसा 
शैविली आहे. त्यातले असेच संदभ नीट न तपासता 
अनभ्यस्तासारखे मांडले आहेत. ( १ ) भर्तृहरीची 
वाक्‍यपदीय या ग्रंथातील विचारसरणी नीटपणे लक्षात 
न घेता सिद्धान्तविरोधी अभिप्राय सांगितले आहेत. 
उदा० भतृहरी यानी * शब्दतत्त्व हा ज्याचा आवि- 
ष्कार मानला त्या ब्रह्मतत्वाच्या संत्रेधाने संकेतपद्‌ 
योजिले आहे.? ( ए. ५१ ) भर्तृहरीच्या मते ब्रह्मतत्त्व 
हेच शब्दतंत्त्व होय; ब्रह्मतत्त्वाचा शब्दततत्व हा आवि- 
व्कार नव्हे. '' दाहीनिक पद्धतीप्रमाणे बीजभूत बाकू 
तत्त्वावर ब्रह्ममाब आरोपित होऊन दाब्दत्रह्म आविष्कृत 
झाले, ” ( प्र. ५८) या विधानाच्या पुष्टय्थ भतत- 
हरीचे वाक्‍यपदीयातीळ पहिले वाक्‍्य- अनादि निघनं 
ब्रह्म शब्दतत्त्व? हे उद्‌धृत केळे आहे. शाब्दतत्त्वावर 
ब्रह्ममावाचा आरोप होतो असे भतृहरीस मुळीच मान्य 
नाही. हेच या वचनावरून सिद्ध होते. शब्दतत्त्वच 
ब्रह्म होय, असे भर्तुहरीचे मत आहे. (२) पातंजल 
महाभाष्यातील वाक्याचा अत्यंत चुकीचा अर्थ श्री. 
अडोणी यांनी सांगितला आहे. “ सिद्धे शब्दा थसम्जन्थे, 
नित्यो ह्यथवतामर्येरमिसम्त्रन्धः | ' या वचनात अर्थाचे 
नित्यत्ब सांगितले आहे. प्रत्येक शब्द अर्थयुक्त असतो 
पर्वताचे लिया (व णेके त तो शवतात अर्थाचे 
नियत्ब मुळीच सांगितले नाही तर शब्द ब अथे यांचा 
अमिसंत्रंध नित्य असतो एवढेच म्हटले आहे. (२) 
« ाब्द व॑ अर्थ यांचा प्रतयक्ष संत्रे नसतो ' गाब्दार्था- 
वैशेषिक सूत्र म्हणते ते या अर्थाने," 


वसम्जद्धी ' असे म्हणते ₹ > 
(प्र. ६४) हे वैशेषिक सूत पूर्वपक्षातठे आहे. शब्द 


न, भा. ८ 


व अर्थ यांचा काहीही संनंध नसतो. म्हणजे संयोग 
किंवा समवाय पैकी कोणताही संत्रंध नसतो असें 
पूर्वपक्षी म्हणतो. * सामयिकः शन्दादर्थप्रत्ययः ( ७, २. 
२० ) हे सिद्धान्त सूत आहे. शब्द आणि अथ यांचा 
संबध म्हणजे समय किंबा संकेत होय; त्याउळे अथे- 
प्रत्यय होतो, असा या सूत्राचा अभिप्राय आहे. 
प्राचीन दरीनांची प्रत्येकाची दाब्दा थसंबंधमीमांखा 
अत्यंत भिन्न आहे; म्हणजे पूवमीमांसक, वैय्याकरण 
किंवा नैयायिक यांच्या शब्दा्थमीमांसा अगदी सिन्न 
आहेत. पूर्वमीमांसक हे शब्द, अर्थ व' त्यांचा संब्रंध 
स्वाभाविक ब नित्य मानतात; स्फोटवादी ' मतुहरी- 
सारखे वैयाकरण विवर्तरूप संबंध मानतात; -नैयायिकं 
संकेतरूप संत्रंध मानतात. या सर्व मतांची गलत श्र. 
अडोणी यांनी केली आहे. दार्शनिकांचे यासंबंधातले 
मतभेद मूलगामी आहेत.हे लक्षात घेतलेले नाही. 
ज्ञानदेवांची शब्दार्थमीमांसा भावा थंदी पिकेपुस्ती'च 
श्री. अडोणी यांनी तपासली आहे. अनुभवामृतातः 
यासंत्रंधी अधिक मूलगामी विवेचन आहे. भावाथे- 
दीपिकेतील उतरलेल्या संदर्भांचे विवेचन करण्यातही 
गफलत झालेली दिसते. “ नाम वस्तु भिन्न ” असे 
ज्ञानदेवांचे मत ज्या ओवीतून काढले आहे त्या ओवीत 
नाम व अर्थ यांचा अभेद आहे असे स्पष्ट * सांगितळे 
आहे. मागील संदर्भासह ती ओवी अशी आहे -- 
ते तंव निर्विरिष्ट । पखह्म चोखट । 
तेयाचे हे आंतुवट । व्यंजक नाम ॥ 
परि तो आश्रयो आकाशा । आकाशचि कां जैसा । 
येया नामा नामियां तैसा । अभेदु असे ॥ (प्र. ५१) 
आकाश हे आकाशाचा जसा आश्रय ( म्हणजे, सवे 
आकाश एकच ) तसा “3 तत्सत्‌ ? हे नाम व परबक् 
हा नामी यांचा अभेद आहे. या ठिकाणी श्री. अडोणी 
हा अभेद अपवाद होय असे आवर्जून सांगतात आणि 
वर उद्‌धृत केलेल्या वैशेषिक सुताच्या आधारें नांमं 
व अभ यांचा भेद अनुमानिता येतो असे म्हणतात, 
ज्ञानदेबांवर नाम व अर्थ यांचा मेद अशाप्रकारे लाद- 
ण्याची ही तऱ्हा आश्चय्रेजनक आहे. 
या लेखातील अनेक विषाने गाफीलपणांने केली 
आहेत. उदा० ' ' वर्ण  दाब्द व्यंजन य! सँकुचित्र 
अर्थाने एकदा योजला आहे. मराठीत मात्र ह्यांचा 
स्वरात समावेश करतात. (ए. ५२) ह्या धिथामात 


ण 


0: : 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत्त 


' त्यांचा ? म्हणजे वर्णांचा असे म्हणावयाचे 
आहे काय १ असे म्हणावयाचे असल्यास 
वणींचा स्वरात समावेश करतात असा भलताच अर्थ 
होतो. नाहीतर हे वाक्‍य निर्थक ठरते. दुसरे एक 
नमुन्यादाखल विधान पहा- “ शब्दसमूहातून ( र्चने- 
साठी ) निवडलेला विचारयुक्त शब्द म्हणजे पद्‌. 
( शब्दब्रह्माब्यी मथिलें- पदा आलें परिपा्के । ) ' शक्त 
पदं '- बोधक शक्तीने युक्त ते पद, या व्याख्येशी 
हे जुळते. ? ( पु. ५३ 3 शब्दब्रह्माब्धी म्हणजे 
शब्दसमूह असा अथ या लेखकास करावयाचा 
आहे असे दिसते. परंतु ज्ञानेश्वरीतील संदर्भ पाहता 
शब्दब्रह्मान्धी म्हणजे वेद व विशेषतः उपनिषदे, असा 
अर्थ आहे. व्यासानी वेदोपनिषदांचे मंथन करून 
गीतारूप नवनीत काढले असे ज्ञानदेव म्हणतात. राब्द- 
समूहातून पद निवडले, असा अर्थ या ओव्या कितीर्ह 
ताणल्या तरी निघणार नाही; पदार्थमीमांसेचा मुद्दा 
या ओव्यांना गैरलागू आहे, अर्थ नित्य असा सिद्धान्त 
निष्पन्न करण्याकरिता पुढीळ ओवी लेखकाने घेतली 
आहे -- 
पाटेयावरिळें आखरे । जेसिं पुसते येतिकरें । पण 
आखरें पूसिळेया न पूस । अर्थु जैसा ॥ 


( प:७३) 

“ तूप ? हा शब्द पुसला तरी तूप हा पदार्थ पुसला 
जात नाही किंबा सिंह हा शब्द पुसला तरी सिंह हा 
पदार्थ पुसला जात नाही एवढेच शानदेवांना विवक्षित 
आहे. ' तूप? किंबा 'सिंह नित्य आहे असे सांगावयाचे 
नाही. आणखी एक उदाहरण देऊन या लेखावरील 
लांबळेळे समालोचन संपवितो 


बाच्यवाचकभेद 


“ बुद्धि व बोध यांच्यातील द्वैत नाहीसे झाले 
की वाख्यवहार संपतो हे यावरून दिसून येते. !? 
(ए, ६४) यावरून म्हणजे केशावरून ! वार्यवहार 
व बुद्धिबोधांचे द्वैत यांचा कार्यकारणसंत्रंध कसा आहे 
याचा काहीच खुलासा नाही, हे विधान अत्यंत अर्थ- 
शून्य आहे. 

या लेष्राचा विषय अत्यंत सूक्ष्म व महत्त्वांचा 
आहें... भारतीय दार्शनिकांनी प्राचीनकाळी व पाश्चात्य 
दांशनिकांनी आतापर्यंत या विषयाची विस्तृत व 


ष्ट 


सूक्ष्म छाननी केली आहे. पाश्चात्यांनी तर यापुढेही 
चालविलेली आहे, भारतीय दार्शनिकांच्या ' बात्रतीत 
असे विशेषेकरून लक्षात ठेवठे पाहिजे की; संत्रंध- 
नित्यतावादी पूर्वमीमांसक, स्फोटवादी वैयाकरण आणि 
संकेतवादी नेयायिक यांच्या शब्दार्थमीमांसा एथकू 
आहेत व त्या एकमेकात मिसळून मांडल्या म्हणजे 
विचारांचा गोंधळ व अनभ ओढवेल, 

'मराठी संतांचा मायावाद? या श्री, बहिरट यांच्या | 
लेखात शुद्ध संशोधनाची मर्यादा सुटली आहे. ज्ञान- 
देवांचा मायावाद हा शंकराचार्यांच्या मायावादाहून 
काही अंशी मिन्ञ आहे; किंबहुना ज्ञानदेव माया- 
वादाच्या पलीकडे गेळे आहेत. विश्व हे चिन्मय व 
चिद्‌विलास आहे ही ज्ञानदेवांची शंकराचायांपेक्षा 
भिन्न दृष्टि आहे. याबद्दळ आता वाद करण्याचे 
कारण नाही. ज्ञानदेवोत्तरकालीन एकनाथादि संतांच्या 
साहित्यामध्ये चिटूविद्यासवाद अभावितपणेच येतो; 
तो त्या संतांनी बुद्धिपूवेक स्वीकारला नाही, हे बहिर- 
टांना मान्य करवत नाही. शांकरमायादाचीच खोल 
छाप एकनाथादि संतावर आहे ही गोष्ट हठवादीपणा- 
मुळे बहिरट नाकारत आहेत. रामदासांसंत्रंधी असलेला 
त्यांचा दुराग्रह सत्यविन्मुख्तेतून निघाळा आहे. 


: श्री ज्ञानेश्वरांचा मायावाद ' हा श्री, अप्रबुद्ध 
यांचा लेख शंकराचार्यांचा व शानेश्वरांचा मायावाद हा 
एकच आहे या मुद्याचे समर्थनाथ लिहिला आहे. या 
ळेखातील काही विधाने अर्थशून्य व विसंगत आहेत. 
अर्थशून्य विधान असे- * अस्तित्व ( उशट्ट) 
म्हणून जे काय असेल. त्याचे सझळातच समीकरण, 
अस्तित्व उगे मनुष्यजातीची पारमार्थिक सत्ता, असे 
मांडावे लागेल, आणि * अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌! 
हे म्हणणेच खोटे होईल,” (एर. १८) विसंगत विधाने 

दोन आहेत. “ बेदांत असे म्हणतो की ब्रह्मरूपी जे मूळ 
तत्व त्याच्या परमाणूची जर कल्यना करता आली तर 
त्याच्या प्रत्येक परमाणूच्या ठिकाणी जाणीव ( ७०580- 
०५७०९३३ ) ही आहेच. जाणीव म्हटली म्हणजे 
इच्छा आणि क्रियाही तेथे आलीच, कारंण नुसत्या 
जाणिवेला काही अथ राहात नाही. सत्ये ज्ञानमनन्तम्‌। 
असे जेव्हा श्रृति म्हणते तेव्हा त्याच्यामध्ये इतका अर्थ 
असतो. ? ८ पृ. १९ ) ब्रह्मतत्त्वाच्या ठिकाणी 
जाणीव नाही, जाणीव हे त्याचे स्वरूप आहे. दुसरे 


पुस्तक-परामशे 


एक निराधार विधान असे - “ माया शब्दाचा अर्थच 
मुळी मर्यादित गति असा आहे” (पृ. २०) हा माया 
शब्दाचा अर्थ शांकरसिद्धान्ताशी विसंगत आहे; गति 
हे मायेचे कार्य आहे मायेच्या रजोगुणात्मक अशांचा 
आविर्भाव आहे, एवढेच शांकरमताप्रमाणे म्हणता येते. 


श्री. ना, गो. चापेकर यांचा “ महाराष्ट्रीय संस्क्र- 
तीचे आगळेपण ” हा लेण अपेक्षापूर्ति, करीत नाही. 
सत्क्ारसमितीच्या ' अध्यक्षांनी महाराष्ट्राच्या संस्कु- 
तीवर लिहिण्यास आज्ञा . केली. ? असे लेखाच्या 
अल्लेरच्या कंडिकेत म्हटले आहे व अखेरीस निराशा 
होऊन म्हटले आहे की, ' संस्कृतीवर काय लिहावे हेच 
समजत नाही. (पृ. १०) महाराष्ट्रीय संस्कृतीचे 
आगळेपण सांगणे किती कठीण आहे, याचे हा लेख 
प्रमाण होय. भारतीय संस्कृतीचे आगळेपण सांगताना 
लेखक म्हणतात की, विज्ञान सोडले तर ज्ञानात माठ 
आम्ही जगाच्या फास्च पुढे गेलो होतो. ज्ञानाने 
विशेषतः आपण तत्त्वज्ञान समजतो. मीच ब्रह्म आहे 
असें ठखून ह्या तत्त्वविचारमेदि्रावर कळस वेढविला. 
(पृ. ४) या कळसावर पुढील पृष्ठात लगेच वेषाने तोफ 
डागून त्याचा चक्काचूर केला आहे. संत हे मौतिक 
झास्त्रातील आमच्या मागासलेपणावद्दळ जबावदार 
आहित असे राजवाड्यांचे मत प्रमाण मानून लक्‌ 
म्हणतात की संतांनी अशास्त्रीय अ्ी मोक्षाची 
कल्पना आमच्यापुढे आदंदी म्हणून ठेवण्यात 
आली ” ( ए..५ ) मीच ब्रह्म आहे ही जाणीव त्राण- 
छेढी आत्मस्थिति म्हणजेच मोक्ष होय. हे जर अ- 
शास्त्रीय आहे असे आपले मत असेल तर या अ- 
शञास्त्रीयतेमुळे आम्ही जगाच्या फार पुढे गेलो का फार 


मागे गेलो .१ ' महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे आगळेपण 
एका महापुरुषात सापडले; तो म्हणजे रामदास. राम- 
दास मोक्षच अंतिम श्रेय समजतो, दासब्रोधाचे 'सार- 
सर्वस्व मोक्ष होय. तो अक्षास्रीय विचार सांगणारे 


' रामदास महाराष्ट्र संस्कृतीच्या आगळेंपर्णांचे (लक्षण 


होय असे लेखकांनी मानले आहे. रामदास वा त्यांच 
कार्य फार जुन्या इतिहासात जमा झाले आहे. विंद्र- 
मान महाराष्ट्रीय संस्कृतीचे. आगळेपण कशात आहे? 
लेखकमहाशायांच्या मते ' अहंभावाचा पूर्ण निशस हेन 
आमच्या प्राचीन संस्कृतीचे लक्ष वेघण्यासारखे अंग 
आहे. पण ते आमच्याच प्राचीन संस्कृतीचे अंग 
आहे की जगातील सवे संस्कृतींच्या उच्चंतम आंद- 
चि अंग आहे ? आमच्याच प्राचीन संस्कृतीचे. ते 
अंग आहे असे म्हणणे अहंभावाचे लक्षण नाही का 
ठरणार ? र्‍ 
हा गौरवग्रंथ श्री. वेदान्ततीथे पेंडसे या सौजन्य- 
झाली व विद्याविनयसंपन्न वृद्ध तपोधनालळा ' अपॅणं 
करून जी महापूजा बांधली त्याबद्दल सत्कारसंभिति 
अभिनन्दनास पात्र आहे. या पूजेमध्ये सर्मापैळेली. 
अनेक नीरांजने दीर्घकाल प्रकाश देणारी आहेत. 'काही' 
मध्येच विझंटेळी आहेत. काही लेख गलित पीत पे्वां- 
प्रमाण आहेत. तर काही ताज्या पुष्पांच्या हारांसार्े 
शोभणारे आहेत. त्यातील प्रा. दे. द्‌. वाडेकर यानी 
केलेली ' आरती ? अधिगतपरमार्थ अद्या पँडिताच्या 
चाखिरयावर मंगळ प्रकार टाकते. आणि अलेरीस 
स्वतः पूजाह पेंडसे यानी लिहिलेला * राष्ट्रीय शिक्षण* 
हा लेण पूजेचा प्रसाद वाटून सांगपूर्णता करतो, 
- तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


५९ 


श्री. देवीसिंग चौद्दान 
नुसरती व परमानंद 


मुदा नुसरती व कवीन्द्र परमानंद हे दोघेही महा- 
कवी व समकालीन होते. मुला नुसरती हा विजापूर 
येथील आदिलशाहो घराण्यातील आठवा बाद्राहा 
अली आदिलशाह याच्या पद्री होता, तर कवीन्द्र 
परमानंद हा श्री शिवछत्रपतींच्या आश्रयाला .होता. 
, मुसरतीने अली आदिलशाहाच्या कारकीदींवर ' अली- 
"जामा ! ही मनेसवी लिहिलेली आहे तर कवीन्द्र परमा- 
नंदाने ' शिवभारत ? हा ग्रंथराज शहाजी व शिवाजी 
यांच्या चरित्रावर लिहिला आहे. दक्षिणेतील दोन अडी- 
च्योः वर्षाच्या मुसलमानी रांजबटीमुळे जन्म घेऊ 
.पाहात, असलेल्या दकनी हिंदीचे बा उदूंचे माध्यम 
एकाने . स्वीकारले, तर दुसऱ्याने जुन्या परंपरागत 
चालत आलेल्या गीर्वाण भाषेचा आपल्या ग्रंथलेवना- 
साठी उपयोग केला, 


अली आदिलशहाचा बाप महमदशाह शक 
१५४८. ( हिजरी १०३६ ) मध्ये गादीवर आला, 
त्यांची कारकीर्द शक १५७८ ( हि. १०६७ ) पर्वत 
चालली, त्याच्या मृत्यूनंतर अळी आदिलद्याहा त्याच 
बर्षीं गांदीवर बसला, त्याची कारकीद॑ शक १५९४ 
-(हि.१०८३) पर्यंत चालली, तो वयाच्या ३'५ब्या वर्षीच 
अल्पवयात वारला, त्यानंतर. त्याचा, ४ वर्षाचा मुलगा 
सिकंदर आदिलशहा तक्तावर बसला. त्याची कारीर्द 
दिबछत्रपतींच्या मृत्यूनंतर शक १६०७ पर्यंत ( हि. 
१०९७ ) चालली, या वर्षीं ओरंगजजाने आदिलशाही 
राजवृट नष्ट केली, श्रीशिवछत्रपतींनी आपल्या बयाच्या 
पंधरा, सोळाव्या वर्षीं नेटाने राज्य स्थापनेला सुरवात 
केळी होती. त्यांची कारकीर्द विजापूरचे तीन बादशहा 
महमंद, अली व सिकंदर आदिलशहा यांच्याशी 
समकालीन आहे. 
समकालीनत्व 

नुसरतीने तीन ग्रेथ व काही स्फुट काव्ये लिहिलेली 
आहेत, त्याने आपले काव्य “ गुल्हाने इष्क ” शक 
१५७९ ( हि, १०६८) मध्ये म्हणजे अली आदिल- 
शहांच्या कारकीदीच्या पहिल्याच वर्षी लिहिले, 
आपला अत्यंत महत्वाचा “ अलीनामा ? हा मसनवी 


% नेबभारताच्या आकठोवर १९६२ च्या अंकांत 
श्लाला आहे, 


६० 


ग्रंथ शाक १५८७ (हि, १०७६ ) मध्ये त्याने पूर्ण केला. 
त्याचा तिसरा काव्यग्रंथ “ तारीखे इसकद्‌री ” हाही 
मसनवी असून तो त्याने शक १५९४ ( हि. १०८३) 
मध्ये म्हणजे शिवाजी महाराजांनी छत्रपतिपद धारण 
करण्याच्या २ वर्षे अगोदर पूर्ण केला होता. पुढे दोन 
वर्षानी शक १५९६ त (हि. १०८५) तो पैगंत्रखासी 
झाला, असे आता निश्चयपूर्वक म्हणता येते. 

कवींद्र परमानंदाचा जन्म केव्हा व कोठे झाला हे 
निश्चयपूर्वक सागता येत नसले तरी तो स्वतःला 
नेवासकर, निघिवासकर, असे म्हणवतो यावरून 
तो नेंवाहयाचा रहिवासी होता असे ठरते. त्याने 
आपल्या ग्रंथात दक १५८४ पर्यन्तच्या घटना 
वार्णेल्या आहेत, त्याने शिवराज्याभिषेक ( शक 
१५९६ ) पाहिलेला दिसत नाही. कारण तो 
शिवाजीचे वर्णन “ राजा राजगिरीश्वर 7 असे करतो. 
शक १५९३ पयन्त शिवाजीची राजधानी राजगड 
येथे होती. शिवाय परमानन्दाने आपल्या दोन अडीच 
हजार ग्रंथसंख्येच्या * शिवभारता?च्या लेखनप्रपंचात 
“ छत्रपति ” या शब्दाचा वापर कोठेच केला नाही. 
श्री शिवछत्रपतींच्या आग्रथाच्या दोऱ्याच्या वेळी 
कवीन्द्र परमानन्द बरोबर होता. शिवाजीच्या सुटकेनंतर 
तो शक १५८९ च्या सुमारास राजस्थानात पकडला 
गेला होता, नंतर त्याची सुटका होऊन तो महाराष्ट्रात 
आला. शक १५९४ च्या नेत्र महिन्यात श्री छत्रपतीनी 
त्याची पोलस्त्यनगर-पोलादपर येथ भेट घेतली ब 
स्वतःविषयी रचलेली काव्ये त्यांनी ऐकिली, असे 
जयराम पंडित या समकालीन महाकवीने वर्णिले आहे. 
एवंच कवींद्र परमानंद हा हक १५९४ पर्यंत हयात 
होता असे निश्चयाने म्हणता येते. यावरून मुछा 
नुसरती व कींद्र परमानंद जेरेच गतवयस्क होऊन 
दोघेही शकगणनेनुसार सोळाव्या शतकाच्या शेवटच्या 
दशकात वारले असे ठरते, 


दोघांचे शिक्षण 


मुछा नुसरती आदिलशाही वातावरणात विजा- 
पुरातच बाढला. त्याचा बाप छोटासा सरदार असून 


लेखकांचा ' नुसरती व शिवाजी” हा लेख प्रसिद्ध 


नुसरती ब परमानंद 


त्याने बाणेदारपणाने व शौर्याने जीवन कंठिले असे 
नुसरती म्हणतो. त्याच्या बापाने त्याच्या अभ्यासाची 
चांगली काळजी घेतली होती. त्याला चांगल्या शिक्ष- 
कांचा लाभ मिळवून दिला होता. तो त्याला समा- 
समारभात नेहमी बरोबर घेऊन जाई. त्याचे खास 
क्िक्षक त्याच्यावर फार लोम करीत. त्याला शिक्षणात 
गोडी वाढू लागली, जसजसे नुसरतीला विरोष कळा- 
घयास लागले, तसतसे त्याने अनेक ग्रंथात प्रावीण्य 
मिळविले. एवढीच माहिती त्याने आपल्या ६ गुल्दाने 
इषक़ ” या प्रेमकाव्यात ग्रथिली आहे, 

परमानंदाच्या शिक्षणाच्या बावतीत काहीच माहिती 
मिळत नाही. एवढे कळते की त्याने काशीत राहून 
काही काळ विद्याभ्य्रास केळा असावा. कारण हाक 
१५८५ मध्ये झालेल्या विद्वानांच्या घमसमेत कवीन्द्र 
परमानंदाचे नाव काशीस्थ पंडितांच्या यादीत दिलेले 
आहे. खेरीज त्याने आपला ग्रंथ काशीस्थ पंडितांना 
सांगितला अश्या पद्धतीने लिहिळेढा आहे. पोलाद- 
पूरा त्याचा एक आश्रम होता. त्याच्याजवळ काही 
दिष्योत्तम शिकावयास होते. त्याचे व्यक्तिमत्व फार 
मोठे होते. कारण श्लिवाजी महाराजांनी पालखीतून 
खाळी उतरून, पायी चालत जाऊन त्याचे दशन 
घतळे असे जयराम पंडिताने बर्णिळे आहे. 


राजाश्रय 
दोघांही महाकवींना राजाश्रय होता. दोघांनाही त्या 
त्या छत्रपतींनी लेखनास प्रोत्साहन दिले. आदिलशाही 
दरबारातील एक बिद्वान्‌ काजी करीमुछा याने प्रथम 
नुसरतीला ग्रंथलेखनास प्रोत्साहन दिले. परंतु तुसर- 
तीच्या मनात भीती शिरली होती. जेव्हा अली 
आदिलशाहाने दरबारात त्याला आज्ञा केली तेव्हा 
त्याने कामास तुरुवात केली, 
दिसत मुझ रुखन शाहू आलमनज्ाज 
करण लेके खिदमत बडे सरफराज 
मुअम्मे से जाहिर इशारत क्यि 
बळे दिळ को दिले अशात द्यि 
( अलीनामा अध्याय 9 ) 


मी थोडासा निराश झालेला पाहून बादशाहाने 
मला खूण केली. माझ्याकडून सेंबा करून घेऊन माझा 
त्याने सन्मान केला. त्यामुळे मठा मनापासून संतोष 


झाला. आपल्या आधाराने मी ही ग्रेथनिर्मिति करू 
शकेन असे नुसर्तीने म्हटले आहे. 
कवीन्द्र परमानंदाळा स्वतः शिवछत्रपतीनी आपले 
चरित्र लिहावयास सांगितले -- 
दाक्षिणात्यो महाराजः शाहराजसुतः शिवः । 
स एकदात्मनिष्टं मां प्रसा्रेदमभाषत । 
यानि यानि चरित्राणि विहितानि मया भरुवि । 
विधीयन्ते च सुमते तानि सर्वाणि वर्णय | 
मालभूपमुपक्रम्य प्रथितं मत्पितामहम्‌ । 
कथामेतां महाभाग महनीयां निरूपय | 
( शिवभारत अ. १) 
ग्रंथ अर्धवट राहिलेला आहे. शिबराज्यारोहण, 
दक्षिणदिग्थिजय वगेरे अनेक गोष्टींचा उछ्छेग या ग्रंथांत 
नाही, मृत्यूमुळे किंवा अन्य कारणाने कबीला हा ग्रंथ 
पूर्ण करण शक्‍य झाले नाही असे वाटते, 
त्यांचे इतिहासलेखन 
दोघाही कबींनी आपली ग्रंथरचना काव्यातून 
केठेली आहे. बाह्य स्वरूप जरी काव्याचे असले तरी 
मुद्धा नुसरतीचे अलीनामा ब तारीख इसकंद्री हे दोन 
ग्रंथ खरोखर इतिहासग्रंथच आहेत. पाच हजार ग्रेथ- 
संख्येच्या अलीनामा या ग्रंथात अफजल खानाची 
श्रिवाजीवर स्वारी ब त्याचा अंत, पन्हाळगडावर 
आदिलक्याहीच्या बतीने सिद्दी जोहर ( सलाबत खान 3) 
याचा हल्ला व शिवाजीची तेथून सुटका, तोरगल येथील 
बंडखोर किल्लेदार सिद्दी याकूत याचे पार्पित्य, मलनाड 
प्रांतातील बेदनूर येथील राजाचा पराभव, शायस्ता- 
खानाची महाराष्ट्रातील स्वारी, शिवाजीचा त्याच्यावर 
हल्ला व ज्ायसाखानाची बदनामी, सुरतेची पहिली 
लूट, मिर्झा राजा जवसिंग व द्वािवाजीची बिजापुरावर 
स्वारी इत्यादि अनेक ऐतिहासिक घटना या मसनवी 
काव्याचा विषय आहेत. तसेंच तारीख इसकंदरी या 
छोट्याशा ( "९४ होक ) ग्रंभात अवूदुलकरीम 
बहिलोल खान ब प्रतापराव युजर यांची उमराणीची 
लढाई हाच वर्ण्य विषय आहे. नुसरतीने आपल्या तिन्ही 
ग्रेथांत प्रेथसमाप्तीचे हिजरी सन दिले आहेत. पन्हाळा 
कि्ठा आदिलशहाने सर केल्याचा सनही कबीने 
निर्दिष्ट केला आहे. त्याशिवाय सिही जोहर सलाबंत 
खानाच्या आदिलशहाने केलेल्या पराभवाची 'ब 
मृत्यूची तारीख दिली आहे. अनेक ऐतिहासिक घटना, 


विकास 
संगणकीकृत क कृत 


नवभारत 


व्यक्ति व स्थळे यांचे अहारदार वर्णन नुसर्तीने केलेले 
आहे. नुसरतीची ही दोन दुकनी उद्‌ंतील काव्ये खरो- 
खर इतिहासग्रेथच होत, 
कवींद्र परमानंदानेही आपल्या ग्रेथाचा इतिहास हाच 
विषय केलेला आहे. त्याने ' रिवभारत? ग्रेथात भात- 
बडीची लढाई, दक १'५५०-५१ चा भयंकर दुष्काळ, 
दाहाजीची आदिलशहा व मोगलाशी टक्कर, त्याची 
दक्षिणेतील कारकीद, मुस्तफा खानाने शहाजीला पकड- 
ल्याचा वृत्तान्त, अफजलखानाची मोहीम वब त्याचा 
. वध याचा सविस्तर वृत्तान्त, शायस्ता खानाची महा- 
राष्ट्रावरील मोहीम, पन्हाळ्यावरील सिद्दी जोहर सला- 
बंत खान याचा हछा व दिावाजीची सुटका, शिवाजीचा 
कोकणवबिजय इत्यादि विषय त्याने विस्ताराने वर्णिले 
आहेत. कवबींद्राने ' शिवभारतात दोन शक तिथि- 
मासासह उल्िखित केळेळे आहेत. एक दिव छत्रप- 
तींची जन्मतिथी-फाल्गुन वद्य तृतीया राक १५५१ व 
दुसरी अफजलखान वधाची मार्गशीषे शु. ७ दक 
१५८१, दोन्ही तिथी बिनचूक असल्याचा तत्तांचा 
' निर्बाळा आहे. नुसरती व परमानंद यांचे ग्रथ 
- इतिहासाभ्यासाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त आहेत, 
साहित्यातील स्थान 
- __ नुसरती व परमानंद दोघेही चांगल्या वरच्या दर्जाचे 
कबो आहेत. विशेषतः मुला नुसरतीच स्थान 
बिलोभनीय आहे. एकतर मुला नुसरतीने दुक्छिनी 
हिंदीचा आपल्य़ा हृदय़ाविष्कारासाठी ब इतिहास- 
लेखनासाठी अवळंज केळा, वली ओरंगाबादी हा दकनी 
उंदूंचा आद्यकबी समजला जात असे. परंतु हे खरे नाही. 
कारण नुसरती हा वलीपेक्षा निदान साठ सत्तर वर्षे 
अगोदर झालेला आहे. शिवाय त्याची साहित्यनिर्मिती 
बलीपेक्षा उच्चतर दर्जाची आहे, असा अभिप्राय उदू 
-साहित्याचे अभ्यासू संशोधक डे. अब्दुल हकसाहेब 
मरहूम यांनी व्यक्त केलेला आहे. इतिहासविषय 
आपण निःपक्षपातीपणाने हाताळले आहेत, ज्या 


, व्यक्तींनी मोठी कामे केली किंबा पराक्रम दाखविले 
...त्यांना मी योग्य स्थान दिळे आहे, असा नुसरतीचा 


१ 


1 


,दाबा आहे, डॉ. हकसाहेब यांनीही हा दाबा मान्य 


, : केलेला आहे. हे मान्य करूनही नुसरतीने ऐतिहासिक 


दृष्टी काटेकोरपणे आाळगली आहे किंबा कसे हे पडताळून 
पाहाण्यासारखे आहे. त्याचा अलीनामा हा ग्रंथ अली- 


६्र 


अनुक्रमणिका 


कडे प्रसिद्ध झाला आहे. त्याचा तारीख इस्कंदरी हा 
इतिहासग्रेथ मूळ रूपात आज महाराष्ट्रात उपलब्ध 
नाही. , 

ज्याप्रमाणे नुसरतीने. देक्सिनी हिंदीला नवीन दर्जा 
च बोज प्राप्त करून दिली त्याप्रमाणे त्याने हिंदी वाऊा- 
याच्या काव्यप्रांतात नवीन नबीन दालने उघडली. 
शानेश्वशंच्या उपमांप्रमाणे नुसरतीच्या उपमा देखील 
फारच मार्मिक, समपंक ब नबीन प्रकारच्या आहेत. 
कबींद्र परमानंदाची लेखनशैली प्रासादिक, ओजस्वी व 
अलेकाराने नटढेली आहे. कव्यगुणाबरोत्ररच त्याने 
ऐतिहासिकतेला बाध येऊ दिलेला नाही. त्याच्या 
* शिवभारत ग्रंथातून ऐतिहासिक घटना, व्यक्ती व 
स्थळांची बणेने भरपूर आहेत. ती अवास्तव वा चूक 
असल्याचे निदर्शनास येत नाही. उलटपक्षी ' दिव- 
भारता"तील माहितीमुळे इतिहासघटनांचे व व्यक्तींचे 
घागे दारे जुळविण्यासाठी सुलभता प्रात्त झाली आहे. 


वेगवेगळे विशेषत्ब 


- केबींद्र परमानंदाचे ' शिवभारता'तील इतिहास- 
लेखन ऐतिहासिक सत्याच्या कसोटीवर उतरलेळे ब 
उतरण्यासारखे आहे. स्व० डों. सरकारानी परमानंद 
हा केवळ पोटभरू पुरोहितवृत्ति स्तुतिपाठक आहे असे 
विधान केळे आहे. परंतु हे खोटे व * शिवभारता'च्या 
अनध्ययनातून निष्पन्न झाले आहे. खुद्द सरकारांनीच 
शिवाजीचा कोकणविजय, पाली व शुंगारपूरच्या राजांचा 
पराभब, ही * शिवभारता'च्या आघारावस्च बर्णिळी 
आहेत, परमानंदाने अनेक योद्धथांची नामावली दिली 
आहे ती आता हळूहळू ऐतिहासिक निकष लावून 
पडताळून घेतळी जात आहे. ही नामावली परमा- 
नंदाचा विशेष आहे, शिवाय शहाजी भोसले याविषयी 
परमानंदान नोंदविलेली माहिती अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
असून त्यावरून शहाजीचा इतिहास अधिक स्पष्टपणे 
लिहिता यण्यासारखा आहे. विशषतः परमानंदाच्या- 
तंत मन्चं तत्र तत्र प्रयुज्ञानस्य धीमतः | 
भहूबास्यानुभावेन जहुयबनजं भयम्‌ ॥ 
(शिवभारत ११-७) 


"या विधानाचे अधिक धागेदोरे जुळबिता येण्यासारखे 


आहेत. 
मुछा नुसरतीच 


इतिहासकथनही पुष्कळ मार्गदर्शक 
होण्यासारबे आहे. र ळ 


त्याची विधाने अनाक्षेपार्ह ठरण्या- 


नुसरती व परमानंद 


सारख्लीच आहेत. उमराणीच्या लढाईत अब्दुलकरीम 
बहलोलखान याच्या सैन्याला पाण्याची अत्यंत टंचाई 
पडली यांचे वर्णन कृष्णाजी अनंताच्या वर्णनाशी तंतो- 
तंत जुळते आहे. जयसिंगाच्या स्वारीच्या वेळी आदिल- 
शाहाने आपले सर्व तलाव फोडून टाकले ह्या इतरत्र 
आढळणाऱ्या गोष्टींचा उलेख नुसरतीने विस्ताराने 
केलेला आहे. एवं च परमानंद व नुसरती यांचे या 
क्ञत्रात वेगवेगळे विशषत्व आढळून येते. 


महाराष्ट्राच्या भौगोलिक विदोषाचे वर्णन करण्यात 
डविवकालीन मराठी वा संस्कृत लेखक अथवा कवी 
मुला नुसरतीची बरोबरी मुळीच करू शकत नाहीत. 
परमानन्दाने निसर्ग वर्णन अधून मधून केळे आहे. पण 
ते ठराविक साच्याचे आहे. त्यातल्या त्यात त्याची कोक- 
णच्या वनश्रीची वर्णने बरी आहेत. पण ती नुसरतीच्या 
सारखी वस्तुनिष्ठ नाहीत. वर्ण्य विषयाला उठावदारपणा 
आणण्यासाठी परमांनंदाने निसर्गाचा सुंदर उपयोग 


केला आहे. अफजलखानाच्या वघोत्तर प्रभूतकुसुमा-' 


मोदी असा वायु, सुधावदातसलिल अशा सरिता, व 
सुस्थिर मेदिनी हे निसर्गवर्णन हृय़ झाले आहे. तसेच 
कोकणविजयानंतर शिवाजी महाराजांच्या श्रमपरिहारार्थ 
योजिलेली ग्रीष्मतु, सरिता, तलाव व वाड यांची वणने 
प्रासॉगिक व हृदयंगम झालेली आहेत (अध्याय ३२. 
षए्ते९) 
मुला नुसरती या क्षेत्रात परमानंदाला हार जाण्या- 

सारखा नाही. उलट त्याचीही वरणने इतरत्र पाहा- 
वयाला न मिळण्यासारखीचे आहेत. रसोत्कटता परि- 
पुष्ट करण्यासाठी निसर्गाची योजना तर तो करतोच. 
आली आदिलशाहाने जयसिगांच्या स्वारीचा प्राण 
पणाला लावून प्रतिकार केला. त्या प्रतिकाराचा विचार 
करण्यासाठी जमलेल्या मंत्रणा समेचा रागरंग वर्णन 
करण्यासाठी नुसरतीने निसर्गवणनाचा प्रासंगिक व हृद्य 
उपयोग केलेला आहे- 

पवनले को हरगुलके तब्रहे ते बास 

मुअतर किया फिर को तिस आसपास 

शफक आग पो सट निस के अंबर का चूर 

लिया खोळ दामन को मराकी बखूर 

सखदाआवाज जझुहरा ने ले हात चंग 

भरेरागका दिळके शौशां म रा 


सफाई अंगे शह की रारमिदां सूर 
दिसे ये खां ते अत नमे नूर 
-( अलीनामा अध्याय २० ) 
' वायूने प्रत्येक पुष्पाच्या तबकातून सुगंध संग्रहित 
केळा व सर्व आसमन्त सुगंधाने दरवळून गेले. संध्या- 
युवतीने रात्रीच्या आकाक्यांचे चूरण करून सवण विस्त- 
वावर टाकले व तिने आपला कस्तूरीने सुगंधित पदर 
मंदगतीने सोडून धेतला. खुराआवाज शुक्रयुवतींने 
हातात चंग घेतला व ( आदिलशाही वीरांच्या ) अंत:- 
करणरूपी प्याल्यात प्रेमरूपी रंग भरला. चंद्राच्या शुभ्र 
चांदण्यापुढे सूय लज्जित झाला. तो चेद्रमा प्रेयसीच्या 
गाळापेक्षाही अतिदाय नरम व मुलायम होता. 
मुळा नुसरतीची कोंकणाची व तेथील किल्ल्यांची 
वणने वस्तुनिष्ठच नव्हेत तर त्या त्या वस्तूंची चित्रे 
दृष्टीसमोर उभी करणारी आहेत. उदाहरणाथ पुरंदर 
किल्याचे वर्णन पहा : 
सिवा काच एक गड जो अवगड अथा 
बुलंदी में अफलाक ते चड अथा 
देखत जिस की वसअत कहीं दूरवीन 
फलक सर पो ले ज्यू खडा है जमीन 
बसन्त गड पो चोगिर्द हो बेकिरां 
दिसे ज्यू हवा वर बसे यक जंहा 
लगी हर गली अत्र अदिक सलसब्रील 
हर यक ठार यक मिस्त्र, यक रूदे नील 
उतर कर सरग ते कधी इन्द आये 
इसी गड पो रह वक्त अपना गमाये 
- ( अलीनामा अध्याय २२ ) 
शिवाजीचाच एक अवघड गड होता. उंचीत तो 
आकारदापेक्षाही श्रेष्ठ होता. दुरून त्याची विशालता 
पाहणाऱ्याला बाटे की जणू आकाश डोक्यावर घेऊन 
पृथ्वी उभी आहे. गडावर वसंतक्रतू चहूकडे बहरलेला 
दिसे. त्यामुळे अंस वाटे की हवेवरच एक जग वसलेले 
आहे. प्रत्येक गल्लीत स्वगींच्या नदीप्रमाणे पाणी 
होते. वाठे जणू प्रत्येक ठिकाणी मिस ( इजिप्त ) देश 
व नील नदीचा प्रवाहच आहे. स्वर्गातून उतरून इंद्र 
येथेच येऊन आपलो कालक्रमणा करतो. आता 
पन्हाळगडाचे वर्णन पाहा : 
अैतुरशरफ सू सूर की घरता है नित हमसायगी 
मिरयख सू. उस का धनी दावा धरे हकदार का । 


ष५्‌रे 


-करखगघर 2702 
ढत तिभदचन” 


हि-3:. सरलव् । 
कपत 
जी 


नवभारत 


पोंचे पवन फेरे म॑ जा कर गर जवानी म॑ चडे 
अंपडे न दूजे उमर लग तिस पर कयास यकत्रार का| 
ने बात कये लग मुक मने कड ठार पर फिसलळे जत्नान 
.गर नांबुं कोड लेने मगे तिस राह नाहमवार का । 
गड पर थमे पानी तैं इस अत घर घर तो मावरून्नहर है 
करता है रद्‌ करमीर को अंगन हर यक गुलजार का | 
- ( अलीनामा अध्याय १२) 
-आपल्या अत्यंत उंच स्थानामुळे हा गड सूर्याश्ी 
नित्य मैत्री जोडून आहे.. याचा स्वामी त्या उच्च- 
स्थानामुळे मंगळाशी हक्काचा दावा धरीत असतो. 
याचा फेरा- प्रदक्षिणा करण्यासाठी जर पवन तारुण्यात 
निघाला तर एक वेळ, खूप कल्पना करूनही, दुसऱ्या 
जन्मापयंत तो जाऊन पोचत नाही. रस्ते अत्यंत चढ- 
उतार ( नाहमवार ) असलेल्या या गडाचे जर कोणी 
नाव काढू इच्छील तर त्याची जीभ तोंडातून शब्द 
काढण्याच्या अगोदरच कित्येक ठिकाणी घसरून पडते. 
गडावर विपुळ पाणी उपलब्ध असल्यामुळे घरोघर 
स्वर्गीचे कालवेच काढले आहेत. असे वाटते. तेथील 
प्रत्येक उद्यानाचे अंगण कारमीरला तुच्छ लेखीत आहे. 
मुला नुसरतीने दिवाजी महाराज व मराठे यांची 
निंदां करीत करीत वर्णन केले आहे. तरी पण मरा- 
ठ्यांच्या अंगच्या गुणाने त्याला भुरळ पाडली आहे 
त्याने मराठ्यांचे किती मार्मिक व वस्तुनिष्ठ वर्णन केले 
आहे पाहा! 
म्हराटे चपल मादेवा पो सवार 
पऱ्या ज्यू कि जिन्नां के रानां तल्हार 
दिसेना बो जल्दी के वक्त अपने आप- 
बिराद्र है सावां के चोरांके बाप 
हर एक मादबां उनकी गोया परी 
दिखावे चंद्र को अपस दिलबरी 
करे फिर जो काव्यां की खूबी अयां 
पडे पेच म॑ देख आने खां 
केरे दोड म॑ आ को ब्रारे सू. बात 
मुंडासा ले उस का उडे हात हात 
हर यक नेजात्राजी मे राउत बडा 
स्ुलेंगा चंदर हत ते काडे कडा 
जो धन फौज के नाज मे मूँये निपट 
तो नेज्यां की उंगली सू खोले घुंगट 
7 ( अलीनामा अध्याय २६) 


नेहमीच आकारा 


- मराठे अत्यंत चपळ घोड्यावर ( माद्यांवर ) सवार 
होतात, या घोड्या जणू पिश्ाच्चाच्या मांडीखाठील 
परी ( अप्सरा ) होत. मराठे इतके चपल असतात की 
त्वरेच्या वेळी ते आपले आपणालाही दिसत नाहीत. 
ते सावांचे-सज्जनांचे बंधू व चोरांचे बाप असतात. 


त्यांची प्रत्येक घोडी जणू काय परी असते व ती 


चेंद्राला आपला चष्का लावते. मराठा आपल्या गनिमी 
कान्याचे वैशिष्ट्य वा भ्रेष्ठत्व दाखवितो, तेव्हा वाहत्या 
पाण्यातील भोबराही पेचात पडतो. प्रत्येक मराठा 
शिलेदार भालाफेक्रीत शूर व पटाईत असतो. हा मराठा 
खुडून जातो तेव्हा तो चंद्राच्या हातातील कडे काहून 
आणतो. हा आपल्या फोजरूपी प्रेयसीच्या गर्वाने 
मत्यूळा कबटाळण्यास सिद्ध असतो. तो आपल्या 
भालारूपी बोटाने आपल्या प्रेयसीच्या मुखावरीळ घुंगट 
बाजूस सारतो. | 


किती बहारदार वर्णन ! एका दिलदार दाना दुष्मनाने 
मराठ्यांच्या शौर्याला दिलेला केवढा हा करभार ! 


स्वतंत्र बाणा 


नुसरती व परमानंद हे दोघेही जरी राजाश्रित होते 

तरी त्यांनी आपली स्वतंत्र वृत्ती आपल्या ग्रेथातून 
मधूनमधून व्यक्त केली आहे. चरिभनायकावर टीका 
करण्यास दोघानीही कमी केले नाही. मुछा नुसरतीने 
तारीखे इसकंदरी या मसनवीत चार पाच वषे बयाच्या 
सिकंद्र्ची अवास्तव स्तुति केलेली नाही. उलट तो 
म्हणतो- 

सराना जिता सो खुदा को सरे 

को बहू ऐन हिकमत है ज्यू उन करे । 

जो अछता सुरज दिनको नित बरकरार 

तो क्यों निसको आता चंद्र पर मदार । 

घड बादशाह गर न होते सलफ 

न पाते शही शाहजादे खलफ । 
जी काय स्तुति करावयाची ती इंश्वराची करावी, कारण 
तो जे करतो तीच खरोखर हिकमत आहे. जर सूय 


त राह वेळी चंद्रा- 
बर भिस्त कशास म बा क हे 
व अ टा 
मांडली आहे. हो भा - 1 आता ठाव) 

* होऊन गेलेळे बादशाह जर मोठे नसतें 


3: 


नुसरती ब परमानंद 


तर त्यांचे युवराज पुत्र राज्याचे स्वामी कसे होते! 
यावरून आदिल्शाही राजवटीला लागलेली ओहोटी 
नुंसरतीला दिसत होती. ती त्याने स्पष्टपणे निर्देरिली 


आहे. 
परमानन्दानेही मधूनमधून शहाजी व दिवाजी या 


-दोघांबरही टीका केली आहे. शा. १५४४ त शहाजीने 
. आपला सासरा लखोजी जाधवराव याच्याविरुद्ध 
- . खडागळे-हत्ती-प्रकरणात हत्यार उचलल ही चक केली 
असे त्याने म्हटळे आहे. तसेच मुस्तफाखानाने शहाजी- 
“हा गिरफ्दार केळे ( शक १५७०.) तेव्हा दूतांनी येऊन 
वर्दी दिळी असताही शहाजीने ' तदात्बोचित ' पाऊल 
उोकले असा दोष दिला आहे. सिद जोहर पन्हाळ- 
गडावर व कारतलब खान उंबरखिंडीत सापडले असता 


शिवाजीने.त्याना का सोडून दिळे असा. प्रश्न शिवाजी . 


-विषयीही परमानंदाने विचारला आहे. यावरून मुछा 
चुसरती व कवींद्र परमानंद यांचीं स्वतेत्र वं बागेदारवृत्ती 
दिसून येते. दोघेही गतवयस्क,.पोक्त व उच्च प्रतीचे कवी 
च इतिहासठेखक होते. केवळ दरबारात गजलखाही 
च कव्वालीगायन करणे हाच त्यांचा व्यवसाय नव्हता 
दोघांही महाकवींनी श्री दिवछत्रपतीविषयी आपला 
अभिप्राय व्यक्त केला आहे. तो सांगून हा परिचय 
सैपवितो. मुछा नुसरती शिवाजीविषयी म्हणतोः- 
सिव्या कर जो यक फित्ना अंगेज था 
बडा चोर मौजी व खूरेन था 
दकनकी जमीं बीच तुख्मे फिसाद 
जो पेऱ्या सो अन्वळ यही बदनिहाद 


शिवाजी म्हणून एक बंडखोर अशांतता माजवि- 
णारा होता. तो चोर, दुष्ट व रक्तपिपासू होता. दक- 
नच्या भूमीत ज्याने प्रथम भांडणाचे बी पेरे तो हाच , 
दृष्ट होय. नुसरतीचे हे उद्गार फास्च मामक व 
वस्तुस्थिति निदर्शक आहेत. त्याने दकनी फिसांद 
अक्शांततेचा जनक अश्शी शिवाजीला शिवी दिली: 
आहे. येथे या फिस्तादाचा अर्थ स्वराज्यस्थापनेचा ' 
प्रयत्न असा होतो. या संदर्भात लोकमान्य टिळकांना : 
चिरोल याने “ भारतीय अश्ांततेचा जनक अज्ी 

श॑ शिवीच कालान्तराने लोकमान्यांची पदवी ' 
ठरली. तंतोतंत तीच गोष्ट येथे शिवाजीला लागू आहे 
तो स्वराज्यसंस्थापक होता अश्शी 'पदवीच पर्यायाने 
नुसरतीने शिवाजीला बहाल केली आहे 
परमानन्दाचा अभिप्राय पहा $ 
हत्वा म्लेच्छबलं स्वबाहुविभवेराक्रम्य॒ तन्मण्डलं. 
स्वाराज्यं शुभदं जनाय च महाराष्ट्राय दत्त्वास्मिताम्‌ । 
धत्ते पोतवणिग्जनैधनदतां यस्यान्तिके सागरः 
तस्मिन्‌ रायगिरो. व्यराजततरां छत्राधिपालः दिवः ॥ 

आपल्या बाहुबलाने शिवाजीने मुसलमानी सेन्याचा 
उच्छेद केला. त्यांचे राज्य आक्रमिले. ( दक्षिणी 3 
प्रजेला कल्याणकारी स्वराज्य दिले. महाराष्ट्राला 
अस्मिता दिली. सामुद्रिक व्यापार्‍यांच्या संपत्तीमुळे 
ज्याच्या सानिध्यात समुद्राला कुबेराचे वेभव प्रास्त झाले 
आहे, अशा त्या रायगिरीवर छत्रपति शिवाजी शोभत 
होता. 


1 


*-:५५०*-णा 


__.--:::>>::<<<द्् 


ले2734७५/२२०५/२२७२२०००-०७--०२ ह्य 


महाराष्ट्राताट दुष्काळ व त्यावराल उपाययांजना 


लखक-चा, अ, दाभालठकर द 


> 


कॅ, ९ रुपय 
प्राक्षपाठशाळामडळ, वाई ( सातारा ) 


८.><६२५.><६२५--"६२%५.-”<६२७५--- सि 
६५ 


0०0%०७०४७००४७०४००४७०४७०७००४७०४७०१३४६७०४७०४७ ०४ 


बौद्धागमार्थसंग्रहः 


पाली व संस्कृत ] | [मूल्य रु. २० 
__ संपादक! डॉ, पी, एल्‌. वैद्य एम्‌. ए., डी. लिटू. ( पॅरिस ) 

: अखिल भारेतीय कीर्तीचे पंडित श्री. वैद्य यांनीं पाली व संस्कृत अक्षा 
समम्र बौद्ध साहित्याचे मंथन करून बुद्धचरित्रासंबंधीं ब बुद्धाचे उपदेशपर 
संदर्भे यांत ग्रथित केले आहेत. या ग्रंथाच्या परिशीलनानें बौद्ध धमीचें बा 
हीनयान व महायान या दोन्दी बौद्ध संप्रदायांचें सर्वांगीण दीन होईल. विद्वान 


व विद्यार्थी. या दोघांना. संप्राद्य असा हा संदर्भ ग्रंथ आहे 


« मूळ पाली ब मूळ. . 
संस्कृत अशा बुद्धोक्तींचा हा संग्रह आहे. ' क कडे. ३१. 


: याचा मराठी अनुवाद महाराष्ट राज्य, साहित्य ब संस्कृति मंडळ लब- 
करच प्रसिद्ध करणार आहे. - 


बुद्धवस, चरियापिटक, निदानकथा, ललितविस्तर, सुत्तनिपात महावग्ग 
1.) गलविलारि ट३ ३. रै 
चुलधवग्ग, सुमंगळविलासिनी, महापरिनिव्बाण, समन्तपासादिका दोघनिकान, 
ळ ह ) शर 
संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, मज्झिमनिकाय, विसुद्धिमग्ग, बोधिचयीवतार 
मिलिन्द्पव्ह, थेरगाथा, थेरीगाथा, मध्यमक लिस्तंबसूत्र, समाधि | 
9 १ 7” मकशासख्र, शाल्स्तिंबसूत्र, समाधिराजसूत्र, 
लझ्काबतारसूत्र, सद्धर्मपुण्डरीक या ग्रंथांतील बुद्ध चरित्र, भिल्षुभिक्षुणी 


णी 
कीर्णक व संगीति अक्षा पांच विषयावरील संदैभ यांत घेतले डा पी धर्म, 


मिळण्याचे ठिकाण -- 
प्राज्ृपाठलाळा मंडळ, 


डी ढी 2०४७०४००७७ ७०७ ळकर ळी ळकर 


"0 


वा डं ( सातारा ) 
'3>क> क कठ क कळ ्क्या>य्य०य्यू युर 


7”, 


पथ 


च्यय्यय्याय्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


]1२€५. ९०. 8. 5177 नवभारत 


ण पन्रियन रत नरऱचिरन्िरन्मिरन्िरन्निरम्रन्रन्सिरन्जिपन्र क 
फाकूपफाड्शाळासडचळ यथययाठा 


नदि 


( श्री. चा, अ. दाभोलकर ) व २.०० 


विडे. या त > आलत 


> 
४! > 
। १ 
॥ १) धर्मकोडा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते ३ किंमत 
प साधी बांधणी ... न न का 9 
प्‌ कापडी बांग्रणी... . ...  ... ७३-०० 9 
व्‌ (२) धमेकोडा - उपनिषत्का्ठ भाग १ ते ४ | 
१ साधी बांधणी ... 8... मिर ११०८ १ 
व कापडी बांधणी ... ळर क १३८-०९ 
* (३) धमेक्तोदा- संस्कारकाण्ड भाग १ ला .... ततका | 
प कापडी बांधणी... . .... वी ७२.०० 9 
प (४) मीमांसादशन ... गा वडी व २५-०० |, 
प्‌ (५) मीमांसाकोश  ... भाग १ ते ६ २०००० ४ 
प्‌ (६) कोपीतकित्राह्मणारण्यकविषयकोश  ...  ... ३.०० » 
॥ (७) द्याद्वागमाथेसंग्र ह ी व वुड आकळे % 
र्‌ (८) इहिंदुधमांची समीक्षा ( लक्ष्मणशास्त्री जोशी ) > ५'०० ९ 
वै (९ ) वेदिक संस्कृतीचा विकास ... हर मी ६-०० । 
» (१०) नत्रमानवतावाद ... वी क म २.५० १ 
१. (११) मानवाचा आदश र. इव हि 
प (१२) चावोक- शतेहास आणि तत्वज्ञान |, 
र म ( प्रा, सदाशिव आठवले ) वय ३.०० ॥ 
॥ (१३) गीता्रवरेश (डॉ. गो वि, देवस्थळी ) वीची २.५० 
वै (१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ ब त्यावरांठ उपाययोजना 
द 
धि 


$१ क शै 
य व आ कड स 


पक भ्ट >रन क टास्क केन्ना भव्कट 


षस्तह"४च्छ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
त विकास खेर - पठार 
राज्य मराठा वकास सस्थद्वार 


संगणकीकृत 


